श्रीशिवकाव्य 


-संदाशिव माणकेइवर व दोलतराव शिदे यांचे आश्रित पंडित 
पुरुषोत्तम कवि हयांनी केलेल्या संस्कृत शिवकाव्याचा 
भराढींतील पद्यमय अनुवाद- 


अनुवादक 
कै. वासुदेव भास्कर भावे 
माजी हेडमास्तर हेरले. ता. अलतें, सं. कोल्हापूर 


२-७ १७७ 


राक १८६५] किमत रुपये अडीच 1 इ. १९४३ 
भा. इ. सं. मं चे सभासदांत हा ग्रंथ २ रु. स मिळेल. 


प्रकाशक , 
हरि वासुदेव भावे, 
सांगली. 


[ प्रकाशकाकडे सर्व अधिकार आहेत | 


मुद्रक 
वि. गं. केतकर, 
लोकसंग्रह छापखाना, 
६२४ सदाशिव पेठ, पुर्ण २. 


प्रस्कार 
२ 


प्रस्तुत मराठी काव्य * धरीशिवकाव्यम्‌ ' या पुरुषोत्तम कविविरचित 
संस्कृत काव्याचा संदर अनुवाद आहे. शिवाजी महाराजापासून तों दुसऱ्या 
बाजीरावापर्यंतचा बखरवजा इसिहास यांत गोंबिला असून उत्तर पेश- 
वाई पाहिळेत्या एका महाराष्ट्र कवीनें पुण्यांत तो रचिला हा यांतला 
विशेष आहे. या एतिहासिक पद्यप्रवंधांतील गुणावगुण व इतर अभ्या- 
साच्या बाबी पुढील प्रस्तावना आणि विवेचन यांतून सांपडतोल. भा. इ. 
सं. मंडळाचे नाणावलेळे संशोधक धी. शंकरराद जोशी यांनी विद्वेष 
परिश्रमाने पुस्तकाला जो वित्रेचक भाग जोडला आहे व विस्तृत पादटीपा 
दिल्या भाहेत त्यामुठे तर त्याचें महत्त्व वाडून महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांत 
स्थान मिळविष्यायोग्य तो झाला आहे यांत शंका नाहीं. 
पृरुषोत्तमरंडितजी बंदेष्टि यानें इ. स. १८२१ त हें काव्य समाप्त केत्या- 
नंतर पुढें पांच वर्षांनी त्यावर संस्कृत टोका लिहिली. इ. स. १८५६ 
सालीं हा वारला. १८८४ त काव्येतिहाससंग्रहांत त्याचे श्रोशिवकाव्पर 
*छापून निघालें; व पुढील सालोंच वा. भा. भावे यांनीं त्याचा मराठी अनु- 
वाद कोल्हापुरास प्रसिद्ध केला. म्हणजे मूळ कवि दिवंगत होऊन पाव 
इतक लोटल्यानंतर लगेच त्याचा परामषं घेण्यांत आला. हें त्याचें भाग्यच 
समजलें प,हिजे. शिवभारतासा रखे श्रेष्ठ दर्जाचे ग्रंथ जथे शतकानुशतके 
अज्ञात राहातात व अद्यापि असंशोधित असे सहत्रावधि संस्कृत-प्राकूत 
ग्रथ जेथें कोठेतरी बासनांत पेटारांत दडून आहेत तेथ पुरुषोत्तमाचें संस्कृत 
काव्य उर्जेडांत येऊन त्याचें पद्यमय मराठी भाषांतरहि व्हावें याला सुदै- 
वच म्हणणें याग्य होईल. सुदैवावरोबर या काव्याच्या अंगचा साहित्य गुणहि 
याच्या प्रसिद्धीस कारण असला प!हिजे. यांतील कांही इळोक लोकांच्या 
तोंडा होते व त्यामुळे याचे लवकर संशोधन झालें. भावे मास्तरांनी काव्ये- 
तिहास संग्रहांतून हा ग्रंव प्रसिद्ध होण्याआतीच याची उपलब्धि करून 
अभ्यासाला आणि अनुवादाला सुरुवात केलो असावी. कोल्हापुरास याच्या 


प्रति असल्याचा दाखला काव्येतिहास संब्रहांव आपणांस मिळतो. असो. 


-4 शीशिवकाव्य 


कोल्हापूर संस्थानांत एका खेडंगांवांत प्राथमिकशि क्षकाचें नीरस 
काम करीत असणाऱ्या गृहस्थास एक अज्ञात ऐतिहासिक संस्कृत काव्य 
सूक्ष्मरीतीनें अभ्यासण्याची बुद्धि व्हावो व असें काव्य समजून अतुवादण्या> 
इतपत त्याच्य़ा बुद्धीची तरतरी असावी हा एक एकविसावा * चमत्कार 
समजला पाहिजे. एरवीं असलें सुंदर, सुबोध मराठी काव्य महाराष्ट्राला 
मिळतें ना! या मराठी कवीनें फार समपंक शब्दांत एंतिहासिक स्थलांचें, 
व्यक्तींचे व घटनांचे वर्णन दिलें आहे. भाषा फार सुबोध व गोड आहे. 
वेगवेगळी वृत्ते आणि पदांच्या चाली वापरल्यामुळें काव्य कंटाळवाणे 
झालेलें नाहीं. पुण्याची वणंनें तर बहारीचों वाटतोल. पुण्याला अमरावतीचो 
उपमा दिली आहे. पांथस्थ लोक “ह्य़ा नगरींत वसावे आपण ही आस 
तेघवां धरिती ॥ ” याची प्रचीती आजहि येते. पानिपतच्या महा अनर्थानें 
नागरिकांना जें दुःख झालें त्यामुळें ळामुठा वाहूं लागलो ही उत्पेक्षा हृद्य 
आहे. ' जिकीतसे सुरपुरीसहि पवती तो । ' या पालुपदानें केलेलें पतीचे 
वर्गत फार मनोरम वाटेल. नाना फडणिसानें. सांगितलेलो 'शस्त्रास्त्र 
>शब्दसिद्धि' व्यृत्पत्ति शास्त्रज्ञांनी अवश्‍य वाचावी (हिसार्थी तुफ्‌ धातूपासून 
तोक, दारणार्थी दु धातूपासून दारू, ध्वन्पर्थ बण धातूपासून बाण, बिदु- 
लक्ष्या ती बंदूक.) याप्रमाणे अवेक काव्यगणदर्शक उतारे दाखवितां येतील. 
श्री. शं. ना. जोशी यांनीं आपल्या वित्रेचनांत कांहों बाकी ठेविली नाहो; 
तेव्हां अविक वानगी देत बसत नाहीं. 

पुरुषोत्तम कवोचें संस्कृत काव्य आज दुमिळ व बरेंच अज्ञातहि 
आहे. तेंहि असेंच पुन्हां प्रसिद्ध होणें अवश्‍य आ.हे. बडोदा ओरिएंटल 
इन्स्टिटयूट, भांडारकर ओ. सोसायटी किवा अन्य संस्कृत प्रकादनें काढ- 
णा संस्थेने हें काम हातो घेतलें तर र्हूज होण्यासारखे आहे. मराठींत 
या शिवकाव्याचा अनुव;द व्यवस्थित प्रतिद्ध करून श्री. हरि वासुदेव भावे 
यांनीं नुसतें प्रितकूण फेडलें असें नव्हे तर कांहीं समाजकूणहि फेडले 
आहे. त्यांनीं विद्यमान तिर्वाणीच्या परिथितीतहि 
मोठी झीज सोसून प्रस्तुत ग्रंथ लोकांपुढे आणला .नसता 
तर मराठी काव्याची खचित हानि होती. या काव्याचे महत्त्व ओळखून 
याच्या पूर्वार्घांच्या पहिल्या आवृत्तीच्या वेळींच डे. व्ह. ट्रा. सोसायटीने 


पुरस्कारा 1.४ 


मोठें बक्षीस दिलें व उत्तरार्धासाठींहि कवोला आश्‍वासन-प्रोत्साहन दिलें 
होतें. तथापि हा वेळपावेतों समग्र ग्रंथ निघू शकला नाहीं. आतां सर्वांग- 
परिपूर्ण प्रसिद्ध होत आहे तेव्हां आश्रयदात्या, संस्थांनी व विद्वानांनी याचें 
योग्य चीज करावें. शिक्षणसंस्थांनीं क्रमिक पुस्तकांच्या पंक्तींत याला 
बसवून विद्याथिजनास प्राची अभिरुचि द्यावी व सवे साहित्यकांनीं या पेश- 
वाईच्या सांदलींतील अभिजात सुंदर काव्याचें रसग्रहण करावें अशी 
विनंति आहे. 

आम्हांस भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या पुरस्कृत ग्रंथमालेत 
याचा समावेश करण्यास आनंद वाटत आहे. 


चिंतामण गणेश कर्वे 


ज्येष्ठ शा ३ शक १८६५ चिटणीस, 
भा. इ. सं. मंडळ, पुणें. 


निवेदन 


“बडिलांची कौति वर्षंमान करतां न आली तरी ती नष्ट न होऊं दैतां 
तिचें संरक्षण शक्य तों अगत्यपू्वक करावें ' ह्या महदुक्तीप्रमाणें आज 
परमपूज्य . तोथंरूप के. वासुदेवरावजी तथा बाबा भावे यांनीं मरा- 
ठींत .भनुवादित केठेलें श्रीगिवकाठ्य संपूर्णपणे ग्रंथरूपाने आमचेकडून प्रका- 
शित' होत. भाहे हया डद्दल एक प्रकारें आम्हांस फार भानंद वाटत आहे. 
'बस्तुत: ह्या शिवकाव्यग्रंथाचें प्रकादन हें आमच्या कतंग्यापेकींच एक होय; 
तेव्हां तें केल्याबद्दल उल्लेख करण्याजोग्या आनंदाचें वास्तविक कारण नाहीं 
पण कंब्प 'न केल्याबद्दल ' जर दुःख वाटलें पाहिजे, तर केल्याबद्दल बरें 
वाटणें हें सहजच आलें.. शिवाय झमच्या आनदाचें दुसरें व मुख्य कारण 
असें माहे->  - . / 

हा ग्रंथ तोथंरूप विद्यमान असतां, पूर्वार्धापुरता म्हणजे टीपा, विषया- 
'नुक्मणिका इ. विरहित नुसत्या कवितारूपाने, इ. स. १८८५ मध्यें क्षेत्र 
करवीर येथील ज्ञातसागर नामक शिलामुदणाळ्यांत छापून प्रसिद्ध झाला 
होता; खर्रे म्हटलें तर प्रसिद्ध झाल्यासारखा झाला होता. कारण 
वडिलांनींच प्रस्तावनेत लिहिळें माहे तेंच उद्धुत करून सांगतो--“ हा ग्रंथ 
'पूण॑ झाला खरा; परंतु माझ्य़ा -दारिद्रयामुळें तो छापून प्रसिद्ध करणें 
कठिण आहे; ' हल्ली मोठ्या प्रयातार्ने. ह्या ५६ प्रती 
काढल्या भाहेत. व जं श्रीमंत, दयाळू व गुणग्राहक असे सद्गृहस्थ मला 
आश्रय देतील असें वाटलें त्यांकडे त्या पाठविल्या आहेत. अद्याकरितां 
कीं, _ त्यांनी आपल्या. थोरवीप्रमाणे मीं केलेल्या श्रमाकडे लक्ष 
देऊन दव्यद्वारां साह्य व्हावे. जगच्ष्वालक प्रमु अक्या गृ हस्थांस 
मळा साह्य होण्याची बुद्धि देवो,' असें मी त्यास प्राथितो ” इ. इ. 
सारांच, ज्पाच्या पाचसह!च प्रती मुद्रित झाल्या तो काय ग्रंथ प्रकाशित झाला 
म्हणावयाचा! पण आतां हा ग्रंथ पूर्वाधे-उत्तरार्षासह, अर्थबोधक टीपांनीं 
यक्त, ग्रंथांतगंत इतिहासवत्ताविषयीं तात्विक प्रस्तावना व तीहि विदन्मान्य 
अधिकारी लेखकांनी लिहिलेली, काव्य़रविष्यक विस्तृत विवेचन जोडलेला, 


श्रीशिवकाव्य -4 


ससूचिक, अन्‌क्रपणिका, वृत्तयादी. इ. इ. संस्करणांनीं परिपूर्ण थरसा 
प्रसिद्ध होत आहे. त्यांतहि हा प्रश्‍न आहेच की, ग्रंथाच्या प्रती किती काढाव- 
याच्या? कारण कागदाचे 'मह्घ' व दुमिळत्व आजही चांगलेच जाणवत आहे- 
म्हणजे ६० वर्षांमागल्या इतकाच निराळया रूपानें पण प्रतींचा प्रन आजहि 
अवघडच होऊन बसला आहे व हें अधिक स्पष्ट करून सांगण्याचें कारण 
नाहीं. तात्पयं, अश्या स्थितींत आणि अशा उत्तमपणें हा ग्रंथ भावेकुलवृत्तान्तांत 
सांगितल्याप्रमाणें प्रसिद्ध होत आहे ही आनंदाची गोष्ट होय ह्यांत संशय नाहीं. 
हेही येथ सर्पम्तले पाहिजे कीं, ग्रंथाला आलेलें हें सोज्वळ रूप अनेक 
विद्वान्‌ व्यासंगी बॅडळींच्या साह्यामुळें आलेलें आहे. प्रथम जेव्हां हा ग्रंथ 
छापून प्रसिद्ध करण्याचें आमच्या मनांत आलें तेव्हां आमच्या व्यवसाय- 
भिन्नत्वामुळे साहजिकच विचार पडला. पण आमचे विद्वान्‌ सुहूद श्री- 
आचाय वि. प्र. लिमये ह्यांजपाशीं ही गोष्ट काढतांच त्यांनीं मनावर घेतलें 
व सर्वे काम मार्गी लागलें. त्यांनी लगेच मूळ हस्तलिखित मागितले. आमचे 
जवळ फक्त उत्तराधंच होता. कारण तो छापावयाचाच राहिला होता आणि 
पूर्वा वर लिहिल्याप्रमाणे मुद्रित (! ) झाला असल्यामुळें त्याची हस्तलिखित 
प्रत असण्याचे तादृश कारण नव्हतें व मुद्रितही प्रत आमचे संग्रही नव्हती. 
मग ६1१२1१९२३२ च्या 'केसरीं'त प्रकट विनंति करून कोणाजवळ पूर्वार्धाची 
प्रत असल्यास ती मागविली. तों एक प्रत सुदैवाने तीथेरूपांचे क्रणानुबंधी 
स्नेही श्री. भाऊ गोविद कर्णकर मास्तर मंगळवेढे यांजकडून हातीं 
आली. मग हें संपूर्ण काव्य वर म्हटल्याप्रमाणे श्री. लिमये यांनीं नेऊन तें. 
भा. इ. सं. :मं. चे एक कायेकते, प्रसिद्ध इतिहास संशोधक श्रो.. शंकरराव 
जोशी यांजकडे सुपूर्त केलें. व भाज सर्वांगसुंदर होऊन तें वाचकांच्या हातीं 
देतां येत आहे. ग्रंथाला श्री. द. वि. आपटे यांनीं प्रस्तावना लिहिली 
आहे. इतकेच सांगितलें म्हणजे पुस्तकाचे महत्त्व व उपयुक्तता. निराळी 
सांगूं पहाण्याचे कारण नाहीं. श्री. आपटे ह्यांचा ह्या विषयांतील 
अधिकार फार थोर. आहे. तसेंच ग्रंथास जोडलेलें शिवकाव्यविवेचन 
व टीपा विख्यात भाषापंडित श्री. गो. कृ. मोडकश्ञास्त्री ह्यांचे साहाय्प्रानें 
श्री. शंकरराव जोशी हयांनी केलें आहे. ग्रंथाचे इतर सवं कामही श्री. जोशी 
ह्यांनींच डरकलें आहे. जोशी यांनीं ह्या कामीं फार परिश्रम घेतले आहेत. 


- शि निवेदन 


आमचें मनांत श्री. लिमये यांचेही दोन शब्द हया ग्रंथांत यावें मतें होतें. पण 
आज ते परकीय आंग्ल सरकारचे पाहुणे झाले असल्यामुळें अाक्य आहे. 
हा ग्रंथ प्रसिद्ध करण्याचा मध्यंतरी एकदां प्रयत्न आमचे वडील बंधूं ती.रा 

शंकरराव यांनी. एकदां केला होता; ४८ पृष्ठे म्ह. घमत्कार ६ पर्यंतचा 
कांदीं भाग मुद्रित झाला होता. पण तें काम तेव्हां द्रव्यामावो अपुरेंच राहिलें 

दूर्वार्धाचे वेळीं डे. व्ह. ट्र. सो. नें मोठें बक्षीत देऊन शिवाय उत्तरार्ा- 
साठीं स्वतंत्र प्रोत्साहकपत्र पाठविलें होतें व*म्हणून तीथंरूपांनीं उत्तराषं 
पुरा करून तो कमेटीकडे पाठविला. त्यांजकडून तो कांहीं दुरुस्त्या सुचवून 
परत छपाईसाठी आला.. पण मुद्रित होऊत ग्रंथ प्रकादित होण्याचे पूर्वी 
तोथंरूपांचा स्वर्गवास घडला. 

___ हें शिवकाव्य मूळ संस्कृतासह छापलें असतें तर अधिकच उत्तम 
झालें मसतें. कारण तें प्रस्तुत दुमिळ आहे. पण मूळ छापावयाचें म्हणज 
काव्य व त्यावरील टीका हीं दोन्ही छापणें दृष्ट. कारण पुरुषोत्तम कवींनींच 
आपल्या काव्यावर टीका लिहिलेली भाहे. तात्पयं, मूळ म्हणजे दोन्ही व 
त्यांसह हा अनुवाद छापणे हें उघडच आम्हांस अशक्य. शिवाय ह्या 
आवृत्तीवरून त्याची आवश्‍यकता दिसून आल्यास पुढील आवृत्ती मूळासह्‌ 
काढण्याचें पाहूं. असो. तीर्थंख्पांच्या माशीर्वारानें त्यांच्याच वाषिक 
स्मृतिदिनी हें शिवकाव्य महाराष्ट्र वाचकांच्या हातीं पडत भाहे हाही 
एक योगच आहे. शेवटीं पुणे भा. इ. सं. मंडळाने हा ग्रंथ आपल्या पुरस्कृत 
ग्र थमाठेंत अंतर्भूत केला ह्याबद्दल त्या संस्थेचे, लोकसंग्रह छापखान्याचे 
व वरील सर्वांचे नम्रपर्णे भामार मानून ति आमच्या हयावेळच्या प्रकाशनाला 
महाराष्ट्रीय जनता उदार आश्रय देईल ही आशा व्यवत करून व 'तो पूर्ण 
राषव करो मज तो न शक्ती ' (पृ. ४ पद्य ९ ), एवढें सांगून निवेदन 


पुरें करतो 
हरि वासुदेव मावे 


सांगली. 


मरस्तावना 


पुरुषो तम-कविकृत * श्री-शिवकाव्य ' हा संस्कृत ग्रंथ पेशवाई संपल्या- 
नंतर '४ वर्षांनी म्हणजे हक १७४२ मध्यें लिहून पुरा झाला; तो त्यानंतर 
सुमारे ६० बर्षांनी (शक १८०६मध्यें ) कारव्येतिहाससंग्रह मासिकांत. 
'छापण्यांत आला. त्याचें मराठी भाषांतर . प्रसिद्ध करण्याचा योग आज 
यानंतर ६० वर्षांनीं येत आहे.. संस्कृत ग्रंथ प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याची 
'माहिती मराठी वाचकांना करून देण्याचें काम आपण करावें असें रा. भावे 
मांच्या मनांत आलें व दोनहि भाषांचें आवश्यक ज्ञान त्यांना असल्यामुळें 
त्यांनीं मराठी पद्यमय “भाषांतर लिहून ठेवण्याचे काम कित्येक वर्षांपूवी 
'केठें; पण तें लेखी भाषांतर बरींच. वर्षे पडून राहिलें होतें; आतां ठें 
तयांच्या बंशजांकडून पितुक्रण फेडण्याच्या बुद्धीने प्रसिद्ध होत आहे. इतिहास 
हा विषय महाराष्ट्रांत अनेक लोकांच्या अंत:करणांत जिज्ञासा व कतंव्य- 
बुद्धि जागृत ठेवण्यास कारणीभूत झाला आहे; त्यांतलेंच हेंहि एक उदाहरण 
आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. असलेलें स्वराज्य ज्याच्या दृष्टीसमोर 
नष्ट झालें त्या पुरुषोत्तम कवीला इतिहासाची काय माहिती होती व त्याचें 
इतिहासदिषयक तत्त्वज्ञान काय होतें हें आजच्या स्वराज्यवादी काळांतल्या 
लोकांना या ग्रंथाच्या प्रकाशनाने बाचण्यास मिळत आहे; तें त्यांच्या 
मनांत विदारजागृति करण्यास अंदतः तरी . उपयोगी पडेल यांत 
शंका माहीं. 

ब्याजच्या वाचकांच्या ऐतिहासिक जिज्ञासेची तप्ति हा ग्रंथ करील 
असें न म्हणतां तो त्यांच्या विचारास चालना देईल असें येर्थे म्हटलें 
-त्याचें कारण ऐतिहासिक जिसासेच्या बाबतींत गेल्या १२५ वर्षांत 
महाराष्ट्रांत फार अंतर पडलें आहे. शिदकाव्य हें ज्या परिस्थितींत लिहिलें 
येलें ती परिस्थिति आजच्याहून इतकी निराळी होती की, तो लक्षांतन 
घेतां हें काव्य दाचूं लागल्यास कवीच्या विचारसरणोबद्दळ वाचकांचे मत 
गोंधळून जाण्याचा संभव आहे. यासाठीं हें काव्य रचणार्‍या पुरुषोत्तम- 
कवीचा बत्तान्त थोडक्यांत सांगणे अदश्य दिसते. 


1: शीशिवकाव्य 


हा कवि वत्सगोत्री व माध्यंदिनशाखाध्यायी असून त्याचें उपनांव 
बंदेष्टी असें होतें. अहमदनगर जिल्ह्यांतील ' पेडगांव ' या गांबीं त्याचा 
जन्म, माधवराव बल्लाळाच्या कारकोर्दीत, हक १६८८ (इ. स. १७६६)- 
' मध्ये झाला. नंतर सातारा प्रांतांतील इस्लामपूर गांवीं त्यानें १२ वर्षे- 
वर्यंत वेदशास्त्राध्ययन केलें. नंतर वयाच्या १९ व्या वर्षी सातारा दरबारांत 
त्यानें पुराण सांगून वाहवा मिळविली व त्याला दरमहा ५० रुपयांची 
नेमणूक झाली होती. पुढें पेडगांवास येऊन त्यानें लग्न केलें द तेथें तो 
कांहीं वर्षे रहात होता. तो नंतर सुप्रसिद्ध रणभूमि *खरडे' या गांवीं 
१२ वषें राहिला असें त्याच्या काव्यांतील एका उल्लेखावरून दिसतें- 
_ तो व्याकरण, न्याय, मीमांसा, ज्योतिष, घमंशास्त्र इत्यादि विषयांत निष्णात 
असल्यामळें त्याचा प्रवेश तत्कालीन दरबारांतील विद्वत्सभेंत होण्यास अड- 
चण पडली नाहीं. धाकट्या बाजीरावाच्या वेळीं सदाशिव माणकेश्वर हा 
अधिकारावर असतां पुरुषोत्तम कवि पेडगांव येथे त्याच्या. भेटीस गेला. 
तेव्हां सदाशिवानें दिलेल्या समस्येची पूति पुरुषोत्तमार्ने केल्यामुळे त्याला 
आश्रय मिळाला. पुढें त्याची विद्वत्ता पाहून सदाशिवानें द्यिवाजीपासून मराठी 
राजांचें ऐतिहासिक काव्य रचण्यास त्यास सांगितलें. त्यावरून हें काव्य 
लिहिण्यांत आलें. सदाशिव माणकेश्‍वराची आज्ञा ऐकून ** अश्या प्रकारच्या 
ग्रंथांत देवादिकांची स्तुति न येतां नरस्तुति येईल यामुळें माझा उपहास 
होईल. यासाठीं काय करावें? या विचारांत मी असतां स्वप्नांत मला 
व्यासाने दंन देऊन शिवाजीपासून हूणापर्यंतच्या राजांचे. वर्णन कर; 
म्हणजें त्या योगानें तुझें व हा ग्रंथ ऐकणार्‍यांचें.पाप नाहींसें होईल असें 
सांगितले. ” इत्यादि पुरवणी ग्रंथकाराने आपल्या ग्रंथलेखनाच्या समथ- 
नाथ जोडली आहे. सदाशिव माणकेदवरानें या कवीला हें काम सांगितलें 
तेव्हा धाकट्या बांजीरावाचीं कारकीदं चालू होती. त्या अर्था * शिवाजी 
पासून' बाजीरावापयंतचा इतिहास लिही ' इतके फार तर त्यास व्यास 
त्याच्या स्वप्नांत. सांगू. शकेल; पण * दिवमुखान्‌ हुणान्तिमान्‌ वणंय ” असें 
व्यासानें सांगितल्याचे कवि वणंने करतो त्या अर्थी हा इलोक रचला तेव्हां 
इंग्रजी राज्य सुरू झालें असठें पाहिजे असें अनुभान करावें लागतें. कवीनें 
आपलां ग्रंथ शक १७४३मध्ये म्हणजे पेद्ववाई येल्यावर ४ वर्षांनी पुर्णे येथे 


भ्रस्तावना 1-2 


पुर झाल्याचें सांगितलें आहे. हें लक्षांत घेतळें . असतां व्यासांच्या 
दृष्टांवाची संगति लागते 

यानंवर पांच वर्षांनी यावरील स्वकृत टीका. पुरुषोत्तमार्ने. दोलत> 
रावाच्या राजधानींत म्हणजे लष्कर-ग्वाल्हेर येथें पुरी केली. हा शिव- 
काव्य प्रंथ कवीनें सातार्‍याच्या राजाकडे नला होता. तेव्हां राजा संतुष्टः 
होऊन त्यास. जहागीर देत . होतां; परंतु कवीनें ती स्वीकारली नाहीं. 
तेव्हां शजानें शेंळांपागोटें इत्यादि “पांचे रुपयांचा. विषय देऊन त्याची 
संभावना केली. “पुण्यास त्याला; ५० रुपये दक्षिणा मिळत असे. त्यानें 
गंगालहरी, सोताम्री, साखर ब॑ आंबा ह्याचा कल्पित ' कलह इत्यादि 
आणखी ग्रंथ लिहिले होते आणि यानें उत्तरवयांत संन्यास-प्रहण करून 
वयाच्या .९० व्या, वर्षां (इ. १८५६मध्यें) देह ठेविला... ही माहिती 
काग्येतिहवाससंग्रहाच्या संपादकांनी दिली आहे; ती विदवसनीय दिसते. 

अशा प्रकारें थोरल्या माघवरावापासून इंग्रजी राज्य सुरू होईपयंतर्चे 
मराठ्यांचे राज्य ज्यानें ्रत्यक्ष पाहिलें त्याचा हा ग्रथ; या दृष्टीनें त्यांत ' 
बराच विश्‍वसनीय इतिहास सांपडेल असें कोणासही सकृदृशंनीं वाटण्याचा' 
संभव आहे. पण हा प्रंथ प्रत्यक्ष बाचून पाहतां अशी फारध्यी . माहिती 
त्यांत आढळत नाहीं; आणि विचाराअंती असें. असणेंच स्वाभाविक दिसतें. 
कारण, या कवीचे समकालोन व आजच्या लोकांच्या आदरास पात्र झालेलेः 
इतिहासकार म्हणजे मल्हार रामराव चिटणीस व प्रेडफ; हययांच्याहि ग्रंथांबद्दल 
आपणांस असेंच म्हणावें छागतें कीं, “ त्यांनी दिलेली ऐतिहासिक माहिती 
फार त्रोटक आहे; व जी आहे तिच्यांत दंतकथेचा भरणा अधिक असून 
बिश्‍वसनीयतेचा अंश कमी. ” त्यांतून चिटणीस व ग्रॅडफ यांना शिवाजी 
पासूनचे मराठी कागदपत्र पाहण्यास मिळण्याोगे होते; तसा प्रकार पुरुषोत्तम 
कवोचा मव्हता. खुद. बाजीरावाच्या पदरों परंपरा जाणणारी भाणलें 
फारशी नव्हतीं; आणि बाजीरादारचे व सातारा दरवाराचे आणि जुन्या 
परंपरेच्या दराण्यांचे वाकडे होते. यामुळे पुरुषोत्तम कढीला मागील 
माहिती मिळण्यास अडचण होती. दिबाय ऐतिहासिक वत्तान्तार्चे सांगोपांय 
श्णेन द त्याचें पोर्दापय इत्यादि गोष्टी बिनचूक देण्यासाठी झटणे हें 
इतिहास-लेलकार्दे आद कतन्य आहे अशी जी. आज सर्वमान्य कल्पना 


ऱ्डे श्रोशिवकाव्य 


आहे तिच्या उलट प्रकार सवाद वर्षांपूवी होता. चिटणीस व ग्रॅडफ 
यांनीं शकावली व वृत्तान्त यांची अपेक्षा धरली; पण ती कामापुरती. 
कालनिर्णय व घडामोडीचे बारीक वृत्तान्त त्यांना सहज मिळाले तेवढे 
त्यांनीं घेतले व आपल्या इतिहास-लेखनाचें काम पुरें केलें. बारीक तप- 
“शील निश्‍चित केल्यावांचून आपण तो ग्रंथांत घेऊं नये असें त्यांच्या मनांत 
आलें असतें तर त्यांना आजच्या शतपटीनें कागदपत्र मिळण्याजोगे होते. 
पण त्यांत त्यांनीं लक्ष घातलें असतें तर त्यांच्या हातूत ग्रंथरचना इतक्या 
लवकर झाली नसती. तात्पयं, इतिहासठेखनापूर्वी इतिहाससंशोधनाची 
म्हणून एक किचकट "कामाची पायरी ओलांडावी लागते याची 
जाणीव त्यावेळीं नसल्यामुळें तेव्हांचे ऐतिहासिक ग्रंथ आज 
इतिहास या दृष्टीनें मान्य होत नाहींत. याचा अ्थं सवाहें वर्षांपूर्वीचे 
लेखक एतिहासिक काव्यांत केवळ काल्पनिक गोष्टी लिहीत, असा नाहीं; 
तेहि कांहीं गोष्टी निश्चित करण्यासाठीं खटपट करीत होतेच. पुरुषोत्तम 
कवीनें श्विवाजीच्या, नानासाहेबांच्या व नारायणरावांच्या मृत्युतिथी बरोबर 
दिल्या आहेत व प्रत्येक कारकौर्दीतल्या एकदोन ठळक गोष्टी बिनचूक 
सांगितल्या आहेत. यावरून माहिती मिळविण्यासाठी जुनीं टिपणें पाहणें 
व वृद्धांच्या तोंडून दंतकथा ऐकणें हे उपाय योजले असले पाहिजेत. पण 
यासाठीं त्यानें फार थोडा वेळ घालविला असला पाहिजे असें त्याच्या 
ग्रंथावरून दिसते. बारीक घडामोडी व पोर्यापर्यं यापेक्षां आपला ग्रंथ काव्य 
या दृष्टीनें सरस कसा ठरेल याची चिता त्याला अविक वाटत होती. 
“कालिदासाने रघुवंशांत ज्याप्रमाणे एका राजाच्या कारकीरदीतला एखादा 
'ब्रसंग निवडून त्याचें उठावदार वर्णन केलें आहे त्याचप्रमाणें पुरुषोत्तम 
कवीनेंहि केलें आहे. उदा०--शिवाजी-चरित्रांतठे अफजल, शास्ताखान व 
जयसिह आणि मुरारप्रमु हे चार प्रसंग मुख्यतः सांगितळे आहेत. पुढें 
कजजीच्या खटपटीनें दिल्लडीपतीची कन्या व संभाजी यांची भेट व त्यांचें 
थरस्परांवरीळ प्रेम यांचें वर्णन आहे; आणि नंतर त्रिवकराव दाभाड्यांशीं 
बाजीरावाचे युद्ध, चिमाजीचा वसई-संग्राम, पानिपतचें युद्ध, राक्षसभुवनचो 
लढाई, तळेंगांवचा व खड येथील संग्राम या ऐतिहासिक भागांचे कांहीं 
वर्णन या ग्रंयांत आहे. पण या ऐतिहासिक भागाला समूद्रस्तुनि, कृष्णास्तुत, 


घ्रत्तावना षड्‌ 


क्व्तुवणंन, जलक्रीडावर्णंन, इत्यादि प्रकार, काव्यांत असले पाहिजेत म्हणून 
मुद्राम जोडलेळे दिसतात. एतिहासिक दृष्टया त्यांना कांहींच महत्त्व नाहीं, 
वण घडामोडींचा कार्यकारणभाव जोडतांना ज्या कल्पना ग्रंथकाराने लिहिल्या 
त्या मात्र रावबाजीच्या अखेरीस लोकांच्या मनांत घोळत असलेल्या 
विचारसरणीचा भाग म्हणून समजण्यास हरकत नाहीं. शिवाजी हा अवतारी 
पुरुष होता व त्यानें स्थापिळेले राज्य सवाई माघवरावाअखर चाललं होतें; 
तें रावबाजीच्या कारवोर्दीत एकदम नाहीसे झालें; या प्रकाराचा उलगडा 
कोणत्यातरी रोतीनें करणें पुरुषोत्तम कवि व त्याचे समकालीन लेखक यांना 
भाग होतें. त्यांनी कलियुगाच्या कल्पनेचा आश्रय करून हा उलगडा केला 
असे तत्कालीन लेखनावरून म्हणतां येते. सवाई माधवरावाच्या वेळीं मराटी 
राज्य चांगलें उभे असलेलें दिसत असल्यामुळे त्या वेळच्या लेखकाला 
मराठी राज्याचा चालक हा ईश्‍वरी अंश अथवा अवतारी पुरुष आहे एवढ 
म्हणणें पुरेसे वाटलें. त्याला कलियुगांत ' यवनांचेंच राज्य दोवटीं शिल्लक 
रहावयाचे ' असें भविष्य कोणत्याहि पुराणांत आढळले नाहो. हो गोष्ट 
राजवाडे खंड श्मध्ये छापलेल्या साठे-बखरोवरून सहज ध्यानांत येण्या-. 
जोगी आहे. पण त्यानंतर २५३० वर्षानी लिहिणार्‍या पुश्षोत्तमाला 
मराठी राज्य संपलें ही गोष्ट दृष्टीआड करतां येईना; त्यामुळें त्यानें 
* स्वराज्यांत अवतारी पुरुष झाले, तरी त्यांच्याहि वेळीं कलोनें डोकें वर 
काढण्याचा प्रयत्न केला ' असे गृहीत धरून ' ब्राह्मणांचे राज्य १०० वर्षे 
टिकेल ' असे व्यासवचन असल्याचीहि पुरवणी जोडली. तात्त्विक भूमिका 
हो प्रत्यक्ष घडामोडींच्या उलगड्यासाठीं कल्पनेने बसदावयाची असते हें 
लक्षांत ठेवल्यास आगि पुरुषोत्तम कवि हा पृराणिक होता हें लक्षांत टेवल्यास 
त्याचें म्हणणें समजण्यास अडचण पडत नाहो. 
उदा ०--शिवाजीला भवानीने स्वप्दांत येऊन स्वराज्य स्थापण्यास 
सांगितलें व ' तू खणशोल तेथे तुला द्रव्य मिळेल ' असे अभिवचन दिले. 
यामुळें शिवाजीला ठिकठिकाणीं द्रव्याचे हांडे सांपडले व पुष्कळ दव्य खर्चून 
अनेक गड त्याला बांधता आठे. पण जलदुर्ग कसा बांघादा यांचो त्याला 
चित्रा पडली; तेव्हां समददेवीनें त्याला स्वप्नांत येऊन या कामासाठी 
योग्य जागा नेमको दाखविली. तेव्हां मालवणचा पाणदुग बांबप्यांत आला. 


नद शीशिवकाव्य 


अश्या! रीतीनें राज्याचा जम बसूं लागला तेव्हां कलिराजाला चिता पडली. 
'कौं, ' कृतयुगांत देखील नलादि राजांना मी आपला प्रभाव दाखविला; 
आणि आतां तर कलियुग म्हणजे माझें य॒ग' चाललें आहे, तेव्हां या वेळीं 
हवाजीला जर मीं वठणीवर आणलें नाहीं तर माझी अपकीहति होईल. * 
अश्या वेळों गागाभट्टानें शिवाजीची मंज केली व शिवाजीला गायत्री-जप 
करण्याची बुद्धि झालो. अर्थात्‌ कळीच्या प्रतापामुळे शिवाजीला हो कत्पना 
प्रिय वाटली. पण या जपामुळें त्याला भूमिगत द्रव्य दिसणारी जी दृष्टि 
होती ती नाहींशी झाली. त्याबरोबर कलोला आपण कृतकृत्य झालों असें 
वाटलें. नंतर जयसिहाला औरंगजेवानें पाठविलें तेव्हां त्याला क्षिवाजीचें 
वळ भवानीच्या साह्यांत आहे हें माहीत होतें. यामुळें त्यातें सहरूचंडी 
जप करून आधीं देवीला प्रसन्न करून घेतलें व देवीनें शिवाजीला सांगितलें 
कों, तूं जयसिंगाच्या भेटीस जा, त्याच्याशीं लढूं नको. यामुळें शिवाजी 
जयसिंगाशीं लढला नाहीं. . 

पुढें औरंगजेव दक्षिणेंत पंढरपुरास आला तेव्हां तेथील देवाच्या 
डोक्यास केंस आहेत अशी खात्री झाल्यावरून त्यानें त्यास साष्टांग नमस्कार 
घाळून अलंकार इ० दिले. नंतर नरसोवाच्या वाडीस जाऊन तो मूतीची 
फोडाफोड करणार होता; पण त्या देवळांतून विच, साप इ० अनेक घातुक 
प्राणी धावून आले हें पाहून औरंगजेव निघून गेला. 

बाजीराव बल्लाळाच्या वेळीं पुन: सर्व बाजूंनीं जम बसूं लागला; व 
चिमाजीला समुद्राने प्रसन्न होऊन आपण दुभंगून संन्याला वाट दिली. 
तेव्हां पुनः कळीला चिता पडली व त्यानें मस्तानीला प्रेरणा देऊन 
बाजीरावाला मोहित केठें. तेव्हां यवनीसंगामुळें त्याचें संचित तप नाहींसें 
झालें; नंतर तो लवकरच मरण पावला. 

नांनासाठेवांच्या वेळीं देखील राज्याचो वाढ झाडी तेव्हां कलिप्रेर्त 
गोपिकाबाईने विश्‍वासरावाळला यौवराज्य देग्यांत यावे असा आग्रह धरिला. 
आणि पानिपतच्या युद्धांत मराठ्यांचाच जय झाला होता; पण पळत 
सुटलेल्या मुसलमानी संन्यांतीलठ एका शिपायाला कठीनें वृद्धि दिलो कों 
एक वेळ आपण गोळी झाडावी ! आणि ती गोळी नेमकी विश्‍वासरावाला 


भ्रस्तावना 9 


लागली; व तो मरून पडला तेव्हां मराठ्यांच्या संन्याचा धोर सुटून ते 
वळूं लागले- री 
पुढें माधवरावारा कलीनें क्षयाच्या रूपाने ग्रासले; नारायणराव हा 
वूर्वजन्मी सिद्ध पुष होता, पण त्याच्या ' हातून ब्रह्महत्या झाली होती. 
यामुळे त्याचा वध होणें क्रमप्राप्त होते. सवाई माधवरावाच्या वेळीं फारच 
चांगला जम बसत चालला; तेव्हां कलीनें त्याला गच्चीवरून मुद्ाम 
ढकळून दिलें. अशा रीतीनें शिवाजीपासून सवाई माधवरावाअखेर कलीचा 
प्रादुर्भाव अधून-मधून झाल्याचें पुरुषोत्तमानें वर्गंन केलें आहे. पण राव- 
बाजीची कारकोदे त्यानें स्वतः पाहिली असल्यामुळे त्यांत केवळ कलीचा 
महिमा सांगून त्याला संगति लावितां येईना. बाजीराव कमंनिष्ठ होता, 
उदार होता; पण त्याचें राज्य गेठें. याची उपपत्ति सांगतांना पुरुषोत्तम 
म्हणतो कीं, त्याच्या अंगीं शौय नव्हतें; आणि इंग्रजांच्या साहाय्यानें 
वेशवाईच्प़ा पदावर तो आला; तेव्हां त्यानें आपल्या राज्यांतील सव 
सरदार सेनापति आपल्या विरुद्ध आहेत असें पाहिलें आणि त्यानें इंग्रज 
सेनापति नेमला. तो इंग्रज सेनापती बाजीरावाच्याच हुकुमानें बाजी- 
रावाच्या विरद्धषपक्षास असलेल्या सरदारांना मोडून राज्याची व्यवस्था 
पाहूं लागला. त्याचप्रमाणे सदाशिव माणकेश्‍वर यांजकडे कारभार सोंप- 
विण्यांत आला. तेव्हां इंग्रज सेनापति व सदाशिव माणकेश्वर यांच्याकडे 
सर्व राज्याची व्यवस्था सोंपवून बाजीराव चेनींत राहिला. अक्ला 
रोतीनें नऊ वर्षे लोटल्यानंतर कलीच्या प्रभावाने बाजीरावाची बुद्धि फिरलो 
त्यानें आपल्या इंग्रजी सेनापतीला काढन तें पद बापू गोखळे याला दिठे; 
आणि कारभार सदाशिव माणकेश्वर यांजकडन काढून मोर दीक्षित यांज- 
कडे सोपविला. बापू गोखले यानें पूर्वी लढाई पाहिठेली नव्ह्ती. पण पोरांना 
ही युद्धाची कथा गोड वाटते तशी त्याला वाटून तो युद्धाला 
आनंदाने उत्सुक झाला. आणि एकादशीच्या दिवशीं हरिचरणाचे स्मरण करून 
अत्पिष्टनरूपी अग्नीवर उड्या घेऊन खाक झाला. बाऱू मेल्यावर बाजीराव 
जिवंत होता तरी निर्माल्यवत्‌ झाला आणि पुडे गंगातीरी राहन देवपर्जत 
बाउकमण करू लागला 


ट्‌ ध्रोशिवकाव्य 


मिळून यवतराजाकडून शिवराजादिकांतीं जें राज्य जिकून घेतलें होतें 
तें परत यवनांना अपंण करून कलिराजा कृतकृत्य झाला. 

पुर्षोत्तम-कवीचा समकालीन सोहनी यानें लिहिलेल्या पेशव्यांच्या 
बखरींत देखील कलीच्या प्रभावावी उपपत्ति सांगितलेली आहे; व हें राज्य 
जाणार असें कलिवचन असल्याचा उल्लेख आहे. पण यापेक्षां अधिक सुसंगत 
अशीहि उपपत्ति त्यानें एके ठिकाणीं दोनतीन वाक्यांत सांगितली आहे,. 
तो अशी. “' हके १६३५ या वर्षी पेशवाई सुरु झाली; ती दके १७२९त 
हातची जाऊन राज्य गेलें. त्यांत सवाई-माधवरावापावेतों राज्य मोठें जुर्तचें, 
सारे शत्रू हात जोडन पादाक्रांत होत्साते पेशवे यांपुढे उभे होते. त्याच्या- 
मागें बाजोराव रघुनाथ राज्यावर बसल्यापासून कोठे स्वारी, शिकारी 
किवा मोहीम झालीच नाहीं, व प्रभूस फोजेची गरज लागली नाहीं. 
यामुळें अशी अवस्था झाली” (सोहनी-बखर, पृ. २३७). 

यावरून पेशवाई-अखरच्या लोकांना राज्य कां गेळें याचा उलगडा 
करतांना “ बाजीराव हा लढवय्या नव्हता, व त्याच्या सरदारांना प्रत्यक्ष 
लढाईचा सराव नव्ह्ता; असें असून बाजीरावाने इंग्रजांसारख्या प्रबळ रवूशीं 
तोंड देण्याचें ठरविल्यामुळें त्याला राज्य गमावून बसावें लागलें. ” इतकेंच 
सांगतां आलें. पण बाजीरावाला नऊ वपे राज्य भोगल्यानंतर इंग्रजांशी 
बिघाड करण्याची बुद्धि एकदम कां सुचली याची माहिती पुरुषोत्तम-कवीनें 
दिलेली नाहीं. पुरुषोत्तम-कवीचा ग्रंथ मराठी भाषांतराच्या रूपानें आतां 
लोकांपुढे आला असल्यामुळें यापेक्षां अविक मजकूर प्रस्तावना म्हणून 
सांगण्याचे कारण नाहीं. 

भाषांतराच्या दृष्टीनें वाचकांनी हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे को, 
संस्कृतांतला भाग मराठींत दाब्दशः आणलेला नाहीं. पुष्कळ ठिकाणीं 
सारांश देऊनच काम भागविले आहे. तथापि, मुळांतला संस्कृत इलोक 
व मराठी भाषांतर हें ताडून पाहण्याची सोय टीपा-ठेखकांनीं केलेली 
आहे. कांहीं इलोक तर इठेपप्रवान असल्यामुळे इळेष कायम ठेवून 
मराऱी भाषांतर करणें अदाक्यच होते. उदा० विसाव्या अध्याप्रांत 
पहिळे १५ इलोक एका दृष्टीनें बाजीरावाच्या स्तुतिपर असून 
दुसर्‍या दृष्टीनें बाजीराव नादान होता हाहि अथं त्या इळोकांतून 


ध्रस्तावना ९ 


निघतो. दोनहि अर्थ कवीला अभिप्रेत आहेत ही गोष्ट, स्वतः पुरुषोत्तम 
कवीस टीपा लिहितांना स्पष्ट करावी लागली. कदाचित्‌ असाहि संभव नाहे 
कीं, बाजीरावाच्या हयातीत कवीनें स्तुतिपर इलोक रचले, वते कांहीं 
लोकांकडे गेळे, नंतर राज्य गेल्यावर दाजीराव नाकर्ता होता असें म्हणणें 
कवीला नावरय़क दिसल्यामुळे पूर्वीच्याच इलोकांत निदापर अर्थ गित आहे 
असें टीकेच्या रूपानें त्यानें भासविण्याचा प्रयत्न केला. संरकृत भाषेत शब्दांचे 
पदच्छेंद निरनिराळचा ख्पानें करण्याची सदड व्याकरणानें ठेविली 
असल्यामुळें असत्या शाब्दिक कोट्यांना तेथे अवसर असतो हें प्रसिद्ध आहे. 

कवोनें मूळ ग्रंथ संपल्यानंतर परिशिष्ट रूपानें कांहीं प्रकरणें मागाहून 
जोडलीं आहेत. उदा०,-प्रतापसिह वर्णन, परशुरामभाऊचा अंत इत्यादि. 
परंतु हे भाग मराठी भाषांतरांत मुळींच आलेठे नाहींत. 


द. वि. आपटे 
( विश्वस्त भा. इ. सं. मं. पुरणे) 


शर [% क वकाव्यविवे 
श्रीशिवकाव्यविवेचन 
निवन बाय 


श्रौशिवराज्याच्या म्हणजे महाराष्ट्र साम्राज्याच्या समाप्तिकाली लिहिल्या 
- गेलेल्या ह्या शिवकाव्यांत जो एतिहासिक वृत्तान्त आला आहे त्यासंबं- 
खानें सांप्रतचे सवंश्रेप्ठ अविकारी महाराष्ट्रेतिहासवेत्ते श्री. द. वि. आपटे 
हयांनी आपल्या प्रस्तावनेत विवेचन केलेंच आहे. यथे केवळ त्याविषयी वाव्य 
हया दृष्टीनें थोडेसें लिहावयाचे आहे. म्हणजे मूळ “ संस्कृत शिवकाव्य ' आणि 
त्याचा मराठींत अनुवाद केलेलें हें ' मराठी शिवकाव्य ' ह्यांत कोठें काय 
बदल झाला आहे, संस्कृतांतील कोणचा भाग विस्तर वा संकोच करून 
सांगितला आहे, विस्तार केला तेथें नवीन कांहीं माहिती आली आहे कीं 
वणंनाचीच वाढ झाली आहे, जो भाग वगळला आहे तो कोणचा आणि 
वां, तसेंच मूलभिन्न किवा मूलाहून सरस असें वर्णन कोठें आलें आहे, 
मूळ संस्कृत शिवकाव्यापेक्षां त्या काव्यावरील. टीकेचेंच अनुकरण कोठें 
कसे केलें आहे, मराठीतील उपमाविजेष, सुभापितें, समवृत्त भापां- 
तराचीं कांहीं स्थलें इत्यादिसंबंधानें, तसेंच काव्यांत आलेल्या इतिहास- 
क॒थाभागाला पर्त्रे, बखरी वनेरेंचा आधार कितो आहे ह्याविषयी, थोडक्यांत 
लिहावयाचे आहे. 

संस्हत शिवकाव्य प्रत-प्रथम ज्या मूळ संस्कृत शिवकाव्याचं हें 
मराठीत पद्यमय भाषांतर केलें आहे त्या काव्याच्या मूळ प तिसंबंधानें थोडेसें 
लिहिणें युक्‍त होईल. सांप्रत हें संस्कूत शिवकाव्य “ काव्येतिहास-संग्रह्यं 'त 
चूर्वाबे इ. स. १८८४ मध्ये ( श्री. साने ) आणि उत्तराधं इ.१८८७ मध्यें 
(धो.मोडक) प्रसिद्ध झालेलें आहे. वाटतें को, ह्या एका ठिकाणादिवाय 
“*अन्यद कोठे हे वाव्य मुद्रित झालेले नाहीं. इतर्केच नव्हे तर ह्या 


कन 


*दॉम्बे सररृत-पीरिज; गायकवाड संस्कृत सीरिज बडोदे. इ. ₹ 


२ श्रीशिवकाव्य-विवेचन 


काव्याच्या हस्तलिखित$ प्रतीहि पोथी-संग्रहांतून आढळल्या नाहींत. ह्या 
संस्कृत काव्याचा पूर्वार्थि जरी इ. स. १८८४ मध्ये प्रसिद्ध झाठेला आहे आणि 
नंतर एकच वर्षाने त्याचा मराठींत अनुवाद प्रसिद्ध म्हणण्यापेक्षा सिद्ध 
झालेला आहे, तरी अनुवाददुर्त्या भावे. कवींना हा मुद्रित ग्रंथ मिळून 
त्यावरून त्यांनी आपलें भाषांतरित काव्य केळे, असे, किवा हें काव्य 
ज्या मूळ लिखित प्रतीवरून मुद्रित केलें तसली प्रतहि भावे कवींना मिळाली 
असावो असें, म्हणतां येत नाहीं. कारण, संस्कृत इलोकानृक्रमाहून 
मराठी इलोकातुकरम कांहीं ठिकाणीं वेगळा म्हणजे मागेपुढे झालेला 
आहे; काव्येतिहाससंग्रहांतील काव्यांत जे कांहीं पाठभेद तळटीपेत 
द्शविळे आहेत, त्या पाठभेदांचाच अनुवाद एक दोन स्थळीं 
झालेला आहे; आणि मृख्य ग्रंथांतील कांहीं इलोक वा तसेच कांहीं चरण, 
योग्य कारण कांही दिसत नसतां, अनुवादित झालेले नाहींत. हया- 
वरून पहिल्याप्रमाणें दुसरेहि अतुमान म्हणजे कोणती प्रत कवी- 
पुढें नव्हती, तसेच कोणती होती, हें काढतां येतें. प्रसिद्ध मुद्रित काव्याच्या 
शेवटीं, .शिवकाव्याच्या प्रतींच्या उपलब्धीची हकोकत म्हणून चोथे 
परिशिष्ट संपादकांती दिलेलें आहे. त्यांत पेडगांवप्रत, पुणेप्रत आणि 
कोल्हापुरप्रत अशा तीन प्रती मिळाल्याचें सांगितलें आहे. पैकी तिसरी 
म्हणजे कोल्हापूरप्रत भावे कवींना मिळाली असावी असें सामान्यतः 
म्हणतां येईल. चमत्कार १० मधील मराठी ३०1३१ इळोक म्हणजे संस्कृत- 
मधील ३५,२३४ इलोक; तसेंच मराठी ६३,६४ म्हणजे संस्कृत ७५,७४; 
चमत्कार ७ मवील २४,२५ म्हणजे संस्कृत २९,२८ आणि चमत्कार मधील 
मराठी ९१ म्हणजे संस्कृत ९०, मराठी ९२ म्हणजे संस्कृत ८९ व मराठी 
९३ म्हणजे संस्कृत ९१ हे इदोक होत. पण हा इळोकव्युत्क्रम, त्यांतील 
वर्णनाचा भाग लक्षांत घेतां काव्यप्नत अमुक हें ठरविण्याच्या कामीं प्रथम लक्ष्य 
नाहो, कारण '* पर्वती-वर्णन,' * महादजी शिदे ह्यांचे गणवर्णन,” " पंढरीच्या 
विठ्ठटाचे क्टोवर कर कां ' हयासंवंधीचे ख्यकपर इठोक, अशा प्रक्रारच्या 
वरण्यंविधयांत एखादा दृष्टान्त किवा एकादे रूपक मागेपुढे आल्याने 

$ीआफरेट सूचि, लिस्वित-ग्रेंथमूची, मद्रास भा . मं. संस्कृत 
भ्रंथयादी, बनेल कॅटलॉग-मंन्यूस्क्रिस्त्रपर्सू आफ तंजावर 


संस्कृत शिवकाव्य प्रत डू 


रसहानि अथवा इतिहासाच्या घटनेत . कांही बेगळी मांडणी 
होत नाहीं व त्यामुळें इळोकानुक्रमाची बाब तादृश महत्त्वाची न वाटली 
तरी चालेल. पण चमत्कार १८ मधील ७७ व्या इळोकाच्या चोथ्या चरणांत 
कवीनें स्वीकृत केठेल्या पाठाबरून कोल्हापूरप्रत भावे कवोंना मिळाली 
असावी असें अनुमान निघतें." जान्हव्या निकटेस्ति दोलत इतिस्यातो मही- 
मण्डले 'ह्याचा पाठभेद 'शास्ता ते करवीरनामनगरे श्रीदोलतास्य: सुधी: 
असा तळटीपेंत दिला आहे. ह्या पाठभेदाचाच अनुवाद * किवा तो करवीर 
नामनगरीं वास्तव्य शास्ता करी, ' (७७ पृ.२२७) असा केला आहे. ह्यावरून 
कोल्हापूरप्रतीची प्रत भावे कवींना मिळाली असावी असें वाटतें. शिवाय, 
भावे कवींचा ओढा करवीरविषयीं अंमळ अधिक आहे, व तें साहजिकहि 
आहे. कारण ते त्या संस्थानांत अध्यापक असतांनाच हा अनुवाद त्यांनीं 
केला आहे. कोल्हापूरप्रेत भावे कवींच्या हातीं आली असावी असें म्हटलें 
तरी कोल्हापूर छत्रपतींसंबंधानें जे स्वतंत्र वर्णनाचे ' शिव-प्रताप-काव्य * 
म्हणून सुमारें १२५ इलोकांचें ३ रें परिशिष्ट आलें आहे तें भावे 
कवीना मिळालेले दिसत नाहीं. कारण त्याचें भाषांतर कवींनी केलेलें नाहो. 
पुरुषोत्तमकवींनीं आपलें हें शिवकाव्य* पुणें येथें शक १७४३ च्या माघ 
महिन्यांत समाप्त केलें आणि त्यावरील ' काव्यप्रकाशिका ' ह्या नांवाची टीका 
वःबींनीं स्वत:च ग्वाल्हेर येथें दोलतराव शिदे यांच्या सन्यश्िबिरांत असतां 
दाक १७४८च्या श्रावण महिन्यांत पुरी केली. म्हणजे काव्य आणि त्यावरील 
टीका ह्यांच्या रचनेत साडेचार वर्षाचे अंतर जाहे. त्या काळीं मुद्रण- 
केचा इतका प्रादुभंव नसल्यामुळे एकाद्या ग्रंथाचा प्रसार होण्याचें साधन 
म्टणजे कथा, पुराण, पाठांतर द लेखन हें चतुष्टय होय. ह्या रिव- 
काव्याच्या कांहीं हस्तलिखित प्रतो त्या कालीं होऊन त्यावर कथा-पुरा- 
णांतून क्वचित कथनश्रवणहि होऊं लागले असावें. आणि त्या कथनप्रसं- 
यांत आपण जें काव्यांत सांगितलें नाहीं तेंहि सांगितलें जाऊं लागल्याचे 


*तयब्ध्यष्यॅकमिते हाके तपसि तत्‌ पुण्याभिधयायां पुरी । 


१ गालदपुरसमीये श्रोदोलतराजसेन्ये। (गोपाळपूर असें ग्वाव्हेरचं 
नांब प्राचीन लेखांत यते.) 


1. ! भश्ोशिवकाव्य विवेचन 


जेव्हां कवीच्या कानी आलें तेव्हां आपल्या काव्यांतील अर्थ आपणच त्यावर 
ब्याख्यान करून त्यांतल्या त्यांत स्पष्ट केलेला असावा, असें वाटून कवींनी 
स्वतः टीका लिहिळी असावी. टीकेंत कांहीं ठिकाणीं कवींनो अपपाठ कसे तेंहि 
सांगितलें आहे. चम. १८ पद्य ४२ वरील टीकेंत 'समं इति अपपाठ:' असें म्हटलें 
आहे. पुढें ह्या टीकेच्या हि प्रती हातच्या केल्या गेल्या. म्हणजे काव्याची पोथी 
वेगळी आणि काव्यटीकेची पोथी वेगळी झाली.कांहीं काळानें,काव्याचे श्‍लोक 
ब तेथच त्या इलोकाची टीका, एकाच प्रतींत इलोकाच्या वर-खालीं लिहून तशी 
सटीक पोथी लिहिली गेली असेल. पण तक्षी सटोक पोथी फार प्रसृत झाली 
नाहीं. ह्यामुळें काव्येतिहास संग्रह्कारांना ज्या प्रती मिळाल्या त्यांतहि कांहीं 
प्रती सटीक तर कांहीं अटीकच मिळाल्या. तरी ह्या काव्याचें महत्त्व 
त्या वेळीं बरेंच झालें होतें हें, एका प्रतींत प्रसंगानुसार १०1१५ चित्रेंहि 
घातलेली होतो. ह्यावरून, अनुमानितां येतें. हीं चित्रे १५ पर्यंत असून 
त्यांत शिवाजी व अफड्लखान ह्या प्रसंगांतीलच ५ चित्रे; शिवाजी, 
झहाजी, रामदास, मारुतिराय ह्यांचीहि दोन चित्रे आहेत. आणि काव्याच्या 
प्रारंभी असलेल्या देवतावंदनांतील प्रसंगांची इतर चित्रे आहेत. ह्या 
काव्याची जी प्रत, काव्येतिहाससंग्रहांत ११ वें पुस्तक म्हणून प्रसिद्ध झाली; 
तींत इलोक आणि त्यावरीळ टीका अद्या दोन स्वतंत्र प्रती मिळाल्या 
असाव्या व त्यावरून ह्या काव्याचे मुद्रण झालें असावें; असे जें वर सूचित 
केलें त्याचें कारण, कांहीं इलोकांवरीळ टीका इलोकक्रमानें आल्या नसून 
त्या आगेमागे मुद्रित झाल्या आहेत. चम. २ मध्यें इलो. ५७,५५ व ५६ असा 
टीकाकरम आला आहे; ज्या इळोकावर टीका आहे तो प्रक्षिप्त नसतांना 
त्यावर तसे चिन्ह पडलें आहे. (चम. १८ इलोक ५९; चम. ११ दलोक ९८ 
पहा.) आणि चमत्कार १६ मधीळ २७ हि इलोकांवर टीका असतांना 
ती नुसतो टोकाच, स्वतंत्र परिशिष्ट १ ले म्हणून काव्यसमाप्ती नंतर छापठी । 
आहे. ह्या काव्यांत एकंदर २० चमत्कारांत मिळून ६०८ इलोक आहेत; 
५० अधिक इळोक प्रक्षिप्त म्हणून आहेत. ते पुरषोतमकविकृत नव्हेतच असें 
नसेल. परिदिष्ट २ रे व ३ रें मिळून १३४ पर्चे अधिक आहेत तीं वेगळींच- 
इलोकांतील एका दयब्दावद्वेल दुसरा दाब्द, कित्येक ठिकाणीं सवव चरणच 
पाठभेदाचा तर कांहीं पद्यच्या परदधयेच पाठभेद म्हणून दिलीं आहेत. गशीं ७ 


काव्यनाम ध्द 


पर्ये आलीं आहेत. अशी ही मूळ संस्कृत प्रतीची व कवी भावे यांना 
मिळाठेल्या प्रतीची हकीकत आह. 

ह्या काव्याचा उपयोग महाराष्ट्रेतिहास ज्ञात्यांकडून आतांपर्यंत वेळोवेळीं 
होत आला आहे. * शिवाजीच्या उत्तरार्धातील राजकारण * हया शीषंकाचा 
एक उत्कृष्ट लेख मंडळ त्रंमासिक वं ५ मध्ये प्रस्तुत ग्रंथाचे प्रस्तावनालेख्क 
श्री. द. वि. आपटे ह्यांनींच लिहिलेला आला आहे. त्यांत शिवाजीचे जशास 
तसें हें धोरण सांगण्यासाठी लेखाच्या शेवटीं ह्या शिवकाव्यांतील चमत्कार 
२ मधील ४३ वा इलोक उद्धृत करून लेखसांगता केठो आहे. तो इलोक 
एऱ्ह्वोहि श्विवनीति व सुभाषित म्हणून सर्वातीं लक्ष्यांत घेण्याजोग[ आहे. 
धृत तु घोत्यं सुधिया विधेयं सदाजवं कार्यकर न रावो 
ज्वरेण कट्वी रसना भवेच्चेद्ितावहा स्यात्कट्की सिता न ॥४६॥ चमत्कार २ 

* दिवदिग्विजय ' ह्या बखर-पग्रंथाच्या प्रस्तावनेंतहि प्रकाराकांनी ह्या 
काव्याचा निदेश केला असून ' होळकरांच्या कॅफियती ' चे मुखपृष्ठ, होळकर 
ह्या शब्दाची निरवित असलेल्या ह्या काव्यांतील इलोक उद्धृत करून, अलं 
कृत केलें आहे. ह्या काव्याचा प्रस्तुतप्रमाणे अनुवाद नाहीं, पण त्या काव्या- 
धारें मराठींत वाव्य करण्याचाहि प्रयत्न झालेला आहे. काव्यरत्नावलीकार धरी. 
ना. न. फडनडीप ह्यांनों आपल्या रत्नावलीच्या अंकांतून हें काव्य चमत्कार 
तीनपर्यंत स्वकुभपये वरून प्रसिद्ध केले आहे. इ.१८९३अं.५६,५८वर्ष< वें पहा. 

काव्यनाम--पुरुषोत्तम कवींती आपल्या संस्कृतमधील श्िवकाव्याचे 
पूर्वाये आणि उत्तराधं असे दोन भाग करून त्यांत अनुक्रमे ११ व ९ असे एकूण 
२० पोटविभाग म्ह्णजे अध्याय केले आहेत. पण ह्या पोटविभागांना अध्याय, 
सर्ग, तरंग, स्वबक, उल्हास, शाखा, प्रसंग, इत्यादीरपैकी सामान्यतः परिचित, 
अशी एकादी संज्ञा न योजतां * चमत्कार ' हे नांव दिलें आहे. अर्थात भावे 
बयान[हि आपल्या मराठो अनुवादांत हेच नांव घेतले आहे आणि मूळ 
काव्यांवऱ्याप्रमाणें तितक्या म्हणजे २० चमत्कारांदच आपलेहि शिवकाव्य 
संपूर्ण वेळे आहे. अध्यायाला ' चमत्कार ' हें नांव संस्कृत वाडमयांत जसें अ- 
परिचित,त्से मराठी दाडमयांत हि नदीनच दिसतें. रमावल्लनदास ह्या मराठी 
साधुकदाती आपत्या गीतेवरील बोंदीदड्ध टीकेस ' चमत्कारी टीका ' हें नांव 
दिटेडे आहे. पण ते अध्याय म्हणून नसून टोकेचेंच तें नांब आहे. 


द श्रोशिवकाउप-विवेचत 


ह्याप्रमाणे वीस चमत्कार असलेल्या ह्या काव्यांत, मराठी सामग्याज्याच्या 
पावणे दोनशे वर्षांचा म्हणजे त्यांतील बारा राजकारकीदींचा कथाभाग 
कवींना सांगावयाचा आहे. पैकीं पूर्वार्धाच्या अकरा चमत्कारांत शिवाजी, 
संभाजो, झाहू म्हणजे बाळाजी विश्‍वनाथ, थोरळे बाजीराव आणि 
बाळाजी बाजीराव पूर्वाथे, अशा चार साडेचार कारकोर्दी सांगितल्या 
असून, उत्तरार्वातल्या नऊ चमत्कारांत वाळाजी बाजीराव-उत्तराधं, 
' थोरळे मात्रमराव, नारायणराव, सवाई माधवराव, अमृतराव आणि 
दोवटचे बाजीराव अशा सहा राजवटीचे वर्णन आलें आहे. म्हणजे 
छ० राजाराम व ताराबाई ह्यांच्या कारकोर्दांचा ओझरता उल्लेखच 
कडोनीं केला अघून, बारांपैकी एकंदर दहाच कारकोर्दी आपल्या 
काव्यांत घेतल्या आहेत. ह्या दहा कारकीर्दीपिकी उत्तरार्धातील सहा कार- 
कोर्दी नऊ चमत्कारांत सांगितल्या असून पूर्वार्धातील अकरा चमत्कारांत 
मिळूत चार साडेचार राजकथा दिल्या आहेत. त्यांतहि पहिल्या पांच 
चॅमत्कारांत केवळ श्रीशिवराजांचीच कथा कवींनी गायिली आहे. 
ह्यावरून व आद्य संस्थापक ह्या नात्याने एकंदर काव्याला * दिवकाव्य 
हें नांव कवींनी दिळें आहे हें यृक्‍तच होय. त्यांतहि संस्कृत शिवकाव्य- 
कर्त्या पुष्योत्तम कवीपेक्षां मराठी अनुवादकर्त्या भावे कवींच्या ठिकाणीं, 
शिजाजीराजांविषयींचा आदर व पूज्यभाव अधिक आहे हे शित्रवर्ग- 
नाच्या छेदटीं स्वतंत्र केलेल्या एका इठोकावरून स्पष्ट होत आहे. व 
त्पावरून * शिवकाव्य ' हें काव्यनाम अधिक अथंपूर्ण झालें आहे. संस्कृत 
काव्यकत्यांपेक्षां मराठी काव्यक्रत्यांचे ठिकाणी असा आदरं असण्याचे 
कारण मुख्यत: उघडच, दोत कवोंमधील कालानें पाडढेलें अंतर हृ होप. 
दुमरें असें कीं, मूळ संस्कृत काव्यांत कवीनें * घिवकाव्य' हे आपल्या 
काव्याचें नाम, ह्या काव्याच्या निमितीचीच* जेथे हकीकत दिली आहे 
तेथें ( चम. २० इदोक २०-३२ ) किवा प्रारंभी मंगलाचरण होऊत 
*राजन्यानखिळठान वरान्‌ दिवमुखात्‌ हृुणान्निमात्‌ वर्णय । 
..- यथा ते भारतं तथा ॥-२९ चम. २० 
--स एकदा मामवदत्‌ कृतजः सुराविपांशाचितभूपतीनाम्‌ । 


शिवादिकानां चरितं विचित्र सख सुवृत्तेबं्ट वर्गयति ॥२५॥ 


काव्यनाम ७ 


विष्णुपंचायतन-वंदनानंतर प्रत्यक्ष काव्यनिदेश करून कथाभागाला' 
आरंभ केला आहे तेथें ( चम. १-५, ६ ) दिठेलें नाहीं. फक्त प्रत्येक 
चमत्काराच्या देवटीं काव्य व त्यावरील टीका ह्या दोन्ही ठिकाणच्या पुष्मिकेंत 
म्हणजे समाप्तीदर्शक वाक्‍्प्ांत * इतिश्री पुर्पोत्तमकवि-विरचिते शिवकाव्ये 
चतुथंश्‍चमत्कार:' । * इतिश्री शिवकाव्यव्याख्यायां स्वकृतायां काव्य- 
भ्रकाशितायां प्रथमशचमत्कार: ।' अद्या प्रकारें ' शिवकाव्य ' असा स्पप्टपर्णे 
वाव्यनामनि्देश केला आहे. 

* शिवकाव्य ' असें जरी ह्या काव्याचें मुख्य नांव* असठें तरी ह्या 
काव्याच्या ज्या निरनिराळ्या प्रती प्रकाशकांना मिळाल्या होत्या त्यांत 
* ष्रलिबिलास' हेंहि ह्या काव्याचे आणखी एक नांव असल्याचें, तीनचार 
चमत्कारांच्या दोवटीं पाठभेद म्हणून आलेल्या उल्लेखांवरून दिसून येतें. 
आणि तें एका अर्थी उचितहि वाटतें. कारण, सवं काव्यभर बहुतेक सर्व 
हालचालींच्या बुडाशी “कलीचा संचार, ' “ कलि-प्रेरणा ' * कलोला वाटलें 
म्हणन असें झाठें' हेंच जेव तेथें सांगितठें आहे. म्ह्णजे राज्याभिषकापासून 
राज्यनाश होईपर्यंतच्या प्रत्येक राजवटींचा अंत किवा महाराष्ट्र-राज्यचाल- 

* 'शिवप्रताप' असेंहि दुसरें एक ह्या काव्याचें नांव त्यास जोड 
लेल्या तिसऱ्पा परिशिष्टावरून म्हणतां येईल. पण ह्या परिशिष्टांतील 
कोणत्याच पद्यावर कवीची व्याख्या म्ह्णजे टोका नाहो. आणि ज्या अथी 
कवीने स्वतः ह्या आपल्या शिवकाव्यावर टीका केलो असून त्या टीकेंतून 
हें परिशिष्ट आणि कांहीं इलोक टोका न देतां ते सोडून दिले आहेत 
त्या अर्था ते तघेच टीकारहित असलेले चमत्कार हे, ह्या 
मुख्य शिवकाव्यांतील समजण्याचे कारण नाहो. भावे कवोंनीहि असे 
बिनाटीकेचे श्‍डोक अनुवादांत न घेतां सोडन दिलेले आहेत. हें परिशिष्ट 
प्रस्तुत लक्ष्यांत न घेण्याचो दुसरीहि दोन कारणें आहेत. ह्या परिक्षिप्टांतील 
वद्यांच्या दोवटी चमत्कार हें अध्यायवाचक नांव न येतां 'सर्ग' हें नांव आलें 
आहे आणि करवीरस्थ दुसर्‍या धिवाजोचा वत्तांत-रत्नाकरपंत राजाज्ञा, 
तासयांदकर परशुरामभाऊ व त्यांचे चिरंजीव रामचंद्र परशुराम पटवर्धन 
सिडस्वरखवुवा इत्यादिकांच्या हालचाटीसह-ाःआलेला आहे. प्रस्तुतच्या 
शिववाव्यांत केदळ सातारकर छत्रपतींचाच तेवढा वृत्तान्त आठेला आहे. 
ह्यादरून असाहि तकं संभवनीय वाटतो कीं, ' शिवप्रवाप--काव्य ' हवा 
नावाचे हवाच वीचे आणखी एकादे स्वतंत्र काव्य असेल कदाचित 


द श्रीशिवकाव्य-विवेचन 


कांना युद्धांत आलेला पराभव इत्यादि सर्व गोष्टी ह्या ' कलिविलास 
होत; असें कवीच्या मतानें दिसतें. अर्थात्‌ * कलिविलास ' हें काव्यनाम 
सुपुकक्‍त ठरतें व ते एकदां लक्ष्यांत घेतलें म्हणजे त्या काव्याच्या 
पोटविभागाला * चमत्कार ' हेंच नांव सहज साजरें व जुळतें ठरणारें आहे. 
कलिच्या विलासाचे अथवा लोलेचें वर्ण चमत्काराशिवाय अन्य 
कोणत्या शब्दाने करणार !' चमत्कार हें अध्यायाचे नांव कां आलें हें 
आतां नौट उलगडते; आणि प्रस्तावनेंतील विवेचन अधिक पटतें. 

ह्या ठिकाणीं काव्यनामनिदशासंवंधींच आणखी थोडा निराळ्या दृष्टीनें 
विचार केल्यास तो उद्बोधकच होईल. महाराष्ट्रसाम्राज्याचा साद्यन्त 
इतिहास अर्थात्‌ इंग्रजी अंमलाच्या प्रारंभकालीं, कोणच्याहि कारणानें, पण 
ज्या स्वकीय लेखकांनी ठिहून ठेविला, त्यांनीं ह्या शेंसवाशे वर्षांच्या अधि- 
सत्तेस काय म्हणून संबोधिले, कोणचें नाव दिलें व ती सत्ता लुप्त झाल्याचें 
सांगितलें ? ' स्वराज्य गेलें' असें सांगितलें, कीं ' साम्राज्य नष्ट झालें ' असें 
म्हटलें; कां ' महाराष्ट्रराज्य ' ' दिवराज्य ' नाठीसें झालें असें म्हणूत त्या 
राज्यांचा निदेश केला ? अशा दृष्टीनें पाहतां ' मल्हार रामराव चिटणीस '- 
लिखित 'छत्रपतीचें चरित्रग्रंथ, 'महाराष्ट्र साम्राज्याची छोटी बखर,” 'शेड- 
गांवकर बखर' ह्या दोनतीनच ग्रंथांत असा साद्यन्त इतिहास आलेला दिसतो. 
ह्यांतहि पहिळे दोतच ग्रंथ कालदृष्ट्या अधिक लक्ष्यांत घेण्याजोगे आहेत.. 
म्हणजे शक १३२९-४० (इ. स.१८१७-१८) हा ह्या ग्रंथांचा रचनाकाल 
असून तिसर्‍या ग्रंथाचा सुमाप्ती-काळ इ. स. १८५४ हा येतो. ह्या तिन्ही 
ग्रंयांप्रमाणें आणखोहि दोततीन ग्रंथ ह्या विचाराच्या वेळो लक्षांत घेतळे 
असतां इष्ट होईल. त्या ग्रंथांत वरील तीत ग्रंथांप्रमाणे आदि नाहीं व असणें 
इक्यहि नाहीं; पण अन्त मात्र बरोवर आहे. व त्याच दृष्टीने येयें पाहावयाचे 
आहे. ते ग्रंथ म्हणजे सोहोतीकूत “ पेशवे बखर, ' 'नागपूरकर भोसले बखर, 
आणि * होळकरांची कैफियत ' हचा ग्रंथांच काल दक १७३९, शक १७४४, 
१७४९ म्हणजे इ.स.१८१७,१८२२ व १८२७ असे क्रमानें सांगतां येतील 
ह्यांत प्रस्तुतच्या शिवकाव्परचनेचा काल इ.स.१८२१ किवा २६ हा, येतो. 
सारांश, ह्या सातहि ग्रंथांपैकी ज्यांत प्रस्तुत अपेक्षेप्रमाणे राज्यनाम दिळें आहे 
असे ग्रंथ केवळ तीनच आहेत. म. सा. छोटी बखर, पेगवे वखर आणि 


काव्यताम द 


प्रस्तुतर्चे हें काव्य. म. सा. छो. ब. मध्य ' पेशव्यांचे राज्य व दोलत 
कुल इंग्रजानें घेतली " पेशवाईची हकीकत जहाली ' असेंच लिहिलें आहे. 
(पृ. ११२); सोहोनीदृत पेद्वे बखरीमध्ये * श्रीमंतांची दोलत इंग्रजांचे 
हातीं पुष्कळ लागली ' हें सांगितलें आहे (पृ.१९२). आणि प्रस्तुतच्या 
ह्या काव्यामध्येहि ' ख-वेद-क्रषि-भू शकीं (श.१७४०) सकल पेशवाई बुडे ” 
असें जरी म्हटलें आहे (मुळांत 'नवत्रिसप्तेकमिते (१७३९) स शाके हुणाधिपो- 
$ल्पिष्टन-नामधेय : । पुण्याभिधानां हिजराजधानीमध्यास्य भूमि निखिलां 
शशास ॥४॥ असें आहे) तरी काव्याला 'शिव्वकाव्य' असेंच नांव देऊन एका 
अर्थी शिवराज्यच गेलें असें सुचविले आहे. शिवाजी, बाजी इत्यादि राज्य- 
वर्त्यांनी जें राज्य मुसलमानांच्या हातून सोडविले, व म्हणून जें स्वराज्य 
उपभोगिलें तें राज्य पुन: त्यांच्याच (म्हणजे म्लेंच्छ हूण < ) इंप्रजांच्या 
हातीं गेळें व हें कलीमुळे झालें, असें स्पप्ट सांगितलें आहे. 


' यवनपा।दविहूतां सकलां महों शिवनुपप्रमुखः पुनरेव ताम्‌ । 

यवनपेषु निधाय काल: कृती समभवत्‌ कृतठृत्यमनाः; किल ॥४९ 

म्ठेंच्छादिकां जिवुनि जें मिळालें । तें राज्य त्यांच्याच करांत गेलें ४ 

चमत्कार २७ , 
तात्पर्य, ह्या सात ग्रंथकारांचा हेतु सामान्यतः काय आहे हें वाचकांच्या 
लक्ष्यांत येईल. आणि प्रस्तुत सांगावयाचे म्हणजे संस्कृत काव्यामध्ये जरी 
नुसतें * काव्प ' किवा ' भारताप्रमाणे काव्य, ' असें म्हटलें आहे; तरी भावे 
कवींनी मात्र ठिकठिकाणीं प्रत्यक्ष काव्यामध्ये “* शिवकाव्य * हेंच नांव 
पुनःपुनः घेऊन आपलें मत यथोचित व्यक्‍त केलें आहे व हा अनुवादांतील 
,विशेड लक्षांत घेण्याजोगा आहे. भा. इ. सं. मं. इ. वृ. १८३७ पृ. १४८ वर 
पतप्रधानप्रशस्तिपर कविता आहेत. त्यांत पादाक्रांत करूनि म्लेच्छ नृपती, 

शिवराज्य हें रक्षिले' असेंच सांगितलें आहे असो. 

सरकृत्र काव्याचे हे जे पूर्वाबे ति उत्तराधं असे दोन विभाग केले ते 
महाराष्ट्रराज्याच्या किंवा शिवराज्याच्या चडत्या उतरत्या स्थितीचे दर्शक 
होत असें नाही. कवीच्या मतानें हो स्थिती, म्हणजे राज्याची उतरती 
बघा वतो उततराषे मानावयाचा तर, महादजी शिदे व हरिपंत फड्केहे 


१० श्रीशिवकाव्य-विवेचन 


* * जातां दोन चमू-प देवभुवनीं, ते राज्य झालें ढिले 

म्लेच्छांना कळतां असें, निजवळें त्यांती तया व्यापिले ५३२ चम. १७ 
हा मानतां येईल; किवा हें शिवकाव्य ज्या एका विवक्षित धाटणीनें लिहिलें 
आहे त्या दृष्टीनें पाहूतां उद्‌भव, उत्कर्ष व उच्छेद म्हणजे उत्पत्ति-स्थिति- 
लय-कर्ते जे ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्यांचे अंश जे महाराष्ट्रराज्यचालक त्यापैकीं 
रुद्रांशापासूनचा तो उत्तरा, ती ह्य़ा महाराष्ट्रराज्याची किवा शिवराज्याची 
उतरती कळा, असे म्हणतां येईल. । 


अह्यांदप्रभवास्त्रयः शिवभुखाः विष्ण्दंशभूतास्ततो 

बालाजिप्रमुखा: सदा जनसुखा: यावृत्तमोपोतमो । 

रुद्रांशप्रभदावतो गुणगणानषामलं वर्णंय 

स्पात्‌ पापस्य लयस्तवापि पठतः श्रोतुडच नित्यं तथा* ॥३०॥ 

अनुवाद्कोशल्य-संस्टृतांतून मराठींत कथाभाग आणतांना भावे- 

कवीचे पद्यरचनाचातुर्य अनेक ठिकाणीं अनेक प्रकाराने सहज दिसूत येतें 
वाटतें कौं, हा अनुवाद नसून ही स्वतंत्रच काव्यकृति आहे. इतकी ती 
रचना ओषवती व प्रसादपूर्ण झाली आहे. कांहीं ठिकाणीं दोनदोन तीन- 
तीन संस्कृत पद्यांचा एकाच झशार्दलविक्रीडितासारख्या मोठ्या वृत्तांत 
सारांश सांगितला आहे; कांहीं ठिकाणीं मळाहूनहि सरस दुष्टान्त योजून 
वण्ये वियय अधिक स्पष्ट व रम्य करून सांगितला आहे, कांहीं ठिकाणीं 
समवृत्त भाषांतर साधले आहे, तर कांहीं ठिकाणीं एका इळोकाचा एका- 
चिक इळोकांत विस्तार केला आहे. कित्येक स्थळीं पद्यांच्या दोवटच्या 
चरणांत सुभाषित योजून कथाभाग व नीतिकथन; म्हणजे गोष्ट व तिचें 
तात्पयं, अथवा उदाहरणाने सांगितलेले तत्व, असा काव्यगुणांतील जो. 
द्रप्टेपणा तोहि निदर्शनास येतो; कांहीं ठिकाणें तर अशीं आढळतात काँ, 


>> 


तेथील पद्यरचनेसाठीं घेतलेले वृत्त हें कवीच्या योजकतेचें म्हणजे रसोत्कपे- 


*ह्या इळोकांवर कविकृत टोका नाहीं. आणि 'एकस्मित्‌ पुस्तक इदम- 
बविक-पद्य' अजी मात्र टोप प्रकादकांती दिलो आहे. ह्यावरून हा इलोक भावे- 
कवींनी अनुवादार्थ घ्यावयास नको होता; पण तो घेवला आहे. व हेंच 
एकच उदाहरण ह्या पद्धतीचे संघ वीस चमत्कारांत घडे आहे. 


अतुवाद-कोऱत्य - 1.4 


साधकतेचें उत्कृष्ट उदाहरण म्हणन दाखविणे इप्ट होईल, ' म्हणजे वर्ण्य 
विषयाशी तादात्म्य आणि अंगृची प्रतिभा ह्यांची अशा ठिकाणों प्रतीति 
येते. तसेंच निरनिराळे अलंकारहि पाहूं जातां ह्या काव्यांत साविल 
आहेत. कांहीं स्थलीं मूळ संस्कृतांतील पद्यांत कवीनें स्वलाम घातंठें आहे 
तर मराठीतहि भावे यांनीं आपलें नांव द्शित केलें आहे. भावे कवींनी 
आपल्या काव्यांत निरनिराळीं ३५ वृत्ते योजिलीं आहेत. त्यांची अकारानु- 
क्रम यादी पुढे स्वतंत्र जोडिली आहे. ह्या वृत्तांशिवाय भावे यांनी एक- 
दोन स्थलीं प्रचलित पदांच्या चालोहि घेऊन नाटकांतल्यासारखीं पदें 
भापत्या काव्यांत दिलीं आहेत आणि वण्यंविषय अधिक गेय व मनोरम 
केला आहे. त्या चालोवरून सांगतां येतें को, आण्णा किर्लोस्करांचें सोभद्र 
नाटक नुकतेंच रंगभूमीवर येऊन अत्यंत लोकप्रिय झालें होतें व त्यांतील 
पदं जनतेच्या तोंडी फारच झालीं होतीं. म्हणून त्यांतील * वैशाख मास 
वासंतिक समय शोभला ' ह्या चालीवर पुणें नगर वणंन * हिदुतल्त पुण्य- 
पुरों फार शोभलें' ह्या पदांत अति सुंदर केलें आहे. (चमत्कार ११ पद्य 
१०) . तात्पर्य, अशा प्रवारें मनोरम व विविध वृत्ते व लोकरूढ चालींचीं 
पदें योजून भावे बःवींनीं आपलें काव्य चांगलेच गेय केलें आहे. आणि म्हणू- 
नच डे. व्ह. टू. सो. नें दोडशे रुपयांचे पारितोषिक पूर्वार्घापुरतें देऊन उत्त- 
राधे लिट्ण्यास आग्रहपुरस्सर सांगितलें होतें व त्यावहलहि रु. दोनजेंच्या 
बक्षिसाची योजना सूचित केलो होतो. तें हें संपूणे 'मराठी शिवकाव्य” 
आतां प्रसिद्ध होत आहे. 

बाव्यामध्यें रसानुकूल निरनिराळीं पद्यवृत्ते योजणें हें जसें कवीच्या 
अंगच्या काव्यकतृंत्वगुणाचें एक उत्तम लक्षण, तसेंच वरणंनामध्ये उपमा, 
दृष्टांत, अलंकार, इत्यादि सहज साधलेले असणें हेहि दुसरें उत्तम लक्षण 
होय. भावे ववीचें हें काव्य उघडच अनुवादात्मक आहे. म्हृणजे मूळ 
संस्कृतांत ज्याप्रमाणे काव्यगुण व वर्ण्यवियय आला असेल त्याप्रमाणेंच 
स्याच्या भाषांवरांत तो येणार; तथापि भावे कवींनी संस्कृत मूळकाव्यांत जेथें 
अदिशयोविति आटी आहे तेथे ती, आपल्या अनुवादांत तशी न दाखवितां 
समुचित वर्णन करून तो दोष टाळला आहे. उदा ०--अफजलखानाच्या 
स्वारीत शिदाजी राजांनीं खानाचे कपट खानावरच उलटवून त्यांचा 


4 शोशिवकाठय - विवेचन 


सध केल्यानंतर मराठ्यांनी खानाच्या सैन्याच्या केलेल्या लुटीचें वर्णन 
चम. ३ मध्यें आलेलें आहे. हें वर्णन संस्कृतमध्ये शंभर हत्तो, पांच सहस्त्र 
घोडे, त्याच्या दुप्पट उंट, रत्ने, मोतीं इत्यादींच्या तर राशीच्या राशी 
असें अतिशपोक्त आलें आहे. संस्कृतांत जवळजवळ दोन इळोक ह्या लुटी- 
विषयीं आठे आहेत. पण भावे कवींनी आंपल्या अनु वादांत 


“गज, क्रमेला, तसेच वाजी सांपडले पवनांचे । 
रत्न भूषणे बहुत लाभली अगणित धनही साचे ॥' 
अशा 'एका साकीवृत्त पद्यांत ही लूट सांगितली आहे. 
चमत्कार ११ मध्ये छत्रपती शाहू हा, राज्यरक्षण ब राज्यवर्धन प्रधानपंतां- 
करवीं उत्तम चाललें आहे असें पाहून 'त्यानें ते निज राज्यभार अवघा 
त्यांच्या शिरीं अपिला ' आणि क्रोशयुग म्हणजे दोत कोस अंतरावर 
असलेल्या माहुली क्षेत्रो ' कृष्णातटो निजवधूसह शोध्य गेला, असतां 
त्याच्या तोंडीं पुरुषोत्तमानें एक कृष्णापष्टक घातलें आहे व त्याच्या शेवटीं 
इदमष्टकमिप्टसिद्धिदं पठतां पापचयापहूं परम्‌ । 
पुरषोत्तम-तुष्टिकारकं पठनोयं मनुजेश्‍षस्यतः ॥५६॥ 
असा स्वनामनिदेश केला आहे. मराठी अनुवादांतहि हें सवे कृष्णाष्टक 
३९-४६ ह्या इलोकांत समवृत्तांत देऊन शोवटीं भावेकवींनींहि आपलें 
नांव पुढीलप्रमार्णे सहज आणिलें आहे. 
गाहो, नित्य तुम्ही प्रभातसमर्या हें शुद्ध कृष्णाष्टक 
कृष्णास्नान परी खचोत तुमच्या पापा अते नाक । 
हें गातां सुख बाटतें बहु मतो श्री वाखदेवास हो 
श्रीकृष्णाष्टक कष्टनष्टकर हें इष्टाथं देईल हो ॥४७॥ चम. ११ 
पुढल्या म्हणजे वाराव्या चमत्कारांत बाळाजी बाजीरावाच्या राजवटींत 
सर्वांना सुखस्वास्थ्य लाभून वंभवाची स्थिति अनुभवास मिळूं लागली तें 
वणणंन आलें आहे. अशा वर्णनांत वसंतक्रतुवर्णन, त्यांत हि उपवनविहारवणंन 
न आलें तर तो कविकसचाव त्याचें तें कव्य कसचे ! ! तालये, हीं वणंनें 
आलों आहेत. अशा ठिकाणीं द्रुतविलंबित हें वृत्त व त्यांतहि त्याच्या चीय्या 
चरणांत यमक सावळेळे असणे हो खरी कविकाव्यचातुरी व तें वाचण्यांतहि 


अनुवाद-कोशल्य १३ 


अभिनव मावुरी आहे. (पृ. १४८-१५८). अशीं स्थर्ठे बरीच आहेत. पैकीं 
कांहीं उद्धत करतों. 
उपदनी पदन-स्तुतशा ह्यो 
बमुन जाय नपाल सुखालयो । 
घ्वतु सुखावह माघव पाहिला 
नर-मणी रमणीतसह राहिला ॥१२॥ 
चमत्कार ३ मधील शिवाजी सन्य व अफझल संन्य हयांमवील पुड- 
वर्गनांव मुळांत 
*नृपस्य बोरंबंहुधा दिशोर्णा विदुद्रदुस्ते यवनाः प्रभीता: । 
तुणं दधुः केचन बवत्रमध्ये भटा: प्रणेमुरच तयंद केचित्‌ । ३८॥ 
असा इलोक आला आहे. ह्चघांतील हेंच वर्णन मराठींत शादूल-- 
विक्रीडितांत कसें आलें आहे पहा- 
हिंदूंनी स्वकरी स्वशत्र निकरी जे मदले संगर्री । 
ते हिदूंस वरो सुकीति नवरी सन्नम झाले अरी । 
कोणो भोति घरी पलायन करी कोणी गिरीकदर्री । 
कोणो दोनपरी नमस्कृति करी दांती तुणातें घरी ॥३५॥ चम. ३ 


चमत्कार ११मध्ये पुण्यनगरीचें वर्णन ११-२६ इलोकांत आठे आहे. ह्याचा 
मराठी अनुदाद, एक पद व ११ते २२ निरनिराळीं वृत्ते योजून १२ इडोकांत 
मोठा सुंदर केला आहे. ह्यांवहि आनृष्य-दर्णनाच्या इलोकाचा अतुवाद 
लक्षांत घेण्याजोगा झाला आहे. मुळांतील पद्य 
व्वणतर्यं भमितले प्रसिद्ध तथा चतुर्थ व्यदहारजन्यम्‌ । 
कणत्रयाचेव नरो$विमुक्तस्तुरोदकं यत्र तु नेव दृप्टम्‌ ।॥२१॥ 
अने आटे. व त्याबद्दल भावे कतीनीं ी 
देदांच्या त्षिच्या ततेंच पितरांच्याही कणायपासुून । 
झाडे मुत समस्त लोक तिथले चोये नसे त्या कण ॥ 
यज्ञाने पहिले फिटे ण पहा, वेद फिट दूसर्रे । 
सत्पुजे तितरे पहा फिटतसे, चो घनानें सरे ॥१८॥ चम. ११ 
हा शदाक दिटा आहे. ह्यांत संस्कृत पेनां प्र्येक व्यक्तीला व्यवहारांतील 


4: श्रीशिवकाव्य-विवेचन 


घनक्रण धरून चार करणें असतात व तीं यज्ञयाग करून, वेदाध्ययनानें, 
सः्पुत्रदंत अनून आणि धनवान होऊन फेडावयाचीं असतात. हें विशद 
करून सांगितळले आहे. 
चमत्कार १३७मध्यें सवाई माधवरावांच्या जन्माचे वर्णन आलें आहे तेथें 
किवा चमत्कार १८ मध्यें खड्यांच्या लढाईचे वर्णन आलें आहे तेथें 
मूळ:तील सर्वच पैठू प्रतिबिबित झाले आहेत. 
दाची प्रपृकताप्सरसां समहेन्यंधायि यद्वार्यवगाह्टेतुः । 
घटषु गांग वहतिस्म तद्यदद्यापि शेलस्य तटात्‌ प्रयाति ॥४॥ चम. १७ 
मराठी पहा :--< ी 
बालावगाहा यं सुरस्त्रियांनी। जे आणिले गांग विशुद्ध पाणी । 
पुरंदरांतूत अपार वाहे । तें आजपयंत तसेंच माहे. ॥५॥ 
खडडर्यांची लढाई 
कपित््यफटसन्निभा अपि च कन्दुकाभाः परे 
खगा इव दिनात्यये झटिति संहताः स्वाश्चयम्‌ । 
सुयन्त्रमुखनिगता अविरतं तदा गोलकाः 
- निजामपूृतनां ययुविदलितध्वजच्छत्रकाः ॥४२॥ चम. १८ 
आतां मराठी पहा :-- 
कपित्त्यफलसे कितो, कितिक कंडुकाचे परी 
खगासम दिनात्यया जणं समत्त आले घर्री । 
तसे प्रवर गोल ते वरिवरी जवें येउनी 
निजामप॒तनेवरी, करिति ठार श्रा रणीं ॥४१॥ चम. १८ 
असो. अने आणखोहि अतुवादकोशत्याचे दाखळे दाखवितां येतील. विस्तर- 
मयास्तव येथे अधिक देतां येत नाहू.त. तात्यये, असा हा भावे कवीनीं 
मूळ संस्कृतमधीड कथामाग उत्तम प्रकारे अनुवादित करून मराठी वाचकांची 
मोठी सोय केलो आहे. 
अलं कार-- कांदीं ठिकागीं व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, उपमेत्रोपमान, रूपक, 
इटेष इत्यादि अठंकारहि भावे कवानी साघळे आहेत. त्यांतहि ब्यतिरेक 
व उत्प्रेक्षा ह्या अठंकारांचींच उदाहरगे अविक आढळतील. चमत्कार पद्च 
१८ पूर्वा्यि १२-४०, ३-५ ह्या पद्यांत व्यतिरेक अलंकार साघडा आहे. तर 


उचित मूललोप १५ 


७-२२ व ५-२६ मध्यें उत्लेक्षा हा अलंकार आला आहे. उपमेपोपमान हा 
१८-१ मध्यें आणिला आहे. पैकीं अफजल प्रसंगी अफजल कपट सांगतांना 
व्यतिरेक अलंकार साधला आहे. तो लक्ष्यांत घेण्याजोगा आहे. विशेष हें 
कीं, मूळ संस्कृतांतल्यापेक्षां हें वर्णन सरसहि आहे. 

आलिंगनक्षण इभं मगराडिवेतं 

धुत्वा नुपत्य स शिरःप्रविधाय बाहो: । 

तस्थो नुपोर्थप बलवाच घतो$स्य कुक्षी 

शकत्या बिभेद विशिखो हयवती पपात ॥५९॥ चम. २ 
ह्याचा मराठी अनुवाद पहा-- 

संगमबेळीं धरिला म्लेंच्छानें तो शिवाजी बाहूंत । 

दाबून मारण्याला इच्छी, हो दुष्टता न राहूंत ॥४९: 

शिखाहीन त्यातें जरी अल्प भाती 

तरी तो तया हार जाई न मानी । 

नखानें नुपे फोडिता म्लॅंच्छ-कुक्षी 

पडे तो, तदा शुभ होऊन अक्षी ॥५०॥ (५९) चम. २ 
येथ म्ह. मराठींतील ४९ व्या पद्यांत राहूनहि अफजलाची दुष्टता अधिक 
आहे हें सांगून व्पतिरेक अलंकार सांधिला आहे. व्यतिरेकालंकाराचें लक्षण, 
उपमेहून उपमान सविशेष सांगितलें जाणें, असें आहे. पृ. १७३ वर अप्र तुत 
प्रशंसालंडार आला असून पृ. २२६ वर अर्थान्तरन्यासाचें उदाहरण आलें 
आहे. तें टीपेत दशंविठेंच आहे. 

उचित मूळळोप -संस्टरत साहित्य-वाडमयावर असा एक आक्षेप 

आहे कों, त्यांत श्रंगारपर कविता आली कों, तींत बहुधा असभ्य, अश्‍लील 
व चारचोधांत अनुच्चारणीय असा भाग असावयाचा. व त्यामुळें संरकृत 
ह्या सज्ञेतील थोरवीच कमी होऊन जाते. असल्या आक्षेपास प्रस्तुत 
काऱ्यांतहि म्हणजे मूळ संस्कृत शिवकाव्यांत चांगला अवकाश मिळतो. 
व्दमत्कार १२ मध्ये बाळाजी बाजीरावाच्या सुखस्वास्थ वभवपुक्‍्त राज्य- 
बारभाराच्या वर्गनांत त्याचा वसंतविहार दणिला आहे. प्रथम १-१० 
पदयांद बाडाजी बाजीराव, राघोदा व सदाशिवराभाऊ ह्या धान-बंघुत्रयाचा 
राज्यसं रण, सेनापःतित्व व प्रजासंरक्षण ह्यासंबंधींचा गौरवपूर्ण उल्ठेख 


१६ श्रीशिवकाव्य-विवेचन 


असून पुढें ११-५० पद्यांमध्यें उपवनवर्णगन आलें आहे. म्हणजे फुलझाडे व 
फळझाडे ह्यांवीं तत्तद्गुणकथक अशीं सरस वणंनें दिलो आहेत. पलारा, आंबा, 
बकुल, चंपक, अशोक, जास्वंदी, कवठ, अंस, बोरें, नारळी,'सुपारी, पिपळ, 
तुळशी, दवणा, मोगरी, डाळिब, द्राक्ष इत्पादि वृक्षवेलींचीं उपमा-अलंकार- 
उत्प्रक्षांनी नटळेलीं अशीं वर्णने आलीं आहेत. आणि त्यानंतर उपवनविहार 
गायिला आहे. मूळ संस्कृत काव्यांत त्यासंबंधीची परदये ६२-८८ अशी आलीं 
आहेत. पण हीं सर्वे पद्यें भावे कवींनीं सोडून दिलीं आहेत. कारण त्यांतील 
वण्यंविएय अतिशय उत्तान शृंगार किवा उघडानागडा शृंगार असा आहे. 


अर्यात्‌ हौं पर्थे भावे कवीची अनुवादिलीं नाहीत हें उचितच होय. अशा उचित 
मूललोपाचीं आणखींहि ३1४ स्थळें 3िरिनिराळ्या प्रसंगांतील आढळतील. 
उचित मूललोपाप्रमाणे उचित मूलांतरांचोंहीं उदाहरणें पाहण्यासारखी 

आहेत. जयसिह जव्हां आपल्या प्रचंड सेनेसह व दळेलखानासह शिवाजीस 
जिऊण्यासाठी उत्तरेकडून दक्षिणेकडे निघाला तेव्हां वाटेत त्यानें देवी भवा- 
नीवी, पतकरलेल्या कामांत यश यावें म्हणून अतृष्ठानें, यज्ञ इत्यादि धर्म- 
कृत्ये करून प्रार्थना केली. त्यामुळें देवी प्रसन्न होऊन 'तुझे मनोरथ पूर्ण होतील” 
असा वर तिनें दिला. ह्या प्रपंगीं देवीच्या तोंडचें 'हे वीर ते मनसि 
यत्सकलं भवेतत्‌ ' एवढेच मूलांत वाक्य आलें आहे. पण भावे कवींनी तेथें 

तुझ्या यज्ञानें तुष्ट मनीं झालें । 

ब्राह्मणांच्या भकतिनें चित्त धालें, 

* पूर्ण इच्छा होईल तुझी आतां? 

वदे एंसे म्लेच्छात जगन्माता ॥३६॥ चम. ५ 
असें दिडो वृत्तांताील एक पद्य दिलें आहे. म्हणजे मूलांतील *वीर' ह्या 
जागी ' म्टेच्छास' म्हणजे म्लेच्छसेवकास, असें पद योजून जपसिद्ाचा पक्ष 
म्हणजे परधाजिणेयणाचा गुण व्यक्‍त केला आहे. हें मूलांतर उचित होय. 

टौकातकरण--भावे कवींनी आपल्या अनुवादांत, कांहीं ठिकाणीं मूल- 

वद्यांत नाहीं पण पद्यावरीळल टै्केत आहे तोहि अथे विशेष स्पष्टतेकरितां 
म्हणून स्वतंत्र पद्य न करतां घेतला आहे. शिवाजी-अफजल-प्रसंगांत उभय- 
सैन्यवर्णनाच्या हेवटीं युद्धाला आरंभ कोणीं केला तें साभिप्राय सांगितलें 
आहे व तो भाग टीकानुसारी आहे. मूळ पद्य 


टोकाकनुरण श्ञ 


यवनभूपतिस निकपालका विदिधवाद्यविवादनतत्परा; । 
कवदचिनो रथिनो ध्वजिनो$खिला रणभुवि घ्यसुजन्‌ शरसंहती: ॥ 
९ चम. ३ 
असें आहे व ह्या पद्याचा अनुवाद-- 
वार्ये वाजवितो अनेक परिचीं त स्लेच्छ नानारितीं 
जे ल्याले कवचे, रपांत दसले होते विचित्राकृति॥ 
आरंभीं शरपंक्ति सोडिती, न को माहोत मूर्खांप्रती 
येतो दुर्जय त्या रणीं प्रथम जे युद्धास आरंभिती ।। ९॥ चम. ३ पृ.२८. 
ह्याप्रमाणें केला आहे. पण ह्या झराठी पद्यांतील शेवटच्या चरणांत 
आलेल्या प्रासंगिक न्यायास मूळ संस्कृत पद्यांत आधार नाहीं. त्या पद्याच्या 
टीकेत पृ्पोतम कवीनें 'यवनसेनापतय: पूर्व युद्धारंभं चक्रित्यर्थ: । प्राय: 
युद्धारंभं प्रयमं वुतवतः: पराजयो भवतीति '। असें सांगितलें आहे व त्यावरून 
भावे कवोंनीं आपल्या अनुवादांतील चतुथं चरण युद्धन्यायपर केला आहे. 
अशीं टोकानुकरणाचीं स्थलें आणखीहि आहेत. चमत्कार ८ मराठी पद्य ११ 
संस्कृतपद्य ८ इ. इ. 
मूळामध्यें म्हणजे संस्कृत शिवकाव्यामध्ये कलि हा जेथें तेथें शिवराज्याच्या 
व सामाज्याच्या उच्छेदाचें कारण होय, हें जसे सांगितलें आहे; 
तसेंच ' वृद्ठे: क्षयस्य भूपानां देवमेव हि कारणम्‌ ' १९ असा देववादहि 
सांगितठा आहे. शिवाजी राजांनीं विजापूरकर सुलतानाकड्न प्रथमच 
आठेल्या ' घमंधुरंधर' ह्या नांवाच्या सरदाराचा शिरच्छेद केला वत्या 
प्रसंगीं त्या सरदाराबरोबर आलेले अदिल्शाही “ जे वौर तेथें नृपतीस भ्याले 
*त्यांनी शिवाजीडत विक्रमातें' । सांगीतले स्वीय पराभवाते.' (१२३चम.२) 
तेव्हां अदिलशाहाच्या तोंडीं * देवें यशरालाभ तसाचि होतो । चिता आम्ही 
व्यव मनी वहावो ' १४ असा देव वचार घातला आहे. पण मराठी- 
मध्ये भागे कडांनी ह्या देववादानंतर ' सत्याथं हा यद्यपि सिद्ध आहे । 
पनारिनारूज्ञकदान राहे ॥' असा प्रयत्नवाद पदरचा घालून पुड खानाची, 
जािडशाही सुटतानानें शिवाजोदर पाठवणी केलो तो कथाभाग टिहिला 
आहे. साराय, मुडांत फक्त देववादच तेवढा उल्लिखित केला असतां 
शोडडयाद प्रयःदवाराचा निदेश करून अफजलखानाच्या पाठदणीरचे कारण 


१८ श्रीशिव काव्य- विवेचन 


सूचित केळे. व ही भावे कवोंनीं कथानक-जुळणीस योग्य अशी भर आपल्या 
काव्यांत केली हा विशेष लक्ष्यांत घेण्याजोगा आहे. देववादाचाच दुसरा 
उल्लेख पुढे चम. १८ इलो. ५ मधील म्हणतां येईल. 
चमत्कार ३ मधील ४२ व्या मूळ संस्कृत इलोकाचा मराठींत अनुवाद 

करतांना मूळांतील आदि शब्दाच्या आधाराने उचित भर घातली 
आहे. मूळ पद्य युद्धांतहि अवध्य कोण कोण तें सांगण्याकरितां आलें आहे. 
तें असें-- 

पचिक्रियाणोनियनादिकमं-रता मतुष्या अपि भिक्षका ये । 

भिषग्वरा: स्त्रोनिचयाइच दीनाः इास्त्रविहीना अपि तात जध्नु:॥४२!॥ 
ह्याचें भाषांतर र 
युद्धांत त्या भिषज, भिक्षुक, आणि सूद । स्त्रोसंघ याचक तसे असिहीन योघ ॥ 
नापीत दोन जलवाहक चर्मकार । यातें रणीं न बघिती बुध हिदुवीर 1३९ 
ह्या पद्यांत केलें आहे. मूलामध्ये पचिक्रिया (पाकसिद्ध करणारे-स्वयंपाकी ) 
अर्गोनयन (जलवाहक), भिक्षेकरी, वैद्य, स्त्रिया, दीनदुर्बंल व शस्त्रहीन 
इत्यादि, हे युद्धप्रसंगीं अवध्य होत असें सांगितलें. आणि भाषांतरांत नापीत 
व चर्मकार ह्याहि दोघांचा समावेश अवघ्यांच्या वर्गांतील म्हणून केला 
आहे. ह्या ठिकाणीं नापीत शब्दाची व्युत्पत्ति प्रस्तुत पुस्तकांत पृ. २६ वर 
टोयेत द्शविठी आहे ती लक्ष्यांत घ्यावी. ह्या अन्‌वादक पद्यांत ' असिहीन 
हें पद “* योध ' शब्दापुर्वी आलें आहे. हा शब्द प्रासाथे म्हणून किवा 
चवथ्या चरणांतील वुध हिंदुवोीर ह्था पदांशीं संवद्ध असा दूरान्वयानें 
मानावा. पण दोन्ही पक्ष गौणत्र होत. मुख्यतः ज्या दोन अधिक अवघ्यांची 
मर भाषांतवरांत घातली ती येथे दशित करावयाची आहे व ह्याप्रमाणें 
सवध पद्यच ' माहात्म्यांचें जतन असतें सोख्य ठोकांस द्याया' हा चरण 
असलेलेंच चम. १० मध्यें (थोरले बाजोराव ह्यांच्या राजवटीस अतुटक्षून 
हा इलोक आहे त्यांत) आलें आहे. पू. १२२ इलोक ३४ पहा. 

मुळामध्ये अशीच अभिमत भर चमत्कार ३ इडोक ३२ मधील पद्यांत 

केली आहे. मूळ पद 

* दिनावसाते नुप्सत्यनायः खलोनलोनाननवाजिसादी । 

कृपाणपाणिः सह॒योबसंबे: पुरोशनियातो यवनाविपस्य ॥३५॥ 


समृचित भर १९ 


असे आहे; हयाचे भावे कविकृत मराठी पद्य साकी वृत्तांत 
नच॒ नामा जो शिवसेनापति ह्यारूढ तो झाला । 
दिनावसानीं निजयोधांसह्‌ यदन-चमूबरि गेला ॥३२॥ 

असें आहे. ह्यांत रांरकृतांतील सर्व अर्थ येऊनहि नेताजी पालकराचा 
नथु ह्या नांवानें निदश॒& केला आहे. मुळ पद्यांत हें नांव नाहीं. हे 
नांव पुढें ४५ व्या संस्कृत इलोकावरील टीक्ेंत व मूळ पद्य ५१ मध्यें 
आलें आहे. आणि तेथेहि त्या त्या पद्याच्या मराठीतील भापांतरांत 
म्हणजे पद्य ४१ व ४८ मध्यें भावे कवींनी गोविलेंच आहे. पण येथहि 
दर्णित केलें ही युक्‍त भर आहे. आतां, नेताओोचें नथु हें नामांतर किवा 
सस्कृतीकरण चित्य वाटतें. एकनाथ, गोपीनाथ, अशांसारख्या नांवां- 
तील नाथ ह्या पदाचें नाथु-नथु हें टष्रूप होईल. , पण नेताजीचें नथु 
हें रूप कसें? अथवा नथ॒ ह्या नांवाने ओळखला जाईल असा नेताजीवांचून 

अन्य कोणी शिवाजीचा सेनापति ह्या वेळीं असल्याचेंहि दिसत नाहीं. असो. 
मूळ भिन्न पण उचित भर, चम. १७ इलो. ३ मध्येहि आढळून येते. हा 
प्रसंग सवाई माधवराव यांच्या जन्माचा आहे, मूळांत ह्या ठिकाणीं असें 
बणिलें आहे को, सवाई भाधवरावांच्या जन्मामुळे सहजच त्यांच्या 
पित्याचें म्हणजे नारायणरावांचें स्मरण जनतेला होई. अर्थातूच दुःखाश्चु 
येत. पण लगेच सवाई माघवरावांचें जनन लक्ष्यांत येई व ह्या दुःखाधूंचा 
बूर आटे आणि तो पूर शत्रूंच्या डोळ्यांतून वाहु लागे. 

नारायणं संस्मरतां नराणां यदथपूरो नितरामुवाह । 
दिहाय तात्‌ तदिपुलोचनानि समाससादापभय: स प्र: ॥ ३ चम. १७ 

भावे कवींनी ह्यांत भर घालून, दुःखाश्व्‌ आले नि शात्रुनंत्री गेले, . 
एवढच न सांगतां जनतेच्या ठिकाणीं आनंदाश्रू आले, हें ४ थ्या चरणानें 
सांगितलें आहे. हें सबब मराठी पद्य असे 

नारायणा आठवितां प्रजांचे। जे अध ते जाति अपाप साचे ॥ 
आले परी तह्रिपुलोचनांना । तेव्हां नवे अध्‌ अपाप नाना ॥३॥ 

मूळ संस्कृत पद्यांत ह्याप्रमाणें अशी क्वचित्‌ उपय्‌कक्‍्त भर घाळून 
मराठी पर्थे केलो असल्याचे दिसून येतें; त्याप्रमाणें मुळांत मुळीच जी 
घटना दणिली नाहीं तीहि मराठीमध्ये स्वतंत्र पर्ये करून सांगितली 


२० शीशिवकाव्य-विवेचन 


आहे असेंहि दिसुत येतें आणि हीहि 'स्वतंत्र भर' इतिहासांत अमान्य 
नसल्यामुळें भावे कवींची ही रचना अभिनंदतीय व कौतुकास्पद वःटते. 
चमत्कार १७ इलोक ४९, ५० मध्यें हाक १७१४ मधील फर्मानवाडी 
समारंभ व दक १७१६ मधील रंगपंचमीसप्तारंभ आणि हया प्रसंगाने 
पत्ंतीजवळ जी “दारूची लंका ' केली ती दोन स्वतंत्र परदे करून 
सांगितली आहे. ह्या पद्यांस मूळ पुषुषोत्तम कविच्या संस्कृत शिव- 
काव्पांत आधार नाहीं. अशी अगदीं स्वतंत्र जोड ह्या व आणखी 
एकाद्याच ठिकाणीं पण आहे 

अफजळ प्रकरणांत चम. ३ मध्ये यवनसेन्यांतील सेत्यांच्या टोळीपुढ 
शिवाजीराजांच्या ध्वजिनीशांनीं म्हणजे सेनानायकांनीं आपल्या एकेक 
पथकांची योजना केली, एवढेंच मूळ संस्कृत इलोकांत सांगितलें 
(दविषतश्‍चमूं पुरत: नरपतिध्वजजिनीयतिपालका; एकगणं विनिघाय०) 
आणि टोकेंत ' प्रलोभतार्थमिति भाव: ' असा त्याचा हेतु दशित केला. 
मराठोमध्यें * हिंदूचे ध्वजितीद शत्रु-लुटण्या कांहीं चमूं ठेविती । असा 
त्याचा अतुवाद करून प्रलोभना्थं म्हणजे लुटण्याकरतां असें सांगितलें. 
हीहि अभिनव भर म्हणतां येईल र 

मूळांवल्याची वाढ, मुळांत थोडीशी स्वतंत्र भर, त्याप्रमाणे मुळांतल्याचा 
संक्षेप व लोपही कांहीं ठिकाणीं मराठी अतुवादांत झाला आहे. वाढ व 
भर हयासंवंधींची उदाहरणे वर दिलीं आहेत. संक्षेप व लोप केलेलीं 
स्थठें थोडोंच आहेत, ती अशीं :--चम. ६३-११ म्हणजे मूळ ११व १२ 
चम. १७ मध्ये संस्कृतांतील ५४ ते ५६; तसेंच चम. ७मध्ये खर ते ७४ 
ह्या दोन्हो ठिकाणच्या तीनतीन इलोकांतील सार मराठींतील ५८ व ५७ 
ह्या एकेकाच पद्यांत आणिलें आहे आणि त्याच म्हणजे ७व्या चमत्कारांतील 
७० व ७१ होंसंस्कृत परदे सोडून दिलों आहेत. वस्तुतः तीं तज्षीं नाहींत. 
बाळाजी विश्‍वनाथ हा शाहूचा पहिला मुख्य प्रवान. तो चंद्रसेन जाववाला 
सोडून आणि नारायण रामचंद्र ह्या नांवाच्या एका कोकणस्थ ब्राह्मणाला 
घेऊन शाहूकडे आला (७१). ह्या पुरुषोतम कवीस अभिमत असलेल्या 
गोष्ठी मराठींत अनुवाद करण्याजोग्या आहेत. हीं पर्धे अ्शी- 


समुचित भर २१ 


दिहाय भपं स तु चंद्रसेनं । समागदः सद्गुणभूषणाढय: । 
संगम्य राजानमबोचदेताच्चता न कार्या किमपी$्ह राजन्‌ ॥ 
नारायणो महाबुद्धिलखने कुढलः शर्चिः 
शामसूनः कोंकणस्थो वाडवप्रवरोडत्ययम्‌ ॥। ७१ ॥ 
कांहीं ठिकाणीं मूलाधिक रचना भावे कवींनी केली आहे. ती दोनतीन 
प्रकारची आहे. कांदी स्वतत्र पद्यच आहेत, कांहीं पद्यांतून स्वतंत्र चरण 
आठे आहेत आणि बांहीं पद्यांतील चरणांत एकाददुरुरें पदच स्वतत्र दिलें 
आहे. चम. १ पद्य १५ मध्ये सहसा (अविचाराने) हें पद मूलाधिक व 
युक्‍त आहे. मूळ संस्कृत पद्याशीं (१४) ताडून पाहतां ह्या १५ तील 
पुढळे दोत चरण स्वतंत्रहि म्हणतां येतील. ह्याच चमत्कारांतील मराठी 
१९ व्या पद्यामधील ३, ४ चरणांस मुळांत आधार नाहीं असें टीपेत पृ. 
७ वर पडलें आहे. पण कुभवबंधमोचना ह्यांतील 'कु'ला व 'हे गुरो, 
त्वरित तारि पा जना ।' ह्यांतील पुडत्या चार पदांना किवा चम. ३ 
पद्य १० चरण ४ला च तेवढा मूलाधार नाहीं. तसेंच चम. ४ पद्य १३ 
व १४ मध्येहि मूलाविक रचना आहे. टोप पहा. १४ व्या पद्याचें मूळ 
* गृहाणि रमणोयातनि यन्त्रस्थापनभ्‌मिका:। 
पशश्‍चादकारपद्राजा जल्यानसुसाधन: ॥ १९ ॥ 
हें आहे. व ह्याचा अनुवाद 
अंतर्भापी नंतर देखा । सुंदर केलो यंत्रभमिका । 
शोभते जशी पुणं राका ।॥ ऐथशो शोभा त्यची ॥ (४॥ 
ह्यांतील उपमा स्वतंत्र असून हें सवंच पद्य मूलाहून सरस आहे. पानि- 
पतयुटडवगंनांतीलहि चम. १४५द्य ३२,२३२ स्वतत्र आहे व ४० हें मूळ ३९ 
था विस्तार म्हणतां येईल. थोरल्या माधवरादांच्या अंतकालच्या वर्गनांत 
चम. (५ मूळ प्यय २६ चा मलापिक विस्तार वाचण्याजोगा आहे. तेथें 
सखारामदापू ब थो. माशवराव ह्यांचा संवाद सांगितला आहे. 
सखाराम इति ल्यातं मंत्रिवदंध्रंघर । 
आहूय वाकय प्रवदन्माधवो माघवांशभार्‌ ॥२५॥ 
मंत्री सखारामबापू 'दाहाणा! । बोलावुनी त्यास एकात जाणा । 
हूदुस्वराज्यायं चितो भुकेला । गुह्घाथ ऐसा नुप बोलिजला ॥३०॥ 


२२ धीशिवकाव्य-विवेचत 


हा साळा संवाद पृ. १८९ वर वाचण्याजोगा आहे. ह्याच चप- 

त्कारांतील पटवधेंनांच्या संबंधींचे उल्लेखहि मूळ व अनुवादित दोन्ही 
असेच अवश्य लक्ष्यांत घेतले पाहिजेत. पैकों अनुवादित पद्य पू.१८५७-१८८ 
वर आलीं आहेतच. मूळ इलोक येथें उद्‌धत करतों. 

यवनो दक्षिणो वाधिवलामल्लंघ्य यास्यति । 

इति मत्वा द्िजाधीशमगस्त्यं समकल्पयत्‌ । . . . 
यश:पडं वर्घधयंतः पटब्धतसंज्ञकाः । सव5पि ते वीरवरा: सर्वे विप्रसुरदुमाः 
ब्रादां क्षात्र दयमरपि रक्षंत: शीलसंयता: । ओरसं तनयं तात इव पांति प्रजा इमे 
चम. १८ मधील ४२ वा इलोक हाहि खर्डर्याच्या युद्ध वर्गनाचा विस्तार आहे. 

मलादहवून सरस--अकजलखानाच्या मृत्यूनंतर खानाच्या सन्याचा परा- 

भव शिवाजीच्या सेनानींनीं केला ह्या प्रसंगाला अतुलक्षूत पुरुपोत्तम कवि 
व भावे कवि ह्यांनी एक रूपक केलें आहे. त्याविषयींची स्पष्टता पू. ३२ 
पद्य २५ वरीऴ टोपेंत केली आहे. पद्य त्या पृष्ठावर आहेच. मूळ पद्य फक्त 
येथें उद्ध्‌त करतों, म्हणजे वाचकांना निराळया विवेचनाची आवश्यकता नको 
दात्यूहग॒ध्रनिचया उपरि भ्रमन्तो । नैवालभन्त वर्सात कुहचित्‌ समेता; । 
मन्ये$पकी तिपटलं यवनाविपस्य ॥ झोषंस्थित भरमति तदसतेरभावात्‌ 
अफजलयुृद्धप्रसंगांत शिवाजी व खान ह्या दोषांच्या संन्याचें रणधुमाळीचें 
वणन आहे. संस्कृत पद्य असें-- 

उभयसंन्यतमृत्यितरेणु भिदंश दिशो नितरां परिपुरिताः । 

दिनकरो जलदंरिव संवत; समभवत्‌ घटिकादयमावृत: ॥ ५ ॥ 
व ह्याच इळोकाच्या अतुवादांत भावे कवि कसे वर्णन करतात तें पहा-- 

धूलोनें नभ कोंडिलें द्रिघटिका, व्यापून गेल्या दिशा 

भासे दुदिनता मरोचि असलो आलो जनाते दळ्षा । 

झाले वर्ज्ाच हिदुवीर यवनाद्रोते तया संगर्री । 

थोद्धा हिदुनुपाल वशाघर तो होता गिरीच्यावरी ॥५॥ 
येथें संस्कृतपेक्षां एक रूपक मराठींत अधिक असून तें किती समुचित झालें 
आहे हें सांगणे नको. असेंच आणखी एक उदाहरण शाहूच्या दातृत्त्व प्रसं- 
गाचे चम. ११ मधील देतां येण्याजोगे आहे. मूळामध्ये दान देणाऱ्याच्या 
स्तवनभ्रसंगांत कर्णे हा उपमान झाला. पण कोठपर्यंत, तर शाटूचा उदप 


मलाटून सरस - ट्रे 


होईपयंत. ही उपमा भावे यांनीं सहजांत सांगून शिवाय शाहूनें स्वतः 
नाहीं तरी स्वबाहुवत्‌ असलेल्या बाजीरावादि प्रधानवीरांच्या करवीं 
* श्रीमद्दाशरथीसे दुष्ट-वर्ग मदियले । ' अश्या प्रकारें कर्णाबरोबर रामाचीहि 
उपमा देऊन वणंन वर्धमान क्षेले आहे. 
कांहीं ठिकाणीं उपमाधिवय आहे. तसें कांहीं ठिकाणों उपमांतर 
दिसून येतें व तें मूलाहून सरस वाटतें. चम. ९ मध्ये सदाशिवरावभाऊंचा 
भ्रसंगानें उल्ढेख आला आहे. संस्कृतमध्ये 
कनीयसर्तु तनय: सदाशिव इति स्मृतः। 
स तु बौरः कलावस्मिन्‌ जामदग्न्य इवाभवत्‌ ५७ 
असे म्हणून परशुरामाची उपमा सदादिवरावभाऊंस दिली आहे. 
'पण मराठीमध्ये भावे कवींनी 
* सदाशिव हा सुत असे चिमाजीचा । 
कलोमध्य अभिमन्यु दुजा साचा । ' ४९ 
ह्या पद्यांत त्यास अभिमन्यु असें संबोधून मूलाधिक यथार्थंता साघिली 
आहे. व ही गोष्ट धारातीर्थी लढतां लढतां पतन पावलेल्या 
बीरास सर्वस्वी साजेशी आहे. ह्या काव्यांत दत्ताजी शिदे, महादजी शिंदे, 
दोलतराव शिदे, पटवधन सरदार, नारो झंकर राजेबहाहर, नाना फडणीस 
इत्यादिकांविषयीं उत्कृप्ट वर्णत आलें आहे. पैकीं महादजींच्या वरणनांतील 
एके ठिकाणचे चम. १० मधील संस्कृत ७३ व ७५ ह्या दोन इलोकांचा 
एकाच इळोकांत भावे कवीकूत अनुवाद अनुवादचातुरीचें उत्तम उदाहरण 
म्हणून लक्षांत घेण्याजोगा आहे. 
यदोयपारणिस्थितखडग्धारां मन्येःतुलां कल्पलतां यत: सा । 
सर्त्यानमर्त्यान्विदघाति शत्रन्कुप्येतरच्चापि घनं प्रसूते ॥ ७३॥ 
यदोयकरगा खडग्‌घारा भागोरथो ध्स्वम्‌ * 
पापा अपि परे यस्याः स्परश्धनाद्यान्ति दिव्यताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
* ह्यांतील ' यदोय करगा ' हा इलोक परिशिष्ट २ व ३ मध्ये 
बाराव्या आणि तेराव्या चमत्कारांत पूनःपुन:ः दोन वेळां (२२ व २७) 


जाला हो परिशिष्टे छत्रपति प्रतापसिह आणि करवोरस्य शाह चत्रपति 
ह'पाच्या वर्गनाची आ 


२४ श्रोशिवकाव्य-विवेचन 


ह्याचें भाषांतर-- 
जयाचो सुधेसारखी खडग्‌धारा 
अमर्त्यापरी जी करी मत्यंवीरां। 
.गमे खडग्‌॒धारा न भागोरथी ती 
जिचा स्पर्श होतां दि्वो दुष्ट जाती ॥६३॥ चम. १० 
असें केलें आहे. महादजींच्या वर्णनांत ह्याच चमत्कारांत आणखी बरींच 
परदे आलीं आहेत तीं सर्वं मुळाशी ताडून पाहतां कांहीं तुल्यगुण तर कांहीं 
गुणाआगळीं आहेत. सवविंच मळ व भाषांतर येथें उद्धृत करणें 
भवश्य असलें तरी स्थलाभावीं अशक्य आहे. 
तरी पण वोर दत्ताजी शिदे ह्यांच्या वणंनाचा एक इलोक उद्धृत करून 
डा परिच्छेद पुरा करू. चम. १४, इलोक ९ असा आहे 
शिदेनाम्ता प्रसिद्धो जर्गात जनहितो दत्त इत्यास्ययापि । 
सेतानोर्नागिकेतुःचपलहपगतल॑क्षसं्ये: सुवीरंः । 
य॒क्‍त: पुर्व प्रतस्थे रणभ्‌वि निह्तढ पिणो दोनपालो 
दाता विद्वत्पुरदुः स्मरह्रचरणांभो रहदंद्रभूंगः ॥९॥ 
ह्याचा अनुवाद-- 
नामें दताजि शिदे स्मरहरचरणा तो भजे सवतचित्त 
ज्याचे जंघाल वाजी जितपवन असे लक्षसंल्याक होते । 
पाता दोना जतांला, सुरतढ विदुषां, कालसा दुर्जेनाला 
सेनानी नागकेतु, प्रथितयशहि जो तो हि संगे निघाला ॥११॥ 
मल्हारराव होळकरांसंबंधानेंहि असेंच वणन पानिपतयुद्धार्थ निघण्याच्या वेळचें 
मोठें सुरसपणें आठे आहे. आतां काव्यांत थोडे प्रमाद घडले आहेत ते 
दशवन पुत: सरत स्थठें पाहूं. 
कांहीं प्रमादहि ह्या एवढ्या काव्यदतींत राहून गेळे असल्यास नवल 
नाहीं. शिवराजवर्णनांत शिवाजीचे गुण प्रहांपणी वृत्तांत सागतांना 
वक्‍्तृत्वे सुरगुरु, यक्षराष्ट्र घनानें 
रूपार्ने रतिर्पात, काऱ्यपो क्षमेनें । 
भूर्पे वायसुतहि निकिला बलाने 
केलें धन्य निजकुला, असे तयानें ॥१६॥ चमत्कार १ पू. ६ 


कांहीं प्रामादिक स्यळे २ 


ह्या पद्यांतील तिसर्‍या चरणांत यतिभंग घडला आहे. भूपपे वा युसुतहि 
असें वाचावें लागतें. असाच प्र हार-- 
दानशूर-यु टश्र-शास्त्रश्र-पुत्र-सू । 
तीच पुत्रिणी, वदा परस्त्रिया शिलाप्रसू । 
जो भपेल बोर सुज्ञ तोच संन्य घउनी । 
सद्रिपूस बाहु बांधुनी अणोल जिकुनी ॥ ४॥ चम. २. पु. १६ 
ह्या चामर वृत्तांतील चौथ्या चरणांत (बां-धुनी) आढळतो. * चमत्कार 
१० मधील ४र व्या पद्यांत-ारथोडता वृत्तांतील तें पद्य आहे-दुसऱ्या 
चरणांत 'मा्ग शात्रुहनना मजला-गि दे ' असें म्हणावें लागतें व हेंहि 
प्रामादिक स्थल आहे. 
एके ठिकाणो मूलभिन्न अश्ी दिलेली कचाची उपमा रसहनिकारक झाली 
आहे असें वाटतें. मूलांत- 
प्रोतिरत्र बवुधे तदा तयोः कन्यकायवनयोनुंपात्मजे । 
सोप कौर इव भाषितयंतस्तंच तां च नितरामतोषयत्‌ ॥६॥ चम. ७ 
असें पद्य असून त्याच्या अनुवादांत-- 
मिष्ट भाषणे शाहु तोषवो, म्हेंच्छजस तो प्रोति आणवी । 
युक्ति आपलो त्या दिलो कचे । बुद्धि सोस्यदा संकटी सुचे ॥८॥पू. टड 
शाहूला कचाची उपमा दिली आहे. मुळांत पोपटाची दिली आहे व तीच 
युक्‍त वारते. 
ह्या काव्यांत म्हणजे संस्कृत मूळ काव्यांत तोफ, दारु, बंदूका, बाण,. 
त्याचप्रमाणे पानसे, निबाळकर, पाटणकर, रास्ते इत्यादि शब्दांच्या निर्वित- 
पूवंक एब्दसिद्धि दिल्या आहेत. संरळृत भाषतील हा एक विदेष नेहमीं 
आढउतो. विशेषतः संस्कृवेतर भाषेतील इब्दासंबंधानें आणि काव्यप्रसं- 
गांत तर अशी रचना ही कविप्रतिभाद्शंक मानली जाते; अश्या ह्या नैर- 
जितक शब्दांतील सदंच शब्दसज्ञा मराठोंत आणणें अंमळ अवघड आहे. 
बगरणहा प्रकार भाषाप्रमुख आहे. आणि तो संरकूतांतच अधिक संभवतो. 
ब एका अर्था शोभतो. ग्हणून भावे कवीनीं ह्या सर्व निर्वित अनुवादांत 
धेतत्या नाहीत. पानसे-शब्द-निरक्ति मूळांत-- 


्‌्दे श्रीशिवकादप-विवेचन 


वनसोपमलोहगोलका: पनसास्तः: प्रह्रन्ति यट्रिपून्‌ । 

तव पानसिकाभिधा इमे किल जष्यन्ति रिपोरतीकिनीम्‌ ॥१६॥ चम. ८. 

फणसा एवढाळे लोखंडाचे गोळे टाकून जे शत्रूचा निःपात करतात ते 
पानसे, अशी दिली आहे. अनुवादांत ही निरक्ति न देतां ' मोठीं विषारी 
रिपुरूपशेतें । विध्वफ्षिती संन्यप पानसे ते (१७ पृ. २१५) असेंच वर्णन 
केळें आहे. त्यांतील रूपक. तितकेसे सर्माथत वाटत नाहीं. 

क्वचित्‌ स्थळीं वत्तदोष आढळतो तोहि दशित करतों. चमत्कार ११ 
मध्यें ४ थ्या इळोकांत ' मत्संदेश अचरण करी लोक-संताप हुर्ता। ' असा 
चदुथं चरण आहे. इलोक मंदाक्रांता वृत्तांत आहे. ह्या चरणांतील 
*आचरण' शब्द वृत्ताथं '* अचरण'असा करावा लागला आहे. अगदीं अशीच 
गोप्ट पृ. ९४ वरील '' आहे कोणी दुजा हा, अपण नृप म्हणे राज्य 
यातें न वाहूं ” ह्या चरणांतील आचा अ करावा लागल्याने घडली आहे. 

कांहो ठिकाणीं भापादोष झालेळे दिसतात. अर्थातू अशीं स्थलें 
फारच थोडी आहेत; चम. १८ इलोफ ५ मध्ये सुतराम्‌ चें सुतराम असें 
स्वरान्त रुप म्हणावें लागतें हें अक्षम्य वाटतें. ' पूर्जी नरवर रामे नरभक्षक 
राक्षसाधिपा वविळें । भगवतूसत्ता नसतां पडतें सुतराम जातिशोयं ढिले ।' 
*साम्पता” हे दुदेरी भागवाचक नाम ११२६ आलें आहे. 
भापादोपाप्रमार्गे ववचित्‌ अन्यहि प्रमाद वर्णनांत एखाद दुसरा आढ- 

ळेठ. चम. ३ इलोक ४६ मध्यें मुळांत 'जयिनं तं आलिग्प' अतें आहे त्या जागीं 
*निज सेवेला आलिंगन दिलें हें आठे आहे. तमेंड दोन्ही हात तुटल्यामुळे एक 
वीर “तो सांसाच डपला रिपुच्या शरीरा । अन्यः करद्दयविहीनकलेवरोपि 
दं *भुंजंगम इव व्यदशत्‌ स्वदावुम्‌ १८ असें मुळांतच अनुचित भावनावर्णन 
आलें आहे 

पग चम. १५इटोक २२ मधील मूळांतील 'पइचाच्च घोलपमुखात्‌ तरियान- 
संस्यानू' हा चरण भावे कवीकडून गाळला गेला आहे. चम. ७ पृ.५४मवीळल 
विश्वाईवाही उल्लेख गाळला आहे हाहि प्रमाद वाटतो. तसेच पानिपतयद्वाथ 
म्हगून निघालेल्या सेतावणंनांत दत्ताजीचे वर्णत हा दोषच होय. बसा. 

मुळाहून सरस अशीं आणखीहि कित्येक स्यळें आहेत. तीं सर्वच येथें 
देग्यानें स्पष्टता पूर्गे होऊन भावे कवींचे काव्यचातुर्य सहज प्रतीत होणार 


काव्यांतोल एक विज्ेष २ 


आहे. पण स्थलाभावीं हें अशक्य आहे. म्हणून कांहीं परद्धये मात्र दशिव 
करतों. खर्डर्याच्या लढाईच्या व्णनांत निजामाकडील संन्याची दुदेशा 
सांगत असतां मूळ संस्कृत परे अशीं आहेत-- 
अल्लाद्य भल्ला बहुला इहापि प्रयात ' सल्ला इति तढरं हा । 
फुल्ला इवाभांति पलादववृक्षा, मल्ला इति प्रोचुरमृष्य योषाः ॥४७॥ 
प्रकंपनो भूमिरजः प्रगृह्य प्रतिक्षणं धूमचयं तया च। 
निजामसेनां सकलामनन्बामरन्थां चकार प्रभया भज्यार्ताम्‌ ॥४८॥ 
आणि ह्या पद्यांचा अनुवाद पहा-- 
रक्‍्ते न्हाले, पळस फुलले, म्लेंच्छ तते जहाले । 
चिती भ्याले, परत फिरले, शेष कित्येक मेले ॥ 
अंघा झाली यदनपतना, वांकडा काळ येतां । 
नानानया पतन घडते, हो असें ईशसत्ता ॥४७॥ 
तेव्हां सल्ला* बहुत बरवा म्लेंच्छ लोकांस वाटे । 
* अल्ला अल्ला ' बदत पटती प्राणदा काडवाटे ॥ 
[दू झाले वृकसम तदा म्लेंच्छ ते भ्याड एण । 
होते लोकों अपुखसुख वा चक्नेमिक्रमेण ॥४८॥ चम. १८ पृ. २२१ 
मळापेक्षां हा अतुवाद किती तरी प्रसादपूर्ण व सरस उतरला आहे. 
पुरुषोत्तम कवींनी ह्या इलोकांवरोल आपल्या टीर्केत  प्रतिकूलदेवस्प सर्वर्पे 
प्रतिकूला भवन्ति ' असें टीकारभो एक वावय घातलें आहे. 
ह्या काव्यांतीह आणखी एका विशषाकडे वाचकांनो लक्ष पुरविले 
पहिजे. हो विशेष म्हणजे 'कोकणत्य' शब्दाचा पुस्पोत्तमपंडितकृत अथं.. 
प्रधान बाळाजी बाजराव ह्यांच्या राजवटीत कोंकणांतून यषप्टिहस्त असे 
ब्राह्यण महाराष्ट्राचा दुसरा भाग जो देश तेथे पूर्वीपेक्षा बहुसंख्येने येते झाले. 
अडचणीच्या तिरमित्ताने किवा अधिक उत्कर्षाच्या इच्छेने अज्ञी ये-जा 
फार एकापासून देश व कोंकण या प्रांतांत होव असे. तशो ह्या 
वेळीं झाटो. ब ती सांगतांना 'कोकणांठून जं द्वाह्यमण आठे ते कोकणस्थ 


* सल्ला दब्दांची व्युःपत्ति 'सतः साघून्‌ लाति आदत्ते इति सत्ला' 


अशी दिटी बाहे. 


८ धीशिवकाव्य-विवेचन 


न्राम्हण' असा सरळ अर्थ ह्या कोंकणस्थ शब्दाचा पुरुषोत्तम कवींनी 
सांगितला आहे. कोकणस्थ ह्या शब्दानें अमुक एक विशिष्ट ज्ञाति असा 
अथे ते सांगत नाहींत. 

कोकणत्या दिजाः सर्वे यष्डिहस्ताः सपादुकाः ।, 

गृह्याव्छादकबासांसि दधानास्तं समाययुः ॥ चम. ९ इलो. ३ 

द्विज कोकणत्य आले बाळाजीपंत यांस भेटाया । 

आजातनुवस्त्र नंयुनी हातीं घेऊनि वेत्र टेकाया ॥५॥पृ. १०५ 
अनुवाद समुचित व सरस आहे. असो. चप्न. ९ मध्ये कोकणस्थ असें 
मोघम म्हटले व त्यावर टीय नाहीं. पण चमत्कार १० मध्यें 'ये कोंकणस्था- 
श्त्रिपिथा अतभूपसंस्था महाराष्ट्रभवारच ये ते । विद्याविहीना अपि विद्ययाढ्या: 
समाययु: सर्वत एव सर्वे ॥ १७॥ ह्या मूळ पद्यांत कोंकणस्थ म्हणजे त्रिविध 
असें स्पप्ट सांगून टोकेत --< 

चित्तपावना: करराष्ट्रा: देवषंयः इति त्रित्रिधाः । अनुपसंस्था: 

समुदजलमध्परस्यनगरस्थाः सरवंतः सर्वंदेशभ्यः सर्वे समाययु:। 
ह्याप्रमाणे त्रिवित्र म्हणजे कोण त्याची स्पष्टता केली आहे. म्हणजे 
हेवटच्या बाजीरावाच्या काळीं (शक १७४०इ.स. १८१८) कोंकणत्य ही संज्ञा 
कऱ्हाडे, देवष्खे, चित्तपावत ह्या सर्वांना लाविळी जात असे, असें दिसून 
येतें. कोकणस्थ दाब्दाप्रमाणे 'कोंकणजे' हा दाव्दहि कवींनी योजिला आहे. 
गोविद कवीन्द्र ह्यानें छत्रपति संभाजी चरित्र संस्कृत काव्यांत लिहिलें आहे. 
त्यांत सभाजीपुत्र लाट्संबंधानें गायिळेल्या भविष्यवाणीमध्यें 'आत्हादयिष्यति 
घर्वे: क्रकोंकणजाननरात्‌ '। ७८ असें म्हटलें आहे. गोविद कवीद्राव्या ह्या 
काव्याचे स्वर्य प्रस्ठुचच्या शिवकाव्याप्रमाणेच आहे. देवादिकांचा वरप्रसाद 
व त्यावर राजवटोवी मांडगी असा भाग त्यांतहि दिसतो. (कोंकणज व 
कोकणस्थ हे जर समानार्थी झाब्द मानढे आणि पुश्योत्तम पंडित 
बंदेष्टी यांचा कोकणस्थ शब्दांचा अथे ध्यानांत घेतला तर, क्रूर कोकणज 
स्हणजे कोणचे कोफणस्थ? विशेयण वर्णनात्मक मानठें तर सर्वच कोकणज 
किवा कोकणस्थ क्रूर ठरतील पण विशेषण भेदक असतें. येथ्रें तसेंच 
आहे. व त्या दृष्टीने पाढूतां क्ूर कोकणस्थ म्हणजे वित्तपावत, कऱ्हाडे व 
देवल्खे ह्यांपैकी कूर कोकणस्थ कोण? तर विशिष्ट चाठोरीती कुलाचार 


काव्यांतीठ संज्ञा विशेष २९ 


इत्पादिवरून ध्यानांत येण्याजोगे भहे. 'स्थिहबूद्धिराजाराम' रा. ब. गो. स. 
सरदेसाई कृत पृ. (६४मध्ये निराळें व चुकीचेंच लिहिलें गेठें आहे असें वाटतें. 

हथाचप्रमाणें आणखी कांहीं संज्ञाब्रशिष ह्या काव्यांत डाले आहेत 
व तेहो विचारांत घेतठे पाहिजेत. 'करतोया* ' नदो असें मुळांत आहे. 
त्याचें अटक नदी हें भाषांतर चम. ८ इलो. २९ मध्यें आलें आहे. 
सरोनगर1 म्हणज तळेगांव. तसेंच तोफा, बंदुखा, बाण, दारु, हृया शब्दांच्या 
निरक्ति चम. १८ इलो. ८, १४ येथे दिल्या आहेत. ह्या संज्ञा- 
विशेषांत सज्ञादोष म्हणतां येईल अशी एक संज्ञा दिसते. चम. २ लो. ५१ 
मध्यें शिवाजीनें अफजलखानास मारल्यानंतर शिवाजी राजा आणि जिवा 
मठाला ' सहर्षे दोघेही नृपगिरीवरी शीध्य चढले ' असें दर्णन आलें आहे. 
येथें > नुपथिरी असाच शाः्द मूळ संस्कृतांतही आहे. नुपगिरी म्हणजे राजगड 
होईल. पण हा विशेषनाम समजून केलेला अर्थ होय. सामान्यनाय म्हणून 
अर्थ लावल्यास, राजाचा गड म्हणजे प्रतापगड असा अर्थ करतां येईल. पण 
पुरुषोत्तम क्‍वोंनीं टीकेंत ' राजगिरी प्रययो ' असेंच दिलें आहे. म्हण्जे हें 
बिशेषनामच समजठें पाहिजे व तें मुळांतच प्रामादिक आहे. भावे कवींनी 
चम. ३ इडोक ३२ मध्यें त्सरू' म्हणजे ₹स्त्राचो मूठ हा शब्द योडिला आहे; 
तो अउश्य लक्ष्यांत घेण्याजोगा आहे. कारण, हा शब्द वेदवःडमप्रांत येतो. 
वतो कावकरी लोकांत 'थह' ह्या अपरूप'नें आजही बोलण्यांत आहे. हा 
संच लोक भावेकवोडृत जेवळज>ळ स्वतंत्र आहे; व त्य'त ह्या दब्दःची 
योजना असल्यामुळें भावेश्वीविषयों सकोतुक आदर वाटणें सहज आहे. 

खसुभापिते-वाव्य म्ह'ठें को त्यांत सुभाषिते, विशेषत: चवथ्या 
चरणांत, याडयाचींच. चांगल्या काव्यांत तर फारच; तद्यी ह्या 
काव्यांत पुष्कळ इ आलों आहेत. नुस्ते सुटे सुभाषित वाचग्यास वा 
म्ह॒गण्यास बरें वाटावे, हा सुभाषिताचा धमंच आहे. पण ज्या प्रसंपवर्ण< 


* ह? तोया-तदीवारि पार्यटत्वा तुरगमान्‌ । 
अग्रे गंगुमयुक्‍्तत्वादू ब्राह्मण: स न्यव्तंत ॥२४ चम. ८ 
1 सरोनगरमागतान्‌ पदचरानरीन्‌ संगतान्‌ । 
तिशम्य शमिवडिषर्डिजपतिः स नानानिध: (१३) चम. १७३ 
७ जीदास्प वोरदरराट्‌ त्वणया स तस्या च्छित्वाचिरो नुपर्गारि प्रययी नपईच 1 


३० धोशिवकाव्य-विवेचन 


नांत तें आलेलें असतें तो लक्षांत घेऊन नंतर तें सुभाषित वाचलें म्हणजे 
त्यांची गोडी सविशेष आहे. उदा. निजाम पुण्याद्रडोल प्रांत उध्वस्त कर- 
ण्यास आ०1 असतां मराठ्यांनी त्याच्या प्रांतांत जाऊन इतकी दुरेशा करून 
सोडली कों, ''निजपट्टण रक्षाया यवनानें साडिलें पुणें नगरा ” आणि 
हें मराठ्यांती कोणच्या न्यायाने केलें, तर 
* सर्या पय पाज नये, वमा ताडूनि नाशिजेचि गरा? चम. ६. ५३ 

तर ह्या न्यापानें. आतां, हा निजाम-पराठ्यांच्य़ा झुंजेचा समय 
ह्या काव्यांत चुकीचा समजला गेला; पण आपण ह्या काव्पाकडे केवळ 
वर्णतदृष्ट्याच पाहात आहों. भसो. चम. १८ मध्ये * होतें लोकीं असुख 
सुख वा चक्रनेमिक्रमेण ' किवा * हर्पामपं-प्रक्पे सुयशकुयश वा होतसे योग्य 
काळीं ॥' चम. २० मध्यें * कतंव्या आचराया कथि न दचकगें, जाणणे, 
पुण्यपाप ' अशा पंक्ति ठिकठिकाणीं ह्या काव्पांत आल्या आहेत. शिवाजी- 
च्या कथेत तर बऱ्याच आढळतील. * सल्लोक स्वोपर घर्मी निरत नच 
कदां सोडिती ससथाला ' चम. ३ इठो. ८. “परां वश न होति जे कुलज, 
हें असें सत्य जी ' ६५ चम. ७. इ. इ. 

ह्याशिवाय पुत्र, पत्नी, मित्र ह्यांवीं कतंव्ये काय; राजा वीर आणि 
पंडित ह्यांचा संग्रह करतो ह्यांत त्यावरी कोणती अपेक्षा असते; म्हणजे 
वदरच्या वोरांचें किवा पडितादिकांर्चे कर्तव्य काय हयासंत्रंबींचे उल्ठेख 
पाहण्याजोगे आहेत. ते मुळांतूतच वाचकांतीं पाहावे. दिवसां नक्षत्र कां 
दिपत नहीत; नक्षत्रावर बत्ताशांचें ख्पकफ, हो चमत्कार ९ मधील ६५ 
६६ पद्य संस्कृताशीं आदीं तुल्मगुण अमून त्यांतील कल्पना अभिनव आहेत. 

आधार-र्‍ह्या शिवक'व्यांत जें इतिहासवृत्त आलें आहे, त्यात 
एं. सावन ग्रंथांत कोडें किवपत आवार मिळतो हें येथें थोडअ्यांत पहावयाचे 
अ.हे. संस्कृत मूळ शिवकाव्यकर्र्पा पुर्षंत्तम कवींना आपल्या काव्यांत 
कांहीं प्रत्य दष्ट अने इतिहासवृत्त दिले आहे, तर कांही ऐकोव, 
कांहीं काल्यनिक व रूपक करून दिटेलें अहे. काल्यनिकांतदी दोन 
प्रकार सांगता येतोल. पहिळा प्रकार म्हणजे ऐ. घटनाच, पूर्वजन्माजित 
दाय-उ:शाय इत्यादि प्रकारे घडळेली सांगणे-उदा० नारायणराव पेशवे 
हृथांचा झालेला वब. (चमत्कार १६ पहा) ह्यांत नारायणराद हा 


आधार - ६4 


पूर्वनन्मीचा एक सिद्ध पृरुष होता. पण त्याच्या हांतून प्रसंगाने दूतहत्या 
घडलो, व त्या दूतानें मरतांना जो त्या सिद्ध पुढ्पात श्याप दिला म्हणजे 
मोहि असाच तुझा वव करीन असें जे म्हटले, त्या अनुसार त्या विद्ध 
पुरुषाचा म्हणजे नारायणरावाचा मृत्यू घडला. 

उक्तेवमीशो भगवान्‌ गजार्यस्तिरोद5्धे सावपि तं प्रणम्य । 

कालेन देहं विनीधाय भूमी बत्लाळपत्न्यां पुनरेव जात: ॥१५॥ 

नारायणाल्यां प्रगवः स एव यः कालनामा स तु खरर्गातह: । 

यो बालनामा सुमरादिसिहो गरोपालनामा तु तुलाजिनामा ॥१९॥ 

य उद्धवोसो निजदेवयोगान्‌ म्लेंच्छत्वमागत्य पुनरच भूव्य: । 

बभूव तस्येव सदा प्रमत्तो बिभ्रामनामा कििखाधिराज. । ॥/9॥ 

गोरेव गो: सा पुनरेव जज्ञे नारापणत्यंब गृहे सुरूपा 
ह्याप्रमाणें पेशवे नारायणराव, खरगतिह, बाळाराम सुमेरसिग, तुळधा 
पदार, अबदुल कादर, महमद इसफ इ. हे पूर्वजन्मीचे संबंधी होते व 
वघप्रसंग घडला. हें सर्वे रूपक काल्यानक आहे. काल्यनिकांतील दुसरा 
प्रकार थिवाजी, थोरले बाजीराव व शाहू छत्रपति यांचें तोंडो गंगा, गोदा, 
कृष्णा,ह्या नद्यांच्या स्तुतिपर घातलेलों अष्टके (पृ.६४, १०९, (४०) आणि 
विट्ठुड द्ंतपर लोक (पृ.८७.) पहिल्याच्या मानानें दुसरा प्रकार क्षम्य म्हणतां 
येईल. वाल्पनिकानंतर ऐकोव जे वृत्त कवीनें दिलें त्याचे आधार पाहण्यापेक्षा 
प.हिलेले म्हणून जे वृत्त कथत केळे तद्विषयरक आधार पाहणें हें अधिक इष्ट. 
अघें वृत्त १३वे २० ह्या चार चमत्कारांत आलें आहे. १७ व्या चमत्कारांत 
सवाई माधवरावांच्या जन्माचे वर्णन प्रथमच आलें आहे. पुरंदर गडावर 
अधिक वंशाख (श. १६९६) महिन्यांत 'घवल सप्डमि योग दिवा भला । 
अभिशितों प्रभु माधव जन्मटा ' हें सांगून ह्या वेळीं 'मधुर कोमल दुंदुभि 
वाजती । गुट्गृदीं गुढियाहि उभारती ' इ. मोठा थाट व सर्वत्र आनंदी- 
अनद झाल्य.चे सुरस वर्णन केलें आहे. आणि त्या वेळच्या पद्धतोप्रम,णे 
र्‍आचांदी बवचित्‌ दिसूत येते.-स्त्रियांनी हेछ घातले, तेहि सांगितलें आहे. 
'शिरीं पूर्ग कुभासत घऊनि नारी । मदे ओतितो राजवाड्यांत वारी 11 
द.वप्रेरित[ त्या बघू अप्सरा हो। न का गांग तें तोय अद्याये वाहो ४ 
(र्‌. १९८) हघाच अर्थाचि आणली एक पद्य आडे आहे तें प्रसंगाने वरील 


३१२ धोशिवकाव्य-विवेचत 


वरिवेचनांत प. ६ वर आलें आहे. हें सवं वर्णन अतिशयोक्त वाटलें तरी 
काव्यांत युक्‍तच आहे. आणि वस्तुस्थिति लक्षांत घेतली तर त्यांत अतिशयोक्त 
नाहीं असेंच म्हणणें प्राप्त होईल. ऐ. ले. सं. भा. ५ ले. १६२० पू. २१४६- 
४७ वर *' हेल करणी बाइका मराठ्यांच्या ११ दिवस पाणी घालीत भस- 
तात. त्यांस बारामती, सुरे, फळटण, वाई, सासवड तालुक्याच्या व पुण्याच्या 
गांव खेड्याच्या म्हणतां ७८ हजार झाल्या. त्यांस ल॒गडीं व चोळखण 
याप्रमाणें दिलें. पुण्पांतील वाड्यांतोल बायका १० हजार झाल्या त्यांस 
चोळखण दिलें. मोठा संतोष झाला.” हें पत्र स. माबवरावांच्या जन्मानंतर 
पुरंधरगडावरून व पंघरवड्यांतच आटेलें आहे. ह्यावरून सहस्त्रावधी व सवं 
ज्ञातोच्या सुवाभिनोंनो हेल घातळे व त्या पाण्याचें हें वणंन आहे हें ध्यानीं 
घेऊलें म्हणजे काब्यांतोल वर्गंनाची व त्याची यथाःथंता पटेल. 
ह्यापुढे तळेगांव येथें राघोबादादांना घेऊन पुणें राजधानीवर इंग्रज 
कंपर्त-नें जी अयशस्वी स्वारो केली निचे वर्णन आलें आहे. मुंबईकर इंग्रजांचा 
अगदीं सोळा आणे पराभव ह्या वेळीं झाला. इंग्रज जसजसे घाट चढून 
वरवर म्हणने पुण्याकडे येत, तसततें त्यांचें अन्नपाणी तोडून त्यांस मुळांतच 
हैराण करण्याकरितां आसपासचों गांवें अगदीं उध्वस्त व शुद्ध आओमाड 
करून धान्य, गवत इत्यादि कांहीं न मिळण्याची व्यवस्था मराठ्यांनीं 
केलो. त्यांत न जाणो * सुरा-मांस-भक्षी परद्दीपवासी । असे हूण आले 
लढाया पुण्याशीं 1॥' तर पुरणे येथेही त्यांस कांहींसुद्धां हातीं लागूं नये 
म्हणून ' पुर्गे गांव सारेंच उध्वस्त जालें 1 तदा लोक ते आडमागे पळाले ॥/ 
असें वृत्त पृ. १९९-२०२ वर आलेलें आहे व तें ऐ. ले. सं. भा. 
७ मधील ले. २४६०-६१ इ. पत्रांना समाथित होत आहे. ह्या ठिकाणों 
बाल पेशवा स. माधवराव यांची एक लीला सांगितली आहे. म्हणजे 
तळेगांव-लढ.इंत आपणांस जय मिळतो न मिळतो अश्या हांका जासूद 
द्रिपायाला आलो, हें बल माववरावांना कळतांच त्यांनीं खळांतील भाग 
म्हणूनच घतृष्य धेऊन एक बाण सोडला व म्हटलें * रिपूस वघिठें क्थीं 
- निज-दडों त्वरे जा मुदा होच गोप्ट पेशवेवखरोमध्यें पू.९९दर तरवारीचा 
हांत केल!, ह्या बदळानें दिठी आहे. ह्यानंतर 


आघार । श्रे 


* स्टुअटं अभिधा जया, वदति लोक ज्या फाकडा । 

पहा सुजन हो तया समय पातला वाकडा ॥ 

न धान्य तृणही मिळे बल समस्त झालें दिलें । 

म्हणूनि रण सोडिलें स-बल इष्ठुरें निष्ठुरें ॥ २०॥ 
असा इलोक देऊन इंग्रज परत मुंबईस गेल्याचें सांगितळें आहे हा इलोक 
मूळ संस्टतारचे अगदीं समवृत्त भाषांतर आहे. असो. यापुढें * हषे 
पुण्यास विजयी नूप, सैन्य आलें ' आणि * केली आगार धन खचूंनि 
राज-मोंजी ।' ह्यानंतर पुणें वैभव वर्णन मोठें सुरस आठे आहे. 
च त्यापुढे ग्रोप्म व दारद क्रतूंचें वणंत एकेका इलोकांत आलें आहे. त्यांत 
उन्हाळ्यांत दिवस मोठे कां आणि हिवाळ्यांत दिवस लहान कां ह्यांचे 
बगरण दोन उत्मेक्षा करून सांगितलें आहे, तें पू. २०६ वर अवश्य पाहावें. 
यापुढें फर्माववाडी, दारुलंझा, रंगपंचमी समारंभ हे थोडक्यांत म्हणजे 
दोनच शइळोकांत सांगून सेनापति हरिपंत फडके आणि महादजी शिदे ह्यांचे 
निधनाने महाराष्ट्र राज्यास आतां ओह्टी लागणार हें सूचित बेळे. आहे. 
आणि नंतर सबंध १८ व्या चमत्कारामध्यें खडे येथोल पेशवेकृत निजामाचा 
पराभव सविस्तर दणिला आहे. ह्या दोन्ही म्हणजे १७ व १८ मध्यें हा जो 
खड येथोल रणसंग्राम कथन केला आहे तो सवं प्रत्यक्ष दृष्ट असाच वणिलेला 
आहे, हें तें वणन वाचीत असतां वःटेल. इतकेंच नव्हे, तर संस्कृत कवि 
'पडित पुरुषोत्तम ह्याच्या प्रत्यक्ष पाहिठेल्या ह्या भागाच्या व 'नांतील 
विशेष मराठींत भाषांतर करणाऱ्यांचे लक्षांत न येणें साहजिक असल्या- 
मुठें तसें थोडे वंगुण्पहि बारोक पहाणाऱ्यांचे लक्षांत येईल. उदाहरणाथं, 
निजामाउडे ह्या वेळों रेमंड ह्या नांवाचा युरोपीय अधिकारी असूनत्याच्या . 
हाताखालीं पायदळ कपू असे. आणि हें सांगण्याकरितां मुळांत 'पदःतयो 
गोरमुवा.' अत्ता प्रयोग निजामाक्डोल संन्यवर्णेनांत आला आहे. पण 'गोर- 
मुदा:' हूरा पदरिशेषाचें स्वारस्य लक्षांत न आल्याने 'पदाती'ह्या एका सुट्या 
पदाने त्याचे भाषांतर केठें आहे. बाकी, सोता व खरी ह्या नद्या, खड हें 
गांव, निजाम संन्यांतील व,रांगतांचा समुदाय,पाण्याचें दुभिक्ष, निजामाकडील 
रवुनाथराव हेबवराद हा मीर आलमच्या बरोबरचा गृहस्थ तहाच्या वेळीं 
बोलण्यास येणे, पटवर्षेनांची फोज किंचित्‌ माघारी वळतांच शिद्याचे 


- ई- धोशिवकाव्य-विवेचन 


संन्यानें दाखविलेला पराक्रम इ. इ. आलेलें वणंन सवं प्रत्यक्ष पाहिठेल्यानेंच 
करावे असें उतरलें आहे. व त्यास प्रत्यक्ष खं ५, इ. सं. ऐ. टिपणे मधील 
पत्रांचा आधार मिळतो. कवी वरणित वृत्ताशीं समकालीन असल्याचें 
ह्याच म्हणजे १८ व्या चमत्कारांत इलोक २९ मध्यें 'विख्यातं खरडाभिवें 
भूवि पुरं क्षाराल्पपाथः पदं । यस्मिन्‌ मे वसतिः स्ववर्गसहितस्यासीत्‌ 
समा द्वादश ॥ ' बारा वर्षे मी विस्यात अशा खरडासंज्ञक गांवी सपरिवार 
राहात आहे' तेथें ' सारें त्ते स्वल्पचि नीर वाहे' असें स्पष्टच सांगत आहे 
शिवाय कवोनें आत्मतृत्त २० व्पा चमत्कारांत पृ.२३३ वर सांगितलें आहे 
पुर्योत्तम कवि हा वणित विषयाशी पूर्गसमक्रालीन असल्याचें दुसरें 
प्रत्यंतर चम. १३ इहलोक २२ व २३ मध्ये स्पष्टपणें आलेलें आहे. 
इतिहासप्रसिद्ध नारो शंकर राजेबहादर यांचा उल्लेख, ते सर्सन्य युद्धाथं 
निघाले तेव्हां आला आहे. आणि तेथेंच कविकालापर्यंतचा राजेंबहादरचा 
वंश 'जनस्थाने5प वतंते । ' असें सांगून दर्शविला आहे. नारो शंकर नामक: 
दात्रु क्षतनूनपात्‌ । . . . नारायणस्य तनयस्त्र्यंबकास्य उदारधी: । भपा- 
नामास्य तनयो जतस्थाने5्दयय वतंते २२. नारो शंकराचा त्र्यंबक व त्र्यंब- 
काचा माधवराव ऊर्फ भय्या हा पुत्र होय. हे भय्यासाहेब शके १७५० 
(अ शिवन शु. १४) मध्ये मःयु पावठे. आणि हें शिवक्राव्य टीकेसह श. 
१७४८ मध्यें पूणं झाल्याचे वर अलेंच आहे. ह्यावरून राजेव्हादरांच्या 
नाशिक शखशो पु्योतपम कवि हा अधिक आपलेपणाने संबद्ध असावा 
असेंही स्पष्टपणे दिमून येतें. असो; भावे कवींनीं हा २२ व २३ इलोक 
गाळला आहे. कारण ह्यापुढीळ इलोकावरील टीकेच्या प्रारंभीं ' प्रससंगिक' 
समाप्य ' असें कवी?ेच सांगितलें आहे. ह्या काव्यांत सदाशिव माणकेश्‍वर 
हा जो दुपर्‍या बाजीरावाचा कारभारी तो रामभकवत असून त्याच्या 
पत्नाचें नांबर उमा होते. (उमामिय राघवदत्तवित्तं । उमानाम्ती प्रिया 
दस्थ त॑ सद.शिव-टीका) हो बारीक पण नवोन गोष्ट येथे कळत आहे. 
तसेंच अल्पि'टनशी मराठ्यांचे युद्ध आरिवत वद्य ११ स झ'ल. (ग.१७२९) 
त्याचा निदेश 'एकादश्यां उपोप्य . . . यान्त्येवं तेऱ्तञ सवे भटतिचयशिखे 
वेतुरल्पिप्टनीग्ती ' अद्या प्रकारें दिला आहे. (चम. २० इलो. २५), 
असो. मूळ संस्थेत चिवकाव्यकर्त्या कवोने आपल्या काव्यांत प्रत्यक्ष 


माघार - 


दृष्ट असा जो भाग वणिला त्याचें आधारसहित विवेचन येथवर 
थोडक्यांत केलें. ह्घापूढे अमृतराव पेशवे यांची थोडक्याच महिन्यांची 
राजवट चमत्कार १९ मध्यें ५॥७ इलोकांतच सांगून शेवटच्या म्हणजे २० 
व्या चमत्कारांत * ज्याला क्षात्रगुणांश लेश नव्हता.' त्या शेवटच्या बाजी- 
रावाविषयी हकीकत दिली आहे. ह्या चमत्काराच्या प्रारंभींच टीकेत कवोनें 
सांगितलें कों आहे कीं, अथ बाजोराजस्य चरमस्यास्य चरितं साध्वसाधु* 
च तत्र साधु प्रायः इलोकश्रवणमात्रेणाववुध्यते । असाधु गुप्त तत्‌ 
व्याख्यायते स इति । ह्याप्रमाणें ह्या काव्यांत जो कविदृष्ट असा भाग आला 
आहे त्यासंबंधाने थोडक्पांत स्पप्टता केली. याशिवाय जो भाग एकीव म्हणूनच 
आला आहे त्याविषयी विशेष लिहिणे नको. कारण मूळ संस्कुत कवि हा 
पुराणीक वृत्तीचा व *कलिविलास' म्हणून आणि 'मज नाहीं मनुज वर्णंनी प्रेमा' 
सांगून काव्यास प्रवृत्त झालेला आहे. इतिहासाचे पुराण म्हणून कथन कर- 
णारा कवि असला तरी त्याच्या ऐकीव कथाभागांसहि आधार सांपडतो. शिवा- 
जोनें जल्दुर्गासाठों समुद्रकांठी उपोषण-पृ. ४०, ४१-ह्या गोष्टीचा 
शिवप्रताप बखरींतही उत्लेब आला आहे. पहा पृ. १२४. चार वर्षात 
शिवाजीनें ३६० किल्डे बांधले; शहाजीचें शिवाजीस समर्थाणीं 'वैर वरू 
नये' इ. . त्याविषयो प्रस्तावनेत व येथें वर निरतिराळया प्रसंगाने स्पष्टता 
शाली आहे. जयराम जजांकित नामक एक कवि (त्रै. व. ३ पृ. ४६) दुसऱ्या 
बाजीरावाची स्तुति करणारा होऊन गेला. त्यापेक्षां हा पुरुषोत्तम कवि 
विशेषतः मराठीत भाषांतर करणारे भावे कवि यांनीं ' झाला अंतिम बाजी 
दुनृंप जसा उंदीर पासोडिला ' असें स्पष्ट व यथार्थपणे सांगितलें आहे. 
शिवाजी राजांनीं ' वाजसनेयास योवराज्य दिलें! हा उल्लेख पंडित कवींच्या 
मतानें प्रतिनिधोना अनुलक्षून दिसतो. १५० वर्षांच्या सबंब शिवराज्यांत 
प्रत्यक्ष योवराज्यत्व असें कधींच कोणाला दिल्याचे आढळत ना. पण 
छत्रपतींच्या खालोखाल सर्वाधिकारी म्हणजे युवराज असें मानिल्यास आणि 
तोहि वाजसनेयीशाखेचा हें येथील उल्लेखानुसार लक्ष्यांत घेतल्यास 
पुस्षोततम पंडितांना परशराम त्र्यंबक पंडित प्रतिनिधि हे अभिप्रेत दिसतात. 
परशराम पडित एकदां (श. १६१७ इ. १६९५) मुख्य प्रधान म्हणजे पेशवे 
दोते. शिवाय, गोविद दीजित देवज्ञ ह्यांनी आपल्या * मुटर्तंतरंगिणी ' ह्या 


-ई- श्रौशिवकाव्य-विबेचन 


ग्रंयांत “य: साक्षाच्छिवभूपतेः प्रतिनिविस्तत्कार्यपूतिक्षमः । सर्वामात्य- 
धुरंधर: परश्रामाख्यो$भवत््पंबकात (इतिहास मंडळ १८३६ इतिवृत्त 
पृ. १६१-६२) असेंच म्हटलें आहे. पण हें कालदृष्ट्या जमत नाहीं असो. 

आणखीही कांहीं स्थलें ह्या विवेचनांत घ्यावयाची राहिलीं. उदा. 
चम. ७मध्ये कवीनें 'म्रमण' नांवाचा खेळ उल्लिखित केला आहे पृ. ८८. 
जयपुराकडून थो. बाजीरावाकडे आलेला पंडित बाळकृष्ण इ. पण झाला हाच 
विस्तार अधिक झाला यामुळें येथेंच थांवणें भाग आहे. प्रारंभी म्हटलें आहे 
कौं, ह्या काव्याची मूळ संस्कृत पोथी संग्रहांतूत आढळत नाहीं. पण 
कळविण्यास आनंद वाटतो कों, भां. रि. इन्स्टि., श्री. गो. रा. राजोपाध्ये 
सातारा, श्री. दि. गं. केळकर पुणें इ. च्या संग्रही ह्या काव्याच्या प्रती 
असत्याचें कळतें. असो. ह्या विवेचन प्रसंगीं आणि काव्यास अर्थंबोधक 
टीपा देतांना गुरवयं गो. कृ. मोडक शास्त्री यांच्या झालेल्या प्रेमळ 
साह्याचा निदेश करणें हें माझे कर्तव्य आहे. प्रकाशक श्री. भावे यांनीं 
झालेला विलंब मातून घेतला ह्याबद्दल व आचार्य लिमये व डॉ. लागू 
ह्यांनीं ह्या कामो दिलेत्या प्रेरणेबद्दल आभार व्यक्‍त करून आणिमराठी - 
शिकलेल्या बितपदवीच्या अध्यापक्ादि मंडळींनीच ह्या महाराष्ट्रेतिदास- 
संशोधनव्यवसायांत उल्ठेखनीय कामगिरी केली हें जें राजवाडे वन्या. रानडे 
ह्यांनी म्हटलें तें ह्या प्रसंगीं आठवते हें सांगून हें विवेचत पुरें करतों. 


शेकर नारायण वत्सजोशी 
भा. इ. सं. मं. पुरणे. 


अतुक्रमणिका 


नांदामागील अंक प्रकरणाचा व पुढील आंकडा पृष्ठाचा समजादा 
प्रारंभी, पुरस्कार १-३, निवेदन १-३, प्रस्तावना १-९ ,व्विचा १-२६ 
अतुक्रमणीका १-७, शिवकाव्यांतील वृत्ते, अपंणपत्रिका. 
चमत्कार १ पूवार्थे .  . छत्रपती शिवाजी १-१७४ 
१. मंगलाचरण १, श्रीरामवंदन २, श्रीविष्णुवंदन २, श्रोशंकर | 
नमन २, श्रीगणपतिवंदन ३, श्रीसू्यंवंदन ३, श्रीदेवीवंदन ३, 
शवकाव्य-प्रशांसा २, ३. वाचकांस विनंति ३, ४. श्रोराम 
प्राथंना ४, ५. थरोशिदाजीचा जन्म ४, ६. रिवाजीचरित्र- 
रहस्य ४, ३. रिवाजीस धनलाभ ५, ८. शिवाजीची न्याय- 
प्रवृत्ति ६, ९. रिवाजीचे गुण ६, १०. शिदाजीची राम- 
दासांस प्राथंना ७, ११. समर्थाची मागणीख्पाने शिकवण 
७, १२. भगदा झेडा ७, १२. शहाजीचा शिवाजीस बोध ८ 
१४. दिवाजीर्चे शहाजीस उत्तर १०, १५. शिवाजीस 
भवानीचा वर १०, १६. भवानीदराची प्रचीति १०, १७. 
दाहाजी विजापुरास जातो ११, १८. आदिलशहाचा संताय 
११, १९. आदिलरऱाहास मंत्र्याचे उत्तर १२, २०. शहाजीचें 
आरदिलदराहास उत्तर १२, २१. शहाजीस निरोप १४ 


चमत्कार २ « वि » दछइतडपती शिवाजी १५-२५ 

रदिलदाहाचे भाषण १५, २. वीर-पंडिवादींचा परि- 
पाडनहेती १५, ३. धमंधुरंधराची शिवाजीवर चाल 
१६, ४. शिवाजी-कृत अदिललाही सरदाराचा पराभद १३ 
५. आदिलशाहीत शिवाडो-वार्वा १८, ६. अदिलशहाचा 
अफजलखानास निरोप १८, ३. अफजल-वकीड * दया ' 
१९, ८. शिवाजीचे अफजडट-व्किटाणी संभाषण २०, 
९. शिदाजीची योजता १०. शिवाजीचे दर्णन-एरीर- 


(२) 


पोषाख २४, ११. अफजलखानाचे वणंन २४, १२. रिवाजो- 
विषयीं जनप्रार्थना २५, १३. अफजल-शिवाजी-भेट २५. 


चमत्कार रे . . . छत्रपती शिवाजी २६-३८ 
१. शिवाजी-मंन्य-वर्णन २६, २. अफझल-सेन्य-स्थिति २६, 
३. खानसेन्य नि शिवर्सन्य यांमधील युद्ध २६, ४. युद्धांत 
अवध्य कोण ३६, ५. युद्धपरिणाम ३६, ६. संन्यास 
शिवाजोकूत देकार ३७३, ७. भवानीची आज्ञा व तिचें 
पाडन ३७, ८. प्रतापगडावर देवीची स्थापना ३८, ९. 
अल्ली अदिलदाहांचा शोक ३८. 

चमत्कार ४ & .  . . लट्हञ्रपती रिवाजी २९-४९ 
१. शिवाजी-राज्यरक्षणयोजना ३९, २. शिवाजीमनोगत 
४०, ३. जलदुर्गाची बांधणी व व्यवस्था ४०, ४. णिवाजी- 
समूद्रपुरप-्संवाद ४१, ५. सिधुदुर्गरचना ४१, ६. कलीला 
स्वापकोर्तीविषयीं चित्रा ४२, ३. कलि-प्रेरित गागाभट्ट व 
शिवाजी ४३, ८. शिवाजीचे मोंजीवंघन व लग्न ४३, ९. 
शिवाजीचा दिल्टी जिकण्याचा विचार व गमत ४४, १०. 
दिल्ली पावशाहाचा देववाद, ८५, ११. धिवाजी व 
दिल्टोश्‍वर ह्यांचे युद्ध ४५, १२. दिल्टोकर पराभूत ४६. 

चमत्कार ५ ठ टु छऊपती शिवाजी 2७-६८ 
१. शालाखाताची शिवाजीवर पाठवणी ४०, २. शिवाजीचे 
विचार व भवानीचा संचार ४८, ३. झास्ताखानास 
शिक्षा ४९, ४. झास्ताखानाची भीतिग्रस्त स्थिति ५१, 
५. जेयमिहाची शिवाजीवर पाठवणी ५२, ६. जयसिहाची 
देवी उपासना ५४, 3. शिवाजीचा विचार व देवीचा आदेटा 
९'१, ८. जर्यशिह शिवाडीस भेटीस बोलावतो ५६, 
९. पुरंदरऱयुद्ध : मुरारवाजीचा पराक्रम ५८, १०. जयसिह- 
डिवाजी-सभेट व शिवाजीचे दिल्टोस गमन ६१, ११. 


(३) 


दिल्टी येथें शिवाजीस अटक ६२, १२. शिवाजी कंदेतून 
निसटतो ६२, १३. ग्ंगाप्टक ६४, १४. घिवाजीचें 
राजगडी आगमन ६६, १५. शिवराज्याभिषक ६७, 
१६. टिवाजी महाराजांचा मृत्यु ६८, १७. श्रौथिवाजीविषयीं 
प्राथना ६८. 


चमत्कार ६ व छत्रपती संभाजी ९९-८२ 

१, शिवाजी पुत्र छ० संभाजी ६९, २. ओरंगजेब-संभाजी 
युद्ध ७१, ३. पराभूत ओरंगजेब ७१, ४. कलु्पा कबजी 
७३, ५. कलुपाचें संभाजीकडे गमन 'व वशीकरण ७४, 
६. औरंगजेबाचे दक्षिणत आगमन ७५, ७. कब्जीची संभा- 
जीस प्रेरणा ७६, ८. औरंगजेबकन्यारूपव्णंन ७५७, 
९, संभाजी औरंगजबाचे दरबारीं जातो ७८, १०. छ० 
संभाजीचा मृत्यु ८१. 


चमत्कार ७ . शै. छत्रपती शाहू. ८९२३-९४ 


- १. छ० शाहू-जन्म व बालपण ८३, २. संभाजीचा मृत्यु 
व शाहूचा बंदिवास ८४, ३. ओरंगजेबाचें मतिविध्वंसत व 
यंढरीस गमन ८५, ४. ओरंगजेबाचा धोविठोवाविषयीं 
चूज्यभाव ८७, ५. श्रीविठ्ठुलाचे कटेवरी कर कां ?-सप्तक ८७, 
६. श्रीहरिमस्तकीं ह्र कां ?-अष्टक ८९, ७. ओरंगजेंबास 
नरसिहमूतिभंगाबद्दल भय ९१, ८. छ० राजाराम व तत्पुत्र 
शिवाजी ९१, ९. छ० शाहूच्या सुटकेची सिद्धता ९१, 
१०७. मराठमोळा ९२, ११. शाहूची सुटका ९२, १२. शाहू 
व ताराबाई ९४, १३. छ०> शाहूस राज्याभिषेक ९४. 

चमत्कार ८ > छ. शाहू बाळाजी विश्वनाथ ९५-१८७ 
१. छ. शाहूर्चे राज्यपरिपालन ९५, २. उत्तरप्रांताकमणार्थ 
बाळाजी विश्‍वनायारचे गमन ९८, ३. छ० छाहूचे अप्टप्रवात 


(४) 


९९, ४. शाहूची मृगया व त्याचा ठुत्रा १००, ५. शाहूची 
देणगी व प्रजांचे सुख १०१. 


चमत्कार ९ छत्रपती शाहू 
भधान वाळाजी विदवनाथ व बाजीराव १०५-११२ 
१. प्र, बाळाजी विश्‍वताथकृत त्रिविध कोकणस्थांची इच्छा- 
पूति १०५, २. प्रधान थोरळे बाजीराव १०६, ३. थो० 
बाजीराव व त्रिवकजी दाभाडे १०७, ४. गोदावयंप्टक १०९, 
५. थो० बाजीराव व जयपूरकर जर्पासह १११, ६. बाजी- 
राव व निजाम ११२, ७. प्र बाजीरावाच्या स्वामि- 
निष्ठेचा शाटकृत गौरव ११३. | 
खमत्कार १० छ० शाहू. प्र थोरळे वाजीराव ११५-१३१ 
१. प्रन्वाजीराव व पुर्णे नगर ११५, २. श्रावणमास-दक्षिणा 
११६, ३. पर्वती-वर्णन ११९, ४. वाजीरावकृतीनें शाहू 
संतुष्ट १२२, ५. चिमाजीआप्पा-वसईयुद्ध १२२, ६. 
थोरळे बाजीराव व कलिकपट १२५, ७. मल्हारराव होळ- 
कर १२६, ८. प्र थो» बाजीराव-मृत्यु (२६, ९. स्वामि- 
निष्ठ राणोजी शिदे व त्यांचा पराक्रम १२६, १०. महादजी 
शिदे १२८ व त्याची गुणप्रशंसा १२९, ११. दौलतराव शिदे 
३०, १२. सर्जेराव घाटगे १३०, १३. बायजावाई 


व 
शिदे १३०. 


चमत्कार ११९ उ० राहू 
प्रधान बाळाजी वाजीराव-नानासाहव १३२-१०२ 
१. प्रधात बाळाजी बाजीराव १३२, २. राजघानी-पुरणे- 
वर्णन-पद १३४, ३. बाळाजी बाजीराव १३०, ४. छत्रपती 
हाहू-राज्यपरिपाठन १३७, ५. शाहूचें सेन्यादि बळ १३९, 
६. प्र बाळाजी बाजीराव सर्वाधिकारी १३९, ७. कृष्णा- 
य्टक १४०, ८. छत्रपती दाचा मृत्यु १४२. 


(५) 


चमत्कार १२ उत्तरात .  . प्रधान नानासाहेब १४५-१५८ 


१. प्रास्ताविक वंदन १४५, २. प्रधान-बंधुदरय १४५, २. 
प्र नानासाहेब यांचा राज्यकारभार १४६, ४. वसंतांतील 
उपवनाचें वर्णन १४८, ५. उपवनविहार १५७, ६. प्रधान 
नानासाहेब : राज्यकारभाराचे सुयण १५८ 


चमत्कार १३. ी प्रधान नानासाहेव १५९-१६५. 
१. पुणें-व्णन : वर्षाक्रतु १५९, २. शारद्क्रतु १६०, ३. 
राघोबादादांचा उत्तरदिग्वियय १६१, ४. अखिल भरत- 
खंडावर मराठ्यांचे अधिराज्य १६३, ५. प्रधान व त्यांचे 
बंधु १६२, ६. कलिप्रभाव १६४, ७. श्रादवणमासदक्षणा : 
कलिप्रभाव १६५. 


चमत्कार १४ ! प्रधान नानासाहेब पानपतावराल युद्ध १६६-१८१ 


१. कलिप्रादुर्भाव :गोपिकाबाईची सूचना १६६, २. वीर 
दत्ताजी शिदे १६८, ३. मल्हारराव होळकर१६८, ४. 

मत्हारराव-सदाशिवरावभाऊंचा संवाद १६९, ५. (३*) 
मराठे व गिल्चे यांची युद्धोत्सुकता १७०,६.(४*) मल्हारराव 
होळकरांचा पुनः निरोप १५१, ७.(५*) युद्धसंग्राम १७२ 
८. (६*) विश्वासरावांचा पराक्रम १७२, ९. (७*) 
सदाशिवरावभाऊंचा पराक्रम १७३, १०. (८*) हिदू 
यशस्वी पण कलीमुळे पराभूत १७३, ११. (९*) भाऊंचा 
विश्वाःसरावाविषयीं शोक द तिर्घार १७३४, १२. (१०*) 

सदाशिदरावभाऊंचें स्वात्मापंण १७३५, १३. (११*) युद्धा- 
नंतरची दुर्दशा १७३६, १४.(१२*) नानाफडणीसांचें वन्याशन 
१३६,१५.(१२३*) गोपिकाबाईंचा शोक १७८, १६.(१४*) 
दिश्वासराव, भाऊसाहेब नि नानासाहेब प्रधान मृत्यू १८१. 
(* हे आंडडे मुळांत पडठे आहेत.) 


(६) 


चमत्कार १५ . . . प्रधान थोरले माधवराव १८२-१९० 


१. कलीचें तप व कलिधमं १८२, २. कलिप्रवेश १८४, 
३. निजामअल्लीची पुण्यावर स्वारी १८५, ४. राघोबाची 
(राक्षसभुवन) निजामावर चढाई १८५, ५. थो>माधवरावांचे 
पराक्रम १८६, ६. हेदराचा पराभव १८७, '9. स्वराज्य- 
संरक्षक शूर पटवर्घंन १८७, ८. थो० माधवरावांचा 
राज्यकारभार १८८, ९. थो० माधवरावांची शेवटली 
राज्यव्यवस्था १८८, १०. प्र थो० माधवरावांचा 
मृत्यु १९०. 


चमत्कार १६ मक रि प्रधान नारायणराव १९१-१९६ 
१. प्रधान नारायणरावांचें पूर्वजन्मवन्न १९१, २. ३ प्र 
नारायणरावांचा शापोकत मृत्यु १९४, ४. गभस्थ प्रधान 
सवाई भाधवरावर १९६९, ५. नाना फडणीस १९६. 


चमत्कार १७ . . . प्रधान सवाई माघवराव १९७-२१२ 
१. सवाई माधवराद-जन्म १९७, २. मराठे-इंग्रजांचें 
तळेगांवर्चे युद्ध १९९, ३. क॑० स्ट॒अटं-चा पराभव २०१, 
४. पु्णे-नागरिकांचे सोल्यव्णंत २०२, ५. सवाई मावव- 
रावांच्या राज्यकारभाराचा सुपरिणाम २०४, ६. सवाई 
माधवरावांचे लग्त (पहिठे) २०५, 3. ग्रीप्मक्तुवर्णत 
२०६, ८. दरद्तुवर्गन २०६, ९. पुणे-नगर-वर्णन 
२०३, १०. संब्राई माववरावांचे वेभव २०८, ११. फर्मान- 
वाडोसमारंभ-महादजी शिदे २०९, १२. मे० हरिपंत फडके 
व महादजी शिंदे यांचा मृत्यु २०९, १३. निजाम-मनि- 
रुन्मुल्काचा राजनीतियर संवाद २१०, १४. मशिशन्मुल्काची 
प्रतिज्ञा २११. 


श 


(त, 
ती 
७ “च्छ 
री 
ही 
श्र 
७ 


ऱचमत्कार १८: प्र सवाई माथवराव-खड्याची लढाई 
१. सवाई माववराव-नाना फडणीस-्संवाद २१३, २. 


(७) 


तोफ-दारु-बंदूक इ० शब्दसिद्धि २६९४, ३. युद्धाथ मराठे 
संनिक निघतात २१५, ४. सवाई माधवराव नि नाना 
फडणीस २१६, ९५. युडरभामि, ६. निजामाचे संन्य, ७. 
निजाम-संन्यास पाण्याचे दुभिक्ष २१७, ८. परशुराम- 
भाऊंचा पराक्रम २१९, ९. दोलतराव शिद्यांचा पराक्रम 
२१९, १०. निजाम-संन्याचा पराभव २२१, ११. निजाम 
मशिरन्मुल्कास मराठ्यांचे ओलीस देऊन तह करतो ररर, 
१२. विजयी स० माधवराव परत पुण्यास व प्रजासोख्य 
२२४, १३. सवाई माधवरावांचा मृत्यु २२६, १४. दुसरे 
बाजीराव, १५ दोलतराव शिदे व करवीरकर छत्रपती २२७. 


चमत्कार १९ « व प्रधान अमृतराव 


१. प्र. अमृतरावाची छोटी राजवट २२८, २. कलिप्रभाव, 
३. इंग्रज २२९. 


चमत्कार २७  . >» _ प्र०् धाकटे बाजीराव 
१. अमृतराव द बाजीराव २३०, २. कालमहिम्यानुसार 
हिंदुस्थानची दुरवस्था २३०, ३. दुसरे बाजीराव २३१, 
३. बाजीरावाचा नवा राज्यकारभार २३२, ४. संस्कृत 
शिवकाव्यकर्त्याचे वृत्त २३३, ५. महाराष्ट्राज्याचे त्रिमूति- 
'ंशावतार २३४, ६. बाजीराव वकोल २३४, ७.बाजीरावारचे 
इंग्रजांशी युद्ध २३६, ८. बापू गोखले मृत्यु, ९. बाजी- 
राव ब्रह्मादर्तास द इंग्रज पुण्यास २३०७, १०. स्वराज्याचा 
लोप २१८. सूचि २३९. 


7.७ ७७. >“ 


८॥ .४. ७ 


्ट 


,९१ «७ ७ .७० €२ &ळ ९. “टी 


अनुष्टुप 
आर्या 
इंद्रवग्या 
उपजाति 
उपेंद्रवज्या 
उमा 
ओवी 
कामदा 

चामर 
तोटक 
द्डि 


द्रेतविटवित 


(८) 


पद 

१३ पृथ्वी 

१४ पंचचामर 
१'५ प्रहषिणी 
१६ भुजंगप्रपात 
१३ मदिरा 
१८ मालिनी 
१९ मदाक्रान्ता 
२० मंदारमाठा 
२१ युथिका 
२२ रथोडता 
२२३ लळित 


शिवकाव्यांतील वृत्ते 


वसंततिलका 
वश्‍वदेवी 
वंशस्थ 
झार्दूळविक्रोडित 
शालिनी 
शिखरिणी 
दुद्धकामदा 
सवाई 
साकी 
स्रग्धरा 
स्ग्विणो 


दरिणा 


(त 
मातापेतू चरणी 


 गंगातपण गांगे० ' ह्या न्यायाने 
हा ' मराटी शिवकाव्य ' ग्रंथ 


अ 
ञ्प्णृ 


-_र्‍हरि वासुदेव भावे 


ऑण्किवि भावे हयांनी पूर्वार्थाच्या प्रथमावृत्तींत स्ववृत्त दिले ते इलोक-- 


* आहे भिल्ळवडी म्हणूनि बरवें कृष्णातटो प्राम जं 
भावि-नामक कोकणत्य-वसती तेथे स्वभूभक्‍्त जे । 

त्या वं्शी नव वासुदेवकावि हा झाला असे जन्मता 

ज्पाचा भास्कर तात आणि जननी नोदावरी सद्नता. १ 
आघों थीशिवकाव्य हें रचिपले पुरुषोत्तमे संस्कृती 

त्याचें हे, विविभा्थ सोड नि, पहा, केलें असें प्राकृतीं । 

येतें को मुळच्या कृतीहुनि जरी भाषांतरीं न्यूनता 

तेशी मत्कृतिमाजिही, अनय हा मातें न लागो वथा. रे 
टाकोनी विविधा कथा हरिचिया कवल्यदा रंजना 

केसा मो स्तविण्या नरास सजलों सांगेन आणा मना । 

आहे हिदुजनांत शोयं बरवें, जे इत्र-चित्तो सलें 

त्याचें हें नव काव्प सुचक मला होईलसें भासले. :! 
सुज्ञांनो! प्रथमा मदोय कृति ही आहे म्हणोनी हितें 

द्यावा मानचि जे तुम्हास गमतो त्यागोनिया दोष ते । 
संरक्षो तुमची कृपा सुजननी, तारुण्य येवो वया 

आहे मो लघु बाळ रांगत पुढे लागेन चालावया 3 


साकी 
संस्कृत-माताभाषची ही प्राकृतभाषा कन्या । 
बाळपणी जरि हड भातते युवर्पांणग होइल घन्या । 
यास्तव रसिक्रानें । होतें रक्षावें माते ष्‌ 


श्रीगिवकाव्य 


दमत्कार ९ 


मंगलाचरण 
१. श्रीरामवंदन ( शार्दुलविक्रोडित ) 


भस्मोद्रटित देह, नेत्र निटिटी*, होने शिरीं चंद्रमा 
दक्षाची  दृह्िता* गमे प्रतिरमा” ती वामभागीं उमा । 
ज्यांचे सन्मुख्ब अप्ट भरव* उभे, तो रांभ॒ ज्यातें नमा, 
श्रीमद्रावव* तो नमन मग हें आरेनिठें कात्य मीं ॥१॥ 


सूचना--( १) ह्यापुढे ह्या मराठी शिवकाव्याच्या मूळाचा म्हणजे पुरुषो- 
त्तम-कविठत संरकूूत दिवकाव्याचा निदश पू. सं. ह्या संक्षेपाने कला आहे. 

(२) पदाच्या वर पद्यांतील विषय दर्शविला आहेव त्यापुढे कसांत पद्दाचं 
वनत दिल आहे. आणि (३) पद्याच्या अंत्यचरणापुडे कसांत दिलेला आंकडा. 
ह पद्य मुळातील ज्या पद्याचा अनुवाद आहे त्या संस्कृत पद्याचा क्रमांक 
हो असे समजावें 


१ भस्माने भरलेला. २ कपाळावर. २३ स्वार्यभव मन्वंवरांतोठ राजा 
दन त्याची. ४ मलगी. ५ दुसरी टःमीच जणू. ३ असितांग, रुरु, चंड, वोध 
उन्मन, कापा, भोषण व संहार हे आठ भरव. मुतिविज्ञान, पू. १२३. *हा 
इषणेक पुस्षोचम-कविडत मळ संस्कृत शिवकाव्यादील इडोकाचे नायांतर 


(उडे चाट) 


२ श्रोशिवकाव्य 


श्रीविष्णुवंदन ( उमा ) 

'पाद सुरेख सुकोमळ नीर *-ज-पत्रपरी, कटि पीतपटीर, 

नीरदवण* तनू , तुटसीदलमालहि कोस्तुभ वक्षपुटी* 

दंग्वगदादि करीं रुचिरायुधसंघ*, सुपंकजलोचन?, तो 

मस्तर्कि चारू" किरीट विराजत, मार्पाते मी प्रथमी नमितोंर (१) 

श्रीशंकरनमन 

श्रीगणनायक पीत असे स्तन, त्या शिव चंबित लटोमभरे *, 

अन्य सुवस्तुहि पुत्रमुखासम चारु न वाटति, हेंचि खरें । 

अस्तु, शिवानर्नि दुग्धतुपार सुवर्पति सूनमुखांतुन '* हो” €! 

यास्तव लज्जित जो गिरिजापति' तोहि अम्हांस शिवप्रद हो? 
॥२॥ (२) 


नाहीं; भावे-कविकृत स्वतंत्र आहे. ह्यावरून व पुढे आलेल्या नवव्या 
इळलोकावरून मराठींत शिवकाव्य करणार्‍या ह्या भावे-कवींचें 'राम' हें 
उपास्य देवत आहे असें दिसतें 

१ उत्तम भाग्य दर्शविणार्‍या सामद्रिक रेषाचिन्हांनी यकत. २ कमळ 
३ पिवळे वस्त्र. ४ मेघाप्रमाणे कांति असळेली. ५ छातीवर. ६ * दक्षिणाध:- 
करक्रमात्‌ ' म्हणजे उजव्या खालच्या हातापासून उजवा वरचा, डावा वरचा 
डावा खालचा ह्या क्रमानें गदा, पद्म, शंख, चक्र हीं उत्कृष्ट आयधे हातांत 
घेतवळेला विष्ण. छंदाकरितां ' दहंखगदादि ' असें उक्तक्रमाविर्द्ध आलें आहे. 
७ सदर कमळाप्रमाणे नेत्र असळेला. ८ संदर. ९ लक्ष्मीपति > विष्ण 
१० प्रेमातिशयाने. ११ पुत्रमुखांतून. १२ संबोधनार्थी किवा आईश्‍चर्यार्थी. १३ 
पार्वतीपति > बंकर. १४ होवो. देवतामूर्तचिं वर्णन पायापासून मस्तकापर्यंत 
अद्या चडत्या क्रमानें करावयाचे ह्या नियमाप्रमाणे हें वर्णत आहे. 


चमत्कार १--शिवाजी ३ 


श्रीगणपतिवंदन (भूजंगप्रयात ) 
ऊरूवरी ' बसवनि उमेप्रति दांकर खेळत देवन-कली 
दुग्ध पिण्यास्तव हस्तिमवे * तर्यि टोळण घेउनि घाडच केली | 
इदूवन-सक्‍त असे मन, यास्तव त्यां सुतरोदन* नायकवेची 
यास्तव कोपतसे गणनायक; तो मज देउ सुबद्धि कवीची ! ॥४॥॥(३) 
श्रीसूयंवंदन 
संनमिती* द्विजदेव जयाप्रति, जो स्वजनां भवसागरनोका,* 
कर्मपथाप्रति दडशवुनी, तम नाझुनि दे, सुख सर्वहि टोका । 
व्यर्थ जयाविण भासतसे जग, तेंच ' जयाप्रति नित्यहि गाते, 
नच्चरणाप्रति*” वंदूनि मी, मग मागतसें वरदान तयातें ५ (४) 
श्रीदेवीवंदन 
भासतसे मुग्वपंकज देखनि चंद्रचि हा उदयाप्रति आठा, 
अष्टभुजा १९ बहुशक्ति-मता,* मनि शुंभनिटुभ' १-हि भीति जियेटा | 
अंत*२* जिचा न सहख्मखासहि “, मी तर अज्ञ,-अशी हरिमाया** 
आचि नमून तिढा, सजटों मग दुधट हें शिवकाब्य कराया* ६ (५) 


२. शिवकाव्यप्रशंसा ( वसंततिटका ) 


श्रीवामनप्रमख्व  -सुक्षजनोकत दिव्ये 
आहेत यद्यपि जगीं विविधेहि काव्यें । 


१ (डाव्या) मांडीवर. २ अक्षक्रीडा, फांश्यांनी खेळावयाचें द्यूत. 
६ गजमुख > गणपती. ४ पुत्र गणपती, त्याचे रडणे. ५ ऐक गेल नाहीं 
६ वेदन करतात. ३ संसारसमुद्रांतील नाव. ८ करमंमार्गास. ९ च ' पादपूरणाथं, 
१० चरण > किरण. १९ दुर्गा, महिषासुरमदिनी. १२ दोन देत्य. १३ देवीच्या 
गुणगक्तीच्या आकलनाचा व वर्णनाचा पार. १४ जशेषाससुद्धां. (५ माया-दुर्गा 
वृषा; अघटिद घटना करण्याची रण्याची घक्‍्ति. १६ पृ. सं. मध्ये * श्रीकालिदासमुख- 
सुर्किवानि ' अस आहे. येथे हा भावेकविकूत बदल मराठी काव्याच्या दषष्टीनें 
शप्टच हाय. *्मातनळेटी री 


डड श्रौशिवकाव्य 


संपूर्ण काव्यरस ते रसिकांस घेतां 
यावे, म्हणून करितों ' शिवकाव्य आतां ॥७॥ (६) 
३. वाचकांस विनंति (आर्या ) 
नीर-क्षीर-न्याये " अवलोकार्वे मदीय काव्याते, 
ऐशी माझी आहे, ऐको* भावें, विनंति रसिकातें* ॥८॥। (७) 
४. श्रीरामप्राथंना ( वसंततिठका ) 


श्रीमत्पराशर* पुरा नप-मानवांचें 

जें धर्मतच्व * वदले विमठे स्वबाचें । 

मी तन्कृती गुरु करूनि वदेन उक्ती 

ती पूणे राघव करो! मज तों न रकती ॥९॥ (८) 


५. श्रीशिवाजीचा जन्म (आर्या) 
दिज्टीपति-यवनांनीं आक्रमिळी भ, गणां न मान यदा 
झालें रिव-प्रभचे शिवाजि-ख्पे सुभद्र जनन" तदा ॥ १०] (९) 
६. शिवाजीचरित्ररहस्य (शा. वि.) 


लोकांचा भवताप दृर करुनी वागे स्वघर्मे सदा, 
रक्षी दीन जनां, तसेंच दारणां *, नाऱूनियां आपदा | 


१ अनुवादितों. * या पद्यांतील विधान पू. सं. हृत स्वतंत्र व वितयपूर्ण 
आहे. २ जलमिश्चित दुघांतून दूधच तेवढ हंस घेतो. त्याप्रमाणे प्रमाने 
ऐको. ४ हे विधान पु. सं. ला किंचित्‌ सोडन नाहे. पराशरादि स्मतिकार 
५ राजा आणि प्रजा हयांच्या व्यवहाराचे नियम. ६ पद्य १ वरील ह्या 
हाळ्दावरीळ टीप पहा. 3 भगवान दांकराचे. ८ अत्यंत कल्याणकारक असं 
९ जन्म. १० हरण आठिल्यांना 


चमत्कार १--शगिवाजी षु 
होणारें कटिमाजि दू:र्व दामवी सवा जनांचे स्वये, 
थ्यायी विष्णुपदा, जगीं मनु-नरये ' वागे सदा निश्चये ११ (१०, ११) 
(आर्या) 
झाळा जगीं महत्तम जिंकुनि शिव तो निजेद्रिये सारी, 
मनुमुर्यमार्गगामी ' मिळवी भ, पूजितांच दैत्यारी २ ॥१२॥ (११) 
नवयोवना* सुख्पा परदारा मायसी सदा समजे, 
गिरिजा जशी शिवाच्या, अधोगी निज वधू तशी साजे ॥१३॥ (१२) 
७. शिवाजीस धनलाभ (उपजाति) 
दविवाजि पृथ्वी खणवीत जेथे, 
इच्छानुसारें घनटाम तेथे । 


हिरिण्मयी होय रसा* तयाते, 
कीं भाग्यवानांस असंच होतं ॥१४॥ (१३) 


१ मनस्मत्यक्तधर्मानिं, मन्वादि राजांनीं आचरिलेल्या नियमाने वागणारा. 
२ पू. सं. मध्ये दजराजपदाब्जपूजन ' हें पद आहे, व त्यांतील 
डिजराजपदाचे अथ टीकेंत विष्ण, ब्रह्मा, कातिकेय, चंद्र, निव, लक्ष्मी 
वरशराम हे दविळे आहेत. पकी येथ अनुवादकानें, विष्णु, कातिकेय हेच 
अभिप्रेत केलेळे दिसतात; व तें, ह्यांच्या चरित्राकडे पाहतां इष्टच होय. येथे 
दठेषाडंकार साधला आहे. ३ ह्या पद्यांत (पु. सं. व भा.) कवींनी जिवाजी 
राजाच्या एकपत्नीत्वाची कल्पना सुचित केली आहे; पण तमे नाही. तर 
मावेसमान परस्त्री आणि अर्धागच स्वस्त्री अशी उभयतांविषयींची निवाजी 
राजाची भावना होती, एवदच येथें घ्यावयाचे आहे. ४ पश्वी 
येथे अर्थान्वरन्यास हा अडकार साधला आहे. शिवाजीस द्रव्याचा हंशा 
सापडटा हया १४ व्या पद्यांतीड कल्पनेस आघार (चिटणीस बखर 
र. ६३ णि. दि. पृ. ३५) आहे. 


द्‌ श्रीशिवकाव्य 


८. शिवाजीची न्यायप्रर्वात्ति (व. ति.) 


पुत्रासमा समजुनी सुख दे प्रजेला, 
दंडी जरी अनय* आप्तजनेहि केला । 


अन्यायरीति* सहसा*, न करीच ठोभे, 
न्यायास योग्य करितां न धरी मनीं भे* ॥१५॥ (१४) 
९, शिवाजीचे गुण (प्रहर्थिणी ) 
वकतृत्वें सुरगुरू', यक्षराइ* धनानें 
रूपानें रतिपति?, काऱ्यपी< क्षमेनें । 
भूपे वायुसुतहि  जिंकिला बठानें, 
केलें धन्य निजकुला, असें तयाने ॥१६॥ (१५) 
(आर्या) 
दाता कृता युगीं नल,* होता त्रेतायुगांत रघुराय, 
द्वापारीं धर्म, तसा या कठिमध्ये बदान्य'* शिवराय ॥१७॥ (१६) 
( माठिनी ) 
सुरतरु'' मनुजानें चितिळे तेंच देतो, 
शिवनृपति जनाची सर्त्रे चिंता हरी तो । 


१ अपराध. २ अन्यायावी वागणूक. ३ अविचाराने. ४ भीति, 
दांका. ५ बृहस्पति. ६ कुबेर. 3 मदन. ८ भूमि. ९ मारति, भीम- 
हेवटच्या दोन चरणांत तिसर्‍या अक्षरावर यतिभंग होतो. १० दानशूर. 
११ कल्पवृक्ष. *नळराजा कुतयुगांत सांगितला आहे. हा कालविपर्यास वाटतो. 


चमत्कार १--शजिवाजी 9 


कु-जन-चय-नगाचा  वःर*, तो स्वास्थ्य चिंती 
गुस्सम रे, जन ञ्यातें मानिती स्त्रीय चित्ती ॥१८॥ (१७) 
१०, शिवाजीची रामदासांस प्राथना ( रथोद्धता ) 
मारुतिप्रिय* जग प्रसिद्ध जे, 
रामदास गरु त्यांस भभज* । 
प्रार्थिळें कु-भव-वंधमोचनार, 
* हू गरो, त्वरित तारिंया जना ' ॥१९॥ (१८) 
११. समथांची मागणीरूपाने शिकवण ( भजंगप्रयात ) 
: नृपा, दक्षिणा काय देशी अम्हांला १ ' 
“ ग्रो, देतसे आवडे जी तुम्हांला ' 
५ प्रजा पुत्रशी पाळिं, दे दक्षिणा हौ, ' 
५ बरें, बोल हा व्यथ होणार नाहीं ' ॥२०॥ (१९) 
१२. भगवा झंडा (चामर) 
आम्मतत्त्व सांगुनी, नपास रशात्रुनाशिनी, 
राकति रामदास दे, दयेस योग्य जाणुनी । 


१ दृष्ट लोकांचा समुदाय हाच पवत, त्या पर्वताचे (भेदक). २ इंद्राचे शस्त्र, ' 
(म्हणन सुजनांचें * स्वास्थ्य' करणारा. * परित्राणाय साधनां विनाशाय च 
दुष्ठ्ताम्‌ । ' भगवद्गीता). १८ तील झेवटच्या दोन चरणांस मळांत आधार 
नाही. पूर्वार्धात व्यतिरेकालंकार साधला आहे. ३ गुरू र पिता. ४ मारुति ज्यांना 
प्रिय ते श्रीसमर्थ. ५ राजा शिवाजीने. ६ पोडा करणार्‍या संसारवंधनापासून 
मत होण्यासाठीं; म्हणजे रामदासांना येथे शिवाजीनें मोक्षगरु म्हणन 
ग7खिळे आहे. पण रामदासांनी मागितलेली दक्षिणा, रामदासांच राजकीय 
ग्रत्३च स्पष्ट करीत आहे. हें विशेष आहे 


८ श्रोशिवकाव्य 


गेरिकाकत' दे निशाण, हिंदूनाथ शौष्र घे, 
देशा जिंकण्यास तो ससैन्य तेथवां निघे।॥२१॥ (२०, २१) 


१३. शहाजीचा शिवाजीस बोध (वसंततिलका ) 

त्या पुत्रकारे सदय तात? वदे सुवार्चे, 

मी सव्य तें कथिन, तं हित ऐक साचें । 

जेवूक* घरे जरि मृगारान '-भक्ष्य-भाग, 

होइल काय सुग्व त्यास? खरंच सांग ॥ २२ ॥ (२२) 

वाजी* प्रमंजन?-जवा-सम वेग घेती, 

आहेत इंद्रकरि“से स्वगृहांत दंती* | 

आम्हां अमे सुलभ, या जर्गि सर्वे कांही, 

नं मख सव्य, जरि दृस्तर कामना ही ॥२३॥ (२३) 
( यूथ्रिका ) 

दुष्ट हा यवन भपति, मी करीं 

दास होउनि धनास्तव चाकरी | 

द्रब्य हें मिळविठे वदु सावनी, 

नारा तो करिळ दुःर्व दिल्या धनी |२७५॥ (२४) 
(माका) 


मित्राज्ञापर सुपुत्र, तैशी पतित्रता दारा ही, 


१ (पवतोत्पन्न) कावेनें रंगविठेले, भगवे. २ पुत्र गरिवाजी. ३ गहाजी. 
४ कोल्हा. ५ सिहू. & घोड. ३ कुब्ध वार्‍याच्या वेगाप्रमार्णे. ८ ऐरावत. 
९ हनी. 


चमत्कार १--झिवाजी र 


स्नेदी. नि:स्पृह, सुर्वदु:र्वी सम मम ऱ्याचें राही | 
मिळतीं भाग्याने, पुत्रा, सत्यचि हें जाणें. ॥॥२'०॥ (२'५) 
(आर्या) 
'जमदग्नि कृतयुगीं तो पुत्री”, त्रेतायुगांत दरारथ रे, 
दापारीं दांतनु हा,-यांची केळी न साम्यता २ इतरें. ॥२६॥ (२६) 
( स्रग्थरा ) 
आज्ञा होतांच, माता अनुजहि* वबिळे ताततृप्त्यथे रामे, 
तात“-व्नातें हि नेळें सकुट यमपुरा रेणुकापूर्णकामे* । 
इंद्रस्थाना )-समाना रघूकुटतिटके€ ती अयोब्या त्यजञनी, 
मित्राजह्ञा पाळियेटी, अनुजसह पुरा, दुःख सोसूनि रानी ॥२७॥ 
(२७, २८) 
( वसंततिटका ) 
*दे भीप्म दाशदृहिता** गुरु दातनूते, 
स्त्रीनोग-वर्ज-नियमें ९ झिजवी तनृतें । 
मदूभापर्णे अहित काय तुझं करीती? । 


02 दक. 


हा मीपणा * त्यजञनि घे.हित-' "दा सुरीती ॥२८॥ (२९.,३०) 


१ सत्पुववानू. २ साम्य,-ता. दुहेरी भाववाचक. ३ धाकटे भाऊ. हें 
बिधान यथे म्हणजे पु. सं. मध्येही अपूर्व आहे. (ह्यास आधार ?) 
४ जमदग्निपृज्र परशुरामाने. ५ पित्या जमदग्नीचे शत्रु त्यांना. & माता 
रेणुडा, दिची इच्छा पूर्ण करणारा पुत्र परशुराम, तो मातेचा आज्ञादारक 
असूनही त्याने. ७ अमरपुरी. ८ रामचद्र, ९ पूर्दी, १० धोदर, कोळो, त्याची 
बन्या. ११ बाप. १२ नेष्ठिक इह्वाचयंत्रताने. १३ ही कल्पना मटभित्र 

१४ ट्विकारक. * देदविडी । 


१० शभ्रोशिवकाव्य 


१४. शिवाजीचे शहाजीस उत्तर (द्रतविलंबित ) 


श्रवण ही करुनी गुरुभारती* । रहसिरे तो वदला नत? भूपती | 
मदू खे मज बोधसुच्रा दिली । परिसतां सदया, मति तुष्टटी ॥२९]. 
(२१) 
१५. शिवाजीस भवानीचा वर (उपजाति) 
तथापि कांहीं कळवीन आतां । स्वप्नांत येऊन जगद्वितार्था । 
देवी भवानी सुगिरा वदे ती । 'हें राज्य तं घे नपते, स्त्रह्स्तीं ॥२०॥ 
(२२) 
: (बसंततिलका ) 
हें राज्य मीं तुज दिलें' बदली स्ववाचें । 
कीं “म्लेच्छ हाळ करिती बहु मञ्जनांचे ॥ 
जातीळ ते यवन हया अनये ल्याते । 
तं मत्कृपें मिळविशीळ रणीं जयाते ॥३१॥ (३३) 
जिंकूनि दुष्ट यवनां विजया वरावें । 
गोत्रा,्मणावन? तुवां नुपते, करावें ।। 
लाभेळ बा, मम बरें तुजला धघनाठी“ ' | 
देऊनियां वर असा मग गुप्त झाडी, ॥३२॥ (३४) 
१६. भवानीवराची प्रचीति (उपजाति) 
मी भूमि जेथें खणवीन तेथें । वरानुसारें धन दृष्ट होतें ॥ 
हे म्टच्छ तैसे यमथ्रामवासी ' । होतीळ, चिंता मग कां वहासी? ॥॥३३॥. 
(२१५) 
१ पित्याची (उपदेशपर) वाणी. २ एकान्तांत. ३ विनयसंपत्न. ४ राजा 


शिवाजी. ५ इाब्दानें. ६ अन्याय्य वागणुकीने. ७ गाई-ब्राह्मणांदीचे संरक्षण. 
८ दब्यादिकांचा सांठा. ९ यमपुरीचे रहिवासी, मृत. 


चमत्कार १--शिवाजी न 4 


१७. दाहाजी विजापुरास जातो 


ताते* सुताचें* वच ऐकुनी तें । प्रह्मप्ट > चित्तेच विजापुराते ॥| 
जाऊन, तेव्हां नमिळें तयानें । गरा 5वृता* म्टेच्छ नुपास त्यानें 
॥२४॥ (२६) 


१८. आदिलशहाचा संताप ( वसंततिलका ) 


देखनि सन्मुख तदा गुरुतें* शिवाच्या 

कोपे महाप्रळयसा* रिपु सज्जनांचा । 

भ्र? वक्र तो करुनियां वदला सभेत । 

ऐका ममोक्ति, मग द्या मत, आवडे तें. ॥३५॥ (३७) 
जे पांच तात“ सुजनीं कथिठे जगांत । 

दोघेच मख्य गमती मजला तयांत ॥ 

जन्मप्रद प्रथम तो, दुसरा सु-पाता 

मख्य द्वितीय गमतो सुनयें पहातां ॥२६॥ (३८, २९) 
पृथ्वीवरील अवघे नर मत्त कामे । 

होऊनि, नित्य रमती बहुधा रिकामे ॥ 

यांना सुतादि नसते दढ वासना ही । 

नेसगैरीति घडतां सुखदुःख नाहीं ॥३७॥ (४०, ४१) 
द्र्याजनीं श्रम घडे, धन देउनी तें । 

संरक्षिती निज जनां बदू थोर होते ॥ 


क्र 


दहाजीने. २ शिवाजीचे. ३ आनंदित. ४ शूर सरदारांनी वेष्टिलेल्या- 
५ पिता शहाजो यास. ६ महाप्रलय करणार्‍या कृतांतासारखा. » भिवया- 
८ जनिता चोपनेता च यश्‍च विद्या प्रयच्छति । अन्नदाता भयताता पळ्चेते 
पिविर: स्मता: ॥। जन्मदाता, उपनथनकर्ता, विद्यादाता, अन्नदाता आणि 
भयशाता ह्यांना पिता अशी संज्ञा आहे. ९ उत्तम संरक्षण करणारा. 


श्र 


श्रोशिवकाव्य 


ते पोपक- स्वजनकाधिक सत्य माना | 
तन्कार्यसिद्धि करण्या झणिं द्याच माना' ॥३८॥ (४२) 
शाहाजितें निज धनें बहु पाळिल मीं, 
नें आज तो विसरला निजपुत्र*-गामी । 
जिक राजमदितेंरे ” कथनी सुताठा 
थे कशास मग हा खट * आज आला ! '॥३२९॥ (४३) 
( भजंगप्रयात ) 
सनाधिष्टितांते* बदे बादशाहा, 
शहाजी खरा दंड्य* भासे मला हा । 
करावा असा धात कां पोपकाचा ? 
मनीं जी वसे, तीच बोला स्ववाचा ' ॥४०॥ (४9४) 
१९. आदिळठशहास मंत्र्याचे उत्तर 
तदा त्या नृपा बोलला एक वीर, 
* जया ढक्षुनी हा सुकोप-प्रकार । 
तयानेंच याचा करावा विचार; 
अम्हां मोन सोपें गमे आज फार' ॥ ११॥ (४५) 


क्र 
शो 


क्र 


२०. शाहाजीचें आदिलशहास उत्तर (ट्रतविटंबित ) 


शिवपिता* स्वकरद्रय जोडुनी, 
वच असे वदला भय सोडुनी | 


१ (क) हघाचे ए. व. मान, अथं गळा, येथे मस्तक (ख) सामान्यरूप, 


-] ः 40. .३७ क्य 


रू. मान, आदर. २ पुत्र शिवाजीच्या कृत्यास अनुसरणारा, संमति देणारा. 

आदिलशाही प्रदेशास. ४ दृष्ट, क्रृतध्न. ५ सभेतील मंत्र्यांना 
शासनयोग्य. ७ मळांतील अर्थ बरोबर व तोटी समवृत्तांत ह्या व पूढीळ 
पद्यांत सांगितला आहे. ह्चावरून कविकुशळलता प्रतीत होते 


चमत्कार १--शिदाजी १३ 
* यवनपालक, टाकुनि कोप हा, 
कब्चिन सऱ्यचि वत्त, नया पहा ॥ ४२ ॥ (९६) 
(अनुष्टुप) 
पोप्य-पापक-भावाचा । तरु जो लाविला तुम्ही, 
सभाळवालांत* तो मी । वाक्‍्कुठारेंच ठेदितो ॥ ४३२ ॥ (४७) 
( माटिनी ) 
शिरकमट* करीं हें घेउनी सिद्र आहे, 
शिरुनि कु-रिपु-दावीर नाशितां त्यास, पाहें । 
शिव मम सुत नोहे, मढ तो स्वेच्छगामी र, 
मम वच नच मानी, पुत्र मानी न त्या मा ॥४४॥ (४९, ५०) 
(आर्या) 
चा* रिपुसंघ यदा युद्धा येईल धरून खवड्ग करां, 
'तें नाशायाठा जाइन नि:रोक मीच वा समरी ।॥४'५॥ (४८) 


१ सभारूपी आळ्यामध्यें पोष्यपोषक संबंधरूपी जो वृक्ष (विषय) 
टमग्ही लाविला ( प्रतिपादन केला ) तो मी माझ्या भाषणरूपी कुऱ्हाडीने 
छटंदूतच टाकतो ( त्यास यथायोग्य उत्तर देऊन खंडित करतो. ). 
र दृष्ट शत्ररूपी वणव्यांत. *भावे यांच्या शिलाछापी प्रतींत हे दोनतीन 
दराक मडाशी पाहतां पुढेमागे झाळेले दिसतात. पूदेही असंच कांहीं 
टिकाणी झाडले आहे. ह्यावरून, कवि भावे यांना मिळालटली लिवकाव्याची 
सरकत प्रत मुद्रित प्रतीहून वेगळी असावी असें वाटते. अशा वेगवेगळया 
प्ररी झाऱ्या असाव्या हे पुर्षोनम कवीच्याच टीकेवरून म्हणणें प्राप्त 
रांत. हयाची विजेष स्पष्टता प्रस्वानेत पहा. ३ स्वत:च्या मताने चालणारा 


१ड श्लो शिवकाव्य 


( दिंडी ) 
नपा, विजयी बीरास पाठवनी 
अल्प रात्र तो जिंकुनियां आणी । 
भ्नरी ऐसें करिशीळ तरी राया 
व नाहीं मज, सिद्ध मीहि जाया ॥४६॥ (५१) 


(आर्या ) 
त्याते आणाल तरी अभिपेकिन मी अहर्निशी देवा 
वक्ष त्राझणभोजन करविन निश्‍चय तुम्ही मनीं ठेवा ' 11४७] (५२) 


२१. शहाजीस निरोप ( भूजंगप्रयात ) 


असें बोटतां तोपला म्लेच्छ भूप । 

राहाजीस वस्त्रे धनें दे अमूप ॥ 

शिवीरा तयां पाठवी, आणि चित्तीं* 

रिवाजीस जिंकावया यक्तित चिंती ॥७८॥ (५३) 


* ह्यापुढे ५४ वा एक इलोक छापील पु. सं. प्रतींत आहे. पण नो 
मिळालेल्या हस्तलिखित प्रतींत आढळला, इतरत्र नाहीं, असें पू. सं. मध्येच 
म्हटलें आहे. विशेषतः: त्यावर टोका नादीं. म्हणून तो प्रश्षित आहे. व 
असे समजून त्याचे भाषांतरदी भावे-कवीनें आपल्या मराठी टिवकाव्यांत 
केटेळे नाहीं. असेंच पृढेही घडळे आहे. (प्रस्तावना पहा.) १ दोधी. 


चमत्कार २--जिवाजी १५ 


चमत्कार २ . 


१ आदिटरहाचे भाषण ( चामर) | 
अग्नि, शत्र, क्म आणि रोग, चार अल्पसे 
मानितां, मनास आवि, सोख्यनाश होतसे । 
भभर्म* कसेहि अल्पका* रिपूस मारणे, । अ 
यक्त्मसाच,* पुष्ट होय दुर्चिकित्स्प' जाणणें ॥१॥ (१-२) 
म्डेच्छ भप हा विचार मानसीं सदा करी, । 
बीर मेळवनि बोटटा* सभेत वैखरी । 


« कार्य हो, म्हणूनि मीं धर्ने तुम्हांस पाळिटें, । 
शात्रुनाश कार्य तें समीप आज पातढठें ॥२॥ (३-४) 


२. वौर-पंडितादांचा परिपालनहेतु 
चौर पंडितादि> ढोक कौर्विटागि जोडिती, 
संगरी सभेत त्यां म्हणून भप पाळिती ॥ 


प्राप्त वेळ जाहल्या पराड्मुखत्व ज्यांस ये, 
त्यां विगस्तु<! पाळिताहि भूप मूर्ख निश्‍चय ॥३२॥ (५-७) 


१ मानसिक दुःख. रे राजाने. ३ लहानग्या. ४ यक्ष्मन्‌ -: झषयरोग. ५ नष्ट 
करण्यास कठिण. ६ यतिमंय. ७ पु. स. मघोल तीन इठोकांतील सार 
हपा एका इलोकांत उत्तमपर्षणे कवोने संगटदोत केठें बाहे. ह्यावस्न 
अनुबादनांतोल संक्षपचातुर्य दिसून येर्ते. बोर, पंडित ब संयरॉ-समेत ही 
जोडोही टक्षयीव आहे. ८ विदकार असो ! 


१६ शोशिवकाव्य 


दानरार-युद्धरार-शास्त्ररार-पुत्र-सू*, 
तीच पुत्रिणी, बदा परा स्त्रिया शिळाप्रसूर । 
.. जो असेढ वीर सुज्ञ तोच सैन्य घेउनी 
मद्रिपूस बाहु *बांधुनी अणी जिंकुनी ' ॥४॥ (८-१०) 
( कामदा ) 
बोठतां असे म्लेच्छ भूपती, 
आपआपणां सभ्य बोलती । 
५ शर तो, अम्हां जिकवे कसा? 
कार्यभाग हा पातला असा '॥५॥(११ ) 
३. धमधुरंथराची शिवाजीवर चाळ (उपजाति ) 
भटाम्रणी _ घमंघरंधराख्य* । ज्याचें असें भपतिशींहि सख्य | 
उठे तदा आणि नृपास वोठे। ' हें कार्य माझें, इतरां न तोठे* || ६॥(१ १) 
( इंद्रवजरा ) 
आतां प्रतिज्ञा परिसा तुम्ही ही | मिथ्या कधीं जी घडणार नाहीं 
युद्धी शिवाज्ञीस वधीन मी, कीं । नाहीं तरी जाइन ' ऊर्ध्व ढोकी 
॥७॥ (१२), 


१ हा सर्व चरण एक समास आहे. याचा अ्थं * दान करण्यांत 
अत्यंत उदार मनाचा, युद्धप्रसंगीं धेर्याने आणि वेगानें दास्त्रें चालविणारा 
एका अथवा अनेक शास्त्रांत निपृण, अश्या पुत्रास जन्म देणारी असा आटे 
२ धिला ऱ दगड. प्रमू स्‌ प्रसवणारी. *हा चरण वाचतांना * घनी ' हा भाग 
बां-पासूत तोडावा लागतो. एकाच शब्दांतील अवयवांच्या या तोडीमळे येथे 
यतिभंग झाला आहे. हा दोष या काव्यांत वारंवार आढळतो. ३ वीरश्रेष्ठ 
४ घमंबुरंधर हे येथे विज्ञेपनाम दिसते. घमंबरंघर धर्माची घरा 
वाहणारा, अत्यंत घरमनिष्ठ. हो व्यक्ति कोण ? ५ न तोले > हातून पार 
पडणार नाहीं. ६ स्वर्गलोक (मुळांत ' श्‍वतानां काकानां वसति यार्स्यामि 
"पांढरे कावळे असलेल्या ठिकाणीं जाईन, असें आहे. याचा अथ *मी 
मृत्यु पतकरीन ' असा आहे) 


चमत्कार २-- शिवाजी १» 


( भजगप्रयात ) 
असें शर वोटनि सेर्ये निवाला, 
शिवाजीवरी घालण्या घोर घाला | 
सर्वे घे हयाख्ट,' पादाति* सेना 
तदा भत्र्य तोफा, सुयंत्रेद्रि नाना ॥८॥(१३) 
(दिंडी) 
महा वेगें तैं म्टेच्छ सैन्प चाटे, 
राजदुर्गाच्या सन्िव्रीस_ आढे । 
दिळा वेदा शात्रूस दोन वर्षे, 
सतत दुर्गावर बाणवृष्टि वये ॥ ९ ॥ (१४) 
(उपजाति) 
दुर्गी* शिवाजी सुखरूप नांदे, 
रिपूस जो पृष्ठि कधींच नां दे । 
त्याच्या सुवीरीं बहुतां परांत, 
गतासु केलें निजरास्त्रपाते ॥ १०॥ (१५) 
४. दिवाज्ी-कृत आदि० सरदाराचा पराभव (इंदवःरा) 
' संरोयुनी मार्गहि, धान्य दारू* 
येऊं न दे हा खल, यास मारूं' | 
चिंतूनिया हा सुविचार सारा, 
गेला निशीथरी* शिव तच्छिबीरा ॥ ११॥ (१६-१७) 
१ मुठांत अयुत २ १० सहस्र संख्या दिली आहे. २ पायदळ. ३ मुळांत 
* राजरुर्गापत्यकाया ' असे आहे. उपत्यका > माची. उपत्यका तु माची स्यात्‌ ' 
(रा. व्य.). ४ राजरूर्गाच्या (अधित्यका) ऊध्वंभूमि > बाटेकित्ला > राज- 
व्यवहारकोण. कवीने टीकेत आसन्र-भूनि हाच अर्थ ददुंविटा आहे. 
५ मध्यरात्रो. * सर्पण. 
२ शिव. 


क्ट श्रोशवकाव्य 


(वसेततिटका ) 
निद्रा-निमग्न असतां खळ शत्र सारे 
संशोधिठे' चमुपतीस शित्रे सुवीरें ॥| 


छेंदूनियां रिपुशिरा निज-रास्त्र-घायें 
केडे सुख्वी निज जनां तर्यि हिंदुराये | १२ ॥ (१७) 


५. आदिलशाहीत शिवाजी-वाता (उंदवः्रा ) 


जे वीर तेथे नुपतीस भ्याळे । म्हेच्छाधिपासनिथ शीध गेले 
त्यांनीं रिवा जी-कृत विक्रमातें । सांगीतळें स्वीय पराभवातें ११९१८) 


अदिळय़ाहाचा अफजठखानास निरोप (उपजाति ) 

नंदा वदे तो यवनेशा चित्तीं । * यशो न होती २ धनवद्वि-पत्ती 
दैव यस्ोटाभ तसाचि होतो | चिंता आम्ही व्यथ मनी वद्दातो १ ४(१ ०) 
सत्याथ हा यद्यपि सिद्र आहे । यनाविना सज्ञ कदां न राहे 
असा मनीं जो सुविचार वागे | अवदुल्टवीरास सभेत सांगे १५ (२० 
€ संत्रा सुवीरांम्वि तूं बळाने । सुश्रेष्ठ ह मी मर्नि नित्य जाणे 9 

म्हणून सन्यासह तं निघावे । रात्रस जिकन यशास ध्यातरे' १८ (२१) 
“बरे असं बोटनि तो निवाला । प्रवंप देत स्वपडे महाळा 

यंत्रे सर्वे घे पदचार* नाना । तुरंगमारूड सहस्र, मेना ।१७] (२२ 3 

(शाढिनी) 
ज्या ज्या स्थानीं जाय तो म्ठेच्छ दृष्ट, 
थे लोका देतसे फार कष्ट | 


१ शोधून काढिले. २ न होती मिळत नाहींत. ३ पुष्कळ धन किवा 
'पयदळपना यांनी. हे रुप तुतीया बडवचन आहे. ४ पायदळ 


चमत्कार २--गिवाजी-अफझलखान-ध॒द्ध श्र 


सक्तीने तो दब्य-बान्यास १४, 
बेटीनें* ते वाहवा, दुःन्व देई ॥ १८॥ (२३) 


७. अफजल---वकोळ ' दयाळु' (वसंततिटका) 


*सामेच वरय करिजे रिपुटागि आधीं, ' 

ऐसा विचार करुनी मग युक्ति शोधी । 

होता सख्खा द्रिज दयाठु-च नाम त्याते, 

योळे तदा बचन गुप्त मनीं वसे तें ॥ १९.॥ (२४) 


(शार्दटविक्रीडित ) 
* नाना वृक्ष सुसांद्र र्म्प असता, अर्वा न पंथा जिथें, 
ख्सा ह्या द्विजवर्य, राजगिरि* हो; मच्छत्रु आहे तिथे । 


तो सैन्यासद्द राहता गिरिवरी संदेदा माझा तया, 
त्वां जाऊने सुमित्रसे* कळविणे मन्कार्य साखावया ॥२०॥ (२५ 


(कामदा ) 


* सद्गुणे तुझ्या म्टेच्छ भपती । तोपळा, सदा दावर ज्या मिती || 
तो करूं, वदे, साम तूजशीं । व्यव मानसीं भीति ठेविश्ी २१ (२६) 


( दादूटविक्रोडित ) 


न्या भर्षे तुजशीं सुसाम करण्या म्टेच्छास ज्या धाडिले 
सांगावा तुजडा निरोय म्हणुनी त्याने मटा प्रेपिटे । 


१ विष्टिऱ्न्वेठ, अमूल्य कर्म करणें. * मुकुटकोर '. २ ग्रंथकाराच्या मरते 
टे अफझलखानाच्या वककिलाचे नांव दिसते. > सु फार; सांद्र स दाट. 
४ राउत : राजा; राजगिरि राजगड. ५ चांगला मित्र या नाव्याने. 


२० श्रीशिवकाव्य 
: म्टेच्छशे तुज अर्थ राज्य दिवठे रामश्‍वरा*-पासुनी, 
त्याची उत्तर नमदा समज तूं दांका न आणीं मनीं २२ (२७, २८) 
(दिंडी) 
भटि1 द्यावी एकांतिं मला राया । भीति नाहीं मग साम आचराया, ” 
असें सांगूनी त्यासि आण येथें । कार्य केल्या चढवीन योग्यतेतें २३ 
(२३ ७, ३ १ ) 
(साकी) 
संगम-बेळीं त्या दुष्टातें वाडूनें दडपून, 
त्याच्या प्राणा हरीन विप्रा, कार्य असें सांधीन । 
गद्य न फोडावें । विप्ना, त्वरित तुवां जावे” ॥॥ २४॥(३२)' 
(उपेद्रवज्रा ) 
: वरे ' असं वोटनि तो निघाला | रिवाजिच्या सनिध शक्र आठा, 
वृत्तांत सांगे द्विज त्यास सारा | परी न सांगे कपटी विचारा २'५ (३१३). 
८. शिवाजीच अफजल-वकिलाशीं संभापण ( वसंततिळका ) 
: सांगेन उत्तर ' असें कधुनी द्रिजाला, 
अंतर्गदी शिवजि शांत म्नेच गेला | 
हें वर्तमान सकळां सचिवांस सांग, 
घेऊनि संमति फिरे मग शोक मागे ॥२६॥ (३०) 


* रामेश्‍वरा-पासुती इत्यादि सीमान्त देऊं केठेला विस्तृत देगाभाग हा 
वेळीं कविकल्पनेतील आहे. १ उत्तरेकडील सीमा. यिथें प्या २०ने २४ 
अफझलखानाने ब्राह्मणाज्ी केलेले भाषण आहे. त्यांत २१ ते २३ ब्राह्मणाने 
निवाजीशीं करावयाचे भाषण आहे. त्यांतील २२ उन्नराधे व २३ पूर्वार्ध 
मिळून अफझळखानाचा दिवाजीस साळात्‌ तिरोप आहे. 


चमत्कार २--शिवाजी-अफजलखान-पद्ध २१ 


5 विप्रास साम करण्या जरि पाठवा, 
माझे सुदैव तरि सव्य फळास आढे । 
म्टेच्छे असेड धरिली जरि दुष्ट वद्री, | 
नी सांगिजे द्विजवरा, मज टागि आधीं.' ॥२७॥ (३५-३७) 
जेव्हां असें बचन भपमर्खे निघाले 
प्रमाश्र '-पूरित तदा दिज-नेत्र झाठे | 


सांगनियां कपट सवे खरें तयाळा 
तो तोपवी. शिवनपें द्विज गोरवीला ॥२८॥ (३८) 


( रिखरिणी ) 


* अहो ब्रह्मन, ऐका मम वचन हें आजि वहिले 
जरी त्या दुष्टानें मनि मजसि कापट्य धरिटें । 
तरी चिंता नाहीं, उटटचि करूं यत्न बरवा । 
तया “मी येतों ' हें त्वरितगति_* जाऊन कळवा ' ॥२९,॥ (३९) 
अश्या त्या विप्राते नमुनि वदला भूप सुगिरा 
तदा जाता झाला द्विजवर भला म्लेच्छ-शिविरा । 
नयानें जाऊनी यवन अफझल्खान नमिला । 
* ऱिवाजी येतो ' या हितकर वरचे तोप दिवला ३०(४ ०-४ १) 


१ ब्राहाण-वकिलास अफझलखानाचा संकल्प एकन शिवाजीचा घात 
होणार हें पाहून त्याविषयी मनांत दया आढी असली पाहिजे. अर्थात्‌ तो 
घातक संकल्प शिवाजीस सांगतांना त्याला दयमळेंच गहिवर येणार; म्हणन 
यथीठ प्रेम हा शब्द संदर्भास जळत नाहीं. तत्स्थानीं दया, करुणा, इत्यादि 
शब्द इष्ट आहे मनापासून. ३ हा बहूब्रीहि समास आहे; त्याचा अथ 
दगाने. ४ गिर -गिरा > शब्द 


२२ श्रोशिवकाव्य 


९, शिवाजीची योजना (दतविलवित ) 


शिवनपें मग पूजिळि अंबिका 
निज जना नच जी वसवी' धका । 
मग विचार करी निज मानसीं, 
धृतिच* योग्य, अशा समयीं मशी ॥३१॥ (४२) 
(दिंडी) 
* घर्त* शात्रशीं वर्धे धतेतेनें । सदा वागावें नीति” जाणत्यानें 
जवरे होते जेधरवां कडू जिव्हा । योग्य कुटकी, राकरा नको, तेव्हां ' ॥३२॥ 
| (४२३) 
(इंद्रबः्रा ) 
भपें मनीं यापरि चिंतियेटें 
दुर्गा"--पुढारा* पट-वेश्‍्म* कठे | 
म्टेच्छा न कापटय कळो म्हणोनी 
शोभा प्रसत्ने नृप त्यास आणी ३३ (४४) 
(उपजाति) 
वस्त्रे शिवाजी स्वचमूस अर्पी । हमादिकी सैन्यपतीस तर्पी, 
अशा प्रकारें जन तुष्ट केले । सैन्याधिपाशीं मग ग॒हब बोळे ३४ (४६) 
(आर्या) 
* मित्रा, ह्या पटवेरमीं कपटी रात्रूस ठार मारीन, 
समजावें हे तुजला यास्तव कविता तुला बरी वण २३'५ (४६) 


१ * धका न बसवी” हे वर्णन कोते आहे; कारण देवीचे काय संकट 
* न आणणें ' हे नसून ' संकट टाळणे ' हें आहे. २ साहसी कृति. ३ लबाड. 
४ राजनीति, राजकारण. ५ प्रतापदुर्ग-प्रतापगडच्या पुढे, अग्रभागी. 
६ पट ऱ्सवस्त्र. वेश्‍मन्‌ स घर. समासाचा अथे तंब 


चमत्कार २-- शिवाजी-अफजलस्वान-युद्ध 


1 
श्र 


रिपुल्ण वीन जेव्हां, तेव्हां किल्ल्यांत तोफ डागीन, 
टाब्दासव्रेंच जावे” दातूचमृवारे सुवीर घेऊन ॥३६॥ (४६) 
जसा करी तणाचा नाश शिख्खी*, तर्वि तं तया यवना 
नाशावे समरी, ही आज्ञा त॑ हिदूवीर आण मना ३७ (४७,४०९) 
आम्हीं तुम्हांस दिवटीं आजवरी जीं धने तयांचें हो 
कारण * संकट-समयी व्हावा उपयोग, ' हें मनीं राहो ३८ (४७) 
( दुतविटंबित ) 
निज धनासह मी तुमचा असे । कुटिळ काळ अम्हां, वरवा नसे, 
रिपु महा वळवानू वट म्सरी । परि रिवा" यश देइल संगरीं ॥॥३९॥ 
(४८) 
(उपजाति) ' 
तिच्या प्रसादे रिपुटा ववीन । नकोच चिता, यशा गाजवीन, 
तुम्ही करा तच्चमुचाहि' नाडा । देवो तुम्हां घेय रणीं रमेरा ' ४० (४९) 
(दिखरिणी) 
असे संनाधीशा गुज कथुनि, अंब्रेस विनवी, 
* प्रतिज्ञा माझी ही तुजविण शिवे, कोण पुरवी? | 
करें माझ्या आतां श्रित-हितकरे,* दुष्ट वधवी, 
तुड्या हया भक्ताचे यशा जनमुखे नित्य वदवी ' ॥४१॥ (५१) 
( भुंजगप्रयात ) 
अशी प्राथना ऐकुनी अंविकनें 
रऱिवाजीस ते तप्त कटे वराने । 


१ हत्ला करावा. २ अग्नि; शिखा > ज्वाळा. ३ कारण हो कारण आहे- 
४ पार्वती. ५ तत्‌ -- चम स त्याची सना. ६ आ्थितांचे कल्याण करणारी 
(संडापन) 


1.1 श्रोशिवकाव्य 


तय़ानेहि भावें नमस्कार केठा, 
वर-प्राप्त र तो ात्रुधाता निघ्राठा ॥ ४२॥ 


१०. शिवाजीचे व्ण॑न--दार्रीर, पोषाख (उमा) 
उंच नमे, शिवभूप नसे टघु', विस्तृत लोचन, गोर डारीर, 
स्कंय सुपीन, सुगूदचि जत्रुहि , ज्या वघु मानिति सांगचि£ मार" | 
सिंद्समा गति, भीति मनीं नच, पार्यि उपानह* आणि इजार, 
वाघनखे करि,ब्रा टि झगा मग,मस्तकि मंदिल, त्यावर हीर ४३ (५०,'५२) 


११, अफजलखानाचे वर्णन (दिंडी) 


शिरीं केसांचा संघ दिसे काळा । रक्‍तवस्त्रे बेष्टिळीं मस्तकाला, 
मुखीं इमश्रळा * वाढ फार आढी|मुखाचीही स्पष्टता नप्ट झाली ४४(५०) 


(आर्या) 


उंच स्थूळ यवन तो आंगीं कवचावरी८ झगा घाठा, 

गेला त्या पटवेशमी, शात्रुवयाची जया त्वरा झाली | ४'५ ॥ (५५) 
रमश्रेते स्पर्शी कीं “ दुजय हा भूप आज सांपडला, 

जाळांत पारव्याच्या एकाकी” केसरी जसा पडटा ॥४६॥ 
ठेवून सैन्य मागे, तो अफझल्खान त्या रित्रे गेढी, 

भासे दाशि-गाडरंचा संगम रोका, असव्य हे नाहीं ॥०७॥ (५५) 


१ ज्यास देवीकडून वर मिळाला आहे असा. २ ठेंगणा. ३ जत्रु - गळघा- 
वासून खांद्यांपयंत गेठलीं दोन हाई, हसळी. ४ अंग ऱ्स देह; सांग > मूतिमंत. 
५ मदन. ६ जोडा, वहाण इत्यादि. ७३ इमशु स दाढीचे केश. एकंदर अथ, 
तोंडावरीळ जंगळ फार वाढल्याने तोंडही नीट दिसत नव्हते. ८ खानाच्या 
अंगांत कवच नसल्यानें हे वर्णन सदोष वाटते. ९ सावज सहज सांपडणार या 
आनंदानें खानसाहेब आपली दाढी कुरवाळीत दोते. १० एकटा. 


चमत्कार २--शिवाजी-अफजलखान-युद्ध २५ 


१२. हिवाजीविषयी जनप्नाथंना ( शार्दुटविक्रीडित ) 


“* आम्ही आचरला प्रमी, सुकृत जे तणं नपा रक्षण 
तंते * त॑ निज भक्‍तपालक ' असे बा, वर्णिती शाहणे ' ॥ (५६) 
पातित्रन्य जरी असेळ अमचें, रक्षी प्रभो, मप हा 

एस तें नर-योथिता विनविती देवास भावें पहा ॥४९८॥ (५८) 


१३. अफजल-शिवाजी-भेट (आर्या ) 
सेंगमवेळीं धरिला म्टेच्छानें तो शिवाजि वाहूंत, 
दाबून मारण्याठा इच्छी ही दुष्टता न राटूंत* ॥४९॥ (५९.) 
( भजंगप्रयात ) 

रिखाहीन त्यातें जरी अल्प मानी, 

नरी तो तया हार जाइ न मानी | 

नग्वाने नृपें फोडितां म्टेच्छ* कुक्षी, 

यडे तो, तदा शभ्र होऊन अक्षी ॥५०॥ (५९) 

( शिखरिणी ) 

जिवाजीने* डास्त्रे यवन-रिर तेव्हां उडविटे, 

सहप * दोघेही नुपगिरिवरी शीप्र चढे । 

तिथे संकेताचा ध्वनि करविला हिंदूपतना 

नित्रे तो ऐकोनी पवन-गतिनें रात्रहनना ॥'५१॥ (६०) 


*» 


टन “३ सर 


* येथे राह ह्या दष्टपणाविषयीं प्रसिद्ध असलेल्या उपमानाहन खानाची 
दृष्टता घोर सांगिवळी आहे. यामळे येथ व्यतिरेक अलंकार साधला आहे. १ 
नषे बेधी फोडिवां म्टच्छ पडे इ. अन्वय. २ जिऊ महाला, शिवाजो सेनिक 
त्यांन. ३ सर्प > हर्षाने. हाच अर्थ व्यक्त किरण्यास येथील ततोयेची गरज 
नाही, अर्थात्‌ ही चक होय 


२९६ श्रीशिवकाव्य 


कमझत्कार ३ 


१. शिवाजी-सन्य-वणन ( रिखरिणी) 
शिवाजीचे योद्धे सकळ तुरगारूढ असती, 
करींचीं शास्त्रे ती दिनकर -करांहीं चमकती । 
गजेंद्रांच्या माथां, कितिक सुरशरी, वीर वसठे, 
रणातें जातांना पश्चिक -नयना भब्य* दिसले ॥१।॥| (१) 
(आर्या) 
पद्चर पुढें निघाळे नाना रास्त्रां धरूनिय़ां *स्वकरीं, 
आंगीं घाटुनि कवचे निज रात्रुचयास” जिंकित समरी ॥२॥ (२). 
२. अफजठ-सन्य-स्थिति ( शिखरिणी) 
$ मराठ्यांच्या भूर्पे स्वपति अफझल्खान वविला, ' 
: असा जेव्हां कणीं असुखकर वृत्तांत पडला | 
तदां त्या म्ठेच्छांची मुग्वकमळलशोभा उतरटी, 
करींचीं रास्त्रें ही त्सर्सदह्ित” भूमीस गळटीं ॥३॥ (३) 
३. खानसन्य नि शिवसन्य यांमधील युद्ध ( ब्रखर ) 


: युद्रावांचूनि आतां हितकर दुसरा यत्न कांहीं असेना, ' 
ऐसें आणूनि चित्तीं तदितर* यवनी सिद्ध केटी स्वसना । 


१ सूयंकिरणांमुळें. २ वाटसरू. ३ संस्कृत अथं ' सुखकारक '; मराठी अथ 
* डोळदार. ' ४चय > समुदाय. *हे स्व--पद येथें अधिक पडले आहे. ५ त्सरु 
दास्त्राची मूठ. याचे रूपांतर थरू. हा शब्द कोंकणांत कातकरी लोकांच्या तोंडीं 
ऐकूं येतो. हा वेदिक दाब्दाचा रानटी लोकांतील प्रचार मननीय आहे 
६ वर पद्यांत ज्या यवनांचीं शस्त्रे गळाल्याचा उल्लेख आहे त्यांहून दुसरे. 


चमत्कार २--शिवाजी-अफझलखान-युद्ध २9 


हस्त्यरवारूढ कांहीं, कितिक यवन तैं स्यंदना -रूढ झाले, 
हातीं घेऊन दास्त्रें रिव-नप-चमुशी युद्ध-दानाम* आढे ४ (४). 
( शादुलबिक्रीडित ) 
घेळटीने नभ कोंढळे द्वि-घटिका, व्यापून गेल्या दिशा, 
भासे दुर्दिनसा *, मरी-चि* असली आढी जनांतें दद्या | 
ठे वःरचि हिंदु-बीर यवनाद्रीतें तया संगरी, 
योद्धा हिंदू-नपाळ वःरबर* तो होता गिरीच्या वरी ॥'५॥ (५) 
( द्रुतविटंवित ) 
अ-सितची* द्विप, शुभ्र तुरंगम, 
चमकती बदु खडूग विजेसम | 
सुचपळा”-जळदा 5वत पुष्कर 
समरभ दिसली तरि संदर ॥६॥ (६) 
समरभमि तदां गजवाजिनी, 
गगनतुल्य गम जनलोचनीं । 
पदरजे नभ भासत धटिसे* 
स्थिति परस्पर ' ही क्षण होतस ॥७॥ (७) 


१ स्यंदन > रथ, गाड. २ य॒द्ध देण्यास. कवीची मराठीतील 'दान' ही 
दब्द-योजना लक्षणीय आहे. ३२ दुदिन > असा दिवस कीं, ज्यांत आकार 
अभाच्छादित असून थोडथोडा पाऊस पडतो. ४ मरी > जरिमरी, पटकी. 
५ इंदर, ६ सित पांढरा. 3 चपला > वीज; जलद मेघ. ८ समरभूमीवर 
वाडे हत्ती, पांढरे घोडे, व चमकणाऱ्या तलवारी असल्याचे वणिलें आहे; व 
म्हणून तीस मेघ व विजा यांनीं यकत अशा आकादाची उपमा दिली आहे- 
हो नीटशी जमत नाहीं. कारण हत्ती मेघांच्या तोडीचे आणि तळवारी 
एिजाच्या तोडीच्या मानल्या तरी, पांढरे घोडे यांस आकालांतीळ कोणत्या 
घटकाची उपमा देणार? *दघलिसें या ठिकाणी भमि-सम असा मळ पाठ 
अस काय ? विद्यमान पाठानें अर्थ नीटसा लागत नाहीं हा दाब्द 
यथ ' परस्परासारखी ' अशा अर्था पोजिटला दिसतो. 


ऱ्र्ट श्रोदिवकाव्य 


( स्रग्धरा ) 


पाहे जेव्हां अरीची पति-रहित अश्शी नित्रेटा दीन सेना 
तेव्हां श्रीमच्छिवाच्या तिजसह लढणे योग्य चित्तीं गमेना । 
गेटा नाहीं स्वतां तो यवनचमुवरी शास्त्रवेत्ता' रणाला, 
सल्डोक स्वीय धर्मी निरत नच कदां सोडिती सऱ्पथाला ॥८॥ (८) 
( शा्दूलविक्रीडित ) 
वाद्ये वाजविती अनेक परिचीं तै म्ठेच्छ नाना रितीं, 
जे ल्याठे कवचे, रथांत बसठे होते विचित्राकृती२ । 
आरंभीं दरपंक्रित सोडिति, न कीं माहीत मूर्खाप्रति, 
येतो दुर्जय त्यां रणीं प्रथम जे युद्धास आरंमिती ।॥९॥ (९) 
होती मेघरवासमान रख तबंत्रत्रजीं _* संगरी, 
भामे आयस *-गोट-पंकित सकलां ' ही प्राणहर्व्री गरी ' | 
बायनें जशि कर्दळी-तति, तशी झाली शिवाजी-चम्‌ 
ते योद्वे वदती शिवा" * तुजविण कोणास आतांनमं £?' १० (१०) 


हृदचे व्वजिनीदा टावर लटण्या कांहीं चम ठेविती 
भरवारूड तदां जवे* अरि-वळीं सवा दिशीं शीरती । 
व्योमी अश्‍वखरोद्गता रणधुळी धूम्रासव ) ऊठली, र 
योधांना न दिसे रणीं स्व परी, क्षोणी” तमे दाटळी ११ (११,१२) 
श्‌ शब्द चमवर न जाण्याचे कारण सांगत असल्यान यथ कार्व्या त्ग्ग 
अडंकार साधला आहे. २ ठे विशेषण योद्धघांचे किवा रथांचेंद्दी घेतां येईल. 
३ तत-ने यथ म्टच्छ घ्यावे. व्रज र समदाय. ४ अयस नलाखड. आपस >< 
लोखंडाचा. ५ दांकरास. ९ जव वंग. ७ बम धर. यथ घर विवक्षित 
असल्यानें धमा असेंच रूप इष्ट होते. घर शब्दही धे या विशेषणावरूनच 
शरमादान साधण्यात आला आहे ८ पथ्वबा 


चमत्कार ३--शिवाजी-अफजलखान-युद्ध र्र्‌ 


(बसंतनिळका ) 
सिहं जसें रगडिजे गजराज-गंदा, 
तैसेंच हिंदू करिती यवनांस दंडा । 
कोणीहि मुक्ति-करसा यवनां दिसेना, 
दुःखाणवीं तर्यि पडे यवनदा-सना ॥१२॥ (१३) 
हत्तीवरी यवन सैन्यप बेसुनीयां, 
आठा संबाण धनुतें करिं घेउनीयां । 
सोडावय़ा सकल यंत्र-समृह देई 
योधां निदेश, तर्वि युद्ध सुघोर होई ॥१३॥ (१४) 
( खग्धरा ) 
बंदूका खड्ग भाळे असिरे परशु, तशीं तीक्ष्ण निस्त्रिश २--शस्त्रे, 
भानूच्या ररिंमनीं तैं चमकति समरीं दौप्तिमंतें सदस्त्रें । 
हिंदूंचे सर्वे योद्रे सव निज करीं घेउनी आयुधे ते, 
त्यां म्टेच्छां ववेरांतें यमसम समरी जाहले दुःख देते ॥१४॥ (१५) 
( वसंततिटका ) 
ते म्टेच्छ बबर तस राक-पारसीक, 
कित्येक हूण असती सशिखी ४ विशीख* | 
भ्रांतिप्ट' दृष्टि मधूपान*-वशे जयांच्या, 
ते युद्ध घोर करिती चमुश्टी शिवाच्या ॥१'५॥॥ (१६) 


१ आज्ञा, टक्म. २ तरवार. ३ दीड हात लांबीची तरवार. ४ छिखा 
(दंडी) -- इन्‌ - शिखिनू-ची प्रथमा, भिखी > शेंडीवाला. हाच अयं येथे 
विदवनित असत्यानें मागील स निरथंक पडला आहे. ५ विर नाहीं 4 शिखा 
म्य्शोडी. एकंदर अर्थ दिखानष्ट, यवन. ६ (मधु म्हणजे मद्य; ते प्याल्याने 


ज्यांचे डोडे) तारवटलेले (होते). 


-३० श्रीशिवकाव्य 


ग्व-स्वरस्तिका ' प्रन्वर भानु नभांत आला, 
युद्धप्रसंग रणि तोंवरि घोर झाटा । 
रक्‍तें सुपोचर तर्यि फुल्ड पलाश झाले, 
-भीरूस भीति, सुग्व वीर-जनीं उदेढेर ॥१६॥ (१७) 
गिच्छेदितां स्वरिपुनें उजऱ्या कराते, 
वार्मे करें असि-युता रिपुच्या करातें । 
छेदीत एक, न करद्वय अन्य वीरा, 
तो सर्पसाच डसळा रिपुच्या रारीरा ॥१७॥ (१८) 
ज्याचे उरीं रुतविळा दार शात्रनें तो, 
पाटूनियां अवर? चावुनि घे रणीं तो । 
छेदून शीध्र असिनें निज दात्रु-शीर्पा, 
रंगीं तयासह मरे पुरठीच इर्पाः ॥१८॥ (१९, 
( झार्दुळविक्रीडित ) 
होतां मस्तक भिनन* खड्ग-पतनें" एका भटाचे रणीं, 
मानी* तो ' रवि-डोक? साथ्य मजळा झाळा जयापासुनी | 


१ ख >< आकाश. स्वस्तिक > उच्चतम ब्रदर (सूर्य डोकयावर आला हा 
अर्थ). २ भित्र्यास भग आणि वीरास सुख उत्पन्न झाले. ३ खालचा ओंठ 
चावणे हें त्वेषारचे चिन्ह आहे. ४ ज्याने आपल्या छातींत बाण धुसविला - 
त्यासही मरतांमरतां मारून प्रस्तुत वीरांनी आपली तीव्र सुडाची इच्छा सफल 
करून घेतली. ५ पतन > प्रहार. ६ मानी र उदारात्मा असल्याने परोपक्रार 
"फेडण्यास सिद्ध होता. 3 युद्धामध्ये समोरून प्रहार झाल्यातें मेळेला वीर 
-सूर्यमंडळ भेदून पलीकडे जातो अज्ञी कल्पना आहे. या अर्थाचें पद्य 

द्वाविमो पुरुपो ळोके सूयमण्डळलभे दिनी । 
परिदक्रादयोगयुक्‍्तरच शूरइचाभिमुखोहन: ॥ 

अर्थ--दे दोत पुरुष सूर्यमण्डलांतून पलीकडे वर जातात,--समाबिस्थ 
ऱसंन्यासी आणि समोरून झालिल्या प्रहाराने मेलेला वीर. * चिरळेठे, तुटठेळे 
नव्हे. म्हणजेच प्रत्युपकाराचा विचार संभवेल. 


चमत्कार ३-- शिवाजी-अफजलखान-युद्ध ३१ 


जातां सोडुनि त्यास, दोष घडतो ' येतां असे अंतरी, 
न तोडनि दारे त्वरे अरिद्रिरा देह त्यजी संगरीं ॥१९॥॥ (२०) 
( वसैततिटका ) 
छेदूनि हस्तिकर त्यावरल्या महाता, 
भमीवरी त्वरित पाडित एक जेता | 
माहात तो मग गजासहद जीव सोडी, 
* अल्ला ' असें बदुनियां यमडोक जोडी ॥२०॥ (२१) 
दोघे रणीं कृत परस्परदास्त्रपाते, 
होऊन मूठित यदां त्यजिती असूंतें । 
पावून दिव्य तनुतें बसुनी विमानी, 
स्वर्गास जाति तर्यि होउनि मित्र मानी |॥२१॥ (२२ 
पाटन ग्वड्‌गबर एक उरा, रिपूनं, 
जो मारिला कठिण, सायक दुर्मतीनें । 
रोणें तयास झणि आपण खड्ग मारी, 
वेला तिहीं उभयतीं द्वि सखा तमारा ॥२२॥ (२३) 
दवेताश्‍वरूदद्दि*े परस्पर कुंतवारी* 
लागन कंत पडे समरीं शरीरी * । 
टाकून ते निज तन्‌सह रोप सारा, 
स्वर्ोक साथ्य करिती त्यजुनी पसारा ॥२३॥ (२४) 


१ लोखंडी बाण. २ तमस्‌ अंधार, -- अरि > शत्रु, > तमोरि, सूर्य. 
तुमारी हें रूप अपभ्रष्ट आहे. हे दोन्ही वीर सूर्यमण्डलांत कां शिरले एवदर्थ 
मार्गी पद्य १९ वरील 3 टीव पहा. ३ इवेत रपांढरा. रंग (मलाधिक) पांढरा 
ब] ? इवेवारव-च स्थानीं ' जे अश्‍व ' असा पाठ बरा. ४ कृत >: भाला. 
पब्दाचा अर्थ भाठेकरी. ५ ते इरीरीं कृत लागन पडळे इ० अन्वय. 
६ इहेडोकांतीळ स्त्रो, विल इ० प्रिय वस्तु 


१२ श्रीशिवकाव्य 


( दयार्दूलविक्रीडित) 
रक्‍ते सिंचिठि जॅ तिथे समरभ तेव्हां कशी वाटली ? 
सायंकाळि जणं तमारि-किरणीं मेव-प्रभा दाटली । 
झाली धृटिह्दि शांत तेथिट; तिठा पंकत्व ये तक्षणी 
त्यामध्ये ह॒यवीर लोळति अहा ! जे व्यंग झाले रणीं २७ (२५, २६) 
गध्रांचे समदाय आणि फिरती मांसाराना कावळे 
रक्‍तनदी रणीं म्हणुनियां थारा न त्यांना मिळे । 
म्लेच्छाचें अपकौर्ति-मंडळ गमे, मेळे यदां म्ठेच्छ ते, 
तै हिंदूजवळी अशाच दुसर्‍या स्थानास तें याचितें) ॥ २५॥ (२७) 
(वसंततिलका ) 
ते हिंदू नग्न“-करबाल धरून हातीं 
तदूभीत ते सवन-सेन्य रणीं चिरीती । 
द्रोणात्मभू* स्वसस्ख*-चित्त सुखी कराया, 
कीं दोप फाल्गुन >-चमू सजटा चिगय़ा ॥२६॥ (२८) 
(खरग्धरा ) 
प्रेतांचा संब वाटे अचटचि< नयना, त्यांतुनी जी निवाली 
शुंडा ह्या मीन जीचे, रुविरहदि जलसे, केरा जेवाठ*, झालीं । 


युडभूमि रक्‍तानें दिपल्यामुळे सायंकाळच्या आरक्त सूर्यकिरणांनी 
व्यापिळल्या काळ्या ढगाप्रमा्णे दिसत होती. प. ३१ टीप २ पहा. २ 
विगवं अंगं येषां ते, ज्यांचा एवादा अवयव तुटला आहे असे. ३ अपकीतींचा 
रंग कवि काळा कल्पितात; तेव्हां प्रस्तुत पद्यांत यद्धांत जमठेल्या गिधाड 
कावळ इ० काळया पक्ष्यांवर अपेद्याचे रुपक केलें आहे. अपेशाचा आघार 
असळळ यजन मृत होऊन रक्ताच्या नदीत वाहत. गेल्यामळे निराधार 
बनढळ ते अपयश कावळ्यांच्या रूपाने जणं हिदुवीरांजवळ एखाद दुसरें 
आधारस्थान ( एखादे यवत संन्यच ) जणूं मागत होते. ४ कोशविरहित 
खड्ग; म्यान-रहित तरवार. ५ अश्‍वत्यामा. ६ दुर्योबन. ७ अजंनर्यन्य. 
८ अच सस पर्वत. ९ दोवाळ 


चमत्कार ३--शिवाजो-अफंजलखान-युद्ध 3: $ 


चौरांच्या मस्तकींची सुविमळ वसने भांसतीं फेस टोकां । 
हस्तींचा संघ ह्याची गमति तर्वि रिला, लागती एकमेकां '॥।२७॥(२०) 
वकतत्रांच्या भोवती जे कुरळचि असती कटा दारां जनांचे 
न्यांनीं जीं यक्‍त वक्‍्त्रे कमड-ततिच र ती बीचि* संघांत नाचे । 
दाटींच्या पृष्टिश तेवें कमठचि* गमती, हस्त ते सर्प जीत, 
वाटुं लागे अशी तैं अतितर-भयदा निम्नगा( संगरांत ॥२८॥ (३०) 


(साको) 


पळतां निजचमु जमाठ-नामा? यवनानें आवरे, 
हृयाख्द तै सह्दश्न योद्धे सर्वे घेतठे खासे ॥ २९. ॥ (३१) 
( भुजंगप्रयात ) 
अशा रोप वौरांस घेऊनि संगी, 
त्वरे म्टेच्छ तो येउनी युद्वरंगी< । 
जशा वर्षती पर्वती मेघ धारा, 
तसे तो तदा बाण सोडी सरारा ॥१२०॥ (३२२, ३३) 
कच*-ज्याप्त तीं रक्‍त वकत्रे . जयांची 
करीं नग्न रस्त्रंहि खड्गादि साची १” | 
तुरंगी  ' सुरापी* २ अशा म्टेच्छ-योधीं 
शिवाच्या चमतें दिली भीति यद्धीं ॥२१॥ (३४) 


९ या यड्धांत वाहणार्‍या रक्‍ताचा पाट, प्रेतांचा ढीग, हत्तींच्या तोड- 
नेत्या सांडा, रक्‍त, केस, डोक्यावरील पागोटीं, आणि मेलेले हत्ती यांवर 
श्रमाने प्रील वस्तूच रूपक केलें आहे,--नदी, पर्वत, मासे, पाणी, शेवाळ 
फस, खडक. २ तति > समदाय. ३ दोचि स लाट. ४ पष्ठ > पाठ. येथें 
मराठीतील पाठ-च्या लिंगानसार पघ्कि असे खूप कवीने कल्पिळे आहे. 
५ बमठ :- कासव. ६ नदो. ७३ जमाल या नांवाचा. ८ रणभमोवर. 
९ बच>केस. १० साचे > खरोखर, येथे अथं पाजळलेली. ११ घोडस्वार. 
१२ सुराव््मव. शब्दांचा अर्थ दारू पिणारा 

३ शिव 


84 श्रोशिवकाव्य 


(साकी) 


मथनामा' जो शिवसेनापति हयारूढ तो झाला 
दिनावसानीं निजयोधांसह यवन-चमवरि गेठा ॥३२॥ (३५) 


(दिंडी) 


दोन घटिका जाहलें यद्ध घोर 

स्वर्ग ठोका पावले बहुत वीर । 

तीक्ष्ण दास्त्रे ताडुनी एकमेकां, 

प्राण घेती त्यां नसे भीति शंका ॥३३॥ (३६) 


( उपजाति ) 


रणीं क्रमेठा, | गज आणि वाजी, 

तै पावठे मृत्यु, तसेच गाजी । 
आच्छादिली रंग-रसा* शिरांदी, 

आरक्त ऐसा रुविरौध वाही ।३४॥ (३७) 


र शार्दळवि दुलविक्रीडित अ 


हिंदूंनी स्वकरीं स्वरात्र निकरीं जे मर्दिळे संगरी 
तैं हिंदूंस वरी सुकीर्ति नवरी, सनप्र झाठे अरी | 


१ नथ्‌ हें शिवाजीच्या सेनापतीचें नांव आहे. मुळांत हें नांव नाहीं. नश 
हें नेताजी ह्या नांवार्चे रूपांतर दिसतें. मुळांत ४५ व्या इलोकावरील 
टीपेंत कवि पुरुषोत्तम यानें ह्याचा निदेश केला आहे. २ क्रमेलक स उंट 
येथील आ-कारान्न रूप चमत्कारिक दिसतें. याचा प्रयोग मराठींत आढळत 
नाटीं. ३ रंग र रंगभूमि, रसा << जागा. युद्धास एक प्रकारचें नाटक कल्पिले 
आहे. सहजच रणभूमि दी रंगभूमि ठरते 


चमत्कार ३--शिवाजी-अफजलखान-यद्ध ३५ 


कोणी भीति धरी, पटायन करी कोणी गिरी -कंदरी, 
कोणी दीन-परी नमस्कृति करी दांतीं तणाते' घरी ॥ ३५ (३८) 


(वसंततिठका ) 


छेदूनियां करि-करास* रणीं, गजाला 

पाइन, हिंदु करिती जखमी जमाला* । 

त्यागून देह समरांत जमाळ* मेटा, 

अंतीं तयास सुरटोक तदां मिळाला ॥३६॥ (३९) 


(इंद्रवः्रा ) 


रात्री पळाळ हत-शेप वौर, 

त्यागून शास्त्रे समरी अर्धीर । 

देखून धांबे मग केसरीसा*, 

चित्तीं गमे ही उपमा बरीशी 1३७॥ (४०) 
वल्ली पळे अवदुट-पुत्र रानी, 

बांधूनि वस्त्रे स्वपदां करांनी? । 

जाऊने राहे घन वक्ष जेथे, 

गादांधकारांत सुभीत-चित्त ॥३८॥ (४१) 


१ गिरि> डोंगर. कंदर गुहा. या समासांतील गिरि-चें दीर्घान्तत्व 
सदोष आहे. २ तृण >< गवत. पाळीव पक्षु धन्याचा सववस्वी बंदा असतो. हा 
पशु गवत (तृण) खातो. यामुळें * दांती तृण धरणें ' म्हणजे आपली 
अत्यंत लाचारी, परावलबित्व व्यवत करणें असा अर्थ होतो. ३ कर > सोंड. 
४ जमाटखान; अफजलसेन्यपति. ५ सिहास (पाहून). ६ हें अफजलखाना- 
च्या मुटाचें टोपण नांद आहे. ७ आपल्या हातांनी पायास वस्त्रे बांघन (अर्दात्‌ 
पादताणाच काम भागवदिण्यासाटी). 


३६ श्रोशिवकाव्य 
४. युद्धांत अवध्य कोण ! ( वसंततिळका ) 


युद्धांत त्या भिपज' भिक्षुक आणि सूद, 
स्त्रीसंव याचक तसे असिहीन* योत्र | 

नापीत* दीन जल्वाहक* चर्मकार, 

यांतें रणीं न वविती वुध हिंदुवीर ॥२९॥ (४२) 


५. युद्धपरिणाम ( शादूलविक्रीडित ) 


योद्वे जे पडळे कितीक समरीं ठागूनि मर्मां शर , 
ते वांचे वदती “ शिवा, पुर-हरा, तारी अम्हां सत्वर ' । 
“ हे ताता, तनया, प्रिये, कवण हो रक्षी तुम्हांतें अतां '? 
ऐसें अज्ञ वदे. स्मद्यान-समता पावे धरा तरवतां |] ४० ॥ (४३) 


( पंचचामर ) 


खढीन-? हीन वाजि आगि हत्ति हस्तिपाबिना, 

यथेच्छ धांबती तयां करीति दिंदु बंत्रना । (४४) 
सुदुंदुमीस* वाजवीत तो नथू चमूपती, 

चढे सु-राजपर्वती *, जयास वंदि** बर्गिती ॥४१॥ (४१५: 


१ भिपज्‌ऱ्व्वेद्य. २ हे भिक्षुक आणि चरण २-मधील याचक हे यवनां- 
कडील असल्यामुळें त्यांचा अथं क्रमानें मुल्ला व फहोर असा करावा. ३ बवर्जी. 
४ असि < तरवार. या दाब्दानें येथें निःशस्त्र असा अथ घ्यावा. ५ स्नापयितृ 
(अंगास वैळादि लावून स्नान घालणारा)-ची प्रयमा स्नापयिता. या रूपा 
वरून मराठीने स्नापिता, स्नापित, व नंतर नापित (नंतर न्हावी) असे रूप 
केलेले दिसतें. ६ पाली. 3 खडीन र लगाम. ८ दुंदूमि ( अनुकरणवाचक्र 
शब्द) चू नगारा. येथील सु हें विशेषण केवळ अक्षरपूर्तीसाठी घेतळेळे दिसते. 
९ राजपरवंत >: राजगड. १० बंदिन्‌ चस भाट. 


चमत्कार ३--शिवाजी-अफजलखान-युद्ध ३७ 


६. संन्यास शिवाजीकूत देकार (साकी) 
रिपु-जयिनी" त्या निज सेनेटा आटिंगन दे राया, 
भपणभारें मधुर भाषणें सजळा सुखी वराया ॥४२॥ (४६) 
विप्रांनाही बरिपुळ दक्षिणा दिधली शिवरायानें, 
नथुनामा जो निज सेनापति तोप्विळा तो मानें ॥४२॥ 
गज, क्रमेडा, तसेच वाजी सांपडळे यवनांचे, 
रत्न-भूपणें बहुत लाभटीं, अगणित धनही साचें ॥४४॥ 
शिवरायाळा समर्विठें ते संवरेहि सैन्य-पतानें, 
उभा राढिला करां जोडुनी सन्मुख* तो सन्मानें | ॥४५॥ (४८) 
शिवे तेथवां स्वीकार्रूने तें दिधळें पुनरपि त्यातें, 
५ बाटाबें हें सवेदि योबां' कळें ह्या आजेतें ॥४६॥ (४९) 
७. भवानीची आज्ञा व तिचे पाढळन (उपजाति) 
५ प्रजेस पाडा करितीठ त्यांचा, 
मी आजपासूनचि नाश साचा । 
आरंभ केला करण्या?, शिवेची, 
आज्ञाह्ि आहे मजला अशीचची ॥४७॥ (५०) 
( इंदवः्रा ) 
या” पाहिजे सत्यचि वौरतोष, 
द्यावे तुवां यास्तव स्व त्यांस ' 
ऐकून आज्ञा नथ॒ सैन्यपाने, 
योऱां दिलें वांटुनि रुन-सोनें ॥४८॥ (५१) 
१ जयिनी > जिकणारी. २ यांतील सन्‌ हा अवयव सम्‌ याचें प्रामादिक 
*पातर आहे. मूळ रूपे संमख आणि संमान हींच खरी होत. ३ करण्या 
करादयास. ४ भवानी देवीची. ५ प्रजापोडक यांचा उच्छेद करणें या कृत्यास. 


14 श्रोशिवकाव्य 


८. प्रतापगडावर देवीची स्थापना (वसंततिठका ) 


तो श्रेष्ठ भक्‍त गिरिजाप्रतिमा' करूनी, 

स्थापी प्रताप-शिखरी र सुखदा 'भवानी' । 
पूजीतसे प्रतिदिनीं शिव तो तियेतें, 

तीही करी सफल भूप-मनोरथातें ॥ ४९ ॥ (५२) 


९, अल्ली अदिलशहाचा शोक 
चाराननें_ परिशिठें रण-बत्त कानें 
सेनेरा-मःयद्दि तसा यत्रनाधिपानें । 
वःरें जसें शिखर होय महीधराचें* 
-झाळें तसें हृदय, मिनन तदा तयाचें ॥५०॥ (५३) 
: वहळी पळूनि समरांतुनि येथ आठा, 
त्याचा पितादि समरी रिपुनीं वंबीला ' | 
हं सांगतां यवनभप वबधस राती 
पर्यकही त्यजञनि घे कच तोडनी ती” ॥'५१॥ (५४) 
दुःखाशवीं पति पडे, वदली तदा ते, 
५ केसा करीळ जन रक्षण? रात्र येथें । 
येतां, घडे न बे. शिव जो जगाते 
झाळा खरा आरोब तो. यवनां अम्दहांते ' ॥'५२॥| (५'५) 


न्न ३ डी 


१ पार्वतीची मूति, भवानी नांवाची. २ शिखरिन्‌ म पर्वत. दाब्दार्य- 
प्रतापगडावर असा आहे. ३ चारऱर्‍ हेर. आतन र्‍स तोंड, झब्दार्थ-हेरांच्या 
कोंडून. ४ पवंतार्चे. ४ अल्ली अदिठशादहाची बायकी. 


चमत्कार ४-- शिदाजी ३९ 


कमत्फार ४ 


आनत--७९७--- 


१. शिवाजी-राज्यरक्षणयोजना (इंद्रवज्रा ) 


केव्हांहि राजा जरि तुष्ट झाला, 

जाते त्यजूनी कमला तयाला | 
जिंकावया यास्तव देश जातां, 
राज्यावनाची २ मग थोर चिंता ॥१॥ (१) 
हें सत्यसें* तत्त्व यदा मनीं ये, 

केला तदा निश्‍चय हिंदुराये । 
सद्याद्रिसानूवरि * दुर्ग बांधू, ' 

बोठे असें तो शिवराज-साधू* ॥२॥ (२) 
बोडून ऐसें सुगणकराशी, 

तो भूप ये दुर्गतटप्रदेशीं । 

खाणून पाषाण, धनादि तेथे, 

सामप्रि दे शिल्पि-जना तदा ते* ॥३॥ (३) 
जें चार संबःसर* पूण झाले, 

ते तीनशे साठ सु दुर्ग वेळे । 
पापाण-चूर्गादि€ सामप्रि लागे, 

ती दुर्गमूटीं खणितांच लागे* ॥४॥ (४) 


क 


१ लद्षमी. २ राज्याच्या अवनाची > रक्षणाची. ३ हें तत्त्व सत्य अस- 
ठेले. ४ सानु - शिखर. ५ राज्यस्थापना हें कार्य साधू पाहणारा. ६ ती, 
म्हणजे दांघदामास इष्ट असलेली. ७ वर्षे. ८ चूर्ण र चुना. ९ सांपडली. 


० “ _ श्रीशिवकाव्य , 


तोफा, तसे आयसगोठ त्यांचे, 
धान्ये, धने, संघ तसे तणाचे । 
काष्ठादि साहित्य समस्त ऐसें, 
तै ठेविळें अब्द ' दहा पुरसें ॥५॥ (५) 
युद्रांगणीं ख्यात कुढीन योध, 
जे सर्बदां दात्रुववास सिद्ध । 
देऊनियां द्रज्य शिव तयांतें, 
त्या सर्वे दुर्गीवरे ठेविळे ते ॥६॥ (६) 
२. शिवाजीमनोगत (चामर) 
दुर्ग, कोश, धान्य-रारि, शूर वाजि-सादि हौ, 
कार्यदक्ष मंत्रि आणि मोदि जिंकिता मही । 
: हं स्वराज्य जिंकिळें म्हणून सत्य' आज मीं ', 
होय मानिता असें, शिवाजि भूप तो शमी? ॥७॥ (७) 


३. जलदुगांची बांधणी व व्यवस्था 
: जे जलाऱायांत आज इात्रदुर्ग वर्तती, 
मत्प्रजेस तेथचे€ सुभीति शत्र दाविती । 
होय दंड त्यां कसा ! प्रजेस रक्ष मी कसा १ 
नीर"-दुर्ग बांधितां प्रसंग हा न ये असा ' ८ (८,९) 
एकदां शिवाजि तो विचार हा करूनिया, 
सागरासमीप जाय, होत पूजिता तया । 


१ वर्षे. २ सत्य जिकिलें स वस्तुतः जिकिले असेच म्हणावयाचे. ३ द्यांत 
मनाचा, थोड्याशा लाभानें हुरळून न जाणारा. ४ पाणकिल्ल्यांत असठेळे 
हअशी इत्यादि. ५ नीर र पाणी. दुर्गे स गड, किल्ला. 


चमत्कार ४-- शिवाजी सिधदुग बांधतो श्र 


तत्तटीं निशी निजे उपोपणा करूनिय़ां, 
स्वप्नि तै पुरूमवेप * सिंधू भेटला तया ॥९॥ (१०, ११) 


४. शिवाजी-समुद्रपुरुप-संवाद (शार्दूलविक्रीडित ) 


“ लोका 5नंदकरा नपा, मम गिरा तं ऐक, हो स्वस्थसा 
आहे शेळ जलारायी,-न इथनी जो दूर नाहीं असा । 
बांधी दुर्ग तयावरीच टघृसा, तोयासर* मी वारितो, 
साधी * एक दिनांत” हें कथुनियां झाला तदा गुप्त तो ॥ १०॥ 
(११, १२, १३) 
५. सिधुदुगंरचना (मंदाक्रांता ) 
त्या दुर्गाची प्रथम रचना एक संव"सरांत, 
शिल्प्यां-दातीं रुचिर* करवी भूवरी हिंदूनाथ । 
बोठे वाचा मग जलवितें “ दाखवी शेळ आतां”, 
तेव्हां झाला जटनिधि तया पर्वता दाखवीता ॥११॥ 
(१४, १५) 
(दिंडी) 
एक दिवसांतचि दुर्ग पूण केला, 
सागराने मग जलें वेष्टियेला । 
जनां वाटे तो अब्धि, सरा* ऐसा, 
दुर्ग शोभे त्यामधे कमळ तैसा ॥१२॥ (१७,१८) 
१ संस्कृतांत यांतील पू दोघंही चालतो. पण येथील दोघं रू हा केवळ 


इत्ताथंच कवीनें योजिला आहे. २ तोय > पाणी. ३ संपव. ४ सुंदर, उत्तम. 
५ सरस्‌ तळे. 


ड्र श्रोशिवकाव्य 
(ओंबी) 
। सरोवरांत* मी सागर ' । भगवदुकति ही साचार 
भगवनाभी कमठाधार । उपमा शोभे ती, येथे ॥१३॥ 
अंतभ'गीं नंतर देखा । सुंदर केटी यंत्र -भूमिका, 
शोभते जशी *पूर्ण राका । ऐशी प्रभा तियेची ॥१४॥ (१९) 
तैसेंच केळें जठ-यान* | दुर्गी ठेविठें स्वीय सैन्य, 
वदती ज्यास मालवण । प्रसिद्द दुर्गतोच हा ॥१५॥ (२०) 
र्चे क्षार जीवन* | यास्तव अना न लागे लवण, 
यथार्थ नाम मा-उवग? | त्या दुर्गाचें शोमतं ॥॥१६॥ 
अनन शिजबितां नको लवग । म्हणन नाम मा लवण, 
मा अज्यपांचा अथर हौन | असाच आहे संत्र ॥१७॥ (२०) 
तेवे स्थापून जबेकारी । आठा सप्तार€ किल्ल्यावरी, 
श्रौकृप्णेच्या दक्षिण तीरी | आहे प्रसिद्र दुर्ग हा || १८॥ (२१) 
राजधानी स्थापून तेथे, । सुखी केठे प्रजाजनांतें, 
कांहीं न्यून नसे कोगातें । श्री-जगंदवा-प्रसादे ॥१९॥ (२२) 


६. कडीला अपकौोती विययी चिता ( रिखरिणी) 
: कृती, द्वापारी, मी नटमुख' नुपां दृगति” दिली, 
युगीं माझ्या नाहीं कुमति डिवभूपास जडली | 


१ सरोवर > जलाशय. २ या मालवण किल्ल्यासपद्य १२ मध्ये कमळाची 
उपमा दिली आहे. ' सरसामस्मि सागरः' या गोतेतील भगवदुक्तीप्रमाणे 
मागर विष्ण ठरतो. अर्थात सागराच्या मध्यभागीं असळेला किल्ला विष्णूच्या 
नाभिस्यानी अथवा नाभिकमलाचे स्थानीं प्राप्त होतो. अशा रीतीने किल्ल्यास 
दिळेलो कमलाचो उपमा उपपन्न होते. ३ तोझा इत्यादि मारकयंत्र ठेवण्याचे 
स्थान. *सर्वया. ४ * राका पूर्णे निशाकरे' राका > पूर्णंचंद्राने युक्‍त पौणिमा. ५ 
* जाती एकवचरन' या वचनानमसार गळवर्ते अते अनेकवचन यव ग्राह्य आहे. ६ 
पाणी. ३ मा (नको) लवण (मोठ) ज्या किल्ल्यांत तो. ८ सातारा 
९ नळ इत्यादि; मख २ मख्य. १० कष्ट, हाळ 


चमत्कार ४--शिवाजी ४३ 


न झाली भपाची सु-मति' जरि दुमगे-गमनी 
तरी माजी होई उघड अपकीति त्रिमवनीं ' ॥२०॥ (२३) 
७, कलि-प्रेरित गागाभट्ट व शिवाजी (वसंततिटका ) 
ऐसा तदा कलियुगें करितां विचार, 
गागा -दिजे कधियठें शिवजीस सार । 
आशीवेचें रिव तुजे नपते, कराया 
मी सर्वदा झटतसें तुज सौख्य द्याया ॥२१॥ (२७४) 
(दिंडी) 
जरी * आचरसो क्षात्रधर्म नित्य, 
तरी क्षत्रिय झाटासि नपा सत्य । 
मोजि तेते वेदोश्त* टग्न तंतं 
ग्य आतां* तू झया अन्बयाते' ॥२२॥ (२५) 
इ -वाक्ये संतुष्ट भूप झाटा, 
तदा त्यानें नर-पान€ दिलें त्याठा । 
गृह्य नेडा, कटिकार्य पूण झालें, 
स्वीय चित्तीं कटिराज तदा घाले" ॥२३॥ (२६) 
८. शिदाजीचे मोंजीबंधन व लग्न (मंदाकांता ) 
भट्टे वेळे उपनयन *९, तैं बांधिली मेखटा 
शोनू टागे अजिन-' रवर तो, दंड हस्तांत साजे । 
१ विचारी मन. २ गागाभट्ट नांवाचा काशीकर विद्वान्‌ ब्राह्मण त्याने * 


न 


३ जरी-वरी ऱज्या अर्थी त्या अर्थी. तूं क्षत्रियाप्रमाणें वागत असल्यानें 
क्षत्रियच झाला आहेस. ४ वेदांत सांगितलेले मंत्र उच्चारून. ५ आतां म्हणजे 
तुश्‍्यापासून पुडे. ६ वंशांतील पुरुषांना. ७ गागाभट. ८ मनष्यांनीं वाहिली 
जाणारी पा रो. ९ तप्त झाळे. १० मंज, मोंजीबंधन. ११ जो कटदोरा- 
करगोटा. १२ अजिन > (हरिणाचें चामडं) 


शड श्रीशिवकाव्य 


मौंजी* त्यागी, मग* वधू वरी स्वीयवंशानुसारी, 
बोठूं लागे त्रिपदि -जप तो, ज्या प्रजा मान्य* सारी ॥२४॥ (२७) 


(उपजाति) 


स्वजाति"-धर्मी रत जो नपाळ, 

तदूबुद्धि केडी कलिनें गढूळ | 

ह्विजास योग्या त्रिपदी जपाया, 

तो सिद्ध झाला,-सुचवी" अपाया ॥२'५॥ (२८) 


९, शिवाजीचा दिल्ली जिकण्याचा विचार व गमन (खर्रा) 


गायत्रीच्या जपानें क्षितिगत धन तैं गप्त कांदीं दिसांनी 

झालें, हर्षे तयानें कुमति कळि, मनीं आपणा धन्य मानी-] 

ज्याची? श्री शक्रतुल्या, सुनय€-विदित जो, शत्रुजिच्छर,* मानी, 

जिकाया दिल्टि-पातें शिव नृपति मनीं सद्विचारास* आणी २६ 
(२९, २०) 


१ मंज-उपनयनांत गवताची कमरेला बांधावयाची दोरी. २ राज्याभिषक- 
समयीं पट्टराणी म्हणजे महिषी तिचा अधिकार, पुतळाबाई मुख्य राणी 
होस, प्राप्त व्हावा म्हणून तिच्याशीं फिरून विवाह समंत्रक शिवाजीनें केला 
असें अन्यत्न आहे. 3 तीन चरणांनीं यकत असळेला गायत्रीमंत्र. ४ मान 
देणारी. ५ शिवाजीनें स्वीकारिलेल्या क्षत्रिय जातीचीं क्तंव्यॅ. ६ स्वत:स 
अयोग्य असा गायत्रीचा जप करणें यानें ' पुढें नाश होणार ' असें सुचविळें 
कवीच्या मतें शिवाजीनें गायत्रो जपण्यांत अधम आचरिला. अर्थात्‌ शिवाजी- 
विषयीं त्याचें मन प्रतिकलच दिसतें. ७ पण २६ व्या पद्याच्या उत्तरार्वांत 
हें मत बाजस ठेवन, दिल्लीवर स्वारी करणें हा शिवाजीचा संकल्प 
तो योग्य मानोत आहे. ८ चांगल्या न्यायदानामुळे प्रसिद्ध, ९ दव्जित्‌ > 
दात्ूस जिकणारा. 


चमत्कार ४--श्निवाजी ४५९ 


(साको) 
निवूनियां तो सेनेसह मग रेवा- तोर्री पावे, 
वांडित-दा ती देख़नि वीरा वाटे स्नान करावें ॥२७॥ 
तेव्हां तेथे स्नान करूनी पितरां तर्पण केलें, 
_ भर्पे सैन्पा शात नोकांनीं परतीरातें नेळें ॥२८॥ (३१) 


१०. दिल्ली पातऱाहाचा दैववाद (वसंततिलका ) 
' ठंधूनि र सेन्यसह ये रिपु नमंदेतं ', 
हें वत्त होप बहु दुःखद दिल्डिपातें । 
बोठे * विरोध न हितावह, साम रे कोजे, 
प्रारन्थ-साह्य नसतां टढणें न साजे' ॥२९॥ (३२) 


११. शिवाजी व दिट्ंडीश्‍वर ह्यांचे युद्ध (कामदा) 
म्ठेच्छ भूप तो मुखता वरी, 
सत्य ना करी स्वीय वैखरी* | 
प्रेषिला रणा वाहिनी-पती”, 
त्यासबें दिटी बीर-संहती || ३० ॥ (३३) 
(वसंततिठका ) 

संटक्ष्य' जे सुरवरांसहि युद्ध साचें, 

सप्ताह होय रणि) घोर परस्पराचें । 

गेटी कृतांत<-भुवना यवनेश-सेना, 

सकोति हिंदु वरिती, वघुनी सिपृंना ॥३१॥ (३४) 


१ रेवा स नमंदा. २ अन्वय - रिपु सैन्यासह नमंदेतें लंघूनि ये. ३ संबि. 
४ वाणी, वचन. ५ संन्याचा नायक. ६ बघण्यासारखे. ७ रणीं युद्ध होय. 
येथे युद्ध-शब्द योजिडा असल्यामुळें तत्तुत्याथंक रण-चा अथं युद्ध भाम असा 
भ्राप्प होतो. ८ यमलोकाला. 


8.1 शीशिवकाव्य 


१२, दिल्लीकर पराभूत 


मेळी चमू सकलही यवन-प्रिया जी, 
तें तीन-चार उरले हत-शेष वाजी | 
ते घेउनी यवन-सैन्यप तो निघाढा, 
- दुष्कोर्तितें वरुनियां स्वपुरास आला ॥३२॥ (३५) 


पौरां, समस्त यवनां, बहु दुःख होय 

अन त्यजनि वदती जन 'ह्ाय हाय! 

दुःखामुळे त्यजिति ते रुचिरा पटास, 

वस्त्रें जनीं कवळिती नच झोंप त्यांस ॥३३॥ (३६) 
(मालिनी) 

पुनरपि यवनेशे साधुनी सद्विचार 

निज सचिव रणातें प्रेषिला रार-धीर । 

हय-सद्दित दिठे तै त्यासर्वे पारसीक 

अमित यवन), तेसे हृण* योद्रे अनेक ॥२४॥ (३७) 


कळा 2 


१ चांगला सल्ला (मंत्र्यांपासून) घेऊन. २ इराणांतील लोक... ३-८ 
मुसलमानांतील मूलस्थानदृष्टभा भंद ठर 


चमत्कार ५--शिवाजी - ७ 


चसत्फार ५ 


बनन-->-५५७०७--०--->-> 


१. शास्ताखानाची शिवाजीवर पाठदणी (शाट्नी) 
शास्ता' रेसें ज्या असें नाम सार्थ, 
दिल्टीपानें प्रेपिढें त्या रणाथ | 
सर्वातें जो वाटला कार्यसावू*, 
योद्धा युद्धा तो निरे घैयसिंधू ॥१॥ (१) 
होते मोठ ज्यामधे हस्ति कच्छ,* 
तैसे होते बीर हे ज्यांत मत्स्य? । 
अश्वांचा जो संघ हे नीर ज्यांत, 
संगे ऐशा सागरा" म्टेंच्छ* घेत ॥२॥ (१) 
अदवारूदा कुंजरारूद बौरा*, 
उष्ट्रार्दा खड्गयुकता गभीरा । 
संगें ६३ दक्ष ज* युद्धशास्त्री, 
धन्वी त्याने घेतटे तीदणरास्त्री ॥३॥ (३) 

(आर्या) 
मानवजीवऱ्नी ज्या तोफा वित्येक भज्य” राब्दकरा, 
सचुंत<-वड्ग तेव्हां शोभ(बेती सवयेव वीरकरां ॥।४॥| (२. 


१ अंमडठ करणारा, हकमत चालवणारा. २ कार्य साधणारा. ३ मास. 
» कासव. ४ या ठिकाणीं सेना असे पद सागरापूर्वी अघ्याहूत घ्यावे. 
५ हा इब्द येथें ब पुढेही सानुस्वार लिहिला आहे; पण संस्कृतदृष्ट्या 
न्याव अनुस्वार नाहीं. ६ ' जे' हा शब्द सांगतो बीर अनेक होते. अर्थात 
यामुळे 'बीरां' अने अनुस्वारान्त पद येथे पाहिजे. ७ मोठ्या, अजस्र. येथ 
नक्षणीय हे को, भव्य-ला संस्दृतांत हा अथं नाहीं. ८ भाठे, तरवारी, 


शद श्रोशिवकाव्य 
: (उपजाति) 
अपार घेऊनि सुवीर जेठी । सुवण -मुद्रा तयि तीन कोटी, 
दिशा तसा भानुद्धि लोपवूनी । शास्ता निघाला स्वचमूरजांनी ॥)'५॥॥(४) 
(इंद्रवः्रा ) न 
“येई न हो शत्रववाविना मी' 
ऐशा प्रतिज्ञेस करून नामी * | 
सेनेश तो राहुचि साच मानूं, 
ग्रासावया जाय शिवाजी भानू ॥६॥ (५) 


२. शिवाजीचे विचार व भवानीचा संचार (शालिनी) 


विध्याद्रीतें लंघनी म्लेंच्छ आढे 

ह्या वृत्तांता ऐकुनी भूप वोठे । 

वैसा आला अव्धि हा डात्रुर्प? 

आतां माझा" कें* टिके अल्पकूप?” ॥७॥ (६) 
कोणी सांगे सामची आचरावा?, 

यक्‍तीनें ग भेद याशीं करावा । 

वीरा वाटे युद्ध द्यावें रणांत, 

अन्या झाला हतु€ हा नापसंत ॥८॥ (७) 
चिंता-डोदीं पोदतां तो शिवाजी, 

त्याच्या देढीं संचरे श्रीशिवा जी । 

१ मल्ल, याड. २ हान आपल्या समन्याच्या चाळोमळें उडालेल्या 
धराळयाने. ४ फार उत्तम. या दाब्यान प्रतिज्ञतं पुढील वफल्य ऱ्य सूचित हाते 
५ माझा अल्पकप र लहान विहिरीसारखा मो. माझा हो अभेद-षष्टी आहे 
५६ कसा ? ७ साम शब्द नपसकलिगो असल्याने हें पलळिंगरूप सदोष आढे. 


क 


यांतून मार्ग आचरा वा ' अशा पदच्छेदाने निघेल. ८ बेत 


बमत्कार ५--शिवाजी शास्ताखानाचो बोटे कापतो श्र 


६ संवा चिंता त्यागनी यद्ध द्यावं 
हृया वाणांतें बोडटी ती स्वमावें' ॥९॥ (८) 
सन्मंत्यांनीं, अबिका-भारतीतें', 
देवी जातां, रंतिठेरे भभजाते* | 
: तें ऐवनी दृष्ट तो भप झाला, 
तेव्हां त्यानें युद्ध-संकेत केटा ॥॥१०॥ (९) 
* पुण्यप्रामां' म्ठेंच्छ सेने राहे 
* त्या भपाले वत्त ऐकनियां हं ॥ 
सेनेसुद्रां राजदगो-“वरूनी 
तेथे आला तो रणेच्छा घरूनी ॥११॥ (१७) 
अरवार्ढा< स्वीय बौरांस तेथे, 
संएक्षाया ठेविठे ट्दुनाथे । . 
बाकी वांह्दीं रारिळे जे तुरंगी“ 
त्यांतें तेःह्यां घेतलें आत्मसंगीं ॥१२॥ (११) 
(३,, शास्ताखानास शिक्षा ( भजंगप्रयात ) 
त्थिरावूनि मार्गे ह्याख्ढ€ वौरां, 
सरदे घेल्ठे थोडक्या पाद*चारां । 
स्वर्ये जाउनी ते रिबीरा ख्पूच्या 
नपें फोडिल्या सात निती पटाच्या* || १३॥ (१२) 
, वया ज्या अयोग्या अशा म्टेंच्छनारी 
' जरा दूर" सारी" नदां दुर्मनारी १ | 


१ ब्यापल्या मनापासून २ भारती र वाणी, शब्द. ३ दस > सांगणें 
४ राजाला. ५पुर्णे या गांवांत, ६ राजगड. ७ शाहिस्तेखानाच्या छावणीपासून 
मार्गे षांटी मंतरादर. ८ घोडेस्वार. ९ (तेवूच्या) कापडाच्या. १०(निवदून) 
दूर पाटविल्या. .*पायदळांपैकी संतिक, ११ दुर्जनांचा शत्रू, थिवाडी, .., |. 

४ इद 


५९ श्रीशिवकाव्य 


तिथे नग्न तो म्लेच्छसेनेश होता, 
तयानें शिवा ' देखिळे शस्त्रवंता ' |॥१४॥ (१२) 
(साकी) 
म्लेंच्छाला त्या तदा भासठा शिवाजि कालसमान, (१२) 
उज्जाकुल तो वघसमाजीं गेढा, टबली मान ॥ १५] (१३) 
भ्याटेल्यां त्या शास्त्रविदीना* ठार न मारी दीना *, (१४) 
सव्य* कराच्या तीन अगली छेदी हिंदूराणा ॥१६॥ 


तेज दाउनी शिवाजितप तो निज स्थलातें गेला 
कान म्हणावे 'समय*-दक्षता नाहीं म्लेच्छ-जनाठा' १|| १७) (१४) 
(इंद्रवज्रा ) 
“तो यक्ष कीं राक्षस सिंह, काढ, 
ज्यानें दिली भीति अम्हांस काठ! '। 
., भीतीमुळे ती यवनेशसेना, 
(. ऐसे करी नूतन तक नाना ॥१८]. (१५) 
(वैरवदेवी ) 
तेव्हां ऐदा शासनात करूनी, 
गेळा स्वीया राजदूर्गा चदूनी । 
तेथे राहे खस्थ तो हिंदूनाथ 
शाहिस्तेखां फार भ्याला मनांत ॥१९॥| (१६) 
प्रातःकाळी सवे योऱ्दे मिळूनी, 
* रावीमाजीं काय झाळे '? म्हणनी | 


१ दिवाजीस. २ शस्त्र घेतलेल्या. ३ दस्वरहित आणि लाचार (अशांस मारण 
बीरास योग्य नाटो). ४ सव्य र डावा. '५ वेळीं जागरक असणे, दुरदर्शाविणा 


चमत्कार ५-- पराभूत शास्ताखान परत जातो ५!- 


उत्कंठेने पूसती सैन्यपाते । 
हस्ता दावी तो, कथी वृत्त त्यांत ॥२०]॥ (१७) 


४. दास्ताखानाची भौतिग्रस्त स्यिति (वसंततिटका) 


* हा शत्रु आज अथवा उदईक माझ, 
छेदीट मस्तक दारे, मग काय कौज? | 
हा देह सऱ्यचि पुन्दां मिळणार नाही, 
आतां इथे क्षणदि यास्तव मी न राही' २१ (१८) 
(इंद्रवःरा ) 
ऐवन ह्या सैन्यप-भापणातं । कित्येक योव्दे वदती तयातें । 
< बोठे नये टारवरें असें हो ' | ' मारा-मरायास्तव संगरी? हो* 
॥२२॥ (१९) 
(आर्या) 
सखिपु-हननं इद्दटोकीं भमि-सुखाते यथेच्छ भोगाट, 
दाघर-करें मृत झाल्या, स्वर्गी देवासमान वागाट' ॥२३॥ (१९) 
(शादलविक्रीडित) 
एर स्वाय-जनोझ्त सत्य क्‍्चना त्या संन्यपे एकिटे, - 
केळे वश्‍य मदीय वौरहि नर्पे' एसे तया वाटलें । 


| तो अपकातिते वरुनियां प्राणावने * तोपटा, 
रेटा स्थीय पुरा तदा यवन्पे  वत्तांत हा ऐविल्टा ॥२४1॥ (२०) 


१ संडोधनाथेश अव्यय. २ युद्धांत अस, युद्धांत शीर, लड. ३ प्राणाच्या 
रषणानच, कणा जीद बदावदा तएवडचानेच, संतुष्ट चाळा. ४ दादगहाने. 


ष्र न * श्रोशिवकाव्य 


-(स्रग्धरा) 
शास्ता हें नाम तंतें कृति न समजतां ठेविठें कां पित्याने! 
शत्रनें शासिठें की उलट तुजसि कीं, व्यर्थ हा जन्मत्यानें। .. 
त्यागी हें नाम आतां, मम बलहि तसें, तोंड काळें करीं जा' | 
ऐशी त्या क्ठीब*-नाथा असि"-समं धचनें बोलला म्लेंच्छ राजा २५ 
न (२१--२२३) 


५. जर्यासहाची शिवाजीवर पाठवणी (वसंततिळका ) 
जो धौर, वौर, समरी निजःशत्र-हंता 
कामादि शत्र दमनी करिं नाक घेता* | 


सच्छौ१$ हेच गमलळें ब्रत ज्यास नामी, । . :» 
ह्ोता चमपति असा जयसिह-नामी* ॥२६॥ (२२) 
(आर्या). 


* शाहिस्तेखानाने मत्पूर्वा्जित सुक ति हारविळी 
रेशी त्या जर्यासहा म्ठेच्छ नपानें निजोकित जाणविळी“ २७ (२४) 

६ दिधली मीं मद्रीरां प्राम ', तशीं दरब्य भपणें रत्नें । ९ 
तोपित केठें सकलां आजवती तनयसे महा-यत्ने ॥२८॥ 

१ यांतील एकर 'की' निरथंक आहे. चरणाचा अर्थ-कारण, उलट 
तुलाच दात्रूनें चीत केळें; यामुळें तुझा जन्म फुकट. २ सन्य. ३ क्लोब > 
बवकफ, मेपपात्र. ४ असि ऱ्र्तलवार. ५ ' यां चरणाचा अथॅ--कामादि 
विकार जिकून स्वर्ग हस्तगत करी ठ असा, .अत्यंत पुण्यशील. ६ कपटानें 
रहित असा पराक्रम. ७ नांव. धारण करणारा (मूळ शब्द-नामिन्‌) 
८ ऐकविली, सांगितली. . ९ हा शब्द पुल्लिंगी घेतल्यास * दिवठे असें 
रूप पाहिजे. नर्श. लि. घेतल्यास * ग्राम ' असे रूप पाहिजे; अर्थात्‌ असठेली 
"रचना कोणत्याच प्रकारें शुद्ध ठरत नाहीं 


चमत्कार ५-- शिवाजी-जर्यासह प्रसंग ५३ 


आला त्या दानाचा समय, करी शत्रनाश जय सिहा, 
रिपुच्या उत्क्पाने होतें स्वीया जनांस दुःख महा ॥२९॥| (२५) 
(दिंडी) 
दक्षिणेचा जिकिला देश सारा, 
शिवाजी द्या घेतसे तेथ सारा* । 
जरी आला विथ्याद्रि टंधुनीया, 
काय कौजे.मग! सांग, व॑रवर्या ' ॥१०]॥ (२६) 
व'चन ऐकुनि द्दे म्टेच्छ भपतीचें 
बदे त्याते जयसिह्द वीर साचे । 
। शेवाजीतें बांधन आणितों मी 
त्यजा चितेतें स्वस्थ असा धामी* ' ॥ ३१॥ (२७) 
_ (वसंततिटका ) 
म्टेंच्छाधिपा नमुनि सैन्यप तो निघाला, 
होतां सर्वे यवन, नाम जया देला । 
सच्छूर“-संघदि सर्वे जलधीसमान 
तैसेच ते यवन आणिक रार हूण ॥ ३२ ॥ (२८) 
लल्ति 3) 
भानु टोपडा पदरजे, तशा 
व्याप्त जाहल्या सकलही दिद्ा । 
भेरिच्या* खें गगन कोंदलें 
शास्त्र-्पाणि ते यवन चालले ॥। ३३ ॥ (२९) 


१ चोज करून दाखविण्याची वेळ. २ जमिनीचा कर. ३ घरीं. ४ सत्‌- 
श्र-संघ २ जातिवंत वीरांचा जमाव. ५. भेरी र नगारा. ६ हातांत एस्त्र 
थारण करणारे. 


पड श्रीशिवकाव्य 
६. जर्यातहाची देवीउपासना (उपजाति) 


रेवा-तटाकीं जयासिह आला, 
तें सूचला हा सुविचार त्याला । 
: प्रसन आहे शिवजीत देवी, 
ती वश्य यत्नें यवनीं करावी '1॥ ३४ ॥ (३०) 
पंचा युतें ब्राझण वेदवेत्ते, 
पाचारिठे यज्ञ करावयातें । 
मास-'त्रर्ये यज्ञ सुपूर्ण होतां, 
वदे* “ वरं” ब्रृदि* ” जगैकमाता ॥३५॥ (१३१) 


( दिंडी ) 


$ तुट्या यज्ञानें तुष्ट मनीं झालें, 
ब्राक्षणांच्या भक्ितिनें चित्त धाठें । 
पूर्ण इच्छा होईल तुझी आतां ' 
बदे ऐसें म्ढेंच्टास जगन्माता | २१६ ॥ (३३) 


(साको) 


उठ्‌नियां तो प्रातःकाळी द्विजसंघातें पूजी, 
तीन कोटि दे रोप्प-मद्रिका प्रयाण नंतर योजी ॥२७॥(३४) 


१ पंच पांच. अयुत र दशसहसत्र. पंचायुतें च पनास हजार. २ तीन 
महिन्यांनी. ३ बोलली-- जगन्माता देवी जयसिंगास त्याच्या धार्मिक अनु- 
ध्ठानानें प्रस्न होऊन इष्ट वर देण्यास तयार झाली. इकडे शिवाजीवर 
तिची कृपा होतीच. असें देवपणास न होभणारें दुटप्पी वर्तन तिच्या गळीं 
बांबण्याची परंपराच बखरी इ. पुराण्या भावड्या लिखाणांत दिसून येते. 
४ वर बोल, माग. 


चमत्कार ५--शिवाजी-जयसिह <प्‌ 


७, शिवाजीचा विचार व देवीचा आदेश (वसंततिलका ) 
हें वत्त जें परिरिळे शिवराज यानें, 
पाचात्ढिं सचिववर्य तदा तयानें । 
बोळे तयास “ हरिसा* रिपु येत आहे, 
सांगा सुयृक्‍त मजला करणें कसे, हे '॥३८॥(३५) 
(इंद्रवश्रा ) 
ते बोठे, सामचि योग्य आतां, 
कोणी वदे, भेद सुखास दाता । 
यद्धाग्नार हा रिपु वश्य नोहे, 
गाजी* शिवाजी सकला वदे हें ॥ ३९ ॥ (३६) 
| (उपजाति) 
: दिल्डीपति-प्रेपित जो दलेठा, 
क्रूराप्रणी म्टें्छज माजठेटा, 
जशी जशी तो खल वृद्धि सांगे । 
तसें तसें ह्या जर्यासह वागे ॥ ४० ॥ (३१७) 
( बसंततिठका ) 
हे सभ्य हो, वश नऱ्हे रिपु याच-साटीं 
युद्धा बुद्धि उपजे मजटाहि मोटी | 
येतां रणीं जय, करीन जनावनातें, 
स्वरगगना-सुरत* ना तरि, योग्य मातें ' । ४१ ॥ (३८) 


१ ' शिवराज यानें ' अशीं दोन पदे घ्यावी किवा * शिवराजा ' याची 
दृतीया म्टणून एक पद घ्यावे. २ या चरणांत शिवाजीचा विचार सांगितला 
आहे. ३ धमंसंरक्षक जेता. ४ सुरत > उपभोग. *सिहाप्रमाणे. 


५६ श्रीशिवकाव्य 


अ सिद्ध होप नप यद्ध करावयाला 
देवी तदां नभगिरा ' वदली तयाला | 
“बा युद्ध तं करु नये चमशीं खच्या 
जावें ठ्यिसह पुरा यवनेश याच्या ॥ ४२ ॥ (३९) 


वत्सा, असे समय हा विपरीत तंते 
कारागहांत पडसी, मग. मीच तेथे । 
रक्षीन * हं परिसुनी वच. अविकेचें 
केटी नमस्कृति शिवे चरणीं तियेचे ॥४३॥ (४०) 


<. ज्ञर्यासह शिवाजीस भेटीस बोठावतो 


7) 'होता पुरंद्र-गिरी निकटीं* विशीख, 
तों*े पाठवी नपति-सनित्र, दूत एक | 
: भप-प्रिया द्विजवरा झणि _ आण ऐशी' 
आज्ञा दिठी यवन-सेन्य-बरे* तयासी 1४४) (४१) 


जाऊन तो चर तदां जवळी शिवाच्या 
सांगे तयास सकला जयसिह-बाचा । 
£ राटून आज, उदयीक तुवां निघावे 
बोळे असें नप चराप्रति शुद्ध भावें ॥४५॥ (४२) 
:£ आज्ञा करी नप तदां रघनाथ यारी, ' न 
तं आज जा निज चमसह रात्रपाशीं' । 
आज्ञेनसार मग तो द्विज-व4 जातां 
झाला तया यवन-सैन्यप मान देता ॥४६॥ (४३-४४) 


_ १ नभस्‌ - आकाश; गिरा > वाणी. *निकटी > जवळ. २ इकडे (जयसिद्ट 
पाठवी). ३ लवकर. ४ यवनसेनापति जयसिह्ट 


चमत्कार ५-- शिवाजी-अफजलखान-यृद्ध द्‌७ 


एकांत पाहूनि वदे जर्यासह त्यातें 
कांपटय -य्रकत परि या मध*-शा वचात । 
* थोरासवें लघुजरने करितां वितेध | 
तै नारा सत्य घडतो लचा, प्रसिद्ध ॥४७॥ (४४-४५) 
जंबक* घेइल जरी मगराज"-भागा 
दैसे मिळेळ सुख त्या द्विजवर्थ, सांगा । 
कां जिंकिठें शिवजिनें यवनेश-देशा ! 
आतां तयास मिळतो सुखटाभ बैसा १॥ ४८ ॥ (४५) 
त्वदूभप इच्छित असे जरि अल्प राज्या 
घेऊन त्यास मम सनिध शौष्र ये, जा । 
आम्ही तुम्ही सकटही जगदीशदास, 
[स* सोख्यचि असे, हित जे तुम्हांस ॥ ४९ ॥ (४६) 
ही सत्यता 'न बिघडे मम" भारतीची? 
मी वाहतो शपथ ही तुमच्या पदाची 
ऐकन हें द्विज तदा शिवसनिधानीं ट 
आठा, कथी चरित हें शिवजीस कानीं ॥ ५० ॥ (४७) 
दुर्ग-वचा* रिपु-वबचा मर्नि आणुनीयां 
क्तञ्यक्म नप तो सजला कराया । हीच 
घेउनियां मग सवे निज धीर वीरा 
गेटा सुनिभयपणें रिपुच्या शिबीरा ।॥।५१॥ (४८) 


१ एच २३ मध्यें जयसिह सत्यनिष्ठ म्हणन बणिला आहे. त्याचीं या 
बरणांतील वर्णन जमत नाहीं. * मधासारखे गोड. २ ही गोष्ट प्रसिद्ध आहे. 
३, (४ जंघक शब्दाने शिवाजी व मगराज इाब्दानें पातशहा सूचित आहेत. 
५ या चरणाचा न्थ--तुमच्या कत्याणांतच आम्ही आपले सुख मानतो. 
.६ मायी. ७ वचनाची ८ शिवाजीचा वकोल ब्राह्मण असत्यानें जयसिहारने 
त्याच्या पायाची शपथ वाहिली आहे. ९ देवीचें सांगणें 


ष्ट श्रीजिवकाव्य 


९, पुरंदर-युद्ध : मुरारबाजीचा पराक्रम ( शादूठविक्रीडित ) 


सामझोर यवनेशसैन्यपति ते हिंदूनपालांस ये 
त्यातें वैसवनी गजावरि निजा स्थानास* नेई स्वयें | (४९) 
तेव्हां दुर्ग पुरंद्राल्य टटण्या हये दळेळा नित्रे, 
सांगाती निज सैन्यही बहुतसें युद्धा करायास घे ॥५२॥ (५०) 
दुर्गा वेदेनि लागळे यवन ते तोफाहि सोडावय़ा, 
क्षव्धा दिंदुजनां तदां पथ नसे अन्य स्थळा जावया । 
म्ठेंच्छांनीं शरवष्टि, मेध्र जलटशी, दुग,वरी सोडितां 
स्वीयां श्र जनां मुरारि परभू घेऊन ये खाटता ॥५२३२॥ (५१,५२) 
केळें संगर घोर त्या परभूनें सैन्यासवे शत्रुच्या, 
शास्त्रा २शास्त्रचि घासुनी २ प्रगटल्पा ज्वाळा तदा वन्हिच्या । 
पादें धळि तदां नभी उडनियां भानसही ठोपवी, 
येऊनी अवनीवरी परत ती रक्‍तं सुपंकत्व वी |॥ ५४ ॥ (५२, ५२) 
संठिना *वयवी रणांत पडळे उष्ट्रादि वाजी करी 
हर्षे वायस-ग्र-संब्र मिळनी शोगीत*-पाना करी । 
भ्याठें दिंदु-भटांस रात्रवळ तं रानीं पळाळें म्य 
तेव्हां देखनि त्यां पलायन-*परां बोठे दुळेळा स्वर्ये ॥'५'५॥ (५०,५१५) 
(दिंडी) 
* शूर आहे सर्वात यवन जाती, 

क्षि ऐशी ही सर्वे लोक गाती । 

तुम्हीं भेणे, त्यागून युद्ध, जातां, 

त्याग तुमचा करितील गृद्दी कांता ॥ ५६ ॥ (५६) 


१ आपल्या छावणींत. २ परस्परांच्या शस्त्रांचे एकमेकांवर घर्षण होऊत. 
३ संचिन्न र कापलेले. ४ शोणित < रक्‍त. ५ धम पळत सुटलेले. ६ भयारवे. 


चमत्कार ५---म्रारबाजी-दिलेरखान-युद्ध ५९ 


वृत्तठेखन' ही वृत्ति मुरारीची, 

तुम्हां बीरां कां भीति त्या अरीची? 

हस्तिसंत्रा तिंदरसा मर्दिताहे, 

तुम्हांतें तो. विकू जिणे तमचे हृ !' ॥५७॥ (५७) 

( मंदाक्रांता ) 
ऐसें सैन्या कथित असतां, त्यापुढे ये मुरारी, 
हस्तामाजीं धरुनि असितें दाठ ही त्या*-पुढारी । 
त्याच्यासंगे बहुत विजयी हिंदुयोडहि आढे 
म्टेच्छांशीं जे समर करण्या फार उत्सूक झाठे | ५८ ॥ (५८) 
मारूनी तैं पदचर भटां, वाजिसादीहि* वांदीं, 
स्वीय स्थाना परत परते* तो मरारी स्वतांदी । 
तें पाहूनी चकित मनसी* फार झाला दलेला, 
तेऱ्ां त्यानें निज रिपुसवें घोर संप्राम केटा ॥ ५९ ॥ (५९) 
( शादूटविक्रोडित ) 

झाठें संगर धोर ते, चमकती रास्त्रे रवच्या करे, 
मध्याहूनाप्रति ये दिवाकर तरी इर्प्या भटां नावरे । 
रक्‍तें रतचि जाहल्या भट-तन्‌ , युद्रांत ते भागले, 
तेऱ्हां पुल्ळ पटाशसे महिवरा* शोभावया टागळे ॥ ६० ॥ (६०) 
कोणी विऱ्हळ, हस्तपाद तुटुनी, पृरथ्व.वरी टोळती, 
कोणी चावित ओष्ट, शत्रु-दनना सर्वापुढें धांवती । 
कोणी भूमिवरी पट्न रडती, कोणी झुरे अतरी, 
कोगी फरोधभरे तदा निज करां नग्ना असीतें धरी ६१ (६११ . 


१ दैनदिन राजकीय घडामोड लिहिणे. २ तरवारीच्या पुड. ३ दार्जि- 
सादीस्व्घोझ्स्वार. ४ फिरला. ५ मनांत. ६ पृथ्वोदर (उगवडेव्या). 


न का “ - श्रीशिवकान्य 


(वसंततिलका ) 


जै त्यागिल्या स्वतन सर्व मरारि-योधी 
तैशी दठेल-पतना मरतां नियद्धी 
(*. हृस्तीं धरून करवाळ रणीं दठेठा 
मारावयपा मररितें मग सिद्ध झाठा ॥ ६२ ॥ (६२) 
तेव्हां दळेळ वदला वच मररीतं 
५ खड्गा त्यजीं, रांरण ये मज जवदाते।' 
६ श्रीशमयोग्य रारणागत व्हावयातें?, ' 
(., ऐसें वदून मुररी सजला रणातें ॥ ६२॥ (६३) 
झाळें भिन मरारिचें हृदय जे य॒द्धी दढेला-रारें 
गेळा भेदुनि* भान-मंडळ तदा स्वर्गी मरारी तें । 
तेथे मान तया सुराधिपति-ही देवनियां तोपवी, 
« होता तो निजराजभक्त ' म्हणनी* सत्कीर्ति झाली भवी* ६४ (६४) 


( मंदाकतांता ) 


स्वर्गी गेटा भररि तुमचा रक्षिता, रात्रदता 
आतां यावें हरण मजला व्यथं कां प्राण देता £। 
ऐसें बोळे मग जयमदे दारपालां दठेळा 
( हिंदूंनी ते प्रवर वचनी म्ठेंच्छ तो खिन केला ६५ (६५) 
दंदूंमध्ये मररि-सम वा फार आहेत योध 
य॒द्धा-माजी यवन-हनना ज्या न लागे क्षणार्थ । 

१ बाटयद्धात, पण यय लक्षणन याचा अथ दास्वयद्धात असाच क्र्णे 
आ्राप्त आहे. २ ज्यास दरण जावे असा एक दाकरच द्दोय ३ फोडन उन. प्‌. २७ 
टीप ७ पहा. ४ अद्यी, ५ भू-चें सप्तमी ए. व. वृत्तसुखार्य दोर्षान्त 
केलें झाढे 


चमत्कार ५--शिवाजी दिल्लीस औरंगभेट दिल्लीस द्श् 


ऐकनी तै मररि-निधना म्लेंच्ट-सेनेरा यातं 
तो दिंडूचा नपति वदला सत्यश्ना भारतीते  ॥६६॥ (६६) 


१०. जयसिह-दिवांजी-समेट व शिवाजीचे दिल्लीस गमन 
( वसंततिठका ) 


: माझेच दुर्ग अववे, जरि तोंच झालों 
स्वाधीन मी तुमचिया, शिविरास आलो । 
दुर्गाथे त्या करितसा रण हें कशाटा£? . 
ईन मी, जरि न तो परते दुठेळा ' । ६७॥ (६७) 


हें ऐकिठें वच यदा जयसिह यानें, 

, तै आणिठें परत त्या यवनास त्यानें । 
संगे निजानुजहि' आणि दिला दठेळा, 
देल्ळीस दिंदुनप तो मग पाठवीला ॥ ६८ ॥ (६८) 
चिवनियां हृदि पदांबुज अंबिकेचें, 

- गेडा तनूज-ग्सह भप पुरीं ख्पूचे । 
देखनियां पर्चि तयास विश्ीखनाथे', -  _ 
सन्मानपूवक दिठें परिरंभणाते ' । ६९ । (६९) 
देवन तै विविध भपणवस्त्रभारा | १ 
संतोपवी यवनभूप तया उदारा | | 


१ भारती > वाणी. २ आपला धाकटा भाऊ. पण हें इतिहासास धरून 
टीं. तेव्हां येथोल मूळ पाऊ निजान॒ग असा असेल काय? ३ मलगा 
संभाडो यासह. ४ एशिखा र>देंडी, विरनाहीं. विसिख > मसलमात, 
नाथ ऱ्स राजा, म्हू. औरगजेब. पण अशी भेट ओरंगजेबाने दिल्याचे इतिदास 
रांगत नाही. ५ परिरभण > आलिंगन. 


४५ श्रीशिवकान्य 


राजोपभोगसह ठेवित दिव्य गेहीं, 
दुर्गापदा स्मरत तो नप तेथ राही ॥ ७० ॥ 


११. दिल्ली येथे शिवाजीस भटक 


कश्चित्रे बदे यवन त्या यवनाधिपा तें, 

हा भूप मानुप नव्हे, गमतें अम्हांते । 

हा यक्ष वाटत, निशाचर वा असावा, 
संरक्षणारहित यास्तव हा नसावा ' ॥ ७१ ॥ (७०) 
ऐकून तद्वचन हें तुरगाविरूढा 

वीरांकडून दिधला शिबिरास वेढा । 

म्लेंच्छाधिपे बहुत ठेवियळे पदाती, 

आडेविना पवन? जे शिरकूं न देती ॥७२॥ (७१) 
देखून पुत्रसह आपण रुद्र ऐसें, 

कप्टी शिवाजि नप तो बहु जाहटासे । 
चिंताप्योनिधिमधे मन मग्न झाले, 

देवीपदांबुज तदा माने आठवले ॥ ७३ ॥ (७२) 


को 


१२. शिवाजी केदेतून निसटतो 


चिंता सदा दिवस भूप करीत होता, 
स्वप्नीं वदे मग तया जगदेकमाता । 
£ तूं काळजी करं नको, इथुनी तुठा मी, 
नेईन मुक्‍त करुनी तुझिया सु-वामी * ! ॥ ७० ॥ (७३) 


१ सुंदर अशा मंदिरांत. २ कोणीएक. उ]ेवारा. सुच चांगले, 
थागन्‌ > घर. 


बमत्कार ५-- शिदाजी दिल्लीहून निसटतो ६२ 


दुर्गा-वचा परिसतां नप तुष्ट झाला 
तो आणवी उपसि* वंराकरंडकाला* | 
आम्रादि उत्तम फळें भरुनी तय़ांत, 
तीं म्ठेंच्छ-भूप '-सचिवांप्रति पाठवीत ॥७५॥ (७४) 
तो पाठवी नुपति नित्य करंडकांते, 
पाह्याति रक्षक कधीं, न कधीं तयांत । 
ही पाडिली सुचिर रीति नपोत्तमानें, 
झाला विमक्‍्त नप तोहि अशा तऱ्हेने ॥७६॥ (७५) 
एके दिनीं शिवनप सुहदा पुख्या 
संस्थापुनीं स्वरायनीं दिघढें स्ववेपा । 
पुत्रासहीतद्वि बसून करंडकांत,* 
केळें प्रयाण यवना* ठकवून सत्य ॥ ७७ ॥ (७६) 
जाऊन दूर मग भप निशावसानीं* 
- वाराणशी"-प्रति विडोकुनि तोष मानी । 
झाला तिथे चतुर तो यवनी फकीर 
तैं भेटठे यवनचारदि* त्यास फार ॥ ७८ ॥ (७७) 
हे वत्त जे समजठें यवनेश याला 
स्वप्नराण जातिल असे गमठें तयाठा । 
ठेवतसे बदुत वर निजावना? तो, | 
बोठे सदाहि * शिवशा, शिवजी! ' असें तो ॥७९॥ (७८) 
तैं दोन टक्ष विजयी तुरगी सु-योव, 
यने वटूत करिती दिदराय-दोध । 


१ पाटांटे २ वंण च बांडू. करंड्कऱसपेटारा. ३ वजीर इत्यादि यवन 
अधिकाऱ्यांस. ४ राजीच्या दअटी, पहाटे. ५ वाराणसी र काशी (वारा आणि 
नरी या दान नद्यांच्या संगमावर दसठेटी). ६ चार > हेर. 3 अदन > रक्षण' 


डड श्रोशिवकाव्य 


ज्यांनीं तपा शिवनपापत विलोकिठें ते 
* आहे फकीर बरवा गमले तय़ांते ॥८०॥ (७९) 
काशीमभ्रे दिन कितीक नपाळ राहे 
गंगाल्य' देवि तटिनीर प्रमदेच पाहे । 
पूजून वस्त्रमणिभपणकंकणांनीं, 
ठागे करूं स्तुति तिची पटु* भापणांनीं ॥८१॥ (८०) 


- १३. गंगाष्टक (शादूटविक्रीडित ) 


श्रीविष्णुप्रमवे, गिरीश तुजला प्रेमे घरी मस्तकीं, 

गंगे श्रीमति, पापराशि नर हा, मातें धरी हस्तकीं । 

हे पापब्नि रिवे, तुःयावर खरा विश्‍वास माझा असे 

केळें यास्तव * घोर पाप बहु मी, कोणी न केठें तर्से ॥८२॥(८१) 


येई मत्य जया नरा तव तटी, देशी तया ईशता*, 

स्वर्जोकीं बसग्यास योग्य करिशी नादान पापा शता । 

तं्ते आणियठें भगीरथनपें यने इथ्रे जान्ट्‌ 

तत्पूर्वी नव्दती न-पाप-दामना स्वल्पौयथी > या भवी ८३ (८२) 


एशी उत्तम जी भगौोरथकृती”“ ठोकत्रयीं विश्वत 

तीचा हा घ्वज देवडओोक वरुनी आठा इथ्रे विस्तत | 

चित्तीं सऱ्य विराटर्प" हरिची वक्षस्थ'” माठा गमे 

किंवा शेप नभींदुनी ' ' उतरला पश्ववरी संभ्रर्मे ॥ ८४ ॥ (८३) 


१ हें पद येये व्ययं पडळें आहे. २ दिव्य नदी गंगा. ३ प्रमद्‌ :॑ आनंद 
४ पट॒ नम चतुर, विडत्तापूर्ण. ५ यामुळे. ६ ईश्‍वररूपता शंकरपणा 
(तुजसारख ) छोटे सोपे औपव, (वनस्पति). ८ भगोरयारचें कार्य, कतंबग्यरी 

विदवाचा आकार. हेंच ख्प ज्याचे असा (हरि). १०. छातीवरीळे, 
११ माकाययांतूत (?). शेष आकाद्यांत राहिला असणे कसे संभवते 2:..; 


चमत्कार ५-- शिवाजी : गंगास्तुति ६५ 


ज होतात सदा स्वकर्भरत, जे न्यायें जगीं वर्तती, 

ज यज्ञादिे सुकर्मे सांग करुनी पुण्यांदा संपादिती । 

ते जातात सुरालय़ीं परि न ये त्वसाम्य कोणा दुजा , 

होता देवचि पापराशि नरही स्पर्श जटाच्या तुझ्या ॥८'५॥ (८४) 
जव्हां तं नव्हतीस या क्षितितटीं तेव्हां यमाचे घरीं 

पाप्यांना नव्हतें* रितें स्थळ असें, पापी बटू भवरी । 

होते; सांप्रत ते तुझ्या जटटबें निष्पापता र पावटे 

यांनीं तन्सुकृते स्वपूदे-जननां* दुःखांतुनी तारिठें ॥८६॥ (८५) 


( वसंततिलका ) 


हे देवि, देव नमिती तव पादपश्म 

होशी विधीस सुभगे, सुखहेतु" स्म । 

देहास यास्तव जटीं करि टीन, माते, 

जेणें जगीं सुतर? हा भव होय मातें ॥ ८७ ॥ (८६) 


( शादूलबिक्रोडित ) 


गंगे, यज्ञ यदा करी सगर, तें अश्‍वाचिया रक्षणा 

प्रंम्नी साठ सहत्ष पुत्र अपुळे तो भवरी शाहणा | 

तेव्हां ते मनि“-दृष्टिने सकलही नाशाप्रती पावतां, 

तं आडीस तयां स्वये उटविण्या भूमीवरी तर्वतां | ८८॥ (८७) 


१ यज्ञकमर्चि फल देणारा देव किवा अन्य कोणी याला. २ यमलोक्तांत 
पाप्याची इतकी गर्दी होती को नवीन मूत प्राण्याला तेथें स्थान मिळणे 
बरटिण होते. ३ पापातून मुक्‍त झाले. ४. त्याच्या (आपल्या) पुण्ण्याने, ५ 
आपल्या पूर्वी ज्यांचा जन्म झाला ते; अर्थात्‌ पूर्वज, त्यांना. ६ सखास 
बारण असे, अर्थात्‌ सुखावह. सद्मन्‌ > घर. ७ तरून जाण्यास सोपा. ८ मनि 
बथिड, याने पाहिठ असदां 

५ शि. 


६६ श्रोशिवकाव्य 


भास्व या भगीरथनपं येश्रे तुटा आणिलें 

किंवा वामनपाद* टागनि नभा सच्छिद्र जे जाहळे । 

न्यामार्गे पृथिवीवरी गमन हें झालें तुझे, जान्हवी, 

भासे सत्य न ते नु-पाप-दामना आढीस तं या भवी ८९ (८७) 


(मंदाक्रांता ) 


मुक्‍तीसाठीं करिति नर जे यत्न जन्मानुजन्मी 

त्या सवाना फळ न, विरळा जातसे मुक्तिधामी । 

ववत्तीरी जे त्यजिति तनुतें पावती विष्णुृता* ते, 

दीजे त्यांना अनुपम असा मानही जिष्पा-तात” ॥०९.०॥ (८८) 


१४. शिवाजीचे राजगडी आगमन (मालिनी) 


स्तुति करुनि अशी* तो पातला स्त्रीय दूर्गा, 

नमि निज जननीतें, ज्या सदा तुष्ट दुर्गा । 

अमित तर्यि तयाच्या मानसीं तोप झाला, 

सुरतरु-सम? देई दक्षिणा तो द्रिजाटा ॥९.१॥ (९०) 


( वसंततिलका ) 


संशोधिळ शिवजितें यसवनीचरांनीं 
नाहीं तयां उमगटा< शिवराय माना ' | 
१ भास्वत म्हणजे सूर्य, त्याच्या कुलांत जन्मठेला. २ वामनावतारीं 
वामनाने दुसरे पाऊल टाकतांना उचळलललळे पाऊल. ३ क्वचित्‌. ४ विष्णूपण 
विष्णता पावती र विष्णूशी सायुज्य पावतात, विष्णूंत मिळून जातात 
जिप्ण > अर्जन, त्यांचा तात म्हणजे वाप, अर्थात दन्द्र. ६ वर दिडेल्या 
८२-९०'पद्यांत वणिळेली. ७ (सुर) देवांचा (तरु) वक्ष म्हणजे कल्पवक्ष 
८ ओळखू आला. ९ अभिमानी. येथे हें पद योग्य दिसत नाही. चतुर 
एवद्थेक पद येथें इष्ट टोते. 


चमत्कार ५-- शिवराज्याभिषक व राज्यव्यवस्था (६७ 


जाऊन ते कळवितां यवनाविपा हे, 
चिंता-पया-निविमथें” यवनशा पोहे ॥ ९२ ॥ (८९) 
तो डार-सैब-समबेत तदा शिवाजी 
नांदे प्रताप-रिग्वरीं जित "-दात्रु गाजी । 
रक्षा निजा जनपदा रघुराजसा तो, 
द्वापारसा सकळिका * कठि* भासला तो | ९३ ॥ (९.१) 
१५. शिवराज्याभिषेक (स्रग्थरा ) 
सातारा राजधानी करने नुपति तैं राहिला स्वस्थ तेथे 
पुत्राते तातसा, तो निशिदि्नि हि करी स्वप्रजापाटनातें । (२.२) 
पंसरादीं शाण्णवाच्या रवि-मगभ-दिनीं* राजसिंह्यासनीं तो | 
गागार्ये भट्वर्ये सबिधि वसबिळा मान ज्या टोक देतो ॥९.४॥| (९३) 
(दिंडी) 
नाम संभाजी ऱ्येप्ठ आमजाचें, 
तसें राजाराम हें कनिप्ठाचें । 
देशा दिधला व्येप्ठास उत्तरेचा, 
वारणेच्या सानास? दक्षिणेचा ॥९.५॥ (९.४,९.५) 
(आर्या ) 
विद्रन्मान्या विप्रा वाजसनेयास” योवराऱ्य दिटें, 
स्थापून अष्ट सचिगं राज्यावन-दु:ख सवे नारियठे* ९६(९६,९.७) 


१ चितारूपी सागरांत. २ जिकळे आहेत इात्र ज्याने तो. ३ रघच्या 
दंगजातीळ थेप्ठ डो राम त्याप्रमाणे. ४ सकल --क यापासून रद्ध रूप 
सकलक अने व्हावें, या शब्दांतील इ-कार संस्कृताचे द्ष्टाने समथनीय नाहीं. 
५ १ ढियगांत द्ापरयुगांतल्याप्रमाणे धर्माचरण होऊं लागळें असा भ्षभिप्राय 
६ रश्‍वारों, मृगनक्त्र असतां. 3 सान र धाकटा (राजाराम). ८ वाजसनेयी 

रगेच्या ब्राम्हणास युवराज नेमिले. परंत हें जगदींच अनेतिहासिक आहे. 
९ अष्ट सचिजास राज्याची कामे तोडन दिल्याने स्वतःस विसांवा मिळविला 


६्ट श्रोशिवकाव्य 


भूर्पे नागपुराधिप' अकित केला निज प्रतापानें, 
वंग-विदर्भादिर तसे जिंकियठे देशा सर्वही त्यानें ९७ (९८) 


१६. शिवाजी महाराजांचा मृत्यु ( दिंडी ) 


सहा वर्षे भोगून राज्यपीठा, 
नपें पुण्ण्याचा सांठविला सांठा । 
चैत्र मासींच्या शुद्र पोणिमेस* 
दिवीं गेठा तो भभुजावतंस* ॥९८॥ (९९) 


१७. श्रीशिवाजीविषयीं प्राथना. ( खर्धरा ) 


हा हा ! श्रीहिंदुभपा, तव जनि *-विभवें शोभते आर्य-माता, 
नाहीं अद्यापि झाला वसुमति“-जटरीं त्वसमा* सोख्यदाता । 
स्वर्गस्था तूजला ही मम विनति असे ' इशा त॑ आळवावा 

आतां ही तन्कृपेने तनय तुज-असा आर्य-मातस व्हावा ॥९९॥ 


व्या ष्ट टक 


१ नागपुरकर भोसले. २ बंगाल, वर्‍हाड इत्यादि. २भ > पूथख्वी. भज च 
रक्षणे. भभज र राजा. अवतंस > भषण. नपशेष्ठ असा अथं. संस्कृतानसार 
येथे भभगवतंस असं स्प शद्ध होईल. ४ जनि र जन्म. विभव > एश्‍वयं 
एकत्र अथं धन्य, स्तुत्य अशा जन्माने. ५ वसुमती २ पृथ्वी. जठर > पोट 
येथें वसुमतीं-तीळ अन्त्य स्वर वृत्तासाठी ऱ्हस्व केला आहे. ६ येथ्रे * त्वत्सम 
असें रूप पाहिजे; कारण याचे विद्षेप्य प्रथमान्त आहे. हें पद्य मठाविक म्ह॒ 
भावे कविकृत असून ह्यांत कवीचे थोर ईप्सित व्यक्‍त झाडे आहे. स्वराज्याशी 
समकालीन व त्याच्या उत्तरकालीन कवींमबील हा विशेष लक्षणीय आहे- 
कर, १६०२ चंत्र शु. १५ (इ. १६८० एप्रिळ ४) शनवारीं दोनप्रहररीं. 


चमत्कार ६--छत्रपती संभाजी ६९ 


चमत्कार ९ 


१. शिवाजीपुत्र छ० संभाजी (टुतविलंबित ) 
त्रिदिरवि जाय यदा शिवजी हिरा, 
तनय पाळितसे मग उवेरा* । 
मदनशी तनु ज्यास, गुणी? नये 
सतत हर्षद होय जना स्वये ॥१॥ (१) 
नुपति शंभु करी जनरक्षण, 
असुख-हेतु न उदूभवती क्षण । 
जटदही समयीं करि वृष्टिते 
सुफलटदा पृथिवी सुख वर्षते ॥२॥ (२) 
द्विजकुटां सकटां नृप रक्षित', 
वहु धने विदृ्पांप्रति अर्पित । 
रविसुतासम* दान करीतसे, 
जनमनास सदा सुखवीतसे ॥२३॥(३) 
नुपति शंभु करी अचटा?5वना, 
जन कुणीद्दि तदा न धनाविना | 
टघुपणीं( न मरे जनही कुणी, 
नच तशा वित्रवाहि नितंबिनी* ॥४॥ (४) 


१ सुपोक पृथ्दी. २ गुणी > गुणवान. ३ नीतीने (ह्पंद होय). ४ दुःख> 
कारक. ५ रित असे. ६ रविमुत च्कर्णे, ७ अचला पृथ्वी 3 अवन ऱ्य 
रण. ८ बाटपणी. ९ स्त्रिया. 


७० श्रीशिवकाव्य 


असुसमा ' ममता नुपतीवरी 

करिति चाकर, भपहि त्यापरी | 

करि दया सकटलांवर त्या मिसें* 

विसर तद्गुरुचा* पडला अस ॥'५॥ (५) 
सचिव तत्कृति पाहुनि तोपटे, 

वु गुणज्ञपणासहि* लोमटे । 

मनु-नयें * करि राज्य म्हणूनिया, 

सुरह्ि तोपति पाहूनिया नया* ॥६॥ (६) 
व्रतनिवंधन* आणि ब्रिवाहह' 

करितसे गरुसा,€ मिळवी मही । 

गुणवती सुदती* युवती सती, 

नृप वरी जणुं ती मदने रती ॥७॥ (७) 
उभय बाहुह्दि दौघे बिराजती, 

नयन पद्नदलासम शोभती । 

९०कनकगोर, यवा क्षितिपाटक 

विलसतीहि शिरीं कुटिलाटक  ' ॥८॥ (८) 
तरुण संदर ता नप पाहतां 

नववघ भळती पतिदेवता  * | 

करित पूर्वजसाच€ गिपुक्षय 

हरि-हराचन सावित अक्षय ॥२.॥ (९) 


१ प्राणासारखी मिमे > कारणानें. ३ त्याचा बाप शिवाजी यांचा 
४ गणग्रहणसामर्थ्यास, विद्येस उत्तेजन. ५ मनस्मृतीतीलळ नियमांस अनुसरून. 
& राज्य करण्याच्या प्रकारास. ७ उपनयन, मुंज. ८ वडीळ टिवाजीप्रमाणें 
९ मदनाकडून (वरिली गेळी). १० तांबूस गोरपण, तेजस्वी, १! कुरळ कस- 
१२ पतिज्रता, भळती-मधील कल्पना पतिदेवता या पदास विरोधी आहे 
येथे रूपसंदरता विवक्षित आहे. *सुंदर (दंतपंकिति असठेटो) 


चमत्कार ६--छ० संभाजीकृत ओरंगजब पराभव ७१ 


२. आरंगजव-संभाजा यद्ध (कामदा) 


शरसंघही पातल्या रणीं, 

त्यां स्वयें ववी जो नुपाग्रणी* | 
दिल्टिपाळ तो त्याचिया* वग्रा, 
योजना करी मानसीं सदा १० (१०) 


(स्रखखरा) 


दाक्रप्रस्थाधिनाथी स्वमर्नि समजुनी राक्रसा शंभुराजा, 

केटी वीरांस आज्ञा “ शिवनपतिसुता शौब्र जिकावया जा । 
आणा बांधून त्याते मम निकट'* तुम्ही, " ऐकुनी हें तयांनी, 
कोटे ते दक्षिणशी * गमन सकळिकी स्वीयनाथा नमूनी ११ (११) 


कः 


* नपध्षप्ठ 
ऱ 


(शाठिनी) 
ज्या वीरांनी संगरीं यद्ध कटे 
शांभ भप त्यां दिवीं पाठवील | 
भ्याट* जे ते* शौष्र दिल्टीस गटे, 
म्टेंच्छांधीदी वृत्त ते एकियेढे १२ (१२) 


३. पराभूत ओरंगजेब 


स्वरगी गेठे ' ऐकुनी तोप मानी*, 

कतं्याते त्या गिढे ना म्हणनी | 

आठे" एसे एकतां दू:ख झाटे 

कीं दृष्टांनीं कीतिते दृषियिटे ॥१३॥ (१३) 


संभाजी याच्या. १ माझ्याजवळ. २ दक्षिण दिशेकड 


सर्वानी. ४ न्याटेळे. ५ मातिता झाला. १ दिल्टोपति > औरंगजेव 


७२ 


श्रीशिवकाव्य 


( वसंततिलका ) 
आज्ञा करी यवन भूपति होव लोकां, 
आहे तुम्हांस ह्रभकित तरीहि ऐका | 
केव्हांद्वि शोभ, शिव हीं* वदणें न नांबे, 
शाली, महेश, गिरिजापति, हें वदाबें ॥१४॥ (१४) 
हीं मदृहृदीं_* शारसमा* लसतात नांत, 
कोणींहि हीं म्हणुनियां नच घेत जावें । 
मच्छत्रुचा करिळ जो मतिभेद* त्यातें, 
मानीन -मी प्रिय सखा, सुख तेंच मातें ॥१'५॥ (१'५) 
आणील जो त्वरित शंभु नृपास येथे, 
अर्पींन अव, गज, हेम, रथादि त्यातें । 
देईन राज्य विभवासह; फार काय, 
होईन ही वशा* तयाप्रति मी सकाय” || १६॥ (१६) 
चिंताः्वरें रिविळता वरिली सुगात्री“, 
भीतीमुळे निज न ये नयनास रात्रीं । 
खातां-पितांहि, वघतां वधुशी* सकामा*", 
व्या म्लेंच्छपा दिसतसे नृप दंभुनामा ॥१७॥ (१७) 
तोया विना कमट, कीं पतिवाचुनीया, 
योपा * जशी विगतभा?*, जरठाहि' * काया | 


१ शिवाचे भक्‍त. २ कारण, या इकरा च्या नांवानें बादशाहास क्रमानें 


संभाजी व दिवाजी यांची आठवण होऊन धडकी भरत असे. 
३ माझ्या हृदयांत. ४ शल्यासारखो. ५ वृद्धिभ्रंश. २ आधीन, आजाधारक. 
७ देहासह. ८ (पूर्वींच्या) दृढ असलेल्या अशा (कसलेल्या) अवयवांनी, 
९, १० प्रेमानें आलिंगावपास आलेल्या स्त्रीला. १९१ स्त्री. १२ तनिस्तेज- 
१२ जरठ >म्हातारी. 


चमत्कार ६--छ० संभाजी व कवि कलय्य ७३ 


किंवा दिनांतसमयीं रवि होय जैसा, 

द्रव्याबिना नर जसा, यवनेशा तैसा ॥१८॥ (१८) 

चिंता चिता” उभयता भगिनी परंतू, 

व्येष्ठाच दृष्ट गमते नच यांत किंतू । 

सप्राणरे भस्म करिते तनुचें वरिष्ठा, 

जाळीतसे मृत शरीरचि ती कनिप्ठा ॥१९॥ (१९) 
(भजंगप्रयात ) 

नयानें करी दोभ टोकावनाला*, 

म्हणूनी रणीं कौर्ति टाभे तयाठा । 

कसा बरय* होइळ तो हो अम्हांला' 

अश्या चिंतनें म्लेंच्छ तो रोड झाटा ॥२०॥ (२०) 


क: 


४. कलुपा कबजी (दाटिना) 


देवींचा जो गोड-देशीय भक्‍त, 

कब्जी*-नामा ।वप्र मांत्रीक पूर्त* । 

संभाजीचा जो महाधात*-कर्ता, 

द्रञ्यारोने बोटला म्लेंच्छनाथा ॥२१॥ (२१) 
संभाजीतं आणितों शौष्र आतां, 

मंत्राने मी, कासया व्यथ्च चिता ? | 

माझी वाचा नानता<, होय साची, 

पौयूपी कां व्यथ चिंता विषाची '? ॥२२॥ (२२) 


१ प्रेवदहनाथे रचठेली लांकडं. २ प्राणासह. ३ जनांचें रक्षण. ४ ताब्यांत 
आरडा असा. ५ हें विशेषनाम आहे. ६ कावेबाज. ३ पूर्ण नाद करणारा. 
८ अनृदा न > खोटी नाहीं. ९ अमृताचे ठिकाणी. 


क 


श्रोशिवकाव्य 


(वसंततिटका ) 
५ कांहींच दुर्षेट नसे तुज ब्रिप्रवर्या, 
जा शेभूच्या निकट सवर साधि कार्या | 
प्रेऊन त्यास झणि ये, मग अल्पकाळे, 
देईन इच्छित ' असें यवनेरा बोठे ॥२३॥ (२३) 


५. कलुपाच संभाजीकडे गमन व वशीकरण ( दिंडी) 
प्थी देखोनी तोयपूर्ण कुंभ, 
विप्र मानी चित्तांत महाटाभ | 
वदे “ झाला हा शकुन सुदैवाने, 
शंंभुभूपा आणीन निश्चयाने '॥२४॥ (२४) 
विप्र आठा तो शांभुनृपापाशी, 
वदत नजराणे देत तदा त्याशी । 
मधुर बोळोनी सुख तेथ राह, 
मंत्रसामध्ये नृपा भलं पाहे ॥२५॥ (२'५) 
तया विप्राने कार्य सावियेळे 
वीस दिवसांनीं वश्यनपा क. 
ओपधीते जाणता, मत्रवंत 
जसे सर्पा, वागवी  निजाडूत ॥२६॥ (२६) 


शंभ-भपति तो भ्रपटचित्त झाला 

मान दे सवदा कब्जि-वोटा । 

चतुर पूर्वीचे सचित्र कमी केट, 

तयांवरचे प्रेमही नप्ट झाटे ॥२७॥ (२४) 


१ वागविता झाला. 


चमत्कार ६--छ० संभाजीकृत राज्यव्यवस्था ७५ 


योग्य रीतीतें अनुग* सूचवीती, 

कड ठागे ज्वरितास राकरा ती । 

नये* भपे ऐकूच तद्रचाते,* 

दैव फिरतां विपरीत असें होतं ॥२८॥ (२८) 
फार पूर्वीचे महाशूर याध, 

सदा असती जे शात्रुववा सिद्ध । 

ठेबिळें जे देऊनि वेतनातें 

नृपें त्याते प्रेपिठें तद्गहातें ॥२९,॥ (२९) 

ग॒ह्दीं प्रतिनिविमु्य* करिति विष्णु-पूजा, 

तवरें व्हावा म्टेंच्छ-हा' शंभुराजा । 

निजा कौर्तींची गुद्धि' यास राहो' 

अशी करिती विप्णूस प्राथना हो ॥२०॥ (३०) 


ब्र 


६. आरंगजेंबाचे दक्षिणेत आगमन (वसंततिलका ) 


५ कृष्णातटीं पसरला वहु जो निजांग?, 
झाला असें शिथिळ तो तरु नौखेगं । 
खाडीं पडेळ लघशा पवनेहि आतां' 
विप्रे असें सुचविठें विशिखाधिनाथा< ॥३१॥ ३१) 
संकेत हा सुखदसा गमतां मनाला, 
म्टेच्छेोरा दक्षिण दिदोप्रति शोष्ट आला । 


१ नोकर. २ राजानें त्यांचा उपदेश ऐकूंच नये, मुळींच ऐकला नाहो- 
३ पगार. ४ प्रधान त्यादि. ५ यवनांचा घात करणारा. ६ आठवण 
आदर, आवड. ७ आपल्या शाखांनी. ८ शिखानप्ट ( यांच्या राजाठा. 
लाक्षणिक भाषेत पाटविळेला निरोप. 


१३६ श्रोशिवकाव्य 


त्यानं सर्वे सकळ तेभव आणियेठे, 
मार्गी तया दकुनही बरवेच झाठे ॥॥३२॥ (३२) 
(टद्तविलंवित ) 
सटिळलयुक्‍त घटास सुवासिनी, 
निज कटीवर पातढि घेउनी | 
दाकुन होति तय़ा वखे असे, 
विविध देराप गाति यशा तसे ॥३३॥ (३३) 
यवन-भपति-सनिथ्र जाउनी 
नपति भटति त्यास उपायनी 
विविध देशा, तशी सुरनिम्नगा*, 
क्रमुनि ये मग भीमरथीस* गा ॥३४॥ (२०) 
७. कजीची संभाजीस प्रेरणा (वसंततिटका) 
“ आठा असे यवनभप तुळापुरास€ 
जाऊं चला त्वरित आपण भेटण्यास । 
आहे गुणादब* वरा, बघण्यास योग्य ', 
कबजी अने कवितने, नृप मानि भाग्य ॥३'५॥ (३५) 
ही म्टेंच्ट-सदूगुण-कथा नपतीस माने, 
आरंनितटी यवन-जा-स्तुति* त्या द्रिजञाने | 
आश्‍चर्य हें न गमते कविच्या मतीस 
जे दुष्ट त फसवितात असं भल्यास ॥३६॥॥/(३६) 
म्यां पकिटी कलियुगी न अशी सुरूपा, 
वा “ देखिटी न ” कधणें मग काय? भपा । 


उपायनिन स उपायन म्ह. नजगाणा घेऊन. २ गंगा, २ भामा-नदी- 
४ दळापूर. ५ गुणवान. ६ बादशहाच्या मुळोच्या सोंदर्याच व्णत. 


चमत्कार ६--छ० संभाजी: ओरंगजब दरबार ७३ 


जो शांकरें स्वनयनं पति दग्ध केला, 

शोधीतमे रतिच १ ही गमते तयाला * ॥३७॥ (३७) 
आहेस त॑ मदनसा गण-र्प-यांहीं 

बा शोभसी पति तिचा, गमतें मठाही । 

आहे तुझे अतुळ वैेभवही नपाठा 

त्वबदरीनें ्वचित भळ पडेढ तीला ॥३८॥ (३८) 


८. ओरुंगजेबकन्यारूपवर्णन ( शादूलविक्रीडित ) 


जींचा केरा-कलटाप*भंग"-निचया आणीतसे न्यनता 
आरण्यीं* टपल्या मगी गमतसे नेत्रांकडे पाहतां? । 

जींचे दंत दिऱ्यापरी, अधरही विंवप्रभा€ हो जश 

भासे वक्‍्त्र जणूं नभी उगवला तो पूरगिमेचा राशी ॥३९॥ (३९) 
वाणी आइकितां बनांत शिरले कोकोठ टाजोनिया, 

भासे हेमघटा* स्तनदरय तिचें जातेंच जिंकावया । 

आंगाची रुचिरा” प्रमा उमटटी चाफेकळी  ' आंगणीं, 
भूपा सऱ्य अशी जगांत दुसरी नाहीं मनोहारिणी ४० (३९) 
सोडी भ्रूधनपी (२ सुचेचळ असा द्ग्बाण ती योजना, 
तेव्हां मठित होउनी नर पडे भमीवरी तक्षणीं । 

एकांती रमसी न तं तिजसवें; नाहीं वरें बा तरी ९ 
दग्याणे बहुतां यवा नखरां मारील ही संदरी ॥४१॥ (४०) 


१ रति - मदनाची स्त्री. २ मदनाला. ३ गण व रूप यांनी. ४ डोक्या- 
वरील वेणी. ५ भग्यांचा थवा. ६ अरष्य-चा अवत्तासाठी दोर्ष केला आहे 
७ नेत्रांचा दिचार करितां. ८ (पक्व) तोंडत्याचो कांति. ९ सोन्याची घागर 
१० सदर. ११ सोनचाफ्याची कळी. १२ कमानदार भंवयांनी. १३त तिचा 
दर्हि न झाल्यास. ह 


ज्ट 


श्रीशिवकाव्य 


( भजंगप्रयात ) 
वयानें गुणाने सुरूपेंह्दि पाहे, 
तुझ्या योग्य ती नोवरी वाटताहे । 
परी जाति-भेदा नसे वा उपाय, 
तिच्या दाने तुष्टदी अंतराय * ॥४२॥ (५?) 


>, संभाजी ओरंगजेवाचे दरवारां जातो 


असे राजराजा पिता रे तियेचा, 

तिच्या दुरीनांचा नसे टाभ काचा* | 

तियेच्या पित्याची अधी भेट ध्यावी, 

तयामागूनी पूर्ण इच्छा करावी ॥४३॥ (४२) 
असे रीति कीं हस्त बांधूनि जावें, 

तया सार्वभामा नतांगींरे नमावें । 

तदाज्ञेस घेऊनिया वा वसात, 

सभेमाजि हं *वम चित्तीं असाव '॥५४॥ (४३) 
असें ऐकतां क्रोव आला नुपाशी, 

वदे * काय माझं असे कार्ये त्याशी ? | 

कयाला हवी म्टेच्छजा सुंदरी ती? 

कशी म्यां त्यजञाबी कुलाचार-रीती ? ॥५'५॥॥ (27) 
'गुरूनेंचि वा रांकराते नमारवे, 

पराच्या पुर्ढे वा, न मी टीन व्हाव | 

अश्शी पूर्वजीं चाटवीटी शतिज्ञा, 


ह. 


माही अने मान्य ती वा, नयज्ञा* ' ॥६॥ (2'>) 


१ मत असा संस्कृतांत नसणारा अथे येथे करणे प्राप्त आहे. २ डोक 


इत्यादि अवयव वांकवून. ३ मुद्याची गोष्ट, *लषुद, थोडा, सहज. ४ नोति, 
रोवि इत्यादि जाणणार्‍या- 


चमत्कार ६--७छ० संभाजी : औरंगजेब दरबार ७९ 


: तुझ्या हा व्रताचा न हो भंग ऐशी, 
करीतो पह्या युक्ति मी शाक्र खादी । 
सवळावे तुर्वां त्यास भेटावयाठा ' 
असें बोठला काबिज तें भपतीटा ॥४७॥ (४६) 
(इंद्रवः्रा ) 
नें दांभू बोठे “ वचने तुझ्या मी, 
जाईन विप्रा यवनेरा-धामीं ' । 
ऐकूनि हें वाक्य झणीं निघाला, 
म्टेच्छाधिपासनिथ विप्र गटा ॥४८॥ (०७) 
(मंदाक्रांता) 
* शंभू येतो, पारे नत कदा तो न होई तुम्हांटा ', 

कब्जीनें हें सकळ कथिटे वृत्त त्या म्टेच्छपाला । 

हें ऐकूनी यवन वदटा युक्ति काढूं बरीशी, 

आणा त्याते ढबकर तुम्ही मऱ्समीप प्रदेशीं ४९ (४८,४९) 

(दिंडी) 
मान देवोनी तदा म्टेंच्छ बोटा, 
म्टेच्छ-कन्या-रिविरास काब्जि गेटा । 
तिला सांगे “ त हिंदुभूप पाहें, 
गणे ख्ये जो मदनतुल्य आहे ॥५०॥ (५०) 
(आर्या) 
जस्मी जाणि वटी, त्यासम मी पुरुप देखिटा न दुजा, 
ह येथे देतां तं, टऱ्जा न्यागुनि पाहण्या स्वि "जा ' ॥५१॥ (५१) 


क्र 


श्रोशिवकाव्य 
(वैश्‍वदेवी ) 
तीतें ऐसें सांगुनीया निघाला, 
साताऱ्यातें कब्जि तो शौष्र गेला । 
भपाळाचें रूप आणूनि चित्तीं 
वेडी झाली मन्मथे' म्ठेंच्छजा* ती ॥५२॥ (५२) 
भेटीसाठी रम्यसें गेह केठें, 
म्लेच्छांधीश वैभबें शोभवीठें । 
त्या गेहाचें टेंगणें द्वार साजे, 
जाऊं ना दे नम्र झाल्याविना जें ॥५३॥ (५३) 
(इंद्रवज्रा ) 
शंभूदि फन्जीसह तेथ आठा 
घेऊन अल्पाच निजा चमा | 
तेथें यदा द्वार लहान पाहे, 
आहे ' वदे “ नम्र करावया हें ॥५४॥ (५४) 
विप्राविना मी इतरां नमाया, 
केलें नसे नम्र कधीं शिरा या | 
जाऊं नये मदूव्रत हें न वायां, 
देवो अशी धी जगदेकमाया ! ' ॥'५'५|| (५५) 
ऐसें बदूनी पद आंत आघ्ी, 
ठेवन गेला नप तौक्ष्ण -वद्गी । 
९०७ बट > 


१ कामविकारानें. २ बादशाहाची मुलगी. ३ येथें विवक्षा पाहतां, 


या चरणांत नये-बरोबर न योजावयास नको. यांतील दोत नकारांप्की 
एक गाळण्यासाठीं नगरे हें सानुस्वार तृतीयान्त पद घ्यावे व त्याचा अर्थ 
युक्‍तीनें असा करावा. ४ चलाख बुद्धीचा. 


चमत्कार ६--७छ० संभाजीचा ओरंगजबाशीं संवाद व मृत्यू ८१ 


बाजूस अंतःपट* सारुनीया, 
तै म्ठेंब्छजा देखत हिंदुराया ॥५६॥ (५६) 
जे सोख्य तैं होप परस्परातें 
तें ठाउकें त्या रति-वल्टभांतेंर 
ते एकटा दांभु भय त्यजूनी, 
बैसे सभे म्लेंच्छपसनिधानीं ॥'५७॥ (५७) 
म्लेंच्छांन केटी नति उद्भतें ज्या, 
त्याते पुसे तो विशिखाधिराजा* | 
येथें असे कोण तवासुपाता *?! 
तैं शंभु बोठे * मज मीच पाता ' ॥५८॥ (५८) 
एकाच पात्रीं अरानां कराया, 
बोहे* यदा म्टेंच्छप* हिंदुराया । 
भ्याठा न शंभू यवनम्रभतें*, 
योग्या* गिरा तै* वदला तयातें ॥५९॥ (५९) 
१०. छ० संभाजीचा मत्यु (शादूटविक्रोडित ) 
५ देशी तं तव कन्यका जरि मटा, जेवीन येथे तरी 
ऐसें शांभर वदे तदां यवनपा* ये कोप अभ्यंतरी । 
शांभते यवनेस्त तो मग निजा कारागहीं€ पाठवी 
तेऱ्दां दंभ नये तन्‌ त्यजुनियां केळे प्रयाणा* दिवी* ६० (६०) 
त्याच्या शोअभरें तदा यवनजा झाडी मदा बिव्ह्ला 
म्टेथ्टांबीदा वरे विला * सुतनने, कां दुःख झालें तुला? | 


क्र 


१ मधोल पः्दा. २ रती तिचा प: मदन. ३ मानो. ४ तव तज्ञा 

अगुपादा स्प्राणगरघक. येथोठ संथि मराठीच्या दळणास विरोधी आटे 

५ बोठाविता शाटा, ६ उचित उन्नर. &तेव्हां. ८ तरुगांत. ९ स्वर्गास गमन 

पत्तरिळे मरण. *डोरगजेब (तिखनथ्ट मुसरमान ह्यांचा राजा). [भोजन 
६ शिव. 


८र श्रोशिवकाव्य 


शत्रच्या हननें वरी मन मंदा, त्यागन हेर कां अशी 
वेडयापरि शोक हा करिशि गे? होई मली स्वस्थशी ' ॥६१॥ 
(६१-६२) 
(वसंततिलका ) 
तैं म्ठेंच्छजा नय? बदे विशिखाधिराजा, 
“जो शंभु मदरृदि वसे पति तोच माझा | 
आतां दुञ्या पतिस मी न वरीं कदाही 
मज्जन्म दु:खदचि; संराय यांत नाहीं ' ॥६२॥ (६४) 
(तोटक) 
तर्यि शंंभुपुता अणिलें यवनें, 
दृहितेस दिला झणिं तो सुमनं*। 
दृदिता-सुतसा मनि मानुनिया, 
करि रक्षण तो यवनेरा तया* ॥६३॥ (६५) 
अवधी जगती* सुनये अवुनी*, 
निजकौतिस ठेवुनिया भवनीं । 
निज राज्य करून सहा वर्स्पे, 
नृप शंभु'दे जाय दिवीं हरये? ॥६४॥ (६६) 
(पथ्वी ) 
ग्वभमिरसभ-डाकीं“ नपति शांभ गेळा दिवी 
विसर्जन तुळापुरीं निज तनू, जनी ' संपती । 
मनीं हरि-पदांवुजा स्मरुने, मर्म्ये ठोका त्यजी, 
परां वरा न होति जे कुटज-हे असें सय जी ६५ (६७) 
मनन द्‌ 22... 
१ आनंद. २ हे (मुदा), हा संतोप. 3३ नीति. ४ प्रसन्न मनानें. ५ त्या 
दाहूटा.५ अव > रक्षणे. 3 ह्पे, आनंदाने. ८. १६१० टाक. ९ जन्म, आपृष्य- 
'श्वृय्वी, प्रजा. 


नबपज्कार ७--छ० शाहू ८३ 


चसत्फार २ 


१. छत्रपती-शाहू-जन्म व बालपण (कामदा) 


शाहू चंद्रमा शंभु -सागरी, 
जन्मा तदा तोप अंतरीं । 
जाहला तया पाहतां जनां, 
वंद्य जो असे क्षत्रियां जनां ॥१॥ (१) 


चार-दून्य-सा-एक वःसरी', 

भूप जन्मला शाहु भूवरी । 

त्या हाका असे नाम दृंदुभी,* 
वाजल्या दिवीं देव-दुंदुभी ॥२॥ (२) 
सोख्य देतसे दशन प्रियां, 

मिष्ट भाषणें तोपवी तयां । 

न्यून तें गमे कृप्ण“-खेळणें, 

कां न मोहतीं सप्रजा-मन ।३॥ (३) 


कल्पवृद्धसा नौर-सिंचने*, 
हाहू वाटला तात-पोपणे । 
माय-आाप हे वंदेती हरा, 
प्रांते वादळी त्यां परस्परां ॥४॥ (४) 
१ छत्रपति संभाजी. २४. ६६०४ केशाख व. 3(अंकानां वामदतो गतिः) 
भम ४ गृख्वारी इ. १६८२ हया वर्षी. ३ संबस्सराचं नांव. ४ दृष्णाच्याही 
बादणा याच्या खेळण्यापुडे फिक्या वाटल्या. ५ पाणी घादण्यानें. 


८ड श्रीशिवकाव्य 


२. संभाजीचा मृत्यु व शाहूचा बंदिवास (शाठिनी) 


सत्म्रेमानें पांच वर्षे पित्यानें, 
शाहू-नामा पाळिला पुत्र त्यानें । 
जेव्हां झाला तात २ तो स्वर्गवासी 
शाहू नेठा म्ठेंछभूपे गृहासी ॥ ५ ॥ (५) 
(इंद्रवज्रा ) 
त्या तात-हीना यवनेरा पाळ 
त्याच्या. असे हें लिहिठें कपाळीं । 
होता जरी म्लेंच्छप दुष्ट-कर्मा, 
शाहूस त्यानें दिवलें सु-रार्मा ! ॥ ६ ॥ (६) 
आतां मडा या ममता न कोणी 
लावील हें म्टेंछ मनांत आणी । 
शाहूस पुत्रासम आदरानें, 
रक्षूनि तदु:ख दिगंतरा ने ॥७॥ 
( कामदा) 


मिप्ट भाषणें शाहू तोपवी, 
म्टंडउजेस तो प्रीति आणवी । 
कित आपली त्या दिळी क॑ चें 
यक्तित आपली त्या दिली कचे *, 
बद्धि सोल्यदा संकटीं सुचे ॥ ८ ॥ (७) 


6 


6-छ. 


१ इतिहासदृष्ट्या * साडेपहा ' पाहिजे. २ संभाजी मु. दा. १६१० फा. व 
३०, इ. १६८९ मार्च ११. ३ शमंन्‌ 5 कल्याण, सुख. ४ दिदेच्या टोकाला 
नेगें - नष्ट करणें. ५ देत्यगुरु शुक्राचार्यांपासून संजीवनी विद्या आणणारा 
बहस्पत्तीचा पुत्र. 


चमत्कार ७--७छ० जाह औरंगजेबाच्या छावणीत <प्‌ 


(रिखरिणी ) 
स्वपुत्रापेक्षांही यवननप शाहूस ममता 
करी, शाहूदी तो निजवचसुखी स्त्र जनता । 
पहाया देशांतें सद-कटक जैं म्लेंच्छप निघे, 
सवें शाहूडाही बहु सुविभबें पुत्रसम घे ॥९॥ (८,९) 
(वसंततिटका ) 
शाहूपुढे गज-तुरंगम-संघ चाठे, 
सद्देत्र "-दंड-धर कोतिकही २ निघाठे*। 
होते अनेकविध बीरहि परिचमांगी*, 
ह्या वैभवे नृपज चाटत मध्यमा्गी ॥१०॥ (१०) 
कित्येक हाच वदती यवनेश-तोक* ', 
 तत्कन्यकासुत' असें वदती कितीक । 
होते विचारयुत जे सुजन प्रवद्ध, 
ते ' शंभुराज-सुत हा ' वदती * प्रसिद्ध' ११ (११) 
३. ओरंगजेबाचं मृ्तिविध्वंसन व पंढरीस गमन 
म्टेंच्छाविसुद्ध जन जे असती तयांला, 
दावूनि तेज समरी बहु दंड" केला | 
सन्मूर्ति<-भेद करणें निजघधर्म मानी, 
तो पंढरीस मग ये यवनेश्य मानी ॥१२॥ (१२) 


१ आपल्या भाषणाने आनंदित. या संस्कृत समासांत वचस-चें मराठी 
रूप वच हें योग्य नाहीं. २ सत्‌ उवेत्रदंड 4- धर र चांगले वेताचे सोटे 
धारण करणारे, चोपदार. ३ कृत < भाला, कौतिक र भालेकरी. ४ पुढे 

चालत होते. ५ मागल्या बाजस. ६ कोणी शाहूस शाहजादाच समजले 
७ शिक्षा, पारिपत्य. ८ सुरेख घडलेल्या देवांच्या मर्ती फोडणे. 


८६ श्रीशिवकाव्य 


(उपजाति) 
श्री'-पूजक श्रीफलर पुष्पमाला, 
प्रसाद देवोनि नपाधमाठा । 
८ श्रीविष्ण येथे वसतो कृपाला 
ही मर्ति रक्षी” वदती नपाला॥१३॥ (१३) 


(शालिनी) 
मालेमध्यें देखतां कुंतठातें*, 
म्लेंच्छाधीरशी प्रश्‍न केला दविजातें । 
“ श्लौरंगाव्या मस्तकीं केराराजी", 
आहे कीं! हें सव्य सांगा मला जी ”1॥१४॥ (१४) 
(बसंततिलका ) 
हा वेळ दुखःद असें समजून भ्याले 
श्री-विष्णु-पाद-कमळीं द्विज भृंग झाळ । 
६ श्री६-मस्तकीं यवनपा, कच"-संघ-माला 
* असेंच कथिती यवनेश याला ॥१५॥ (१५) 
म्ठेंच्छेरा त्यांस बदला “ झणिं देव पाह 
तददशीनीं उपजला मजठागि लाहो” ' 
तो पूजकांसद्द निघे मग देवळातें, 
श्रीमस्तकीं कच तदा दिसळे तयाते ॥१६॥ (१६,१७,१८) 


श्री  विठुलदेव, त्याचे पूजक, देवाचे पुजारी, बडवे. २ नारळ 
३ कुंतल > केश. ४ लक्ष्मीचे आनंदाचे स्थान, विष्णु. ५ केंशसमुदाय, 
६ विठोवाच्या मस्तकावर. 3 केशांच्या बटांचा समुदाय. ८ उत्पुकता, 
उत्कंठा. 


चमत्कार ७--छ० शाहू: ओरंगजेब व श्रीबिट्टल ८७ 


४. आरंगजेबाचा श्रीविटोबाविषपया पूज्यभाव (मंदाक्रांता ) 


तेव्हां झाला हरिपदरजीं म्टेंच्छ भपाळ टीन, 

केठें त्यानें गरिब-गुरिवां रुन-दवेमादि ' दान । 

“देवाचे कां कर कटिवरी ? मस्तकी टिंग ठेटें! 

सांगा ' ऐसे कुमति यवनें पूजकां प्रश्‍न केळे ॥॥१७॥ (१९-२१) 
त्यांनीं जे जे कथन कथिठें स्वस्ववुद्धि -प्रसारे, 

तें पद्यांनीं सुनब* कवि मी वर्गितो साथ सारे । 

होते ज्याच्या श्रवण-पठणें पूण इच्छा नराची, 

अंतीं येते मधू*-रिपु-वरें योग्यता किनराची ॥१८॥ (२२) 


५, श्रीविट्टलाचे कटेवरी कर कां ! सप्तक (वसंततिटका ) 


“ जो होय मत्पदरजीं नरसिंह्‌*॑ टीन, 
होई त्या भवनिधी जघन”*-प्रमाण । 
हें वम€ सर्व जगतास कळो” म्हणूनी, 
झाला स्वयें सुरटटाम* नितंब-पाणी ” ॥१९॥ (२३) 
देजूनि ही सुरनदीटुन रम्य भीमा, 
आटा तवरें हरि पुडें त्यजुनि स्वयामा | 
ते'* दाखवी, यवनपा, अनुगांस पाणी, 
झाला असे हरि म्हणूनि नितंबपाणी ॥२०॥ (२४) 


१ रत्ने; हेमन्‌ - सोनें. २ आपापली कल्पना जश्ली चालली तसे. ३ नुक- 
ताच षाव्य करू लागठेला. ४ अर्थामर, फोड वरून. ५ मधु नांवाचा द्‌त्य 
त्यास मारणारा विष्णू, त्याच्या कृपेने. ६ दर पृरुष; पण येथें विचारी 
पुरष असा अध योग्य, 3 वबमरेएवद्या खोलोचा. ८ रहस्य, गुप्त गोप्ट. 
९ देवाच भूषण, दिष्णू. १० बमरेवर दोन्ही बाजूंस ज्याने हात ठेविले 
आरे३ असा. ११ आपले स्वर्गातील स्थान, त्यास. १२ तेव्हां 


ट्ट श्रोशिवकाव्य 


किंवा जरा -सुत-भये मथुरा त्यजून, 

केळें *प्रवर्षणगिरीवरि हो प्रयाण | 

तो पेटवी आरि, म्हणूनि उडे), श्रमूनी, 

झाठा असा सुरठलाम नितंबपाणी ॥२१॥ (२५) 

किंवा त्यजूनि भजकीं निज पुत्र-जाया, 

आरंमिळें स्तवन हा प्रभु तोपवाया । 

तें फार वेळ परिसे भजकोकतवाणी, 

देखी * श्रमे म्हणुनि होय नितंबरपाणी ॥२२॥ (२६) 

की खेळतां भ्रमण नामक बाललीले, 

गोपाठ* जे समवयस्क तदा मिळाले । 

हा त्यांस कूर्परवरी? बहु दूर सारी, 

झाला नितंबवकर यास्तव दानवारी* ॥२३॥ (२७) 

गंगातटीं विह्रतां मदिलासमाजी«, 

झाला तिथे श्रियसखीसद्द गुप्त हा जी। 

स्कंबी ' तियेस चडण्यास्तव मार्ग सोपा 

केला, नितंवकर यास्तव होय भूपा ॥२४॥ (२९) 

भस्मासुर त्रिनयनास वधू निघाला, 

झाला वघू हरि तया फसवावयाळा । 

ट्वी कटीवर तदा कर नर्तनीं हा, 

म्लेंच्टा, नितंवकर यास्तव विष्णु पादा ॥२५॥ (२८) 

१ जरासंध राजाच्या भयाने. २ प्रवर्षण र एका पर्वताचे नांव. ३ पेटठेल्या 

पर्वतावरून उडी मारूत निसटला. इ (भक्तांचे भजन ऐकत असतां) दोवटीं. 
५ करिता, भ्रमण नांवाचा एक मुलांचा खेळ खेळतांना. ६ गवळयांची मुलें. 


3 कोंपराच्या सावतानें. ८ स्त्रियांच्या समदायांत. ९ खांद्यावर सहज 
चढण्यासाठी (प्रयम कोपरावर पाय देतां यावा अशासाठी), *राक्षसशत्रु न्विष्णु . 


चमत्कार ७--७० शाहू: औरंगजेब व श्रीविठ्ठल ८९ 


कीं पुंडरीक करितां गुरुसेवनातें, 

हा तोबा मग वदे “ वर माग' त्यातें । 

कांहींच तो जनक -भक्त वदे न वाणी, 

द्वारीं उभा श्रमवरश स्वनितंबपाणी ॥२६॥ (३०) 


६ श्रीहरिमस्तकी हर कां? अष्टक ( मंदाक्रांता ) 
राधा * त्यागी परकुचभरें रक्‍त देखनि वक्ष, 
तेव्हां झाला विरहदहनें तप्त हा नौरजाक्ष र । 
नाना यत्नीं मदन न रमे, होतसे फार दाहा, 
अतां कृष्णे पुखद धरिठा काम-हंता" शिरीं ह्या २७(३ १) 
जें कृष्णाडा अभिनव असें लागळें कामभूत, 
तेश्हां यानें बदुत युवती भोगिल्या गोकुळांत | 
नोहे शांती तरिह्दि म्हणुनी फार दारा करी हा, 
अती? कृष्णे सुखद धरिला वामहंता शिरीं हया २८ (३२) 
किंवा भेटों हरिस सुमदे* पातटा इं येथे, 
त्या माघारे अजनि' हरि हा पोंचवी ज्या सुपंथे । 
मार्गी होती स्वपुर-' "तटिनी भरि-नौरप्रवाद्दा, 
श्रीकृष्णाने त्वरित धरिला मस्तकीं तेथवा हा ॥२९॥ (३३) 


१ जनक > बाप, पण येथें या पदाने आई व बाप या दोघांचे ग्रहण 
करणें योग्य आहे. एतदर्थ जनक हा शब्द जननी-जनक--चा एकदेष मानावा. 
२ कृष्णाची छाती अन्य स्त्रीच्या उटी लावलेल्या भरदार कुचानें रंगलेली 
पाहून राधेनें त्यास टाकिले. ३ नीरज: कमल, त्यासारख्या डोळयांनी युक्‍त, 
कमलाक्ष. ४ हें पद प्रथमान्त इप्ट असल्यानें याचे आकारान्त रूप चक आहे. 
५ मदनाचा दत्रु दांकर. ६ स्त्रिया. ७ शेवटीं, स्त्रीसमेवनानें काम दांत होत 
नाटसें पाटून. ८ मोठा आनंद. ९ जनि्य्जन्म, अजनि > जन्मरहित. 
१० आणल्या नगरीची नदी > चंडशभागा. 


९० *“  श्रीशिवकाव्य 


मल्डिंगाची* संविधि* करुनी प्रेमपूजा * प्रदोपी“, 

श्रीरंगानें शिव-द* नमिला शंभ्‌ जो शौध्रतोपी* | 

तें टाकाया रुचिर गमटा* पूत भीमाप्रवाहा, 

श्रीकृष्णाने अपणचि तदा मस्तकीं घेतटा हा ॥२०॥ (३४) 
किंवा “ नाहीं हरि-हइर असा भेद', हे वेद“-वाणी, 

गर्जे लोकीं स्वमर्नि धरणें तस्व हें वेष्णवांनीं । 

तें त्यागूनी, सतत करिती जे सदा रेव "-निंदे, 

त्यां बोबाया स्वशिरिं धरिठें शंकरातें मकुदे ॥२१॥ (३५) 
भावें होतां मम.पदरजीं लीन पूख्प, त्याला 

प्रेमाने मी अधर निवटुनी मक्त देतों सुखाला” | 

हें सांगाया हरि निजरिरां घेउनी कामहंता, 

श्री शंभूची रापथ करि हा भक्‍तकेबल्यदाता १  ॥३२॥ (३६) 
किंवा आठे बहु भजक जें विष्णुच्या दर्शनाला, | 
दाटी झाली स्थळ नच मिळे देउळीं त्या जनांळा | 

तेव्हां येतां भजक-वर हा शंभु दामोदरानें, 

प्रेमे त्यातें स्वशिरिं दिभळें स्थान बव्हादराने ॥३३॥ (३७) 
कोठे-कोठे जन निजमते रीति हे आचराती, 

कौं लग्नांतीं स्वरिरिं नवरा घेउनी नाचताती । 

जें शंभूनें सुमति गिरिजा प्णिटी'२ गोरवानें, 

तें पोत्राटा _ स्वशिरिं धरूनी नुव्यकेठे अजाने * ॥३४॥३ ८ 


१ पाथिव लिंगाची. २ विवियुक्‍्त, यथाशास्त्र, ३ प्रेमपूवक पूजा. 
४ रात्रींच्या आरंभीं. ५ कल्याण देणारा. ६ आडतोपष. लवकर प्रसन्न होणारा, 
झंकर. ७ गेला. ८ वेदाचे वाक्य, अभिप्राय. ९ ठेव > शिवाची. 
१७ सुखासाठीं मोक्न देतो. ११ भक्तास मोक्ष देणारा. १२ परि-णी > लग्न 
करणें. १३ विष्णूच्या नाभिकमळापासून जन्मला असल्याने ब्रह्मदेव हा त्याचा 
पुत्र व ब्रह्मदेवाने सर्वच सृष्टि केली असल्याने तीतील शिव हा ब्रह्मदेवाचा 
पुत्र म्हणजे विष्णूचा पोत्र स नातू. १४ विष्णूने 


चमत्कार ७--छ० ज्ाहू ९१ 


७. औरंगजेबास नर्रासहमतिभंगावद्दल भय (साका ) 
'तोपा पा्वने यवन नपति नरसिहपराते गेटा 
भीमा आगि नोरा ह्यांचा संगम जथे झाटा ॥३'५॥ (२९) 
फाई इच्छी नरहरिमूता, दवे अघटित कट 
वरिचिकसपा आज्ञा दिधटी, सव यवन ते भ्याठ ॥३६॥(४०,४१) 
थे असती दोकरिंगे, मूति तश्या विष्णूच्या 
* नमूने त्यांतें रक्षी धर्मा यवननपति हिंदूच्या ॥२७॥ (४२) 
८. छ० राजाराम व तत्पुत्र शिवाजञा 


जें संभाजी मत झाला तें यवनें शाहू नेटा 

राजाराम प्रजा5वनाचा भार रिरीं वाहीला ॥३८॥ (४३) 

राजाराम देद त्यजितां तऱ्सुत शिवाजि मागे, 

भचें पाटन करीत होता सुनीति चित्तीं वागे ॥३९॥ (४४) 

९, छत्रपती शाहूच्या सुटकेची सिद्धता 

शंभनपाचा पुत्रद्रम हा यवनतनजा -भंत 
म्टच्छप्रेमाजट-"प्रसक झाला छायावंत* | |४०॥ (४५) 
निज कन्येचा मानससुत जो शाहू त्याचे केलें 
टग्न प्रमान त्या यवन दुःख लयाला नंद ॥४१॥ (४६) 
दिधटीं वस्त्रे रने वाजी गजदि दिठे बइु-मोल, 
सवाटादी सुखद असे तै शाहू बोठे बोट ॥४२॥ 
शाहु नृपातें तोय जहाला यवनें वस्त्रे देतां, 
यंवन-सुतेटा रंजमुना तो अठरा ब होता ॥४२३॥ (४७) 


१ एटाजादी होच कोणी भर्मि चविच्यांत, स तिच्या आधयाखाटी. २ 
बादशाटाचे प्रम हेच पाणी, त्याच्या वर्षावाने. येथें संस्कृत समासांत प्रेम अस 
अशारान्वृरू्प शड होते. ३ छायेनें युक्त, अर्थात्‌ फांद्या, पालवी इत्यादींनी 
भरळेरा > पृष्ट. 


९२ श्रीशिवकाव्य 


एके दिवशीं बाददाहाच्या चित्तीं ऐसें आटे, 

कीं * प्रेपावा सन्मानान हा, ' दयार्द्र मानस झाळें ४४ (४८) 
* संभाजीतें वधून मी हा तसुत शाहू येथे, 

अठरा वर्षे ठेवियठा कीं योग्य नसे हें मातें ' ॥४५॥) (४९) 

म्ठेंच्छे दिधटी स्वामात्यातें आज्ञा की * शाहूला 

तज्जायेसद सभेस आणा; पाडू त्यां उभयांठा '1॥४६॥। (५०) 

प्रथान बोळे ' त्वां जायसद यवन-समभेतें यावे, 

तेथे येउनि यवन-मनींचें कोड सर्व पुरवावे ' ॥४७॥ (५१) 


१०. मराठ मोळा (दिंडी) 


मराठ्यांच्या स्त्रिया * पराव्याच्या*, 

कदा नाहीं दृष्टीस पडायाच्या । 

तोच आला शाहूस वेळ जेऱ्हां, 

पडे त्याचें संकटां चित्त तः्हां ॥०८॥॥ (५३) 
तदा शाहूने युकिति अशी केढी, 

अन्य कन्या सजवून सभे नेटी | 

नुपा सांगेतळें * हीच वधू माझी ', 

तुष्ट झाला यवनेशा मना-माजीं ॥४९॥ (५७४) 


११. शाहूची सुटका 


पुत्रपोत्रीं उपभोग करायाम, 
दिला यवनेशे राज्य-चतर्वीरा 
देला यवनेरी राज्य-चतुथोरा * । 


१ कुलीन स्त्रिया. २ परक्याच्या. ३ भावेहून अन्य स विद्वाई- 
४ चौयाईचा हकक 


चमत्कार ७--छ० ज्ाहूचें स्वराज्यी आगमन ९३ 


स्वीय-मुद्रांकित दिलें ताम्रपत्र, . 
म्टेंच्छे झाठा शाहूस आतपत्र' ॥'५०॥ (५७) 
यवन बोठे * श्रमविळे तूज वायां, 
जाइ आतां निजराज्य चालवाया । 
प्रजा रक्षा तं, आपल्या घरा जा 
राजराजासम नांद तरुण राजा ! ॥५१॥ (५८,५९) 
म्टेच्छ कन्येच्या गहीं शाहु गेटा 
संब तिजला सांगता वत्त झाला | 
श्रवण करतां वत्तांत तुप्ट झाली 
शाहुगमनाची सिद्धि तिने कटी ॥५२॥ (६०) 
सुखद होवो तुज, मार्ग ! शाहूराया, 
बद्धि उपजो सद्रीतिरे आचराया! 
इरा रक्षी! ' बोटतां नयन झाले 
अश्र-तोयें आरक्त आणि ओठे ॥५३॥ (६२) 
दान देतां निज चित्त त्या उदारा, 
तदा सोडी ती नेत्र-तोय-धारा । 
दिठें तोयाविण दान तरी व्यर्थ, 
विदित होता हा सरे तीस अथ ॥५४॥ (६३) 


क्व 


(सखगधरा) 


येयेये शाहू राजा म्हणवनि दिधटें सनिरोपास* 
बत्सावांचन धेन-समचि बटु तदा दुःख केलें स्तने । (६४) 


१ छत्रो, आधय. २ राजांचा राजा, साव नोम. ३ चांगर्‍या लोकांच्या 
चाडी. ४ दान देवांना ते यथासांग व्हावे म्हणन पाणी सोडावे लागते. हो 
डन 


रीव येथ लिव हे. ५ प्रेमाचा निरोप. ६ रुदाचरणी (दहाजादी) तिने. 


रड शोशिवकाव्य 


ठेच्छाठा तः्सुतेदा असकृत* नमितां अश्रपूर्णांक्षिर झाले, 
एसा तो शाहूगाजा गज तुरग चम घेउनी मार्ग चाठे॥'५"५॥ (६५) 


१२. शाहू व तारावाई 
जातांना पाहुनीयां विविध जनपदां* तो स्वराज्यास” आला, 
लोकां फारा दिसांनी निज नृप वघतां फार संतोप झाला । (६७) 
होती पितज्य-पःनी* स्वसुतसद्द तिथे, ती वदे'हा न शाहू, 
आहे कोणी दुजा हा, अपण नप, 'म्हणे ' राज्य याते न वाह ' ५६(६८) 
यंद्राला सिद्ध झाळी; मग नपति वदे * घोर संम्राम द्यावा 
बल्लाळ * तःसर्चावे) सुमति कथिसळी-' बोच तीतें करावा * | 
गेला सामा कराया त्वरित विनटळी८ राज्य भपास द्याया, 
झाहूडरी राज्य ध्याया निघत सुविभवे तोप टोकांस व्हाया '५७ (६९) 


१३. छ० शाहूस राज्याभिषेक (ओवी) 


आरिवन मासी सातार्‍्यांत । सत्रजिन्नाम संवसरांत । 
डके सोळासें एकोणतिसांत । अभिपेक झाहूतं जाहला ॥'५८॥। (७५) 


१ अ-सक्रत्‌ र अनेक वेळां. २ अन्नि अधुदणे झाले. असा संवि 
मराठींत सदोष आहे. २ प्रांत, देशा. ४ आपल्या महाराष्ट्र देशाला. 
५ चटवत्यांची स्त्री. चळदी, येवें प्रथमाक्षर गुरु पादिजे, पण त्याच पूढील 
न जाडाक्षर नसल्याने विळा गुस्त्व येणि टाक्य नाही. यामुळे यथे वृनदोपष 
जाळा आहे. यांचा परिहार पैतुव्य अना पाठ धेऊन करावा. ६ वाळाजी 
विव्वनायाने. > दाहाणा मंत्री. यांतीडठ चि ऱ्हस्व असणे दोग्य आहे 


८ निद्ध भ्ाडो- 


चमत्कार ८--छ० शाहूचें सुखी राज्य ९५ 


कमत्कार ८ 


१, छत्रपती शाहूचे राज्यपरिपाळन (साकी) 
तोपविळें यवनेशा ज्यानें वाल्यावस्थेमाजी, 
पूण'-मनोरथ तो छाहू घे स्वराज्य हस्तामाजीं* ॥१॥ (१) 
न्यायें स्वर्गाविपास, त्पुटा जिंकियळें शोयानें, 
विप्रमनींचें कोड पुरविठे*, सवहि त्या शाहूने ।॥२॥। (२) 
दीना तैशी मिथ्या बाणी कधींहि तो नच वोढे, 
त्याच्या सुगणें अवघ्रे भपति तत्पादीं नत झाठे ॥३॥ (३) 
सारे जन निज धर्भे त्याच्या राऱ्यीं नांदत हाते 
त्यांचें पोयण शाहू करितसे झाळे बहुत सुखी ते ॥४॥ (४) 
पूर्वी जे जन मन्मय पात्रीं अने शिजगित होते 
तसेंच तंबी “-पात्रे आणित होते जे उदकातें ॥५॥॥ (५) 
हाहुतृपाच्या राज्यीं झाली त्याच जनांच्या गह, 
बहुत स्प्पाचीं भांडीं सुंदर महिमा" शाहूची ही ॥६॥ 
दारिद्रयास्तव दीप-कव्चांनांध स्नेह न शाखातें) ही 
कन्या-सुत-वबे€ यांनाही ज्या दावित नव्हर्‍्या टवही ७ (६) 


१ ज्याचे मनोरथ पूर्ण झाळे आहेत अता. २ माजी मध्यें. ३ (भरपूर 
दाने देउन द्राह्मणांस) तृष्ट केले, ४ भांड्यासारता उपयोजिलेला भोपळा 
५ मटिमा शब्द संस्कृतात पुल्लिगी आहे. येथे मराठींतील सामान्य ख्ट॑ 
अनुसरून हा शब्द स्त्रिलगो योजिला आहे; पण पूढे आठव्या पद्यांत 
गरऱतानसार पृल्टिगी आइळतो. ६ दिवे आणि डोक्याचे केश. ७ याखा- 
पदाने येथे पुर्षांची शेडी दिवलित असावीसे दिसर्वे. त्से असल्यास दीप-ऊुच 
यतदीड 'कच शब्दाने स्त्रियांच्या केसांचें प्रहण प्राप्त होते. ८ मळी, मुटगे, पति 

( पुडीड पृष्ठावर ) 


९६ श्रीशिवकाव्य 


त्या नारी श्री-शाहू-राज्यीं झाल्या पूण -स्नेह्ा, 

दारिद्रयाचा नाश जहाला महिमा शाहूचार हा ॥८॥ 

मासा अथवा गुंजचि सोनें घालुनि आंगावरती 

करीत होते जे जन पूर्वी विवाह ऐशा रीती ॥९॥ (७) 

तल्टोकांच्या सुंदर नारी मौक्तिक-भारें लवल्या, 

सोन्याच्याही मुद्रा) सहजचि अश्‍व-भूपणें झाल्या ॥१०॥ 

दळीत होत्या विद्ददूभार्या पूर्वी मोठानें* ज्या 
त्याच “ दुजाच्या हातीं करव ' वदती ' स्वीया काजा ' ॥११॥ (८) 


पूर्वी पेजहि मिळत नसे ज्या, त्यांना शाहू-राज्यीं, 
चतुरविधालें* यथेच्छ मिळतां, कडवट ठागे कंजी? ॥१२॥ (९) 


( मागील पृष्ठावरून ) 


यांनाही दारिद्रयामुळें मनांत प्रेम असूनटी ते कृतीनें दाखविणे स्त्रियांता 
शक्‍य नव्हतें. प्रस्तुत पद्यांत स्नेह शब्द शिलष्ट आहे. दीप इत्यादि संबंधांत 
त्याचा अथं तेल असा आहे. कन्या इत्यादिकडे त्याचा अर्थ प्रम असा आहे. 
१ ज्यांजवळ दिव्यासाठी भरपूर तेल आहे आणि प्रेममूलक कृत्यें पैशामुळे 
ज्या पुरीं करू शकतात अशा (पूर्ण, भरपूर, फलित आहे स्नेह ज्यांमध्ये 
अद्या). २ याचें विशेष्य महिमा (पृं.). ३ मुद्रा > आंगठ्या. ४ घोड्यांच्या 
अंगावरीलही दागिने सोन्याचे करण्यांत येऊं लागळे. ५ पैसा घेऊन 
(दुसर्‍याचे दळण करीत). ६ खाद्य, पेपर, चोष्य व लेह्य-र्‍यांचे नमुने 
क्रमानें-र्‍लाडू, बासुंदी, पाक्रानें भरठेल्या जिळबीच्या ठोसर नळ्या, व 
मोरांबा. ७ या इाब्दाचे घटक क॒ अ.र्‌ अनुस्वार ज ई असे आहेत. 
हा उच्च्वाराचा क्रम अश्या लेखनांत पाळला जात नाहीं. (१) 
क-वर अन॒स्वार दिल्यास त्याचें लेखन रेफाच्या पूर्वी होते. (२) रेफाच्या 
बांकांत दित्यासही-रेफ व अनुस्वार हे जी-च्या नंतर येतात. एवं 
अनुस्वार क-वर दिला किवा रेफाच्या बांकांत दिला तरी लेखत उच्वार- 
क्मास विरोधी होते. हा विरोध टाळण्यास क-वर रेफ व त्याचे बांकांत 
अनुस्वार म्हणजे * कंजी * असे लिहिणे योग्य होईल. 


चमत्कार ८--छ० शाहूचें राज्यपरिपालन ९७ 


ज्याच्या गेहीं बाळातेंदी न मिळे पायस पूर्वी, . 
तदृगेदीं सद्वेन-पयानें र, ओढी झाली उर्वी* ॥१३॥ (१०) 


शाहू भाशी नच करिती पड्पु“ वेर कदाही 
य॒ रिपंंची गोष्ट कशाला? व्याध न मिती गाई ॥१४॥ (११) 


शाहू नपाची आज्ञा होता, त्याच्या यश-तेजानीं । 
आक्रमिठी हो सकला पथ्वी, नमिल्या साध्वी" त्यांनीं ॥१५॥ (१२) 


साथ्वी"-हस्तीं कंकण-बेशे*, प्रताप राहे त्याचा, 
मक्‍ताहारचि?* होउनि यश“ तें आश्रय करि वंठाचा ॥१६॥ (१३) 


शाहुनपति तो निजप्रजेचें पाटन करीत असतां 
नप-जडठ-तस्कर-रोगांपासुनि ताप जनातें नव्हता ॥१७॥ (१४) 


सुविय असुनी दारिद्रयास्तव जी पटा नेसोनी 
पूर्वी ठज्जेस्तव मानव जे हिंडत होते रानीं ॥१८॥ (१५) 


शाहुनपानें त्यांना दिधळे प्राम तसे गज वाजी, 
विद्वानांतें मान मिळतसे ऐसा शाहू-राज्यीं ॥१९॥ 


१ दूध, दहीं इ०; दूध व त्याचीं ख्पांतरे. २ सत्‌ -- धेनुपय चांगलें 
दाट असें गोदुग्ध. ३ जमीन (दूध भरपूर असल्यानें तें वारंवार 
भईवरही सांडत असे व त्याबद्दल हळहळही वाटण्याचे कारण नव्हतें.) 
- ४ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हे मनांतील घातक विकार. 
५ साध्वी स पतित्रता. ६ हातांतील कांकणांच्या रूपानें. ७ मोत्यांचे हार. 
८ कविकल्पनेप्रमाणें प्रताप अग्नीप्रमाणे तेजस्वी पिवळचा रंगाचा आहे. 
म्हणून शाहूचा प्रतापच जणू काय (उजळ आणि पिवळा असल्यानें) 

_ स्त्रियांच्या हातांत सोन्याच्या बांगडीच्या सख्पानें राहत असे. यद्यास कवि 
शुभ्र समजतात. यामुळे शाहूचें यश शुभ मोत्यांच्या रूपानें नटून स्त्रियांच्या 
गळ्यातील मोत्यांचे हार बनत असे 

७ शिद. 


र्ट धोशिवकाव्य 


पूर्वी चोधां भावांमध्ये, विवाह जरि एकाचा, 

झाला तरि.जे मानित होते, मोठा ठाभचि साचा २० (१६) 
शाहू-राज्यीं त्या सर्वाची लग्नें होउनि कोणी, 

संततिसाठीं दुसरी भार्या वरिती निरुपायांनीं_े ॥॥२१॥ 
असकृत्‌_ मंगळ कार्ये बहुविचर ब्राह्मण-गेहीं होतीं, 

तद्वोमांनीं* सर्वहि निजर* तोपित झाले चित्तीं ॥२२॥ (१७) 
सकला शाखांच्या विप्रांना भपे मंत्री केठे, 

त्यांनीं स्वघनें दुज्या द्विजांचें, दुःख ठयातें नेठें || २३॥ (१८) 


२. उत्तरप्ांताक्रमणार्थ बाळाजी विश्‍वनाथाचे गमन 


शाहू भपें आज्ञा दिवटी *बहिरोजीपंतातें, 

 तुझींच उत्तर दिशेस जावें, जिकाया यवनातें ॥२४॥ (१९) 
मुख्य सचिवही तुम्हीच आहां, मुख्य" दिशेतें जार्वे, 
सवर जिंकुनि सर्वहि यवनां, अपूव यश मिळवावे ' २५ (२०) 
तेव्हां बहिरोपंत वदे कीं, ' झालो मी म्हातारा, 
आतां मज हें कार्य न झपे, प्रेपा अन्या वीरा ' 1२६] (२१) 


१ वर्णनाच्या भरांत पूर्वकाल व ज्ञाहूकाल यांत मोठें अंतर दाखविण्या- 
साठीं कवि म्हणतो, तीनचार भावांत दारिद्रयामुळे झाला तर एखाद्याचाच 
विवाह होत असे. पण त्या कालीं आपल्या गरजा फारच माफक असल्यानें 
* दारिद्रथामुळें विवाह घडत नसत * हें म्हणणे वस्तुस्थितीस धरून नसावें. 
२ पहिलेंच लग्न होण्याची मारामार; तेव्हां दुसरें लग्न कोणीं केळेंच तर 
तें कुलास तारण्यासाठीं संतति असावी याच एका हेतूर्ने. लग्नाच्या 
अभावीं कुलतारण संभवत नसल्यानें असे लग्न तिरुपायींच होत अस. 
३ अ-सकृत्‌ > एकदां नव्हे, वारंवार. ४ तद्‌ - होम. त्या मंगल कार्यातील 
होम. ५. असग्वेद, यजुवेद इत्यादि सर्वे शाखांचे ब्राद्मण त्यानें मंत्री नेमिले. 
पण हें इतिहासाने सर्भाथत नाहीं. ६ बहिरोपंत पिंगळे यांस. ७ मोंगलासारखे 
प्रबळ राजे उत्तरेस असल्यानें ती मुख्य दिशा गणली आहे. *देव. 


चमत्कार ८--छत्रपती झाहूचे अष्ट प्रधान ९९ 


तेव्हां बाळाजीयंतातें उत्तर दिरोस जाया 
आज्ञा देउनि निज योवांसद धाडी हिंदू राया ॥२७॥ (२२) 
आज्ञा घेउनि तो बाळाजी उत्तर दिशेस गेटा, 
सर्वहि यवनां पराभवनी सद्यरा घेता झाला ॥२८॥ (२३) 
अटक नदीचे दिमटाद्वोदकर निज तुरगांतें पाजी 
परतौरी * तो नाहीं गेटा शास्त्रास्व बाळाजी ॥२९॥ (२४) 
जैसें सवरा तशींच मोत्ये अपार राप्यहि" तैसें, 
घेउनि येतां तो बाळाजी दिमगिरिसा तैं विटसे ॥३०॥ (२५) 
जनगिरिकुह्दरीं जागत तुमचा प्रताप*-पंचानन हो 
आहे, यास्तव तवानगांते भ्याठे म्टेच्छ-करी" हो' ॥३१॥ 
बाळाज्ञीनें ऐसें विनवनि शाहू नपातें दिधले 
आणियटेळे सवहि वैभव, निज रिरही नत केढं ॥३२॥ 
मधुर वचानें, नमस्कृतीनें, निस्तुळ पराक्रमाने, 
शाहुन्‌पातें तुप्टचि केढें तेव्हां बाळाजीनें ॥२२॥ 

३. उत्रपती शाहूचे अष्ट प्रधान 
निज संतोषे शाहू भपे बाळाजीपंतातें 
मुख्य प्रथान केलें, त्याच्या पाहुनि चातुयातें ॥३४॥ (२६) 
कोकणवासी राम-तनय” जो गुणी तयातें दिधले, 
मंत्री-पद तै शाहूनूपानें, निज भारा ट्घु केठें ॥३५॥ (२७) 
१ बाळाजी विश्‍वनाथ अटकेपर्यंत गेले असे इतिहास सांगत नाहीं. तेव्हां 
येथील विधान अक्षरश: घतां येत नाहीं. २ बफर्चि बनलें असल्यामुळें स्वच्छ 
असटेळे पाणी. ३ सिधच्या पलीकडे आर्यांनी जाऊं नये अक्षा कल्पित दंडका- 
मळे. ४ येथ मोत्यामागन सोन्याचा उल्लेख अवश्य होता. पण सोने लग 
नसल्यानें तत्स्थानी रुपे सांगिवले आहे,--अशाकरितां कों, यशाच्या पांडर्‍या 


रंगाशी मोत्यादरोदर रुप्याचा रंग संवादी ( मिळता ) व्हावा. ५ प्रताप- 
रूपी सिह. ६ यवनरूपी हत्ती, ७ हा नाना फडणिसाचा चुलत आजा (? ). 


७ 


१०० श्रोशिवकाव्य 


यथार्थवादी बशी द्विजातें' सचिव-पदी शाहूने 

नेमियळें, मग क्रग्वेदी द्विज केला अमात्य त्यानें ॥२६॥ (२८) 
निज प्रजेचें उत्तम पालन व्हावें यास्तव ऐसे 

स्थापुनि अष्ट प्रधान चित्तीं शाहूराजा तोपें ॥३७॥ (२९) 
ठेखन-कर्मी योजियळें तै नयज्ञ-शा परभतें*, 

प्रधान-हइस्तीं राज्य निवेदुनि, शाहु करी मृगयेतें ३१८ (२९,३२०) 


४. शाहूची मृगया व त्याचा कुत्रा 


व्याध्वृकादिक हिंसक पशुुंना वधून गहनीं' स्वांगे* 
चपळ श्‍इवानासह तो धन्वी घांबे हरिणामार्गे ॥३९॥ (३१) 
सांद्रा*वृक्षच्छायेमाजीं व्याध्ट टपाला होता, 
तेथें गेा भीतीनें मृग, भूपहि तो मृग-हंता ॥४०॥ (३२) 
व्याध्र नृपातें देखुनि उठला भब्य< मुखा पसरोनी, 
पुढच्या चरणें उकरित भूमी, ठांगूळा हृळवूनी 1४ १॥ (३३) 
आतां दैवचि रक्षक ऐसा भूर्पे करुनि विचार, 

सिंद्मासम निज ठाण'* मांडिठें, घेउनियां तटवार ॥४२॥ (३४) 
जो शाहूच्या सनिध होता बडी * तयाचा इवान, 
निज प्रतार्पे बांचविळें तै त्यानें भूप-प्राण ॥४३॥ 
सरसावुनि ये व्याध्र यदा तै. इवानें वषण" तयाचा 
दातीं धरिला तदां व्याघ्र तो झाला तेर्जे कांचा * ॥४४॥(३५) 


१ मनावर सत्ता चालविणारा; सत्ता २ चिमणाजी इांकर सचीव. 
३ रामचंद्रपंत अमात्यांचा पुत्र भगवंतराव. ४ गोविद खंडेराव चिटणीस. 
५ अरण्यांत. ६ स्वतः, जातीने. ७ दाट. ८ अजस्र (संस्कृतांत याचा अथं 
-* मंगलकारक' असा आहे.). _ ९ ठाण मांडिले > पव्त्र्यांत उभा राहिला. 
.१० बलवान्‌. ११ गंड. १२ धैर्यातें कमी, घावरठेला. 


चमत्कार ८--छ० शाहूची देणगी व प्रजांचे सुख १०१ 


निज खड्गानें शिर तोडियठें शाहूने व्याप्रा्चें 

इतुक्यामध्ये घांवत आठे सैन्य-प* त्या शाहूचे ॥४५॥। (३६) 
नगरा जाउनि शाहु नपानें, शिबिका * दिधटी सवाना 

स्मरणे उपकृति सवांची हें त्रत आहे. विवरधांना * ॥४६॥। (३८) 
यदाश्रयानें “सुता चरणी होउनि पुरुप प्राणी 

सुयोग्य* होती स्वर्गसुखातें भोगाया अवसानी* ॥४७॥ (३९) 
त्या देहाचे रक्षण केठें ज्यानें त्या श्‍वानातें 

शिबरिका दिधडी शाहुनपे हें नवळ न भासे कविते ॥४८॥ 


५. शाहूची देणगी व प्रजांच सुख 

कृष्णा-वेण्या-संगमतीरीं तो शाहू स्नानातें 
जाई, एके समयीं नमिठें निधन विप्रे त्यातें ॥४९॥। (४०) 
हिम बहु टागे यास्तव मागे द्विज कंवट< भपातें 
भपे कंबठ-नामा प्रामचि दिधला त्या विप्रातें ॥५०॥ (४२) 
ज्या विप्रांनी शाहूयाशीं पूर्वी याच्या केटी, 
अद्यापिददि त्या विप्रांची श्री न्युना नाहीं झाडी ॥५१॥ (४२३) 
भपे दिघळे प्राम बहुत जे विवध-वरां* विप्रांते 
अद्यापिहि ते समस्त चाटति त्यांच्या सददशाते * ५२(४४,४५) 

ञञसे र्र दि घड शाहूभपें तेसे सचिवांनींदी 
होतें राज्यचि विप्रकरी हें, वदण्या चिंता नाहीं ॥"५३॥ (४५) 


१ १: पालक, नाईक. २ पालखी. ३ विदबघ > शहाणा. ४ जें गरीर घारण 
शरून. ५ सूत > पुण्य. ६ समथ. ७ देवटीं, मरणोत्तर. ८ कांदळा, घोंगडी 
९ विठानांत श्रेष्ठ, १० चांगले, सदाचरणी वंशज. ११ शाहराजाप्रमाणेंच 
त्याचे मंत्रीही दानघमं करीत असत. 


१०२ श्रीशिवकाव्य 


५ निर्जर-पंथा रोधक ऐशा, प्रासादाच्या रिखरी 
रचद्रादर्शी निजमुख बघतां, ' तुम्ही कुणाच्या नारी £॥1५४॥(४६) 


सुरांगनांनीं शाहुनृपाच्या केला विप्रवधृंते 
प्रश्‍न असा तै विप्रवयूढी वदल्या सुरांगनांतें ॥'५५॥ 


“ निज श्रियेनें जो नृप आहे इंद्रश्रीतें जेता, 
बायांनो, गे, समजा आम्ही तद्रिप्रांच्या वनिता ॥५६॥(४६) 


झाहुनृपाच्या दानें भू-सुर ', तसेंच सुरह्दी* पुष्ट, 
तसेच वेश्यह्दि अव्याहत* निज कमे झाले तुष्ट ॥५७॥(४७) 


त्याच्या सदानानें* भानुद्धि अस्तातें नच जाई, 
क्रोंचांच्या* मिथुनांतें यास्तव तोप मनीं बहु होई ५५८ (४७) 


१ देवांच्या ( विमानाच्या ) मार्गांत अडथळा आणण्याइतके (उंच). 
२ चंद्ररूपषी आरश्यांत. ३ ब्राह्मण. ४ देव. ५ ज्यांत व्यत्यय येत 
नाहीं असें; निर्विघ्न. ६ उदार दान. ७ क्रोंच-नें चक्रवाक पक्षी 
विवक्षित दिसतो. या पद्यांतील कल्पना--उदय-पर्वेत सोन्याचा आहे, 
त्याचे मार्गे सूय अस्तास जातो--ही आहे. शाहू परृष्कळ दान करीत 
असे, अर्थात्‌ पुष्कळ सोनें खर्च करी. यामुळें होतांहोतां सोन्याचा पंत मेरू 
सर्व संपून गेला. अर्थात्‌ सूर्याचें मावळणें बंद झालें. आतां, सूर्य मावळला 
असतां चक्रवाक पक्ष्यांचा जोडा परस्परांपासून वेगळा झाल्यानें त्यांचा 
दोणारा शोक, कारणाभावीं बंद झाला. एतत्संबंधांत पुढील पद्य पहा -- 
कतिपयदिवस: क्षयं प्रयायात्‌ कनकगिरिः कृतवासरावसान: । 
इति मुदमुपयाति चक्रवाकी वितरणशयालिनि वीररुद्रदेवे ॥ 
अथ--राजा वीरसदर हा औदार्यनि दान करीत असतां सूर्याच्या आड 
येणारा मेरूपर्वत थोड्याच दिवसांनीं खपून जाईल” या भोळ्या समजुतीने 
चक्वाकोला आनंद होतो. 


चमत्कार ८--छ० शाहूची देणगी व प्रजांचें सुख १०३: 


मन्मय-पार्त्रे नच घेती जन, यास्तव कुंभारातें , 

बरें न वाटे; तसेंच दानें जळ सरतां म्स्यांते ॥५९॥ (४७) 
एके समयीं शाहूरा जा मृगयापंथरी श्रमटा, 

तदा कुतेनें तसा तुपेने व्याकुळ फारचि झाटा ॥६०॥ (४८) 
दद्ि-भाताची निज भर्त्याची घेउनि शीघ्र शिदोरी, 

पंथा चाटत होती एका शूद्राची तै नारी ॥६१॥ (४८,४९) 
तीतें देखुनि शाहू बोठे, ' अनोदक दे मजला, 

कषुव्े-तुपेनें प्राण पदा ह्या, व्याकुळ आहे झाला ' ॥६२॥ (५०) 
ऐकुनि त्याचें वाक्य सतीने, त्यास रिदोरी दिधली, 

शाहू-भूपें भत्वूनिया ती क्षुधा ल्यातें नेली ॥६२३॥ (५१) 

गे साध्वी मी राजा आहें, पतिसह मज भेटाया 

यावें तूं ' हें कथूनि तीतें, नृप गेटा निज ठाया ॥६४॥ (५२) 
जेऱ्हां गेडी निज भर्त्यासह शद्री) ती भेटाया, 

शाहू-भूपे प्राम दिला तै, तीतें उपभोगाया ॥६५॥ (५२,५४) 
अष्टद्दि निर्जर निजांशरूपें वसती ज्या नपदेही, 

त्याचें पाटन-*कर्त्या दिधला प्राम, नवल हं नाहीं ॥६६॥(५६) 
“जर्यासहानें वाजिमखातें' करूनि कविज पुजिले, 
वस्त्राभरणीं तोपबुनी त्यां अपार धनही दिधठें ॥६७॥ (५७) 


१ या पदांतील कल्पना-“शध्रीमंतीमुळे लोक मातीचीं गाडगी वापरीनात, 


त्यामुठे कुभाराचा धंदा बसला; आणि वारंवार दान दिलें जातांना, पाणी 
सोडाें लागल्याने पाणी खपून माज्ञांवर जलाभावीं तडफडण्याचा प्रसंग 
आला. २ (येथे) दोतावर खावयाचे अन्न. ३ श्र स्त्री. ४ येथें पाटनचा- 
अर्थ पोषण घेणे प्राप्त आहे. ५ जयसिहानें अश्वमेध केत्याचा उल्लेख 
बखरप्रंथांव येजो. ६ अशउमेध. 


१०४ धोशिवकाव्य 


शाहू-भपाचिया द्रिजांतें पाठविलें धन कांहीं 

जाणविठें कीं “ झणी करावा, ऐसा यज्ञ तुम्हींही' ६८ (५८) 
५ विप्रकरीं मम राज्यचि आहे,' ऐसें ठिवितार्थानें 

जाणविठें तै त्या जर्यासहा चतुरा शाहुनपानें_ ॥६९)) (६४) 

ऐसें कळतां त्या जर्यासहा, त्याचा गर्व निवाला, 

मानित होता तो की, ' मसम दाता नाहीं झाला! ॥७०॥ (६५) 


-या"्“टॅ-ल्र 


१ ब्राह्मणांस देण्यासाठी, (शाटरकडे दक्षिणायं धन पाठविठे.)- २ हा 
निरोप शाट्कडून न जातां ब्राह्मणांकडून जाणें अधिक योग्य झाठें अस्ते 


चमत्कार ९--प्र् बाळाजी विश्‍वनाथदृत त्रिविध--कोकणस्यतुप्ती १०५ 
चमत्कार ९ 


१, प्रधान बाळाजी विश्‍्वनाथकूत 
त्रिविध कोकणस्थांची इच्छातृप्ती (आर्या) 


“श्रीमच्छिवाजिवशा देउनिया मान सर्वेकाठ तुम्ही, 

न्यायें प्रजेस रकषुनि भोगावी ही तदर्निता  सु-मही*' ॥१॥ 
बाळाजीपंतातें ऐशी आज्ञा करोनि सन्मानें 

त्याच्या करीं निरविठें* सकटह्वि निज राज्य शाहूभपानें ॥२॥ 
विधि-विद* तो बाळाजी भपाजेतें धरूनियां स्वरिरीं 
वक्षाच्छांदित तैसें सुजनाच्छादित* समस्त राज्य करी ॥३॥ (१) 
त्रेतायुगीं जन जसे निजधर्मीं सववैव रत होते, 

तैसेंच होउनीयां, मंगळ कार्ये सदैव करिती ते ॥४॥ (२) 
द्विज कोंकणस्थ* आठे बाळाजीपंत यास भेटाया, 
आजानुवस्त्र* नेसुनि हातीं घेऊनि वेत्र टेकाया ॥५॥ (३) 


नट 


त्याने अर्थात्‌ शिवाजीनें मिळविलेली. २ समद्ध स्थितींत असलेला 
श. २ सोंपविठें. ४ कार्यज्ञ. ५ एखादा रूक्ष व रखरखीत प्रदेश सुखावह 
होण्यास त्यांत वृक्ष लावून त्यांची छाया करावी लागते. त्याप्रमाणे 
राज्यांतील लोकांस सुख होण्यास बाळाजीनें ठिकठिकाणीं अनेक सज्जनांस 
स्थापून इतरांस त्यांमुळे मार्गदशन होईल असें केलें. ६ रत्नागिरी, कुलाबा 
इत्यादि घाटाखालच्या जिल्ह्यांतून. कोकणस्थ ह्या संज्ञेचा * चित्तपावनां 
बाराष्ट्रा: देवर्षय ६ति त्रिविधा:' असा अथे, मळांतील १० व्या चमत्कारां- 
तील १७ व्या पद्यांत आठेल्या ' ये कोकणस्थास्त्रिविधा: ' ह्या पदावरील 
टीकेत पुरषोत्तम ववीनें पुड दिला आहे. ७ जानु म्हणजे गुडघा, तेथपर्यंत 
पुरणारें धोतर म्हणजे पंचा. ८ वेत्र > वेत. कोंकणांत वेत नसून बांब्‌ पुष्कळ 
उगवतो. अर्थात्‌ या त्रिविध कोंकण्यांच्या हातांत वेत्राचे स्थानी बांबची 
पच म्हणज * दरा-दंड ' असण हेच योग्य दिसतें. अर्थात येथे वेत शब्द 
बचत्य जाट 


१०६ श्रीशिवकाव्य 


पूग , श्री-फठ', तैसे *पृथुकहि देवूनियां उपायन हो । 

बाळाजीतें ते द्विज वदती ' तुजठा प्रसन शंकर हो! ॥ ६ ॥ (४) 
अस्मत्ससे, तुलाही प्राप्ता झाटी असे नपश्री रे, 

त्वद्देश-बंधु€ आतां त्वांही करिजे* तिनें सुखी सारे ' ॥७॥ (४,५) 
बाळाजीनें बहु धन अर्पुनियां त्या द्विजांस तोपविठें, 

इच्छाभोजन देउनि त्यांच्या देशीं तयांस पाठविळें ॥ ८ ॥ 
बाजीराय, चिमाजी हे दोघ्रे सुत तया प्रधानाचे । 

भानु-शशी-सम होते, कौर्ति-वथू ज्यांचिया करीं नाचे ॥९॥ (६) 
सर्वेतूत सुखावह ऐसा जो ग्राम, नाम ज्यास पुणे । 

निज वसति-स्थान तिथें केळें बाळाजिनें कटानिपुणे* ॥१०॥ (७) 
ऐसें करीत असतां निज प्रजेचें सशस्त्र रक्षण तो, 

आला तनिधनाचा समयचि सर्वा जनांस जो येतो ॥११॥ (८) 
अंबाजी -नामा जो पुरंदरे त्यास ठेउनी स्वपुरी, 

त्यजुनि अशाश्‍वत जग हें बाळाजी शाश्‍वता<पदास वरी १२(९) 

हें वृत्त ऐकुनीयां शोक क्षणमात्र शाहुनं केटा, 

बाजीराय-शिरीं मग सर्वहि निजराज्यभार अर्पियला १३ (१०) 


२. प्रधान थोरठे बाजीराव 


गुरु -हुनि निजप्रजेचें उत्तम पाटन करीतसे बाजी, 
वेदाध्ययना करुनी विप्र सदा जाहळे तया राजी*” १४(११) 


__ १ सुपारी. २ नारळ. ३ पोहे, (कोंवळा नारळ म्हणजेच शझाहळें, ओली 
सुपारी, वाळलेली फणसपोळी, काजू-विया, पोहे इत्यादि वस्तु कोकणांत 
पेदा होतात. त्या देशावर विरळा.) ४ तुझ्या प्रांतांतील रहिवाशी, ५ करिजे- 
एकवचनी आहे. येथें याचें अनेकवचन करिजेत असे असावयास पाहिजे. ६ 
कलांमध्ये चतुर अर्थात्‌ कलाकुसरीचा चाहता. ७ सासवडकर अंबाजीपंत. ८ 
(स्वर्गातील) कायमचे स्थान, मोक्ष ९ गुद वडील, बाप. १० त्यावर संतुष्ट , 


चमत्कार ९--प्र० थो० बाजीराव व वत्रिबकजी दाभाडे १०७. 


तत्ताताहुनि अधिका जडली बाजीवरी नपप्रीती, 
सकला सुकटा रिकण्या स्वस्थमनें' टोक यन्न तै करिती १५ (१२) 
३. थोरले बाजीराव व त्रिवकजी दाभाडे 

त्या बाजीरायातें आज्ञा सर्वासमक्ष शाहू करी, 

उत्तर दिशेस जाउनि जिंकीं म्टेंच्छास सर्वथा समरी ' १६ (१३) 

हाहूमपति देई, गज, रथ, पदचर, तसेंच वाजी हौ, 

चतुरंग -सैन्य-भारे, टवटी तेः्हां क्षणैक सर्व मही १७ (१४,१५) 

रणभेरी वाजवनी संगे घेऊनि भप-दत्त बट 

रिपु मथनी घन अणण्या, धनदाऱेतं*च जाय तो प्रवळ १८ (१७) 

सेनापति दाभाडे त्रिबकजी जो वसे तळेगांवी, 

भूपप्रीति तयावर होती; ती बाजितें असे ठावी ॥१९॥ (१८) 

त्याच्यापाशी होते अप्टायत वाजिसादि भट* गाजी * 

त्यानें वत्त परिसिठें कौं जातो या पथे साचव बाजी २०(१९,२०) 

: या मार्गे नच जावें' ऐसें बाजीस कळविटें त्यानें 

* युप्मद्वच मान्य ' असें जाणविठें तैं तयास बाजीनें २१ (२१-२३) 
निजदितकर योधांते, पाचारुनि तें वदे तयां बाजी, 

५ ऐशा संकटसमयी, यक्‍्तित बरीश्ी मला कथागी जी ॥ २२ ॥ 
पूर्व दिरोनें जातां टागे मागोत यावनी देऱा 
उत्तर-परिचिम भागी त्रिबकजी हा असेच कुजनेरा* २३ (२४) 


क 


(पंशाची उणोव नसल्यानें.) २ हस्त्यश्‍वरथपादातं सेनांगं स्याच्चतुष्टयम्‌ । 
अथ--हस्तिन्‌ "(हत्ती), घोडे, रथ व पायदळ हीं सेनेचीं चार अगे होत 
३ धनं दयते (रझितो) स: धनद: (कुबेर) इंद्राचा खजिनदार याची दिद्या 
म्टणज उत्तर दिशा. ४ विजयी बीर. ५ यावन-चे स्थानीं वत्त साधण्या- 
साठीच यावनी हे रूप योजिडेले दिसते. ६ खलनायक 


१०८ श्रीशिवकाव्य 


भपप्रिय हा असुनी, सेना आहे महत्तरा याची 

तैशी न आपुली हो, मागे फिरतां अकौ्ति व्हायाची २४ (२४,२५) 
आम्हां न साह्य कोणी, त्रिबकजीतें नपेंच योजियठें 

मद्वैय ' पदायातें, ऐसें माझ्या मनीं असेरे आठें' २५ (२५,२६) 
सर्वानुमतें ठरतां, धाडियळें पत्र शाहुराजातें, 

आले नाहीं त्याचें उत्तर फारा दिशींहि बाजीतें ॥२६॥ (२७) 
तेव्हां भट मेळवनी, बाजीनें त्यां विचार हया कविला 
'“त्रिबकजीच्या हनना मध्यान्ही हो', उद्यांच जाउं चला २७(२८,२२) 
न्यायें प्रजेस रक्षी, जो दाता, धीर, वीर आणि वशी, 

जयटक्ष्मी त्या वरिते, इतरा होई न ती कदापि वशी*२८ (२९) 
यास्तव* दाभाडयातें जय मिळणें कटिणसें गमे मजला, ' 
वीरांतें कथुनि असें, तो बाजी युद्ध यावया सजला |॥२९॥(२३०) 
प्रात:काळीं भोजन सारुनि त्या बाजिचें बळ निघाले, 

निज विक्रम दावाया, मध्यान्दी शत्रुच्या पुरा" गेठें ॥३०॥ (२३) 
त्रिवकजीच्या शिविरीं कोणी जेऊनि तेथवां उठले, 

कोणी जेबित होते, कोणी जेऊनि मंचकीं निजठे ॥३१॥ (३१) 
कोणी क्रौडत होते, सावव कोणीदि तेथवां नव्हते, | 
एकाएकीं पडलें त्यांच्या दुष्टी सरास्त्र रिपुवट ते २२ (२१,२३२) 
बाजीराये तेः्दां, र्पुभट मारूनियां निजासाने, 

त्िबकजीतें वविले, पूर्वी तन्मार्ग रोविटा? ज्यानें ॥॥२३॥ (३४) 


१ माझ्या धैर्याची कसोटी पाहण्यासाठी. २ आहे. ३ संबरोधनाथंक 
अव्यय. ४ अनकळ. ५ मी एवंगणविजिष्ट असल्यानें मलाच जप मिळेल. 
व अर्थात्‌ दाभाड्याचा पराजव होईल. ६ गांवाला. ७ (होता) 


चमत्कार ९--प्र०्थो० बाजीराव : गोदावयष्टक १०९_ 


वायु जसा निजतेर्जे ' बहु-जलदांतें क्षणांत संदह्वारी, 
तैसा गाजी बाजी रात्रुभटांते निजासिनें मारी ॥३४॥ (३५) 


नंतर निजसेनेसद्द गेढा स्नाना्थ गोतमी *-तीरी, 
सबळ स्नान करोनी, स्तवन तियेचे यथार्थ तेथ करी ॥३५॥ (३६) 


, गोदावयंष्टक (शार्दूलविक्रोडित) 


माते गौतमि, गौतमादि मुनिही तृंतें सदा प्रार्यिती, 

दारा -पुत्रसहीत निर्मगर तुला सद्भक्तिनें पूजिती । 

जाळी अग्निरिखा तणा जवळच्या, तं पापरूपी तणा 

जाळीसी दुरुनीद्दि, गे, तुजपरी सांगे, गण मी कुणा ? ३६ (३७) 


टोकांनीं त्यजिटीं अधे निजजढीं* तीं सर्व नाशावया, 

सिंहातें गुरु ये तदा सुरनदी ये तूज भेटावया, 

कोणीही तव वर्णना क्षम नसे, आहे परी दोप हा, 

नेती पुण्यक्ृता* नरां सुर दिवीं, पाप्यांसही तूं, पदा २७ (३८) 


गो" देशी म्हणुनीच पंडित तुला गोदा असें बोटती, 
पाप्यांचें अद एकटीच? हरिसी, सामर्थ्य वर्णू किती! । 


१ बठानें.२ पुर्षोत्तमास गोदावरीची स्तुति करावयाची होती म्हणन 
त्यानें वाटेत बाजीरावास गोदावरी लागली असें म्हटलें आहे. पण त्याच्या 
मार्गात गोदावरी येणे दक्य नाहीं. कारण डभईच्या लढाईनंतर जयसिहाकडे 
बाजीराद गेला असे कवि पुडे सांगतो. अर्थात्‌ गुजराथ आणि राजपताना 
यांच्यामध्यें कवि गोदेस कल्पित आहे. यावरून मळ कवीचे भगोलविषयीचे 
ज्ञान (१) दिसून येते. ३ दार स्त्री; सहित न समवेत. येथे दार आणि 
सटित यांतील डितीय अक्षरे वत्त साधण्यासाठींच दीघे योजिलीं आटेत 
४ आपल्या म्हणजे भागीरथीच्या पाण्यांत. ५ पुण्य आहे केले ज्यांनी ते 
अथ त्‌ पुष्यवानू. ६ गो >स्वगं. ७ दुसर्‍या नदीच्या साह्यावांचन- 


"११० श्रोजषिवकाव्य 


एकाकी सफटेच्छ भक्‍त करिशी, गंगा जरी तूजला 

भेट्‌ं ये तरि शक्ति होय, अतुला * माते, नमी मी तुला ३८ (३९) 
नाहीं तं पडडीस दष्टिस शिवे, पाप्याचिया जोंवरी 

तत्पापा यम मोजितो भव-जटाजटोदूभबे २ तोंवरी । 

गोदा ' हें वदतांच* पाप हरतें, त्वदशनें मक्‍ति ये 

स्नानें काय घडेळ ? संशय असा सल्लोक-चित्तांत* ये १९(४ ०) 


सातांही जलधींस तं राचिजला सातां मखीं मीळशी 

किंवा भमख* सप्तठोकगमना सप्तानना ? झाठिसी | 

तेथें जाउनि त्यां पुनीत करणें तवद्वेतु हा गे वथा 

कीं जाती, तव दरीनें शुचि असे होबोनियां, सत्पमथा ॥४०॥ (४१) 


गेडीं कीं कलि-भीतिनें सकल-ही स्वर्गी पहा दैवतें 

गे, जाणारचि विष्ण, निजर-नदी, ऐशी श्रतीचीं मतें । 

एकाकी तर्यि तंच राहसि इर्थे पापौध-विध्वंसिनी 

पापी उद्धरणें तुजझें तरत सदा आहे, गमे मन्मनीं ॥४१॥ (४२) 
जो कोणी जड वा सजीव सहर्जे तूझ्या जलातें शिवे, 

तीनाही पुरुपाथ त्यास मिळती, नाहींच इंका, शिवे! । 
श्रीगोंदे तव तौररिंचा पतनही ज्यातें नसे लागला, 

नाहीं मोक्ष तया, नृपाट” जरि तो, त्वल्सेवना चूकला ४२(४३) 


क 


१ या ठिकाणीं शक्‍त असल्यास बरें. २ गंगा तुझ्या साह्यानेंच पाप 

- हरिते; पण तूं एकटीच हरितेस. म्हणून तू अतुला. ३ शंकराच्या 

जटाबंघांतून निघाठेली. ४ उच्चारळें जातांच. ५ विचारी, विद्वान लोक 

६ *भः भुवः ' इत्यादि सत्य लोकांपर्यंतचे सात लोक. ७ भूः इत्यादि 

“सात लोकांस भक्तांना उद्धरून नेण्याकरतां तुझे सात प्रवाह झाले आहेत. 

८ या पद्यांत * उक्षा ' पक्षी» इ० वाल्मीकिकूत गंगाष्टकांतील पद्याचें 
* अनुकरण आहे. 


चमत्कार ९--थोरले बाजीराव व जयपुरकर जर्यासह १११ 


दाती ज्या नपयोपिता तव जटीं सल्ढेप  तदहिंचे 
ज्यांचे असती असे तरुद्दि तै जाती पदीं विष्णचे । 
माते, यास्तव याचितों, तव* पदीं मच्चित्त हें टागलें 
संरक्षीं मजठा, स्तत्ं किति तुला १ दोपादिद्दी भागठे ४३ (४४) 


५. थोरळे बाजीराव व जयपूरकर जर्यासह (आर्या) 

मार्गी जे-जे भूपति, आठे करभार घेउनी त्यांत, 

तद्राज्यीं स्थापुनियां, तो बाजी जाय उत्तरारेतें ॥४४॥ (४६) 
संरोधी जर्यासहा जाउनिया जयपुराल तो बाजी 

पूर्वी ज्यानें केला होता हय-मेब या कटीमाजीं ॥४५॥॥ (४७) 
तो बाजी त्यापाशीं हट्टाने पांच कोटि धन मागे, 

जर्यासह तदा ' देतों तुज विप्रा दक्षिणा ' असें सांगे ४६(४८) 
क्षत्रिय किंवा? ह्मण, समजुनि दे पांच* कोटि धन मजला, 
घ्याया मी योग्य ' असे, बाजीनें कथियठें तदा त्याला ४७(४९) 
द्रन्यावर तुटसीदळ ठेवनि, घालटनियां गजावर तें 

पाठविठें बाजिकडे, त्या जयसिह, भिऊन बाजीतें ४८ (५०) 
बाजीऱ्या आज्ञेने, निज पंडित बाळकूष्ण* नामा जो, 

जयसिहे त्यास दिटा, कीं पुढतीं रण कधींहि ना माजो ४९(५१) 


$< 


१ सत्‌ > चांगला, दाट असा. लेप > उटी. या पद्ांत * प्रभाते स्नातीनां 

इत्यादि गंगालहरींतील पद्याच्या अर्थाची छटा आढळते. (मूळांतील 
स्ह्णजं पु. संस्कृत शिवकाव्यांतील ४५ वें पद्य मराठींत अनुवादिलें नाहीं. व 
हधासंबंधीर्चे स्पप्टीकरण प्रस्तावनेंत पहावें.) २ हें वाक्य कसगत समजावें 
३ हो उक्ति बाजीरावाच्या तोंडीं येथे देण्यांत कवीनें त्यास विनाकारणच 
वझीपणा आणिला आहे. ' मला कोणीही मान, पण पैसा दे असे शब्द 
बाजीरादानें उच्चारले असणे रक्य नाहीं. (' सह्याद्री ' पहा). ४ इतिहासाशी 
ताडून पाहतां ही अतिशयोकति दिसते. ५ या पंडितास पूढे रमण्यांत 
द्वाहाणांचा सत्कार करण्याच्या कामांत प्रमुख नेमण्यांत आलें आहे. 


११२ श्रोशिवकाव्य 


९३. बाजीराव व निजाम 


नंतर त्या बाजीनें, दक्षिण देशास येउनी, भूपा । 

भेटुनि दिथलें धन तें, गणवेना शाहु-तोप तै मापा ' ॥५०॥(५२) 
शाहूभूप वदे तै ' बाजानें आज धन्य कुठ केलें, 

पुत्र असावा बाजी-सम, इतरा सूततें) नच भुकेळे ' ५१(५२३,५४) 
देतां पुण्यास वेढा यवनाधीशे निज्ञामउल्मुद्खे, 

तत्पद्रण औरंगाबादचि वेडीतरे बाजि तै हरिखे ५२ (५५,५६) 
निजपट्टरण रक्षाया, यवनानें सोडिळें पुर्णे-नगरा, 

सर्पा* पय पाजुं नये, वर्मी ताडूनि नारिजेच गरा ॥५२॥ (५७) 
तुंबळ रण झालें तै, उभयांचे संगरांत भट लढती, 

निर्दयता स्वीकारुनि, सक्रोथरे झगडतां रणीं पडती '५४ (५७,५८) 
तीक्ष्ण शरांनीं झालीं ठिन शरीरें अनेक योधांचीं, 

तदपिद्ि त्यांच्या चित्तीं भीति न वागे जरादि युद्धाची ५५ (५८) , 
प्रातःकाढापासुनि सूर्यास्तावधि सुधोर रण झालें, 

हिंदूंनी यवनांचे रारघाये ' शूरवीरद्ी मविठे ॥५६॥ (५९) 
सायंकाळी झाळें सर्वेदि रज शांत; तेथवां भूमी । 

आच्छादित शिरकमटीं होउनि शोभे तडागशी नामी* ५७ (६०) 
यवनप तै गजपृप्टी वैसुनि विस्मय-भरें समर पाहे, 

तदूमट पळतां त्यांते गमळें कीं “नाश आपुला आहे ' ५८ (६२) 


१ मापा > (१) मापाने किदा (२) तो तोष कोणासही गणवेना, वाचक 
हो, तो तुम्हीच कल्पनेने मापा (मोजा) २ इतरा सूतते स याहून अन्य 
प्रकारच्या पुत्रपणाला (इच्छुक नव्हते, अन्य प्रकारच्या पुत्रांची इच्छा केली 
नाहीं. सुत-मधीळ उ-कार छंदाकरतां दीघ केला आहे. ह्या वाक्यांत लोक 
हा कर्ता अध्याह्त आहे.) ३ वेढिवा झाला. ४ अर्थ-सापाला दूध पाजू नये, 
(मर्मी-चे स्यानीं) वर्मी योजिले आहे. नाजूक भागावर प्रहार करून, त्याच्या 
विषाचा (गराचा) नाझ करावा. ५ बाणांच्या प्रहाराने. ६ खाशी, उत्तम. 


चमत्कार ९--प्र० बाजीरावाच्या स्वामिनिष्ठेचा शाहूकृत गौरद ११३ 


आधीं यवनें, नंतर बाजीनें ते पुरें समर केटे, 
नंतर संतोपानें भेटुनि ते उभयता संखे झाल ॥५९॥ (६२-६४) 


७. प्र बाजीरावाच्या स्वामिनिप्ठेचा शाहूकूत गोरव (आर्या) 


साताऱ्यातें गेटा, शाहूमपास बाजि भेटाया 

तत्तेजातें बर्णित यवनह्दि गेटा तदा निजा ठाया ॥६०॥ (६५) 

भप वदे ' बाजी, खां टोकीं निज तेज आज गाजविटें, 

म्टेच्छ-जनां नचि केवळ, इह्दपरटोकद्रयास जिंकियढें! ६१ (६६) 

बाजी वोठे ' भूपा, हें फठ तुमच्याच ंभसेवेचें, 

प्रभपादाश्रय नसतां, ब नच चाळे कदापि अनगांचें ६२ (६७) 

सककृति वा दुष्क्ति बा आचरिली जी असेट भपानें 

तःसन्यातें मिळतें, सुयश कुयरा बा तश्याच मापाने ६३ (६८) 

यावरुनी यश तुमचें उघडचि, होतो असा पहा अर्थ, 

भपा, या दासाचें, स्तवन कशाला करीतसा व्यर्थ 2 ॥६४॥ 
(हार्दुलविक्रीडित ) 

झाडी पुष्यडताच कौर्ति तुझिही टोकत्रयीं डिस्तता 

सकरमावठि-मडिका* भ-कुसुभे येती हिला तत्त्वता । 

पुर्षे घेडने भान तीं प्रतिदिनी, स्नाना करी सागरा 

वाहे विष्णुगदीं, दिवा न दिसती, भूपा, नभा-भीतरी * ६५ (६९) 

घाटोनी नभ-भाजनीं हिमकरे त्वकीतिरूपी सिता, 

त्यासाटी तव तेज-खू्प दहना टावीयठें तरवता | 


श्ल->>><<_>:><:::>>२>>:::२२२>::::>:>>>_>_-..-:(०--::---२२>>>>< 


१ प्रकाराने. *पुण्यकम हेच आहे मळ जीरचे अशी. मलक-ची ततोया 
मःटका. २ नत्र हीच कोणी फुट, ३ भोवरींच्ञां 


८ शिड. 


११४ शीशिवकाव्य 
होतां पाक तिचा सुनिर्मट असा आकारा-पात्रांतरी, 
तारा- रूप असे हिमांशु मग तो त्याचे बतासे* करी ' ६६(७०) 
(आर्या ) 
ऐसें स्तवूनि गेटा तो बाजी स्वा गहरी निजानंदे, 
त्याच्या सच्चातुर्ये शाहूच्या तोथ मानसीं कोंदे ॥६७॥ (७१) 


>>> ९--> 


१ नक्षत्रे आहे रूप ज्यांचे असने, नक्षत्ररूपी. २ भावार्थ-ऱहे णाहू राजा 
चन्द्र हा हळवाई, आकाल ही कडई, तुझी कोति हो साखर, तुझे तेज म्हणजे 
पराक्रम हो (पेटलेली) भट्टो, आकाश ही (वनासे पाडण्याची) परात व 
नक्षत्रे हे वत्तासे--अश्ा प्रकारचे रूपक येथ कवीने केळे आहे 


चमत्कार १०--प्र० बाजीराव व पुणे नगर ११५ 


कमत्फार १० 


नचनन--*५%५-२२>--< 


१, प्र बाजीराव व पुणे नगर (वसंततिटका ) 
जो पुण्यशीळ सचिवेश वदान्य बाजी, 
घेबरोनियां नपनिदेशा मुदे निघे जी । 
पुण्यानिधा स्वनगरीं बुधवर्ग-युक्‍ता 
झाला तिथ्रे निज चमसद्द शीव्र जाता ॥१॥ (१) 
जो मूर्तिमंत यमसा गमला रिपूश्ी, 
राटरूनि तो दिन कितीक तया स्थळाशी । 
बोठे * करूं निजपुरी अमरावतीशी २ ' 
घेती भळे जनि जनां सुखवावयाशी ॥२॥ (२) 
आमंत्रितां* बुधजनां सुयशो 5नुगांनीं*, 
आले पुण्यास बध ते सकला दिशांनी । 
नाना-कटा-निपुण ते निज-कमसकत, 
होवोनियां निवसती स्वसुखें पुण्यांत ॥३॥ (३) 
पण्यांगना*, विविध वादक, नाचणारे, 
शिल्पी", वणिग्जन, तसे वहु झुंजणारे? । 
येवो'ने राहति सदा स्वसुखे पुण्यांत, 
देई तयां सचिववर्य अमूप वित्त 1४॥ (४) 


१ आनंदाने. २ अमरावदी र इंद्राची नगरी. ३ जनि > जन्म. ४ दोला- 
[३३ असता (सत्कोतिरूपी नोकरांनी विद्वानांस दोठाविठें असतां) 
«< देऱ्या. ६ अरुंडी लोक, कारागौर. ७ कुस्तीगीर, पेलवान; लटइवरय्ये. 


११६ श्रीशिवकाव्य 


येती जया द्विजवरां सकला सुविद्या 
संतोपदा अपपरां' गमतात हृदया । 
घेऊनि ते द्विज सदा गुरू वेतनातें,* 
आनंदयुक्‍त वसती अपुल्या सुखातें* ॥'५॥ (५) 
(शालिनी) 
ज्याज्या देशीं चांगठे वस्तु जें जे, 
पुण्यमप्रामीं तें असे बाजि-तेजे । 
तत्संभोगा तेथळे ठोक घेती, 
श्रेष्ठा “संगे अल्पही श्रेष्ठ होती ॥६॥ (६) 
ऐसा बाजी त्या पुण्यामा्जि नांदे 
प्रीतीनें जो सोख्य गोत्रादणां दे । 
_ आठे नाना-देरिंचे विप्र त्यांनीं, 
त्या बाजीतें प्राथिळे सद्रचांनीं ॥७॥ (७) 
२. श्रावणमास-दक्षिणा (इंद्रवः्रा ) 
वर्पा-डतूच्या नभमार्सि* पाही, 
जो विप्रवर्गा बहु वित्त देई । 
सेनेश ) तो त्राह्मण-कल्पवृक्ष, 
विच्छेदिला त्वां सकलां-्समक्ष ॥८॥॥ (८) 


क्र 


१ स्वकीयांस व परकीयांस. २ सुखाने. (तृतीयेच्या अर्थी ते-प्रत्ययान्त रूपाचा 
उपयोग चिन्त्य आहे.) *थरेप्ठ, पुष्कळ. *वेतन :< वर्षासत. ३ वाजीरावाच्या 
वसाक्रमामुळें; त्याने पराक्रमाने पेदा करून आणल्यामुळे. ४ वाजीरावावरोवर 
त्यानें आणिलेल्या वस्तूंचा इतरांसही लाभ झाला. यावरून हा सिद्धान्त 
काढिला आहे. ५ आनंदाने. ६ नभस्‌ 5 मास सस श्वावणमास. ७ सेनापति 
दाभाडइं. 


चमत्कार १०--प्र थो० बाजीराव: श्रावणमास दक्षणा ११७ 


तूत्तुल्प आहेस वदान्य* तं-ही, . 
विप्रांस दे वित्त तसें अतां ही । 
वीरोत्तमा भकतिमता धनेश, 
विप्रांस नाहीं तुजवीण आश्या ' ॥९॥ (९) 
( वसंततिडका ) 
बोळे तदा सचिव तो सकलां द्विजांते, 
€ सांगा चमूपति किती बन देतसे तें ।' 
* एकास पांच अथवा दडा रॉप्य-मुद्रा 
देई ' असें कथियठें करुणा -समुद्रा ॥१०॥ (१०,९११) 
(इंद्रवजरा ) 
दांसूनि बोठे सचिवेरा बाजी 
: आतां गृह्यातें सुर्य जा, जी । 
मासीं नभाच्या सकळांहिं यावें, 
दब्यान-डाभे मन तोपबावें ' ॥११॥ (१२) 
( वसंततिटका ) 
ऐकूनि हें द्विज तदा सुमने निघाठे, 
स्वा-स्वा गृह्ाप्रति मुदे सुवख्प गेठे । 
दिल्प्यांस शीप्र सचित तर्यि बोटवीटें, 
विप्रारानास* वरवें स्थट सिद्ध केढे ॥१२॥ (१३) 
( शादूटविक्रीडित ) 
पदत्यास्य गिरीवरी रचिपटीं विप्राहानाची ३ स्थळे, 
केणी पाकगहें, तशींच इतरें रम्ये मद्दामंदिरें । 


१ सपये. र ब्राह्मणांचा उपकर्ञा कृपासागर बाजीराव यास. ३ब्राह्मणांच्या 
भोजनासाठी. * दानशर. 


११८ श्रोशिवकाव्य 
आले ब्राह्मण सर्वही दिरिंडुनी सम्यग्दिनीं ' उन्सर्वे, 
शास्त्री, पडित,बैदिकादिहि तसे, अज्ञान *-ही त्यांसवे १३९१४, १५, १७) 
(आर्या) 
वुध बाळकृष्ण *-नामा जयसिहा जिंकुनीच अणिला जो, 
त्यातें द्विज-संध्रावरि नेमियठें ज्यास देवगरु* ठाजो | १४॥ (१८) 
( शार्दुलबिक्रीडित ) 
कोणा शंभर, अर्ध रोंभर कुणा, कोणा दहा वा सहा, 
द्रव्याची तर्यि योग्यतेपरि अशी दे दक्षिणा तो पहा 
श्रेष्ठांतें रिविकेमध्रीं बसवुनी, नेब्रोनियां मंदिरी, 
पूजोनी, धनहेमरत्नमणि हीं अर्पीत तो आदरीं १५ (१९,२०) 
(आर्या) 
अवशिष्ट ब्रिप्र-वर्गा देई अल्पा सुदक्षिणा बाजी, 
सुज्ञा-दातीं त्यांची बेदपरीक्षा करून सामाजीं* ॥१६॥ (२१) 
( शा्दूलविक्रीडित ) 
वाजी हा कुणवी, तसे वपभ ते मंत्री तयांचे वी 
पृथ्वी त्राझणपंकित ती, धनदि तें भासे सुवीजापरी । 
प्र्यब्दी *-हि दिनत्रये सचिव? ती पेरी वपांच्या वढं 
येती तौत्रति तक्षणीं रुचिरशी सकौर्विरूपी फडे ॥१७॥ (२२) 


१ उचित-,योग्य काळीं. २ हा बहुब्रीहि समास. अर्थे--न पदठेळे, अज. 
३ याचा उल्लेख सर्ग ९, पद्य ४९ मध्य आठा आहे. ४ समाजामध्ये. या 
दब्दांचा आद्य स्वर केवळ वत्तमुखार्ध दोघे केलेला दिसतो. ५ बळकट. 
६ प्रतिवर्षी. 3 प्रधान, बाजीराव. ८ इतर प्रधात व सरदाररूपी बेलांच्या 
साट्यानें. * वृहस्पति 


चमत्कार १०--प्र० थो० बाजीराव : पवतो-वणन ११९ 


(आर्या) 


आमरण त्रत एसें चाळविठें अंतराय ज्या नाहीं 
तैसेच पुढें त्याच्या चाढविठें पुत्रपौत्र यांनीं. ही ॥१८] 
(इंद्रवशा ) 
धर्मे' जसे वाजि*-मखा करोनी, 
संतोपबीळे द्विजवर्ग दानी । 
तैशा प्रकारें द्विज एक टक्ष 
तो तोपवी जो निज-र्मदक्ष ॥१९॥ (२३) 
( वसंततिटका ) 
जे ज्ञानहीन परि जे द्विज सूत्रपारी, 
दे त्यांस पांच रुपये धन दुजनारी? । 
जे वैद्य, वा गणक*, वा निज-वेदपाठी, 
पत्नास त्यांस रुपये सचिवेश वाटी ॥२०॥ (२४) 
नारी तसे पुरुपही निज भूपणांनीं, 
होती" अटंकृत मुदे बसती" वहानीं । 
देखूनि ग्प्र-चय$ तो मन तोपवाया, 
जाती तदा सकट ही रमणा पहाया ॥२१॥ (२५) 
३. पर्वती-वणंन 
नारी रिरप्रति जिथे स्तनपान देती, 
टीडा अनेक परिच्या रिशुदी करीती । 
१ युधिष्ठिर राजानें. २ अश्वमेध. ३ दुष्टांचा हजर, हे. विदोषण येथ 


तितके शोभत नाही. ४ ज्योतिषी. ५ या दोन्ही क्रियापदांचे कठ “ नारी 
तत पुरषटी, सक्‍ल्हो' हे होत. € चप र समुदाय. 


१२० शौशिवकाव्य 


बंदावया शिवपदा जन सर्वे जाती, 

जिकीतसे सुरपुरीसह्ि पवती ती ॥२२॥ (२६) 
दानोदकें सुरभि सूटत जे तय़ांते, 

तैं हुंगिती भ्रमर संभ्रमयुक्‍त चित्ते । 

गुंजारवा भ्रमर, कोकिठ हे करीती, 

जिंकीतसे सुरपुरीसहि पवती ती ॥२२३॥ (२७) 
जीर वेष्टिळी शचिजलें, लहरी तयाच्या 

त्यांनींच जो पवन वाहतसे सुखाचा । 

तेणें जनां सुखद यच्छिब्रिरेह्दि होतीं 

जिंकोतसे सुरपुरीसद्दि पर्वती ती ॥२४॥ (२८) 
यानें र रथ-द्विरद-सच्छिविकादि नाना, 

सद्विप्र बेदपठणें करिती तनाना । 

होई वत्रूचरणिंच्या ध्वनि नुपुरांचा ॥ 

ती पवती मद हरी सुरगापुरांचा* ॥२'५॥ (२९) 
पीनोनतें कुचयुगें तरुणी स्त्रियांची, 

हारावढी'' तदुपरी रमणीय साची | 

वारांगना* नटति, नाचति, चारु* गाती 
जिंकीतक्ते सुरपुरीसह्ि पर्वती ती ॥२६॥ (३०) 
जी वेष्टिळी सकळ मांडटिकां नपांनी 

केळी सदा सुखद जी नटनतकांनीं । 

वंदी?, वणिग्जनदि, सूत?, जिथे रद्दाती, 
जिंकीतने सुरपुरीसद्वि पवती ती ॥२७॥ (३११) 


१ हत्तीच्या गंडस्यलांतून वाहणारा मद. २ जी पर्वती. ३ रथ, हत्ती, 
चांगल्या पालख्या इत्यादि वाहने. ४ सुर सदेव त्याच्या (नगरीचा) शोभिवंत 
दरवाजा, (देवनगरींचा) ५ मोत्यांचा हार. ६ उत्तम प्रकारे. ७ स्तुतिपाठकांचे 
बंदो, सूत, मागव, इ. प्रकार आहेत. *वार "स समुदाय, अंगना "स्त्री. वश्या, 


चमत्कार १०--पवतो-वणन १२१ 


भा? तमे पनस, दाडिम, पूग, चत, 

माटर* आणि विविर्े सुफठे अनंत । 

वेदूये-र्न-नव माक्‍तिक-हेम-पंकती 

जिंकीतसे सुरपुरीसद्दि पर्वती ती ॥२८॥ (२२) 
आनंदकंद हरिच्या चरणी जनांची, 

सप्रेम-भकित-सुग्व तेथिट* मक्‍ति याची | 

त्या कोतुकास्तव जिथे सुर सर्व येती, 

जिंकीतसे सुरपुरीसहि पवती ती ॥२९॥ 

जें वस्तुमात्र सजिळे* जर्गि पद्मभने 

तं पवेतीर्वारे असें अवर्धे क्रमानें | 

जी अजनें निरखिटी रणिं विश्‍वमती 

जिंकी€ तिठा, गमत, यापरि पवती ती ॥३०॥ (३५) 
पाताठिंचे भजगही तिथल्या सु-गानें 

होवोनि टब्ध, वरि येति तदा सुखाने । 

ते मानिती * निजपुरीसह्दि हे न कौर्ती, 

जिकीतसे सुरपुरीसद्दि पवती ती ॥३१॥ (२४) 


(शादूटविक्रोडित ) 


त्यां सेनापतितें जरी बघियठे केळे कमी न द्िजा, 
त्यांतें तसम तंहि तुष्ट करिशी, त्वसाम्य ना ये दुजा | 


१ रंभा केट. २ सुपारी. ३ आंबा. ४ नारळ. ५ अन्वय--मुक्ति 
तेथिल (पवंतीवरील विष्णूच्या संबंधी) सप्रेममक्ति (व) सुख याची 
(याचना करी) .--अर्थात्‌ मोक्षाहनददी येथील विष्णूच्या भक्तीपासून 
मिरणारें सुख सरस होते. ६ निर्मिळ ७ ब्रह्मदेवाने. ८ अन्दय--यापरि ती 
बंदी विळा (विश्कमूर्ताला गोता. अ> ११) जिकी असें गमत (वाटे) 


रर्र धोशिवकाव्य 


ऐसें सर्वहि विप्र बाजिसचित्रा आशीवरचें बोठती, 
प्रत्यन्ही निजकर्म सांग करुनी प्रेमाद्गमे डोठती ॥३२२॥ 
(वसंततिलका ) 
नानाविर्थे सुवसनें विपुठें धने हीं 
रने तशीं धवल मोकतिकभपणेंदी | 
सोनें रुपें अगणित द्विज घेउनी ते 
झाठे मुदे निज पुरा-प्रति शीव्र जाते ॥३९३॥ (२९) 
(मंदाक्रांता ) 
ऐसा बाजी अनुदिन झटे ढोक राजी कराया, 
माहाम्म्यांचे' जनन असतें सोल्य लोकांस द्याया | 
बाजीवक्षा सुगणसुमनें _ फार सौंदर्य आलें 
तसोरंभा? जन-मधुप हे तेवा लुव्य झाळे |॥॥३४॥ 
४. बाजीराव-छृतीने शाहू संतुष्ट (साकी) 
विप्रमख हे वत्त सकटही आयकिलें शाहूने 
तव्हां झाला तुष्ट मनीं ता बाजाराय-दतान ॥२"॥ 
शाहू भूपा भेटाया जैं वदान्य बाजी गेटा, 
6 प्रतिवर्षी त वृद्धि करीं हें ' वदला भूप तयाला ॥३६॥ (२७) 
५. चिमाजी आप्पा-वसईयुद्ध (व्संततिटका ) 
कित्येक विप्र वदती सचिव याते 
५ लु विप्रमाठ असतां भय का अम्हांते ? | 


“र 


१ प्रति - अहन्‌ -प्रत्यह; प्रतिदिवर्णी. या पद्यांतील रूपास सस्कृतांत 
स्थान नाही. २ महात्मा हा दाब्द वत्त साधण्यासाठी मा-पूर्व केला आहे 
३ सुमनस्‌ " फूल. सद्गुणरूपी फुलाने. ४ याचे स्थानी शुद्ध खूप 
सौोगन्य्या किवा सोरभ्या असें वत्तदृष्टवाहि योग्य होईल 


चमत्कार १०---चिमाजीआप्पा-वसईयुद्ध १२३. 


जो नीर दुर्ग, अमिधा वसई जयातें, 
बा, तेथचे यवन पौडिति कीं अम्हांते' ३२७ (४०,४२१) 
(सवाई) 
परिसुनि हे वच बाज़ि दयाकुळ होउनि बोलत विप्रबरांतं 
£ निजगहिं जा तुम्हि शांतमनें' मग देत निदेश निजानज यातें । 
£ यवन वधून करीं द्विजरक्षण, धन्य करीं कुड सोदर-राया*, ' 
त्वरित चिमाजि निघे बळ घेउनि बंध-निदेशा यथाथ कराया३८(४२) 
(रशिखरिणी ) 

चमूच्या पूर्वोगीं पदचर, तशी तोफ चमके, 

जरीपटूका शोभे, रणकुशळ बार्गीरहि निके । 

जयांना रात्रंचें भय नच गमे अल्प समरी 

चिमाजी तो आठा बटसह अशा * सागरतिरीं ॥३९॥ (४४) 

(शाटिनी) 

पाहोनीयां दुग ता अभ्विमाजीं 
चिताग्नीनें पोळला तो चिमाजी । 
बोठे “वसे म्टेंच्छ हें संह्रावे : 
वंध्वाशेतें सत्य केवीं करावें? ' ॥४०॥ (४५) 
चित्तीं बोठे “ तेज माझे पहाया, 
मदुंधनें धाडिठे याच ठाया " | 
जेव्हां त्याचा यन कांहीं न चाले 
तै अन्यीते* टौन होवोनि बोठे ॥॥४१॥ (४६) 


१ पा्णकिल्टा २ हे बंधुरापा (चिमाजी). ३ अशा बलासह. येये बट 
असेच रूप टेवऱ्याने अशा हे सामान्यरूप सर्माथत होत नाहीं. ४ समुद्रास 
अप्स पाणी 5 धा > धारण करणें -- (प्रत्यय) इ अन्वबि 


.%३ श्रीशिवकाव्य 


( रथोद्धता ) 
“ हे समुद्र भगवन्‌ दयानिघे, 
मार्ग दत्रुद्दनना मजलागि दे । 
मा-पिता अससि तूं, दविजरक्षणा 
दक्ष, यास्तव अशी तुज याचना ॥४२॥ (४८) 
रक्ष त॑ मज अकोर्ति-पासुनी, 
रक्षिता तुज वदेन मी जनीं | 
शेटसें मन नको प्रभो, करू, 
धीर मी तुजविना कसा धरू? ॥४३॥ (४९, ५०) 
(आर्या) 
तूं मज होशीळ जरी साह्य तरी मी वधीन शत्रृंते, 
नातरि कृष्णमुखे मी कैसा भेटूं पुन: स्ववंधूंते ” || ४ ४॥ 
(सख्खधरा ) 
स्वप्नीं येवोनि रात्रीं जलनितरि वदला बाजिरायानुजा तो, 
: शत्रस्थाना उद्यां घे, सकटद्वि जळ मी तेथवां आवरीतो ' (५१) 
प्रातःकाळीं उठोनी यवन-वसतितें ध्याबया दु्जेनारी 
जातां, त्याते दिला हो पथ जलनित्रिनें, दूर सारोनि वारी ४५ (५२) 


( दिंडी) 
यद्ध दारुण जाहूल उनयताच 
म्लच्छ वारता त दु:ख दसशाच | 
चिमाजञीनें मदूनि निजाराते, 
स्थापियेढें वसईस भूसुरांते' ॥४६॥ (५३) 


१ माऱ्यलक्ष्मा २ ब्राह्मण 


चमत्कार १०--प्र० थोरले बाजोराव ब कलिकपट १२५. 


सागरातें उतरोनि सुनोकांनीं, 

चिमाजी तो संताप मनीं मानी | 

स्वीय नगरीतें सैन्यसहित जाई, 

बाजिरायाची भेटि तिथ्रें घेर ॥४७॥ (५४) 
बंधु येतां म्टेंच्छांस जिंकुनीया, 

हर्णे झाटा अव्यंत बाजिराया । 

तदा त्यानें उन्साह थोर केला, 

निजभ्राता आदरें तोपवीटा ॥४८॥ 

तया बाजीचे पुत्र दोन दार, 

थोर बाळाजी, सान रघुवीर । (५६) 
सदाशिव हा सुत असे चिमाजीचा, 

कलीमध्ये अभिमन्य दुजा साचा ॥४९॥ (५७) 


२२2 १4७ 


६. थोरळे बाजीराव व कलिकपट 
वागवूनी नयरीति मनामाजी, 
विप्रपाटन तो करीतसे बाजी । 
दुष्ट काटिनें तर्यि र कपट थोर केलें, 
बाजिसनिवर वेश्येस पाटवीठे ॥५०॥ (५८,५९) 
- यवन-जातीची वधू कोमटांगी, 
नाम भस्तानी असें जियेटागी । 
गान, नन, मदु हावभाव यांदी, 
नेत्र-संकेतें बाजि-चित्त मोदी ॥५१॥ (६०) 
बाजिरायेंदी संग तिशी कटा, 
तदा तिजला समदोर पुत्र झाला | 


१ हो सदाशिवरानाऊंस दिलेली तेजस्वी उपमा भाऊंचा पराकम व अंत 
पाटता अत्यव योग्य आहे. २ तेव्हां. 


१२६ धोशिवकाव्य 


परी बाजीचें सुकृत टया गेटे, 
स्वीय चित्तीं कटिराज तदा भाले ॥'५२॥ (६१,६२) 


र (0_ 003 __6 
७. मल्हारराव होळकर (शादूलविक्रीडित ) 


भपाज्ञा मिळतां निघे सचित्र तो म्लेंच्छां बघाया जत्रे 

मल्हारी पृतनेश' होळकर तो होता तयाच्या सर्वे । 

तेव्हां होळकर पुडे सरुनिया राजे बटू जिंकिळे, 

ज्या भगरी करभार थोर दिधला त्यां तःपदी स्थापिठे '५३(६१,६२) 


८. प्रधान थोरळे बाजीराव यांचा मृत्यु ( मंदाक्रांता ) 


रेवा -तारीं सचिववर तो पावटा ज्या कुवेळीं, 

आला तेव्हां उवर बहु तदां क्षीणता फार झाली । 

साक्षात्‌ होता सकळ यवनां काळ जो त्यास काळे 

नेटे; तेः्ह्यां वदति जन त्या “ हो तुझं तोंड काळें! ”'५४(६३) 


«२, स्वामिनिष्ठ राणोजी शिदे व त्याचा पराक्रम (शादूटवरि०) 


राणोजी दुञऱ्यास थोर पदवी त्या वाजिराये दिली. 

आतां तेंच कथीन वत्त, वखी वेळा असे पाती | 

कोणी एक दिशी प्रवानवर तो शाहूस भेटावया 

राणाजीसदद जाव भूपतिसवे एकांत साधावया * ॥'५'५॥॥ (६७४) 


राणोजी शिट यास टेवनि तदा द्ाराचिया वादिरी 
गेंडा आपण एकटा सचिव. तो झाहूचिया मंदिरी | 


१ (पूतता सव सेना) सेनापति. २ नमदा. ३ एकांतांत भेट धण्यासाठीं. 


चमत्कार १०--प्र थो० बाजीराव: राणोजी शिदे १२७ 


तेव्हां त्या सचिवास बेळ बटुसा संमापणा ठागठा, 
राणोजी तदुपानहा '-सह्द निजे झोपेमुळे मागला ॥५६॥ (६५) 
बाजी बाहिर येउनी जंव वत्रे तों झोप आढी तया, 
त्याच्या पासुनि पादुका पर-करें इच्छीतसे घ्यावया । 
तो झोंपेमथिही परांस नच दे जोडा तया बाजिचा, 
जागा होउनियां धन्यापुढति तो ठेवीतसे हातिचा '५१७(६६,६७) 
तेव्हां त्या सचिवें नृपा कळबुनी सेना दिली तत्करीं, 
ग्वाल्हेशी नगरी तयास दिवटी प्रख्यात जी भूवरी । 
विश्‍्वासूकपणा बघोनि बहु तो आनंदला अंतरीं, 
तैटूनी * जडली प्रथान-ममता राणोजि शिद्यावरी ॥५८॥ 
(दिंडी) 
ज्योति*-लिंगाचा राणु भक्‍्तराय, 
सचिव-संदेशे उत्तरेस जाय । 
देश जिंकोनी स्वये उत्तरेचा, 
नपा त्यानें करभार दिला त्याचा ॥५९॥ (६८) 
(शाटिनी ) 
राणोजीनें नारिटा दात्रगर्व, 
द्रज्य-दवारे रक्षिळ दीन सर्व । 
स्ीयाचारें रकषुनी न्यायरीती, 
विस्तारीटी शाहूची चारु कौर्ती ॥६०॥ (६९) 


१ उयपानह > जोडा. २ अन्वय--भागला राणोजी झोपेमळें निजे 
दमऱ्यानें झोप येऊं लागल्यामळें निजला (आडवा झाला). ३ तेव्हांपासून, 
४ बरवीराजवळीळ जोतिबा हे शिदे घराण्याचे कुलदेवत. 


१२८ श्रीशिवकाव्य 


१०. महादजी शिदे ( शादूळविक्रीडित ) 


राणोजीस महादजी तनय हा शाराग्रणी जाहला, 
त्यानें स्वीय बळें मथूनि रिपुळा तदर्प संदारिला । 
निर्वेरी क्षिति सर्वेही करुनिया, कामादिही' जिंकिठे 
शाहूच्या रुचिरा सुकीर्तिस, पहा, ठोकांत विस्तारिठें६ १०१,७२) 
(मंदाक्रांता ) 
त्याच्या वंशी न जनि पवढा* शर माहादजीसा, 
होता तो या कलिम्धि दुजा सञ्य-साचीचर* खासा । 
प्राशी प्रेमे सतत जल तो शुद्ध भागीरथीचें, 
राहो कोठे जवळ अथवा दूर; हे भाग्य ज्याचें ॥६२॥ (७३) 
(भजंगप्रयात ) 
जयाची सुधे-सारखी खड्‌्गधारा, 
अमर्त्यांपरीर जी करी मर्त्य वीरां | 
गमे खड्गधारा न, भागीरथी, ती 
जिचा स्पर्श होतां दिवीं दुष्ट जाती ॥६३॥ (७३,७५) 
(आर्या) 
तत्पष्टीते * नाहीं स्वप्नींही देखिठे तदारींनीं 
तद्रस्थटींहि तेसा स्परी न केलाच अन्य नारींनीं* ६७४ (७०) 
१ काम, क्रोध इत्यादि मनांतील षड़रिपु. येथीळ करम उलट, अर्थात्‌ चुकीचा 
आहे. प्रथम मतांतोल शत्र जिकावे; तेव्हांच बाहेरच जिकण्यास मनप्य समथं 
तो. १ जनि पवला > जन्म पावला. २ अर्जुन. ३ अमर्त्य > देव. तात्पयं-- 
महादजीच्या खडगधारेनें दाव मत होऊन देवरूप धारण करुन स्वर्गात जात 
असे. म्हणन ती खडगघारा धारा नसून गंगाच आहे असें येथे उत्प्रेक्षिले 
आहे. ४ तत्पष्ठ त्याची पाठ. वर्तमान मराठींतल्याप्रमाणे येथटी संस्कृतां- 


तीळ नपंसर्कालगी पप्ठ दाब्द स्त्रीलिगी योजिला आहे. ५ तत -अरिरतदरि 
अर्थात मळांतील दा यांतील आकार चक आहे. ६ या पद्यांत पुढील संस्कूत 


पद्याची छाया आहे (पुढीळ पानावर) 


चमत्कार १०--- महादजी शिदे-गुणप्रशंता १२९ 


( शादूलविक्रीडित ) 
अश्‍वारूढ महादजीस बघता कांपे रिपृंचा फरा, 
धाडी वासवर पारिजात-कुसुमे, यानें, तदा अप्सरा । 
हा दीना न वघील, रशर-निचया* मारीळ तेजे निजे 
जे होतीळ गताय त्यांस सुरसें* सन्मानिठे पाहिजे) ६५(७६) 
वाजीसादि€ असंख्य घेउनि सवें तो विप्र *-चिंतामणी 
घेई खड्ग करीं, हया-“बरि बसे, जेव्हां प्रवेशे रणीं । 
योद्धे मंडळ भेदितीळ म्हणनी व्योमी थरारे खी 
सैन्यानें गरु होतसे क्षिति, तदा भीतीसही रोप वी* ॥६६॥(७७) 


१०. महादजी-शिदे-ग॒णप्रशंसा 
य॒द्धीं अर्जनसा, रिपंस यमसा, गानांत गंधवेसा 
बद्धीनें गरुसा, धनें धनदसा, दानीं असे कर्णसा ््सा । 
पन्नीतें दिवसा”, जनां खवगरुसा* , न्यायींहि जो घ्मसा ९ 
ऐसा योग्य महादजी, सकलही गाती तया राजसा ॥६७॥ (७८) 


क 


(टीप मागील पानावरून चालू) 
सवदा सवंदो>्सीति मिथ्यैव स्तूयसे जने: । 
नारयो लेभिरे पृष्ठं, न वक्ष: परयोषित: ॥ 
अर्थ--त्‌ं नेहमीं वाटेल ती वस्तू देतोस, अशी तुझी स्तुती उगाचच केलो 
जाते. कारण तुझ्या दात्रना तुझ्या पाठीचे दशन मिळालं नाहीं; व अन्य 
स्त्रियांना तुह्या छातीचा स्पर्श मिळाला नार्ह 
१. जट, फळी. २ ३ ने, विमाने. ४ निचय > समुदाय 
५ देवांप्रमाणे. सुरसे असा सानुस्वार पाठ धतल्यास (सु-रसे) अमृताने 
असा अर्थ होईल. ६ सादिन > घोडेस्वार. ७ ब्राह्मणास इप्ट वस्तु देणारा 
८ हय र घोडा. ९ जन्म देई (देषालाही भोति प्राप्त होई). १० शंकरा- 
प्रमाणे. पत्नीचा सर्वात मोठा आदर शंकराचच ठिकाणी दिसून येतो. कारण 
त्याने पावंतीस आपल्या देहार्धावच स्थान दिले आहे. ११ गुरु > वडील. 
१२ धमंराज. 
९ शिव. 


१३० श्रीशिवकाव्य 


( भजंगप्रयात ) 
कटा जाहल्या टुव्ध तससद्गुणांतें, 
संदां सेविती टीन होवोनि त्यातें । 
गळां घातिली माळ संपत्तिनेंही, 
विपत्तीहि कोपें रिघे शत्रगेहीं ॥६८॥ (७९) 
ऱ्क रि 
११. दोलतराव शिदे ( शादूटविक्रीडित ) 
तयुत्रे अभिमन्युसें यश जगीं विस्तारिठें स्वा बढे, 
सच्छीळे सुगुणें नये जनकसें  सुक्ञीं जया वर्णिळें । 
स्वीर्ये तीक्ष्णशरें रणीं क्षत करी जो रात्रुवक्षावरी*, 
> 
श्रीमान्दाळतराव तो भट असे विख्यात ह्या भूवरी ६९ (८०) 
१२, सर्जराव घाटगे 
तोफांनीं समरी वधी रिपुदळा जो* सदूत्रती २ धर्मसा*, 


चमत्कार १०--बायजाबाई शिदे १३१ 


म्लेंच्छांचा निज बुद्धिने ' मद हरी, श्रेष्ठत्व दे दों कुटां, 
श्रीमच्छंकर बिल्बनतनदळीं प्रेमे जिनें पूजिला ॥७१॥ (८२) 
स्वाहा हौच जशी कशान *-महिपी, इंद्रा राची कामिनी 
अब्धीची तनजाच विष्णूचनिता*, कृष्णा जशी रुक्मिणी । 
तारा ही गरुची, उमा जशि शिवा, रामास सीता जर्श 
श्रीमहोळतनामराज-मदिपी* ती बायजाख्या तशी ७२ (८३) 
( इंद्रवजरा ) 
भ्राता“ तियेचा सुगुणी वदान्य, 
ज्याच्या परी बीर नसेच अन्य । 
विप्रा-बना तत्पर जो सदाही, 
यत्कौर्ति गावी विबुधां जनांहीं ॥७३॥ (८४) 
( वसंततिठका ) 
स्त्री बायज्ञा, पतिहि दोळतराव रिंदा, 
स्वप्नींदि जीं न करिती परटोकर्निदा । 
हें बर्न विव अवघे समजोनि चित्ती, 
स्वीकारिती उभयतां व्यवद्दाररीती ॥७४॥ (८८) 


नड श्‌ €%-न्-- 


१ राजदारणांतील चातुयनिं. २ अग्नि-पत्नी अग्नीची ज्वाला. ३ विष्णु- 
लक््मी. ४ येथे मळ शब्द महिणी असा पडला आहे. ५ भाऊ 
जयसिंगराव (हिंदुराव) 


१३२ श्रोशिवकाव्य 


कमफत्फार १९ 


१. प्रधान बाळाजी बाजीराव (मंदाक्रांता ) 
गेला ऐसें परिसुनि तदा बाजि तो मृत्यपंथे, 
बह्लालातेंर सचिव पदवी दीधली हिंदुनाथे । 
ताताडूनी बहु झटतसे स्वामि-कार्यास वीर, 
तो बाजीचा तनय सुगणी वाटला योग्य फार ॥१॥ (१) 


दौनां टोकां सुखद असला शाहू जो सार्वभोम 
क्षोणीपांच्या * मुकुटमणिची कांति पादीं निकाम* | 

क्रीडे', त्याते रुचिर वचनें, नम्रतेने, नयानें, 

सच्छांतीनें, स्वचतुरपणें तुप्ट केळे तयाने* ॥२॥ (२) 
जैं काकाच्या सुमति-तनुजा< घेउनी वौरवर्ये, 

बाळाजीनें स्वरिपु मथुनी साविळीं भूपकाये । 

तेव्हां चिंता-रह्दित नृप तो जाहटा, स्वप्रधाना 

स्वीर्ये वाचे बहुत सुखवी देउनी थोर माना ॥३॥ (३) 
विद्रन्मान्या स्वसचिवगुणां देखुनी शाहु राजा 

मानी चित्तीं * गुरुहइनिदि* ह्या रक्षिता मत्स्वराज्या । 

कोणी नाहीं जगतितळिं या याजला रात्र आतां, 

मस्संदेशे अचरण** करी ढोक-संताप-दर्ता' ॥४॥ (४,५) 


बाजीराव मत्यु पादला असे ऐकन. २ बाळाजीस म्हणजे नानासाहेवास, 
३ क्षोणी > पथ्वी. ४ अत्यंत. ५ विलसे, चमके. ६ नानासाहेबाने. ७,८ चलता 
चिमाडी आप्पा याचा कर्तबगार मलगा सदाटिवराव भाऊ यास. 
९ बाजीरावापेक्षांहि. १० शद्ध शन्द-आचरण 


चमत्कार ११--प्रधान बाळाजी बाजीराव ११३ 


चाळाजीच्या बिविध्र सुगुणां ऐकुनी ज्राह्मणांनीं 
बेदाभ्यासीं स्वमति धरिली, युद्गशास्त्री भटांनी । 
अभ्यासील्या त्वरित सकला सत्कटा तीत्र-धींनीं' , 
शोभ लागे बहु गुणिजनीं हिंदूची राजधानी ॥ ५ ।। (६) 
तो बाळाजी अनुदिन झटे स्वप्रजा-रंजना तें, 
शाहूनें हें समजुनि दिळें राज्यभारास त्यातें । 
तेव्हां शाहू भजत हरितें, सर्व चिंता त्यजून, 
भावें पूजा करुनि सुमने, तत्पदीं होय लीन  ॥६॥ (७) 
साताऱ्यातें सचिववर तो सोडुनी ये पुण्यातें, 
स्वप्नासादीं स्वजनक-कृतीं* राहिला स्वस्थ चित्ते । 
बज्रीरे जैसा, स्वजन-निचया * जाहला आतपत्र*, 
गोविप्रांचें सदवन* तसें तो करी बाजिपुत्र  ॥७॥ (८) 
( वसंततिटका ) 
विष्णूसमान नृप शाहु गमे जनांतें, 
ंद्रापरी सचिव तो गमला तयांतें । 
भासे तदा भरत खंडहि नाक"-से हे, 
तो ढोक-संघ सुख-सागरि नित्य पोहे ॥८॥ (९) 
(उपजाति) 
ती पुण्य-भूमी अमरावती<-सी, 
करूनि बाजी सुर-टोक-वासी । 
झाटा, सुतानें, करण्यास केटी*, 
ताताहुनी ती बहुरम्य केटी. ॥९॥ (१०) 


१ कुशाग्र बुद्टीच्या लोकांनो. २ आपल्या वडिलांनी म्ह० थोरल्या 
बाजीरादांनीं बाघटेल्या शनिदारवाड्यांत. ३ इंद्र. ४ समुदाय. ५ छत्री; 
आतप-उन्ह. ६ उत्तम रक्षण, ७ नाकऱस्दर्ग. ८ इंटाच्या नगरीसारखी. 
९ क्रोडा, करमणूक. 


१३४ श्रौशिवकाव्य 


२. राजघानी-पुणे-वर्णन (पद) 
_ (' वेशाखमास वासंतिक समय शोभला ' या चालीवर) 


हिंदु तत पुण्यपुरीं फार शोभले । प्रेमभरें ज्यास सदा वर्णिती भठे । धृ ० 
राजधनें तुष्ट तसे पुष्ट होउनी ॥ 
रत्नयुक्‍त हेमहार कठि घाटुनी ॥ 
राजपुरुप बैसुनियां दिव्य वाहनीं ॥ 
राजरंगिं' दर्पमरे डुलत चाळळे ॥१॥ हिंदु० 
जनावनीं* सचिववये होय जागता ॥ 
कोणासहि नव्हति तदां लव दरिद्रता ॥ 
घनभान्ये ठोक सदां तप्त तत्त्वतां ॥ 
स्वर्गसौख्य हिंदुजनां पूणे लाभठें ॥२॥ हिंदु० 
रंभाफल, नारिकेल, पूगढी, तसे ॥ 
उद्यानीं विटसति ते कल्पवृक्षसे ॥ 
क्रौडति सस्त्रीक तिथे ठोक इंद्रसे ॥ 
भासे तज्जन्म खरें धन्य जाहठें ॥३॥ 
हिंदु-तक्‍त पुण्यपुरीं फार शोभढें ॥ इ० ॥१०॥ (११, १२, १३) 
(वसंततिलका ) 
सोमा निशी विकसि तो कुमुदेंच सारी, 
नाहीं दिनीं, नच परासदि, सोख्यकारी । 
हिंदु-स्त्रियानन “-शाशी जनटोचनाव्जा 
रात्रंदिनींह्रि विकसी, उपमा नसे ज्या* ॥११॥ (१४) 


१ शोभिवंत अश्या राजसभेत. २ लोकांच्या रक्षणाच्या कार्यांत. 
३ सोम र चन्द. सोमा-चा आकार केवळ वत्तसिद्धवयंच आला आहे. 
४ स्त्रीचे तोंड हाच कोणी चन्द्र. असा संवि मराठीस मान्य नार्ही. 
६ ज्या मुखचन्द्राला- 


श्वमत्कार ११-प्र० बाळाजी बाजीराव: राजघानी-पुर्ण-वणंन १३५ 


(आर्या) 

मळ "-धनाहुनि होई, धनिकांतें द्विगण लाभ त्या नगरी 
बैदिक विप्रवरांतें, प्रतिवर्षी हेम मिळतसे भारी ॥१२॥ (१५) 
वाटे सुर-नगरीतें जिंकाया *पग्भ-जें असे केली 
ती नगरी रमणीशी पतिसहृ नाना * करीतसे केटी ॥१३॥ (१६) 
इंद्रमयास्तव न मिळे निर्भय ऱ्यां स्थळ, असे महागिरि ते 
वस्त्रांच्या रूपानें बसते झाले पुण्यांत सुखचित्ते * ॥१४॥ (१७) 
हेमरजत-मद्रांनीं करिती विनिमय“ समस्त जन तेथें 

कदरान, वुवस्त्र* नव्हतें ठावें कोणा; सदाहि सुख त्यातें १५(१८) 
धनसुतगहदारांतें देखनिया पांथ मोह्ती चित्तीं 
ह्या नगरींत बसावें आपण ' ही आस तेथवां धरिती १६ (१९) 
टोकहि बदती ' भटजी, रह्या चतुर्मास येथ शांत मनें, 
पर्जन्यकाळ जातां, स्वप्नामा मग सुखे करा गमनें*' १७ (२०) 

(ह्ार्दूविक्रीडित ) 

देवांच्या कपिंच्या तसेंच पितरांच्याही क्रणापासुन? 
झाठे मुस्त समस्त ठोक तिथले, चोथे नसे त्यां कण । 
यज्ञाने पहिठें फिटे, %ण प्या वेदें फिटे दूसरे, 
सुत्रे तिसरें पदा फिटतसे, चोथे घनानें सरे ॥१८॥ (२१) 
सच्छाल्योदन भोजना, प्रियतमा कांता रतीचे परी, 
आज्ञाधारक पुत्रही, धनद-शी< संपत्ति ज्यांचे घरी । 


१ मलधन स मुद्दल. २ कमलांत जन्मलेल्या ब्रह्मदेवाने. ३२ (१) 
नानापतिसह < नानासाहेबांबरोबर किदा (२) नाना केली > विविध क्रोडा. 
४ सुखी मनानें. ५ देवघेव. ६ गचाळ कपडा. *हें रूप गमत-चे स्थानीं 
बत्ताथं आलेलें दिसतें. ७ कर्जापासून. ८ धनं दयते (रक्षितो) सः 
धनद: > कुदर, इंद्राचा खजिनदार 


१३६ शोशिवकाव्य 


गाई आणि' सदाहि दुभत्या, ऐसे गृहस्थाश्रमी, 
तेथे नांदति, शंकरास पुजितां कोणी असेना श्रमी १९ (२२) 
(वसंततिळका ) 
प्रासादरूप गिरिच्या शिखरावरोनी, 
वेद्रानना नव वधू शरदावसानी* । 
नेसून नूतन दुकूल?, सुरांगनांतें 
जिंकावयाच* फिरती, गमतें मनातें ॥२०॥ (२३) 
(मंदाक्रांता ) 
कोणां कोणां त्रिदिव-नगरी वाटुनी सौख्यदाती, 
तेथें गेळे मख करुनि ते, त्यां न आली प्रतीती । 
तेव्हां आळे निजपुरिमधीं शौध्र नक्षत्ररूपें, 
पश्‍चात्ताप स्थिरमनह्दि* ते जाहळे हो अपापे* ॥२१॥ (२४) 
( वसंततिठका ) 
वाटे जनांस वडवाग्निचिया भयाने, 
राहे तिर्थे शुचिजळें जलधी सुखानें । (२५) 
देती यथेच्छ पय गो महिपीहि जाणा, 
आला गमे अनु जसाच पयोविराणा* ॥२२॥ (२५,२६) 


१ (१) आणि-चे स्थानीं * बत्सयृता' अशीं कांहीं चार अक्षरें 
असावीं, किवा (२) “* गाई आणि म्हह्यी' असाही पाठ संभवतो. 
२ हारद्‌ कतूच्या शेवटीं दिवाळीच्या सुमारास. येथें शरद-वरून 
हरदा असें आ-प्रत्ययान्त रूप धेतले आहे. वस्तुतः " शरदवसानी ” असें 
पाहिजे. ३ रेशमी वस्त्र ४ “ जिकावयास ' असा मूळ पाठ असेल काय? 
४ स्थिर आहे मन ज्यांचें असे, पुण्यनगरीच स्वर्गाहून श्रेष्ठ असा मनाचा 
निश्‍चय होऊन. ५ सहजच. ६ अर्थ--(१) असं वाटे कीं समृद्राच्या 
भागोमाग (अनु) सागरांचा राजा अर्थात्‌ क्षीरसमुद्र आला. (२) 
पयोविराणा म्हणज समुद्रांत ऐश्‍वर्यांत झोंपणारा कृष्ण आला; कारण 
त्याला लागणारे विपुल दूध येथें गायी-म्ह्यींकडूतन मिळत असे. 


चमत्कार ११--७छ०-शाहू-राज्यपरिपालन : बाळाजी बाजीराव १३७ 


३. बाळाजी बाजीराव (आर्या) 
प्रत्यब्दी नभमासीं तो बाळाजी द्विजांस तुष्ट करी, 
निजजनकाधिक तेव्हां त्यांतें दे द्रब्यदक्षिणा स्वकरीं २३(२७) 
भूपासनिव गेला साधाया तो प्रधान जन-कार्या, 
डास्त्रविचारें तेर्थे सांधी नय', मान्य होप जो आर्या २४ (२७) 


४, छत्रपति-शाहू-राज्यपरिपालन ( व्संततिलका ) 
भपाटसंघ-मुकुटावरचीं सुपुष्पे 
त्यांचा सुगंधित पराग पडे अपापें । 
त्यानें सुरंजित पदद्दय होय ज्याचें, 
तो शाहु भूप विवुधे  स्तविजे स्ववाचें २५ (२८) 
(झार्दूटविक्रीडित ) 
झाहू राज्य करी, दविजेंद्र करिती यज्ञादिका सक्रिया, 
राजे ही जितशत्रु होडनि निजा ढोकांस पाळावया । 
झाठे तत्पर, राजभक्त जनही दिव्या सुखा भोगिती, 
विप्रक्षत्रियवैशयशाद्रहि तदा धर्मे निजे वागती ॥२६॥ (२९) 
(आर्या) 
निजदानें कर्णासहि टाजविठें त्या नृपाठ शाहूने, 
श्रीमद्दारारथीसे मर्दियळे दुष्ट वर्ग वाहूनें* ॥२७॥ (३०) 
व्याचे राज्यीं गद*-हि न ठेविति निजचरणही कदा काळीं, 
वैसें रिपुभय तेथे ! वर्षति घनही तिथें यथाकाळीं ॥२८॥ (३१) 


१ राजकारणाचा मार्ग. २ विबुघ र विद्वान किंवा देव. ३ भुजाने-हे 


साम्य बरोबर नाहीं. रामानें स्वदेहाच्या पराकमाने राक्षसास जिकिले; 
पण शाहू लढाईस गेल्याचे (राज्य परव मिळविण्यासाठी केलेली लढाई 
सोडन) कधोही एऐकण्यांत नाही. ४ रोग. 


११८ श्रीशिवकाव्य 


(सखग्धरा) 
जिंकी तो शाहुराजा यवनरिपु, तशी दक्षिणाशा हि' तेजे, 
विप्रांते दक्षिणा दे, सुरतरु. गमला त्यांस, हें फार साजे २ । 
देखोनी न्यायरीती सुजन सकलही ज्या सदा मान देती, 
श्रीदुर्गेच्या प्रसादे सकटहि मर्निच्या २ कामना पूर्ण होती २९ (३२) 
( भुजंगप्रयात ) 
समुद्रांत किंवा बढीच्या* गृहीं जी 
शाशी-मार्जि वा स्वर्ग-डोकीं असे जी । 
वसे कामिनींच्याहि विंबाधरी* जी, 
तृणामाजि ही ती सुधा शाहुराज्यीं ॥३२०॥ (२३) 
मखीं घेतळें जै तुणातें रिपूंनी, 
तदां त्यागिळें मृत्युभीतीस त्यांनीं । 
जयाचेनि* योगे असें जाहलें त्या, 
सुधा कां न मान नये हो पहातां? ।॥२१॥ (२३) 
(शाटिनी) 
त्या शाहूनें एकचाळीस वर्षे । ऐसें केढें राज्य तें फार हर्षे, 
नाहीं झाला त्या जसा भूप अन्य|होता जो या मृत्युलोकी वदान्य२ २(२६) 


१ दक्षिण दिशा.- २ योग्य होतें. ३ मनांतील. ४ बलीचे घर स पाताळ- 
५ तोंडल्याच्या रंगाच्या ओठाचे ठिकाणीं. या पद्यांतील कल्पना पुढील 
सुभापितार्घावरून घेतलेल्या दिसतात. अब्धो विधी वघुमुखे फणिनां निवासे, 
स्वर्गे सुधा वसति वै विवुवा वदन्ति। ६ “ज्याचा योग” यांची तृतीया 
* ज्याच्या योगें किवा ज्याचे योगें '-याचे स्थानी ज्ञानेश्‍वरींत " ज्याचनि यागे * 
असा प्रयोग आढळतो; तोच येथें योजिला आहे. याचा अथं-- ज्याच्यामुळे, 


चमत्कार ११--श्ाहूचें सन्यादि बल: प्रम बाळाजी बाजीराव १२९. 


(उपजाती) 
देखोनि त्याचा सुकृत-प्रभाव । तेथें कडीचा न चळे कटाव, 
निपुत्रिकत्वेंर नरपाल मेढा । तेणेंच चित्तीं कठि तुष्ट झाला ३३ (३५) 
स'्सप्ट वर्षे भरतां वयातें । वार्धक्य आढे नप-विग्रह्मातें*, 
पाचारुनी स्वीय सचीव सारे । वदे “ वदा, सैन्य कितीअसेरे? ” ३४ 
(२८,३२९) 
4 च 
५. शाहूच सन्यादि बठ 
कोणी वदे “ सप्त-सहक्ष वाजी "| कोणी “ दहा टक्ष सुवीर गाजी ",. 
“ तोफा सहा टक्षचि ” कोणि बोठे । प्रधानवर्या पुसिठें नृपाठे २५. 
(४०,४१) 
( शादूलविक्रोडित ) 
“ येथे चार सद्दत्त वीर असती, तैसे पुण्यामा्जिही 
जे दात्रस रणीं गताय करिती ऐशी चम माजि ही । 


भो शाहो, कळटी जरी मम भटां त्या यद्भवार्ता जरा 
तेव्हां ते निजखड्ग घेउनि करीं जाती ववाया परा ? ३६(४२,४२) 


६. प्र बाळाजी बाजीराव सवांधिकारा 
ऐकोनी सचिवेरावाक्य बहु तो शाहू मनीं तोपटा*, 
त्यानें ते निज राज्यभार अवघा त्याच्या रिरीं अर्पिटा | 
“ हा पाळीठ तुम्हां" असें कथियठें स्वीय प्रजेटा तदा 
वस्त्रे आणि धने दिटीं सकळिकां, केल्या दुरी आपदा ३७(४४,४६) 


१ वारस्थान, कारदाई. २ पृत्रहीन अशा स्थितींत. ३ विग्रह > घरीर.. 
४ संतुष्ट झाला. सचिद म्हणजे पेशवे नानासाहेब- 


१४० श्रीशिवकाव्य 


( वसंततिठका ) 
निष्काळजी तर्यि असा नृप शाहु झाला, 
कृष्णातटीं निज-वधूसहद शीध्र गेटा । 
तो भक्ति-युकक्‍त मनसे तिजला पुजोनी, 
लागे करूं स्तुति तिची पटु भापणांनीं ॥३२८॥ (४७) 


७. कृष्णाप्टक ( शार्दूलविक्रीडित ) 
कृष्णे कृष्ण-तनदूभवे शुचिजळे मुकतिप्रदे श्रीमति, 
मातें तूं करिशीळ शुद्ध मजला, आहे अशी मन्मति । 
केठें पाप अनंत मीं म्हणुनिया' आश्या धरोनी तुझी, 
आतां सोडविशी न तूं जरि, तरी पापापहा -ख्या त्यजीं ॥३९॥(४८) 
पाप्याचे निटिटीं* शिवे*, टिहितसे जी दुर्दिपी पद्मभ*, 
ती खोटी करिशी, स्तवास तुझिया कोणी नसेगे विभू । 
नेशी भक्ति*-मतास मुक्ति -निल्या, त्वच्छक्ति ही निस्तुढा, 
भागे शेप तुझ्या स्तवा; अमति< मीं कैसें स्तवावें तुला ? ४०(४९) 
डोकां रंजवितो म्हणून वदती भूपास राजा" असें, 
सवात सुखवी क्षपा-पात, ” तया चंद्रा-मिधा-(*ही दिसे । 


१ अन्वदय--म्हणुनिया तुझी आश्या धरोनी मी अनंत पाप केले. २ 
* वापं अपहन्ति सा” पाप नाहींसे करणारी; या अर्थी पापापहा ही संज्ञा 
अयवा विशेषण. ३ कपाळावर. ४ हे हित करणार्‍या कृष्णे. ५ कमलांत 
जन्मलेला ब्रह्मदेव. ६ भक्ति -- मत्‌: भक्ति धारण करणारा, भक्‍त. ७ 
मोक्षाच्या ठिकाणीं, वैक्रुठास. ८ दोपास हजार तोंडें असूनही तो थकतो; 
तर एक तोंडाचा मी तुला काय स्तवूं ? झेपाच्या विरुद्ध टोंकास असले- 
ल्याचें वणंन एकम एतदर्यंक विदषणार्ने करणें योग्य आहे. म्हणून येर्ये 
तत्स्यानीं अर्मात (अथिक्षित) हें विल्षेषण योग्य दिसत नादीं. ९ राजा 
भ्रकृतिरज्जनात्‌ (रघुवंश स.४). १० (क्षपा : राव.) चंदर. ११ यांतील चन्द्‌ 
घातूचा अथं * आनंदित करणें असा आहे. 


चमत्कार ११-७छ० शाहू: कृष्णाष्टक १थ्र 


तैसा सूर्य जगा प्रकारित करी त्या भान ऐशा रिती 
त॑ पापत्रज* नासिशी म्हणुनिया पापापह्ा वाटती ॥४ १॥ 


मी कौनाऱा*-भया गणून न मनी, टोकापवादासही, 

आधारावर तुझिया, अचरिठीं पार्पे असंख्यात हीं । 

श्रीकृष्णे, सुर-बंदितांबि-कमठे, त्रेटोक्य-माते, अतां 

मातें काळरे जरी शिवे, तरि जगीं त्वत्कीर्ति होई वथा ॥४२॥(५०) 

जी गंगा जगतींत वामनपदापासून संवर्तटी,४ 

ती दे स्वर्गह्वि मानवा, जर करी तो स्नान तीच्या जली । 

तं साक्षात हरिची तनच अससी, सांगे श्रतीही* असें 

देशी विष्णापणा नरास, नच हें आश्‍चर्य गे फारसें ॥1४३॥ (५१) 

तंतें देवनदी-सहीत तुटणें ऐसें मनीं वाटलें 

देवांनी सुरटोक भतळ अशा पात्रद्यया* निगिठें । 

त्या वेळीं गरु तंच, यास्तव वसे त्वत्पात्र) हें भवरी 

स्वगंगा तुजहून फार हलकी गेढी नभा-भीतरीं ॥४४॥ (५२) 

कृष्णे, कृष्ण-जलापगे, नर करी स्नानास जो त्वज्जटीं, 

बैकुंठाप्रति जाय तो बसुनिया दिव्या विमानावरी । 

गेठे यज्ञतपां करूनि नर जे आदित्यटोकाप्रति, 

ते, देखोनि तया नरां, निज-तपां,-यज्ञांस घ्रिक्कारिती ४५ (५३) 
व्हा ये गमनानसार रवि तो कन्याख्य राशी-प्रति 

स्वगंगाहि तुझ्या समीप तयि ये स्वस्थान सोडनि ती 


१ यांतील धातु भा, अर्थे * प्रराशणें. ' २ कौनाश > यम. ३ (यमलोकीं 
शक्षेसाठी नेणारा) यम. ४ प्रवत्त झाली, निघाली. ५ वेद; लोकवार्ता 
६ तराजूचीं दोन पारडी. ७ तुला धारण करणारें पारडे किवा त्यांतील 
तुझा प्रवाह. *व्रज > समुदाय 


१४२ श्रौशिवकाव्य 


जाती स्त्रीय मतें तिठा शरण जे, त्यां उद्गरावें कसें ! 
तीतें तो सदुपाय तूं शिकविसी, लोकांस भासे असें ' ॥४६॥ (५४) 
“गा हो, नित्य तुम्ही प्रमात-समयीं हे शुद्ध कृष्णाष्टक 
कृष्णा-स्नान परी* खचीत तुमच्या पापा असे नाशक । 
हें गातां सुख वाटतें बहु मनीं श्रीवासुदेवास', हो 
श्रीकृप्णाप्टक कष्ट-नष्ट-कर हें ! इष्टाथ देईल हो ॥४७॥ (५६) 
८, छत्रपती शाहूचा मृत्यु ( वसंततिलका ) 
ऐशी करीत असतां स्तुति त्या नदीची, 
झांकीतसे नयन तो नृप, मोक्ष याची | 
तेःहां तया बसवुनी रुचिरा विमानी, 
नेठे, दिवीं बसविण्या, सुरदूत यांनीं ॥४८॥ (५७,५८) 
( हरिणी ) 
सकळ रडती त्या शाहूच्या स्मरूनिच सद्‌्गुणा, 
विफळ गमला सर्वांनाही निजासु तयाविना, 
विकळ* पडठे, कोणी कोणा तदा समजाविना 
मिति न करवे त्या शोकाची, थके कवि वर्णना ॥०९॥ 
९ रथोद्धता ) 
५चंत्र-सप्त-रस-भूमि या शकीं, जाय शाहू सुर-ठोकि सत्य कॉ, 
मर्त्य-डोकि निज कौर्ति ठेवुनी, वासुदेव-पुखव* पावटा झणीं ५०(६२) 
१ अथ --कन्यागतों मागोरथी तुरा मिळते तो, मला वाटतें, अद्यासाठीं 
कीं तिचें सेवन करणाऱ्या लोकांस तिनें कसें उद्धरावें ही विद्या तुझप्राजवळ 
दिकावी. २ हें पद येथे निरथंक दिसतें. ३ श्रीकृष्णास. येथें वासुदेव भास्कर 
भावे हें मराठी काव्य करणारा हेंहि सूचित होतें. ४ मूच्छित, 
बेमान. ५ दक १६७१ मार्ग व. ३ शुक्रवार (इ. १७४९ डिसें. १५) सकाळीं 
छ. झाहू शाहुनगरींत मृत्यु पावला. ६ वासुदेव म्हणजे कृष्ण अथवा विष्णु, 
(पुढील पानावर) 


चमत्कार ११--छत्रपती शाहूचा मृत्यू १४३ 


( झार्दुटविक्रीडित ) 


माझ्या अल्प कृतीस सुक्ष जनता पाहो, तयां तोप हो, 
तच्चित्तीं उपजो स्वदेशममता, दुर्वांसना नष्ट हो । 


कालीं मेघ करो सुवष्टि, सुखदा होवो जनां आर्यम ॥ 
सत्काब्यी कवि बद्धिची रति असो, ह देउ राम* प्रभ! ॥५१॥ 


पूर्वाधे समाप्त 


ब > >>: 
(मागोल पानावरून) 
त्याच्या सानिध्याचें सुख अर्थात्‌ वेकुठास. येथे कदाचित्‌ विष्णचा वाचक 


म्हणून व त्याबरोबर आपले नांव काव्यांत गुफण्यासाठी हि वासदेव 
हा शब्द कवीनें योजिला असणें शक्‍य आहे. १ भावे कवीचे दैवत 
चमत्कार १, पच १ पहा 


चमत्कार १२--प्र० नानासाहेब: प्रास्ताविक वंदन. १४५ 


श्रीशिवकाव्य 
उत्तरार्ध 
चमत्कार १९ 


१. प्रास्ताविक वंदन ( वसंततिलका ) 
श्रीरंगताथ, निजभक्त-'मनो5नुसारा 
त्वत्पादपक्मरति* दे मजला उदारा* । 
इच्छेनुर्ष फटतो जरि कल्पवृक्ष, 
तूं सर्वसौख्यद, तुझी न तयास साक्ष ॥१॥* (१) 

२. प्रधान-बंथुवय 
बल्लाळ-राधव-सदाशिव-नामधेयी*, 
६.राते धनजंय-*समा अतुटप्रभावी । 


१ आपल्या भक्ताच्या इच्छेनुरूप वागणारा (रंगनाथ). २ तुझ्या चरण- 
कमलाची भक्ति. ३ दानशूरा (देवा). ४ बरोबरी (?) * ह्या पद्यांत 
व्यतिरेक अलंकार साधला आहे. ५ हा पाठ सदोष आहे. नामघेयी- 
(ब खालील ' प्रभादी ') ह्यांतील इन्‌ प्रत्यय निरथंक आहे. कारण बहुब्रीदीनें 
काम भागत असल्यास तेथें कमंधारय करून त्याला इन्‌ प्रत्यय जोडणें ही 
गोष्ट बूथा पात्हाळ करणारी म्हणून व्याकरणांत सदोष मानिली आहे. 
करितां यथ ' नामध्येय ' असं घेतल्यास बरें. ६ भाता हा तब्द येथें सक्‍्खा 
भाऊ ह्या अथी योजिला नसून / भाऊ ति तत्सम ' ह्या अर्थी घातला आहे. 
७ * धनंजयसम-प्रदर-प्रभाव' असा एखादा पाठ येथें कल्पिल्यास बरें. 
त्यामुळें धनंजयसमा-ह्यांतील असमथंनदीय असा अंत्य आ-कार हाही दोष 
राहणार नाहीं. घनंजय > अग्नि. 

१० शिव. 


१४८६ श्रीशिवकाव्य 


'संरक्षिती सकळ भ नप "-शासनानें 
रश्रीमाधवांध्रिकमठापित-सन्मनानें ॥२॥ (२) 


(शाठिनी) 
नाना दादा भाउ ऐशा तिघांना, 
संज्ञा होत्या ठोकिकामा्जि जाणा । 
हिंदुस्थानी हिंदुजातींत ऐशा 
सन्माना्थी हयाच संज्ञा बहा ॥३॥. (३) 
सद्विदेनें वा धर्ने मान्य जो काँ, 
त्यातें दादा, रावजी, भाउ, काका, । 
बापू, अण्णा, पंत, तात्या, व नाना, 
संज्ञा ऐशा ढोक देतात नाना ॥४॥ (४) 


३. प्र नानासाहेब यांचा राज्यकारभार (वसंतति०) 


जो हिंदु -भप-कमलां रविसा सुखा दे, 
नानारू्य तो सचिव-“वर्य पुण्यांत नांदे । 
सेनापतित्व करिती रणशूर दादा', 

जे पूजिती सतत इभपदारविंदा* ॥।'५॥ (५) 
भाऊ? भजे मधु-रिपु-प्रति” भाग्यवंत 

लो योवराज-पद पावत शाहुदत्त । 


१ टछत्रपतींच्या आज्ञेने. २ श्रीविष्णूच्या पदकमलाचे ठिकाणीं आसक्न व 
म्हणून प्रसन्न अश्या मनानें. ३ सूय जसा कमळास तसा जो (नानासाहेब) 
छ० शाहूस सुख देत असे. ४ प्रघान्श्षेष्ठ, पेशवा. ५ राघोबादादा. ६ दांकरपद- 
कमलास. ७ सदाशिवराव भाऊ. ८ मधु नांवाच्या देत्यास मारणार्‍या विष्णस. 


चमत्कार १२--प्र० नानासाहेब यांचा राज्यकारभार ” १४७ 


'कारुण्य-पूरित-मनें स्वजनावनाते , . . 
संपादिती निजकुटत्रत दक्ष-चिर्चे ॥६॥ (६) 


€ भजंगप्रयात ) 


प्रजारक्षणीं दक्ष ते तीन वंध 
शाशी-रेतुल्य मानं, पुणे-गांव सिंधु, । 
न वाढे कसा तो जनीं पुण्यवानीं* , 
४भईकोट कां त्या करावा तयांनी £ ॥७॥ (७) 
(खग्धरा) | 
'दादांनीं जाउनीयां चमुसह्दित तदां जिंकिटी उत्तराशा,* 
कौर्ति स्थापूनि टोकीं अमित धन दिटें वेदवेत्त्यां द्विजेश्ां (८) 


ते दादा स्वप्रजेचें अभिमत? करुनी वल्पवृक्षत्व घेती, 
प्रीति क्षत्रीयवर्मी धरुनि अवनिच्या रक्षणीं टक्ष देती ॥८॥। (९) 
(शाटिनी) 
देवेंद्रांचे- अंश होते तिघे ते, 
संरक्षाया दक्ष गोबराहमणांतें । 


ऐसें चित्ती आणनी सा* कतंनी 
धरमज्ञां त्यां सेविळें गोरवांनी '"॥|९ ॥ (११) 


१ आपल्या प्रजेच्या रक्षणास. २ चंद्र. ३ चरणाचा अर्थ पुण्यवान 
लोकांची भर पडल्याने पुणे नगराची वाढ कां होणार नाहीं? ४ चरणाचा 
अर्थ--भईकोट, नगराच्या वाढीला प्रतिबंध करणारा असल्याने व नगर- 
रक्षणाथे प्रधानादि समथ असल्याने, घातला नाहीं. ५ आद्या _ दि 
« ईश म्स्धेष्ठ- » इच्छेची पूवता. ८ देवांतील श्रेष्ठ, अर्थात्‌ अष्ट दिक-पाल 
त्याच. ९ सहा. १० आदरपूर्वक स्व-कतंव्ये करून 


१४८ । श्रीशिवकाव्य 


(साको) 


सनपतीच्या योगे, आयविना * धर्म तेधवां आले । 
द्वापारा*चे सर्वहि, कठिमाजींही अपूर्वसें झालें ॥१०॥ (१०) 


४. वसंतांतील उपवनाचे वर्णन ( द्रुतविलंबित ) 


तरुवरां नव पल्लव शोभती, 

भ्रमर पुष्पमधृूस्तव* गुंजति । 

जनमनां सुखकारक जाहला 

प्रथम तो क्रतु माघव* पातला ॥११॥ (१२) 
उपवनीं पवन*-स्तुतशा हयी 

बसुनि जाय नपाठ सुखालयीं 

क्वतु सुखावह माव” पाहिला 

नर-मणी ' रमणी-सह राहिला ॥ १२॥ (१३) 
बसुनि वेगवता तुरगावरी, 

नगर “-पालक जाय बरोवरी | 

कुसुम-युक्‍त अश्या तरुची मजा 

कथित भूपतितें मधु-' 'मास-जा ॥१३॥ (१४) 
* स्तरु-पळाश २ नवे वड फूलले, 
विरद्दि-मानर्सि अग्निच भासठे । 


१ दीर्ायुप्य तेवढें वगळून. २ तिसर्रे युग. ३ स्तव > मुळें. ४ वसंत ततु 
प्‌ वार्‍याने स्तविलेल्या अश्या, अर्थात्‌ अत्यंत वेगवान. ६ घोड्यावर 
७ (बागेतील) सुखावह वाड्यामध्ये. ८ वसंत. ९ नरांत रत्नासारखा, नर- 
श्वेष्ठ, राजा. १० कोतवाल. ११ द्योमा. १२ मव च चंत्र महिना, त्यांत 
उत्पन्न झाठेली. १३ पळसाची झाई 


वदमत्कार १२--प्र० नानासाहेब : वसंतांतील उपवनाचें वर्णत १४९ 


मनसि-जाग्नि-रिखा ', सुमनें न तीं, 
मर्नि असें विरद्दी जन मानिती ॥१४॥ (१५) 


(दिंडी) 


आम्र-रपुष्पांचे करूनि तीत्र बाण, 

- विरह्दि तरुणांचें हृदय विदारून । 

मांस पळसाच्या ठेवनियां वक्षीं 

मोज वाटे कीं काय? मदन टक्षी* ॥१५॥ (१६) 


> गंधयुक्ता मंजिरी *रसाठाची, 
तीव्र करवतशी भासतसे साची । 
मदन कापितसे विरहि-हृदय-काप्ठ*, 
म्हणनि विरही जन त्यास बदति दाष्ट* ॥१६॥(१७) 
नपा, फिरती हे भंग-बंद साचें 
रूप रिपुच्या अपकोति-मंडलाचें* 
तुवां यद्धीं शत्रंस मर्दियेलें 
स्थान दुसरें हें मागण्यास आठे ॥१७॥ (१८) 


त्यजुनि विरहाग्नीमार्जि अंगनांते, 

निघाले जे आग्रह प्रवासातें । 

त्यास मदनानें भ्रमरपंक्तिरूपा 

असे बेडी ही निर्मियटी भूपा, ॥१८॥ (१९) 


१ मदन हाच अग्नि त्याच्या ज्याला. २ पृष्प > मोहोर. ३ अन्वय-- 
मास ठेवुनियां, (मदनास) मोज वाटे कों काय (म्हणून) मदन लक्षी 
४ आंब्याच्या झाडाची. ५ वाष्ठ > वाळलेले लांकड. ६ कठोर मनाचा. 
3 बवीच्या मरते अपकीति बाळी म्हणून (काळया) भंंग्यांवर अपकौर्तचिं 
रूपक. 


१५० श्रीशिवकाव्य 


नव्हत भोंगे हे फुल्ल-पंकज-स्व', 

नृपा, गमती मज मदनबाण सत्य । 

अधोबदनीं हे कमल-तूणिरांत*, 

ऊर्ध्व-पुंखी * जणु राहिळे निवान्त ॥१९॥ (२०), 
विरहि-हृदयातें विद्ध * करायाची, 

शिके विद्या कीं काय मदन साची? । 

पुष्प बकुलीचें सूक्ष्म ठक्ष्य* केलें, 

म्रमररूपी शर त्यांत सोडियेळे ॥२०॥ (२१) 
नव्हे भपा, हे सुमन चंपकार्चे* 

कनक-सिंह्यासन मदन-भपतीचें । 

तिर्थे वसती नच मधप”दास पाह, 

क्षुद्र जाती परि जपति ठोकिका हे! ॥२१॥ (२२) 
सार्थ-नामा नच वृक्ष अशोकाचा, 

भेद करितो हा पथिक“-मानसाचा | 

म्हणुनि केठें फट-पुष्प-हीन" याते, 

५ परां देतां ये दुःख आपणांते'  ॥२२॥ (२३) 
जपा-पुष्पे * हीं भानुकिरण मानं 

भये राटूच्या गप्त ठेवि भान । 

परी राट्ू ह्या भ्रमर-मिपें** त्यांस, 

पद्या भूपा, किति झटे प्रासण्यास ॥२२॥ (२४) 


१ फुललेल्या कमळांत असणारे. २ कमलरूपी भात्यांत. ३ वर पिसारा 
असलेले. ४ छिन्न भित्र. ५ निशाण, वेध करावयाचें स्थात. ६ सोतचांफा 
७ भुंगे हेच सेवक. ८ वाटसरू. ९ अशोक वृक्षास फुलांचे व हिरव्या 
फळांच घोस असतात. पण ते निरुपयोगी, म्हणून पृष्पफलहिन गणले 0 
१० जास्वंदीची फुले. ११ भ्वमरख्पाने. 


चमत्कार १२--प्र० नानासाहेब : वसंतांतील उपवनाचें वणन १५१ 


स्वीयदेहावधि* देइ फळें पानें 
घनच्छायेने ताप टय़ातें ने । 
सदा सुखदा ही सकळजनां रंभा', 


तुच्छ वाटे इजपुढे इंद्र-रंभा* ॥ २४॥ (२५) 
(वर्संततिळका ) 


आहेत हौ बहु फठें न तयास मान, 

नि:शंक आम्रफट हें अमृतासमान । 

घालूनि साखर रसासह भक्चियेटी, 

गोडी सुधेपरिस* दे “रसनेस पोळी ॥२५॥ (२६) 


(शा्दूटबिक्रीडित ) 


५ 


वरणे केशारसा नवा रस असा सच्छर्करा5भ्यंतरीं६, 
सारंगाद्वि-कृता? पुऱ्या घृत-युता ज्या पूर्णचंद्रापरी । 

जो भक्षी, बहु विप्र वैदिक भळे पंक्तीस आमंत्रुनी, 

टोकीं धन्य नुपा, खरा मनुज तो, वाटे असे मन्मनीं २६ (२७) 
मोठे साधु जसे तसे मम मना हे इक्षू( कौ भासती, 

टोकांनीं चरकीं जरी धरियळठे जे सद्रसाते विती। (२८) 
अन्यायाविण आपणास जन हे देतात दुःख अती, 
तं आहेस समीप, यास्तव नपा, रक्षाथ आक्रंदती ।२७॥ (२९) 


क. 


१ आपला देह उभा असपर्यंत. २ केळीचे झाड. ३ रंभा अप्सरा. 
४ अमुतापेक्षां. ५ जीभ. ६ (आंत >> ) अभ्यंतरीं हाशी मागील शब्दाचा 
सधी समास नसतां केला आहे. हें व्याकरणविसद्ध आहे. ७ सारंग > हरिण, 
अलि डोळा; सारंगाक्षी > संदर स्त्री, तिने केलेल्या. ८ ऊस. 


१५२ श्रोशिवकाव्य 


व्ये स्थळ शरीर पांड दिसतें, अन्यस्थटीं क्षामर ती 
त्यक्‍्ताठंकरणा २ प्रविनवदना * प्रोःफुल्टचक्षप्मती* 
पौनो* ततुंग-कुचाम्र भंग-सम हे भेसे पद्दा, शोभती 
रेशी ही "प्रसवोन्मुख्यी नववधू पूग“-दुमांची तती” २८ (३०) 


( द्ुतविलंवित ) 


नर? ”-रिराकृतिशीं गरु ज्या फले 

बहुत उंच असे तरु शोभठे | 

नपति गावि १ ९-सुतें नव* २ नारळी 

मनजशी नव-मसष्टि च निर्मिटी ॥२९॥ (३१) 


( शादलविक्रोडित ) 


पुष्पे आणि फळें दलंह्दि वरवीं येती जया पाद-पा,** 
त्यांच्याट्नह्ि धन्य वक्ष सुरुचे हे भासती सत्षपा, ' । 
सैन्यामार्जि जसे करी १ विठसती कीं चंद्र तारांगणीं 
जे शोभा अतुटा यया“ उपवना देतात अन्याहुनी ३० (३२२) 


( भुजेगप्रयात ) 


फुटे ना फळे ना नसे ज्यास छाया, 
अशा या सुदूंचें गमे जन्म वाय़ां | 


१ फिकट. २ बारीक, कृश. ३ दागिने न घातलेली. ४ तोंड उवरलेली 
५ विकसित नेत्रांनी यक्‍त पृष्ट व उंच अशा स्तनांचे अग्र. ७ बाळंत 
होण्याच्या बेतांत असळेली. ८ सुपारीच्या झाडांची. ९ रांग, ओळ 
१० मनुष्याच्या डोक्याच्या आकाराची. ११ मोठीं. १२ विदवामित्रानें 
१३ अदभुत. १४ झाडांस. १५ जाणत्या राजा. १६ हतती. १७ तारा- 
गण र नक्षतांचा समुदाय, अर्थात्‌ येथीळ अतुस्वार आगंतुक आहे. 
१८ यया > हया. 


चमत्कार १२--प्र० नानासाहेब : वसंतांतील उपवनाचें वर्णन १५३ 


न दे भानु-तप्तां' जनां सौख्य जी ती, 
न शोभा म्हणावी, गणावी फजीती ॥३१॥ (२४) 
(वसंततिठका) * 
दात्रक्षयाथे धरितो करिं नंदकाते*, 
देतो अगाध सुख जो निज सेवकांते । 
तो विष्णु पिप्पठ  -तरूंत वसे म्हणूनी, 
पूजा” होय तरु हया सकलां जनांनी ॥३२॥ (३७) 
जो नित्य पूजन करी नर पिप्पटाचें, 
प्रापंचिकाथ' अवघे पुरती तयाचे । 
होते निरामय* तन झणिं, जाय आधा 
येते सुपंडितसमा विमला सुवद्धि ॥३३॥ 
(भुजगप्रयात ) 
सुगंधी दिद्या सवेही जे करीते, 
निजा< वायुनें चित्त-तापा हरीतें । 
जनांतें सदां फार संतोष देतें, 
पहा या अशा तूळशीच्या बनातें ॥२४॥ (३८) 
(आर्या) 
आ-मूड"-गंघयुक्ता, ऐशी हो दमन '"-पंक्ित बघ राया, 
अवतरली वाटे कीं, भमीचा सवे सौरभ हराया २ ३५ (३९) ' 


१ सूय-किरणांनीं तप्त. २ नंदक > विष्णची तरवार. ३ पिप्पल > पिपळ 
४ पूजस योग्य. ५ संसारी मनुष्याच्या अपेक्षा. ९ आमय > रोग. ७ काळजी 
८ आपल्या; निज-चें सामान्यरूप. ९ मुळापासून, अर्थात्‌ सर्वे अवयवांनी 
सुवासिक. १० दमनक ऱ दवणा. ११ सुगंध. १२ तात्पर्य--भूमींतील सवच 
सुवास आपणामध्यें ओढन घेण्याकरतांच कौं काय हा दवणा उगवला आहे. 
वारण ह्याचे मुळापासूनच सर्वांग सुवासिक आहे 


१५४ श्रीशिवकाव्य 


त्रह्ाण्डोतपत्तीची विद्या शिकतां कपित्थ '-फल केलें । | 
पूर्वी परमेप्ठीनें यास्तव वर्तुळ? हें नृपा, झाळें ॥२६॥ (४०) 
देतिळ मधुर फलास्तव *बदरीला दुःख लोक म्हणुनि वि्री । 
तीतें कंटक"-युक्‍ता, करि परि सोडील दैव* काय कधीं ? ३७(४१) 
गंध मनोरम, तैसे पुष्पह्ि सुंदर दिसे गुलाबाचे । 
सकलां सुमनांमध्ये मजला श्रेष्ठत्व मानळें याचें ॥२८॥ (४२) 
क्रतु मुख्य वसंत तसा, फटांमधें श्रेष्ठ आम्रफल जेवी । | 
तारागणांत हिमकर” लाक्षिकसुम€ हे सुमांमधे तेवी ॥३९॥) (४३) 
( द्रुतविलंबित ) 

न तरु लाक्षिक हा मदनें भला । 

जितुनि सर्व जगा ध्वज रोंविठा । 

जणुं मदांध असा फिरतो करी, 

न तरि पुष्प-चतुष्पद-केसरी' ॥४०॥ (४५) 

शामवितो गुलकंद मद्दातपा *, 

मधुर तज्जल' देत सुखा नृपा । 

रुचिरर२-कांति तसा बददुगध ही, 

परिमळें सुखवी सकला मही* *॥४१॥ (४६) 

सुकविंनीं कवनीय  गुटाव हा, 

टबटवीत कसा फुटला पहा । 


१ कवठ. २ ब्रह्मदेवाने. ३ वाटोळें- (ब्रह्मांड - जग, हें वाटोळें मानण्यांत 
येते.) ४ बोरीच्या झाडाला. ५ कंटक कांटा. ६ (येथें) प्रतिकूल देव. 
७ चंद्र. हिम थंड, कर र किरण. ८ लाक्षिक नू गुलावारचे; (पु. सं. 
तील टीकेप्रमाणे) सुम > फुल. ९ फुलें हींच कोणी पशू त्यांतील सिह, 
अर्थात श्रेष्ठ फल. १० आतप >: उष्णता. ११ गुलावपाणी. १२ सुंदर वर्णाचा- 
१३ पृथ्वी («तीवरील लोक). १४ काव्यांत वर्णेनास योग्य. 


चमत्कार १२--प्र नानासाहेब : बसंतांतील उपवनाचें वणन १५५. 


अजवरी कविंनीं स्तविठें न या, 
बरिगिति* त्यांस बदू , त्यजिठें नया* ॥४२॥ (४६). 
जशी स्त्री रजस्का _ तशी मल्लिका * ही 
असे पुल्ल्पुष्पा, नसे न्यून कांहीं । 
जसे लुब्ध व्हावें रजस्केस कामी, 
तसें हीस भोंगे, असें मानितो मी ॥४३॥ (४७). 
चे जसे ओप्ठ आरक्त तेशी 
दिसे पाढबी मल्ठिकेचीहि ऐशी । 
बध संगमाकारणें कंटकांगी 
तशी मल्टिका जाहलीसे नतांगी* ॥४५४॥ (४७) 
(खग्वरा ) 
वक्षाच्या आश्रयानें बहु वर चढली मालतीची टता ही 
वाटे भर्त्याश्रये€ ही चढत वध दिवीं” संस्तुता < जी सतांदीं* | 
साध्वी स्त्री कामुकांच्या (? कुटिटतर* ' वचा नायके, कण? "काढी 
तैशी ही भंगगुंजारव न परिसतां, स्वीय** पर्णास झाडी २ ४५ (४८). 


नारीच्या हास्य-शीं '* ही धवटित १" सुमनें शोभती माठतीटा, 
मुग्धा '६-पादारविंदा-परि मदुऴ मळे, भार १3 पुष्पांस आठा । 


१ ' त्यांस धिक्कार! ' असे आम्ही म्हणं. २ नय > न्याय, योग्य रीत. , 
३ तरुणी; मोगरीचा वेल. ४ कांट्यांनीं किवा रोमांचांनीं यक्‍त. ५ वांकले 
आहेत अवयव जीचे अशी. ७ भर्त्याच्या आश्रयाने. ७ आकाजांत किवा 
स्वर्गात. ८ स्तविलेटी. ९ सत्‌ > साध, त्यांनी. १० कामक > चटोर लोक 
११ बीभत्स. १२ कान (लक्ष) देत नाहीं. १३ पानें हालवून संपर्काचा 
दोष झाडून टाकिते. १४ शीं > अशी, सारखी. १५ दाभ, पांढरी. 
१६ मुग्धा तरणी. तिच्या पदकमलासारखी. १७ बहर 


१५६ । श्रीशिवकाव्य 


त्यायोगें भासती ही पूथुळ -तर-कुचा सनितंबा  वधूशी,* 
गंधाढया *फुल्लपुष्पा खचित उपवनीं अन्य वेली न ऐशी ४६ (४९) 


( शादूलविक्रीडित ) . 


भंगांचा समदाय संथ बसला, तेणें निळी जी दिसे, 

.ही भर्तेप्रियकारिणी कमलिनी* राजांगने-शी" असे । 

'पुष्पें शाभ्र हिचीं बघून गमतें हें चांदणें मन्मना 

-मपा, ही शंतपत्रिका बहुत दे शोभा त्वदीया वना? ॥४७॥ (५०) 
लोकांतःकरणें हरूनि सुख दे स्वीय सुगंधे, मना 

वारंबार गमे, चले: निज-दळें पाःचारि ' पांथां जना । 

मग्धा€? वार-वध १ जशी यवजनीं तैशी ह्विरेफावता 

आहे पुष्पवती २ स्मितानत* “मुखी ही माळतीची लता ४८(५१) 


(शिखरिणी) 
नपा, ही दाडिबी * करा-तन परी बिस्तत-फला 
*फलातें सेवाया परभत*« पहा गात बसला । (५७) 


तरू हे आम्राचे निज-फठ-भरें पुष्प-निचये 
जणों पांथस्थाचें सहज करिती स्वागत अये < ४९ (५८) 


१ फार पुष्ट (स्तनांनीं 'युक्‍त.) . २ संत्‌ : चांगला, पुष्ट; असा कमरेच्या 
खालचा भाग. ३ चरण तीन-मधील विद्यषणें सरमथित नाहींत. ४सुवासानें 
दरवळणारी. ५ कमलाची वेल. ६ अंगना स्त्री. ७ वन >> उपवन, 
बाग. ८ हलणाऱ्या. ९ बोलाविते. १० संदर. ११ समुदायाची 
स्त्री, वेश्‍या. १२ द्विरूदोत, रेफ > र-कार, हिरेफ अमर (भुंगा) 
आवत ८ व्यापलेली. १३ वयांत आलेली तरुणी. १४ हंसणारें व नम्र आहे 
मुख जीचें. १५ डाळिंबीचें झाड. १६ कोकिल. १७ निचय ८ समुदाय 
१८ संबोधक अव्यय. 


चमत्कार १२-प्र० नानासाहेब : उपवनबिहार १५७- 
(दिंडी) 


पक्व -समयी आम्रादि फटें सारी, 

सकळ ळोकां रुचि देति जरी भारी । 
प्रथमपासुनि माधुर्य ज्यांत राहे, 

असें द्राक्षाफळ धन्य भासते हं. ॥५०॥ (५९) 


५. उपवनविहार (माटिनी) 


बघुनि अतुठ शोभा या-परी त्या वनाची 
स्थिति वश मदनाला भपतीच्या मनाची । 
प्रवर रवि-*करांहीं दुर्गमा२ सांद्र*-कुंजी 
युव-युवति-समाजीं तो रमे भूप गाजी* ॥५१॥ (६०) 


निजनिज युवतीशीं क्रौडती भाग्यशाली, 
“मनसि-ज-शर-विद्धे तन्मनें सर्व झालीं । 

सकल -दशि-मुखी त्या कामिनी चारु-गात्री?, 
भ्रमर-कच€-कलापा सुस्तनी पद्म-नेत्री ॥"५२॥| (६१) 


सुरगुरु'-सम वक्ता भप बाळाजि-राया 

शमन" मनसिजाचें सिद्ध झाटा कराया । 

बचन वधुजनांशीं बोठला, ऐकतां जे, 

तनुवरति उठावे मार१ १-रोमांच ताजे ॥५३॥ (६२) । 


१ पक्‍्द होतात तेव्हां. अशा अर्थी पाकसमयीं हें रूप योग्य झाले असते.- 
२ सू्यकिरणांना जथे प्रदेश मिळत नाहीं असे. ३ पालवीनें भरघोंस अज्ञा 
लतागृहांत. ४ बभवशाली, धमंवोर. ५ मदनाच्या बाणांनी घायाळ. ६ संपूण 
चंद्राप्रमाणे भ्रफुल्टित तोंडाच्या. ७ सुंदर अवयवाच्या. ८ भग्याप्रमाणे 
(काळा) आहे केश्यांचा समुदाय ज्यांचा. ९ देवांचा गुरु > बहस्पती. १०. 
ह्यांती, पूर्वता. ११ शंगाररसामुळे उठलेले रोमांच 


क 


१५८ 


श्रीशिवकाव्य 


(उपेद्रवः्रा ) 

लक्ष्मी निघाली जलधी-मधून, 

तत्साम्प खासे, टवही उणेन । 

काम -प्रसू ती कमार हरीची, 

ह्या काम*-सू, ही उपमा* न नीची* ॥५४॥ (८९) 
( वसंततिळका ) 

लीला जटीं करुनि या परिची अनंत, 

नेसे नवीं सु-वसनें युवती-सहीत । 

अदवावरी पुरुष, आणि मनुष्य "-यानी, 


नारी, असा स्वनगराप्रति जाय मानी ॥५५॥ (९०,९ १) 


"३. प्र नानासाहेब: राज्यकारभाराचे सुयश ( भूजंगप्रयात ) 


शिव-प्रसादे सकटाहि आशा 

झाल्या पुऱ्या, त्या नव्हती, दुराशा | 

स्वीय प्रजा ठेवितसे खाड, 

वाटे परा सत्यचि काठकाल' ॥'५६॥ (९२) 


नर 4 २-7 


१ मदनास प्रसवणारी. २ लक्ष्मी. ३ विष्णूची. ४ शुंगाररस उत्पन्न 
करणार्‍या. ५ तळ्यांतून स्त्रिया वर निघत असतांना. ह्या पद्यांत त्यांस 
न्दक्ष्मीची उपमा देण्यांत आली आहे. ६ हीन, उणी, अयोग्य. 3 मेणे, 
पालख्या, इत्यादि वाहनांत. ८ दुसर्‍याचे अनिष्ट चितणार्‍या किवा अपूर्ण 
इच्छा. ९ यमाचादी यम, अर्थात्‌ अत्यंत बलाढय. 


चमत्कार १३-प्र० नानासाहेब : वर्षाकतु १५९ 


चमत्कार १३ . 


१. पुर्ण-वर्णन : वर्षाक्रतु (शालिनी ) 


सांद्रच्छाया त्या पुण्याची अगाथा 
भ्रीप्पाची ही होइना त्यास बापा । 

जो शात्रना प्रीप्म दे तापर भारी. 

नो भपा दे तोप सर्वे प्रकारा ॥१॥ (१) 
इंद्राज्ञेनें मेघ वर्षे सुकाटीं 

संगोत्कंठा * बर्हि-माला* जहाटी | 
सद्‌वृष्टीनें फार आनंदठे तै, 

केका-शब्दे नाचती मोर यै-ये ॥२॥ (३,५) 
झंझावारे आणि विद्यद्विटा 

देती प्रेमे साह्य कादंबिनीस* | 

पर्जन्याच्या थोर धारा सरारा, 

उत्खाताया” येति भदेश सारा ॥३॥ (५) 
विप्रांनीं जे स्वीय धर्मानुसार 

केठे होते यज्ञ पूर्वी अपार । 

तदूभोक्ता जो इंद्र तो योग्य काटी 

वर्षे, तेणें धन्पता त्यास आटी ॥४॥ (६) 


१ दाट सादली. २ ऊन्ह. ३ प्रिपेच्या भेटीस उत्मृक. ४ दटिन > मोर 


माला समह. ५ विलास > चमक. ६ “* कादंबिनी मेघमाला. ' ७ खणन 
बाढणप्यास 


१६० 


श्रीजषिवकाव्य 


मंदपराचा वृक्ष देतो अभीष्ट, 
फारा वर्षीं देव भक्‍तांस तुष्ट । 
एखादा तो सेवनें भप तोपे, - 
प्रावड्‌र-दाता प्राथनेवीण वर्षे ॥'५॥ (७) 
सर्वे प्राण्या आणि सर्वोषथींना, | 
पोपी तोर्ये, अल्प गर्वा धरींना । 
पातालीं वा भूतठीं बा दिवीं ही, 
दाता कोणी मेघसा श्रेष्ठ नाहीं ॥६॥) (८). 
श्रीमंतांते याचकांनीं स्तवावे, 
तैसे मेघा प्राथिती मोर भावे । 
पैसा नाहीं ज्यास त्यातें न मान, . 
रिकक्‍तां* मेघां प्रार्थिती मोर-ही न ॥७॥| (९) 
२. शरद करतु 
शुद्ध तोयें होय आर्द्रा" रसा* ती, 
बीर्ज सारां पेरिठीं, बाढ घेती । 
आलीं धान्यें, स्वस्थळा मेघराजा 
जाता झाला, गुंतठे ठोक काजा ॥८॥ (१०) 
भानूनें तै त्यागिठे ताप सारे, 
माढिन्यातें त्यागिती तोय-तारे? । 
धान्यांनीं ही त्याग कच्चेपणाचा, 
केला, झाडी बंद दर्दूर-वाचा ॥९॥ (१२१) 


१ मंदार >पांच कल्पवृक्षांपैकी एक. २ इच्छिलेली वस्तु. ३ प्रावर्‌ > 


पाऊस. ह्या पद्यांत व्यतिरेक अलंकार आहे. ४ जल-रहित. अर्थातरन्यासः 
आहे. ५ ओली. ६ मूमि. ७ तारा ्सनक्षत्र. ८ ददूरऱ्स्बेडूक. 9 


चमत्कार १३--प्र० नानासाहेब : दादांचा उत्तरदिग्विनय १६१९ 


इंद्रे केळे आपुठें चाप" मुक्‍तः, 
कीं भूमीच्या रक्षणीं भप दक्ष । 
भूपाट-स्त्री-रूप पाहोनि चित्ती, 
लाजे गेली वारि-वाह-प्रिया* ती ॥१०॥ (१२,१२३) 


३, राघोबादादांचा उत्तरदिग्विजय ( सरग्धरा) 


दादा जो फार साधा, प्रथित* रिपु-वधीं आर्य लोकांत झाला 
जिंकाया उत्तराश्ा* स-बटसधनु तो विप्र-राजा* निघाला | 
आशा* ती द्र्य-पूर्णा, प्रबळ यवनही त्या दिशेटाच होते, 
यां दोन्ही कारणांनी प्रथमचि तिकडे जाति दादा जयार्थे १ १(१४,१५) 
( भजंगप्रयात ) 

कुरंगापरी” त्या सुरंगी” तुरंगी 

महावीर आखू होऊनि 'रंगी ” | 

झणीं जाउं' ह्या टाटसेनें' १ निघाले, 

गजारूढ पादाति सेनाद्वि चाठे ॥१२॥ (१६) 

जिनाचे तुरंगा बरे पक्ष झाले, 

जसा इ्येनपक्षी नभा-मार्जि चाले । 

तसे चाटती शोभटे जे नगांनी ११, 

तुरंगामिधा* * साथ केटी तयांनीं ॥ १३॥ (१७) 


१ धनुष्य. .२ दोरी सोडून ठेवलेले. ३ वारि-वाह > मेघ, त्याची प्रिया 
अर्थात्‌ * वीज. ४ प्रसिद्ध ५ आशा > दिशा. ६ येथें मंत्री हा शब्द युक्‍त 
वाटतो. ७ कुरंग > हरिण, ८ चांगल्या रंगाचे, सतेज. ९ घोडे. १० रंग 
स नाटयर्भामि, येथे समरभूमि ११ उत्कंठा. १२ अलंकारांनी. १३ तुर > वेग 
4 गम्‌ - जाणें. यावरून तुरंग वेगानें चालणारा (घोडा). अभिधा > संज्ञा. 

११ शिव. 


१६२ श्रीशिवकाव्य 


करी आणि वाजी, क्रमेटा, पदाती, 
रथारूढ होऊन कित्येक जाती | 
असंख्यात गाडे निघाठे खटारे, 
अशी शीघ्र चाळे चमू पट्प्रकारे' ॥१४॥ (२०) 


( शादूलविक्रीडित ) 


नारो शंकर? अग्निसा रिपु-तणा, रक्षीतसे वाहिनी 

तैसा सेन्य-प रामचंद्र* दुसरा जो बद्धिवंताप्रणी । (२१) 
व्योमींचा* धरळा रिपंस गमला तो धम-केतू-परी 

हत्ती ते 'यमवाहनापरि तयां भीतीस देती उरां ॥१५॥ (२४) 
देवोनी बहु खंडणी वदति ते दादास “ आम्हांवरी 

ठेवा प्रेम तुम्ही, अहर्निरिं धरूं आम्ही तवाज्ञा रिरीं " 
मित्राराधन* तो करी म्हणुनियां तन्मित्र झाढे अरी?, 
कण-€प्राय सदा द्विजांस सुखवी, प्रेमा वसे अंतरीं १६ (२६) 
जे विध्याचळ ठधुनी पुढति तो जाई तदा रात्रुच्या 
सौभाग्यास सुतादिकांसह्ि मनीं सारीक झाल्या स्त्रिया * 
आठे म्लेंच्छ तसेंच मिल्ळ समरा त्यांते वबोनी रणीं 

स्वर्गा पाठविळे, असा अतुल तो दादाख्य शूराप्रणी || १७] 


१ सहा प्रकारची. हस्त्यश्‍वरथपादातं शकटोष्ट च पड्विधं । हे सहा 
प्रकार महाभारतांत आढळतात. पैकीं प्रस्तुत ठिकाणीं दहकट किवा गाडा 
ह्या पदाने तोफेचा गाडा अभिप्रेत आहे. २ राजेवहादर. मळचे आडनांव 
दाणी. ३ रामचंद्र गणेश कानडे. ४ व्योमन्‌ > आकारा. ५ साक्षात्‌ यमाचे 
वाहन असठळेला रेडा. ६ मित्र : सूर्य. ७ अरी तग्मित्र झाठे, असा अन्वप. 

कर्णाप्रमारणे (उदार). ९ दवूच्या स्त्रियां सौमाग्यास .. , साशंक झाल्या 
असा अन्वय. 


चमत्कार १३--प्र० नानासाहेब : भरतखंडावर अधिराज्य १६३ 


जिंकोनी जर्यातह्द तो जयपुरी सत्ता निजा स्थापिटी 
त्यांचा जो *जय-दाब्द योगिक तया ख्दा्थता रे आणिटी, । 
ऐसा तो रघनाथराव विजयी दादा भरारी रणीं 
जिंकोनी बहु मांडटीक नप त्यांपासून घे खंडणी ॥१८॥ (२९) 
आला खेडणि घेउनी शरण तो ज्योतिष्पुराधीरा 
आरवासून तयास, तो मग पुढें दिल्लीस गेटा जयी । 
झाला तैं वश दिटिलपाठहि तया दादास दासापरी, 
होते ज्यावर पूर्ण दांकरकृपा त्यातें सदा श्री वरी १९. (३०,२१) 
( भजंगप्रयात ) 
असो; यापरी त्या हका* पारसीका* 
रणीं जिंकुनी स्वप्रतापे कितीका । 
अपारा धना आणि सार्‍या चमतें 
सवें घेउनी येत दादा पुण्यातें ॥२०॥ (३२) 
४. अखिल भरतखंडावर मराठ्यांचे अधिराज्य 
दिशा जिंकिल्या सर्वही यापरीनीं 
दिलें द्र्य आणन सवा अरींनी, । 
शी खंडणी येतसे सालटसाठीं 
जगीं पेशव्यांची बडू कौर्ति झाली ॥२१॥ (३३) 
५. प्रधान व त्यांचे बंधु 
असे गोपिका नाम बल्लाळ-मभार्या, 
करी साह्य ती स्वप्रजेला सुकार्या* । 


* प्रस्तुत स्वारीपूर्वी ज्यसह व जयपूर ह्यांतील जय शब्द मलार्थानि - 
यकत होता. पण आतां त्यांचा पराजय राघोबानें केल्याने ह्या संज्ञा 
कवळ विशषनामाप्रमाण अथंशून्य झाल्या. १ योगिक > अवयवार्थांतून 
निघाटेला. २ रूढ प्रचारांत असलेला. ३ जोधपूरचा राजा (भावे-टोप) 
४ यवनविशाष. ५ प्रतिवर्षा. ६ सत्कत्ये करणारी 


१६४ श्रीशिवकाव्य 


जया सुंदरीला स्तवावी धवानें , | 

करी ती द्रिजां रतन-हेमादि दानें ॥२२॥ (३४) 

तिला पुत्र विश्‍वासरावाख्य झाला, . 

प्रसिद्रा असे माधवाल्या दुजाठा । 

तिजा पुत्र नारायण प्राप्त-कोर्ती*, 

असे ते तिघे मान्य सवास होती ॥२३॥ (३५) 
दादास ही सुत तिवरे स्वतनूज * दोघे, 

प्रारंभि दत्तक जरी अमृताख्य तो घे, । 

बाजी चिमाजि सुत नंतर जाहले त्या, 

भावी कुणा न समजे, समजे बिध्नात्या* ॥२४॥ (३६) 


६. कलिप्रभाव (उपजाति) 


प्रवर्तला देखूनि कल्कि" राया, 
गेला चिमाजी तप आचराया । 
विरक्‍त होऊनि नदी"-तटाकीं 
तपा करी, ढोकिक कर्म टाकी ॥२५॥ (३९) 
( भुजंगप्रयात ) 
कळीच्या प्रभावे न भाऊस” पुत, 
दिसें दैव हें कोठकोठे विचित्र । 
स्वराज्यास त्या वद्धि ते फार झाली, 
कटीनें अखेरी तिची ह्वानि केटी ॥२६॥ (४०,४१) 


१ पतीने. २ मिळाली आहे प्रसिद्धी ज्याला तो. ३ ओरस पुत्र. 
४ ब्रह्मदेवाला. ५ बुद्धानंतरचा कलियुगांतील अवतार. ६ थोक्षेत्र काशी 
येथे गंगेच्या तीरावर. दा. १५५० १८१८. ७ सदाशिवरावभाऊ. 


चमत्कार १३--प्र० नानासाहेब : धादणमास दक्षणा १६५ 
७ श्रावणमास दक्षणा : कलिप्रभाव (इंद्रवश्रा ) 


हैमी ' तशा रौप्ययंता* सुमद्रा, * 

केल्या तदा द्वादरा-माप “-भारा । 

प्रत्यब्दिच्या श्रावणमा्सि देती, 

विद्वद्दरांते वविचडी तिघे ती ॥२७॥ (४२) 

(खर्रा ) 
दाता बल्लाळ वार्था?, धन जल, अवघे मेत ते ब्रह्मवंद, 
घेवोनी ईप्सितार्था निधति निजगहा, तुष्टला ज्या मंद । 
भारी पुण्यांद झाटा कटिस न खपला वार्विको* पूर आटा 
त्यामध्ये तो बुडाला द्विजगण अवघा, जो [नशीथी* [नघाला २८ 
(४२,४४) 

गेडा तो नाहि आठा परत कळविण्या तोयवारता (* दुजाला 
पूरामाजीं असा त्या द्विज बहुत तदा मत्यळा वश्य झाला | 
झाल्या दुःखार्त साऱ्या द्विजगणवनिता तूटला मख्य थारा ९ 
सारासारा विचारा करिति न लवही सोडिती अश्रधारा २९ (४५,४६) 


१ सोन्याच्या. २ रुप्याच्या. ३ नाणें. ४ मासा. ५ प्रतिवर्षांतील 
६ दिष्वास, माधव व नारायण, इलो० २३ पहा. ७. सम. ८ इच्छिलेल्या 
द'क्षणला. ९ पावसाळ्यांतील र वार्षिक, अर्थात वर्षिकी हें रूप पद्य- 
रचनसाटीं आठे आहे. ९ मध्यरात्री. १० पाण्याची खोली, ओढ व पाण्यांत 
ब्ाहयण वाहवडे इ० वृत्त ११ (कुटुंबांतीक कर्ता पुर्ष हा) आधार. 


१६६ श्रोशिवकाव्य 


चमत्कार १४ 
पानपतावरील युद्ध 


१. कलिप्रादुर्भांव $ गोपिकाबाईची सुचना ( शिखरिणी ). 
कलिप्रादुर्भाव प्रगट दिसळा जेथ बरवा 
रवा १ सदूबद्धीच्या' मनज न करी लेश परवा । 
धवातें मोहाया टपति कुटिला दुर्मते वध 
“बघू बंधूंते! ही वदति धव, ते मूर्खचि, वदूं ॥१॥ 
वध बह्ठाळाची पतिस सुचवी वर्मर मनिचें 
। तुम्हांशीं सर्वीशीं कपट करिती बंध* तुमचे । 
म्हणोनी नेमोनी मम तनुज विश्‍वास बरखा 
धनातें कौर्तीतें मिळवुनि मला तोप करवा ॥२॥ (१) 
( वसंततिलका ) 
सर्वास हा दिसतसे सुत सार्थनामा, 
विशवासरायचि असे बहु योग्य कामा । 
राज्याधिकार अथवा गुरु युद्ध हो काँ, 
फत्ते" करीळ सुत हा, धरणें न इंका ' ॥३॥ (२) 
“ कांते, तुज्ञे वचन सत्य ” अर्से वदोनी 
सेनापतित्व दिधले तनया नपानीं । 
देवोनि संगति सदाशिवरावभाऊ 
त्या प्रेषिढे रिपुववा *, गमला लढाऊ ॥४॥ (३) 
१ सदसदिवेक बद्धीनें दिलेल्या उपदेशाचे शब्द. २ रहस्य. ३ राघोबा 


सदाशिवरावभाऊ. ४ नांवाप्रमाणे कृति करणारा, अर्थातू विश्‍वास म्हणजे 
अपेक्षा पूर्ण करणारा, विश्‍वसनीय. ५ यशस्वी. ६ दत्रस मारण्यास समर 


चमत्कार १४--प्र० नानासाहेब : पानपतावरील युद्ध १६७ 


भाऊसवें तुरग हृस्ति तसे पदाती, 

वाटे जना परशुराम रणार्थ जाती । 

दूतीच ज्या यम-गृह्या रिपुटागि न्याया 

तोफा अश्या बिलसल्या समरी झजाया ॥५॥ (५) 
शत्रेस मर्दनि जगीं बहु मान्य झाले. 

ऐसे सु-योथ रिपुशीं टढण्या निघाळे । 
त्यागोनियां गह्दघनादिक सर्वे पाशा 

त्यांनीं तदा त्वरित गांठिटि उत्तरा्या * ॥६॥ (६) 


( ख्ग्विणी) 
जिंकिली राघव अन्विवस्त्रार मही, 
मिंकु आम्ही स्वयें जाउनि स्वर्गही । 
भाउ विश्‍वास हे जाति या आशये*, 
आपणांतें* पडे जावया निश्चये” ' ॥७॥ (७) 


क 


( भजंगप्रयात ) 


अशी कल्पना योजिली आणि पुत्रा 
गहीं ठेविठें रक्षणातें कलजा । 

मिळो आपणा स्वर्गिही अनपान 
म्हणोनीच नेढें सुतातें रणा न ॥८॥। 


असे हिंदु ते दर यद्धा निघाटे 
तदा भाउंनीं अप्रजा * बंदेयेटे, । 


१ आशा >: दिशा. २ समुद ह्याच वस्त्राने युक्त. ३ ( चरण दोनमध्ये 
सागिवलेल्या) विचाराने. ४ ' आपणांस जाणें भाग आहे' इ० हें सैनिक वीरांचे 
म्हणणे. ५ वडील चुलतभाऊ नानासाहेब पेशवे यांस 


१६८ - धोशिवकाव्य 


नमी मायब्रापास विश्‍वासराया, 
अवध्राणियेठें तिहीं पुत्रयाया  ॥९॥ 
“त्वरे ये मुठा ” गोपिका बोठ बोले, 
जरा* जाहठे साविचे नेत्र ओठे । 
“ यक्ा घे, त्वरे ये” अशी तात-वाणी, 
मदे ऐकुनी तो नित्रे शोर्य-खाणी || १०॥ 


२ वीर दत्ताजी शिदे (स्रखखरा) 

नामें दत्ताजि शिदे 'स्मर-हर-चरणा तो भजे सकक्‍तचित्ते, 
ज्याचे जेघाळरे वाजी जित-पवन* असे टक्ष संख्याक होते । (९) 
पाता* दीना जनांला, सुरतरु विदुपां$, कालसा दुर्जनांठा, 
सेनानी, नागकेतु,? प्रथितसशह्वि जो तोहि संगे निघाठा ॥११॥ 

३ मल्हारराव होळकर (शादूलविक्रीडित ) 
ज्यानें स्वीयवळें रिपंस मथनी सत्कीति संपादिटी 
घोडेस्वार अपार संगर-पट॒€ प्रख्याति ज्या लाभली | 
प्रेई खग करीं वसे करिवरी ' जो संगरेच्छा धरी, 
मल्लारी नृपमान्य होळकर तो संगे नित्रे सत्वरी ॥१२॥ (८ 
शंंभूचा ९९निटिळाग्नि जेवि नयनदरदे प्रकर्षास'  ये'१, 
भौष्म-द्रोण इद्दीं जसा कुरु-पता? २ कीं धर्म वंधुद्रये' १ | 


१ अश्रपात अमंगळ गणला असल्यामळे तो टाळण्यासाठी गोपिकाबाईनें 
अश्व गळ दिले नाहींत. २ मदन जिकणारा र दांकर, त्याच्या चरणास 
३. चपल. ४. वार्‍यालाहि माग सारणारे. ५ संरक्षक. ६ सामान्यख्प अ० व० 
७ सपंचिन्हांकित ज्याचा ध्वज. ८ यद्धकराळ. ९ हत्तीवर. १० कपाळ 
११ उत्कर्ष, विशेष तेजस्वी दिसतो. १२ दूर्योबन- १३ भीमार्गनांनीं 


चमत्कार १४--प्र० नानासाहेब : पानपतावरील युद्ध १६९ 


किंवा श्रीरघवीर दोन “कापिच्या योगें जसा शोभला 
शिदे-होळकरी तसा विलसला विश्‍वासराया भटा १३ (१०) 
देशोदेरि वलूळ खंडणि, तशी सत्ता सुरू जाहली, 
स्वारी ती पुढती ससैन्य बिजयी दिल्ळीवरी पातटी । 
केला मान बराच दिल्टिपतिनें, यांनींद्दि त्यार चांगला : 
केला, नंतर भाउ सैन्यसह तो मार्ग क्रम लागला ॥१४॥ (११) 
जैशी व्यर्थच बथांबिना सुकविता, कांता स्वभर्त्याविना 
किंवा व्यथे जशी जगीं श्रतिर*े गमे यज्ञादिकमांविना । 
तैशी ही पृतना तसे अमित हे योद्वेद्दि युद्राबिना, 
भाठते गमले असें कटिमळे, तो* पाटटी तन्मना १५ (१२) 
आहवे सोन्पतपान्पताख्य पुर तें दिल्ली समीप स्थटीं 
तेथे पुष्कळ मद्यपी यवन ते होते टढाऊ बडी | 
गिल्चेही अभनिधा जया रिपुंस त्यां, भाऊ असें सांगती 
* द्यावी खंडणि दोन कोट रुपये आम्हां तुम्ही संप्रती) १६(१३-१५) 
*“ आम्हीं आजतरी न खंडणि दिली, आतांदि देऊं न ती, 
आहां ब्राह्मण एक कोट रुपये घ्या दक्षिणा” योग्य ती ?। 
एंसें मार्मिक वोटणे यवन तें भाऊप्रती बोलती, 
भाऊतें स्चठें न तें वच, गमे दैवी विचित्रा गती ॥१७॥ 
४ मल्हारराव-सदारिवरावभाऊंचा संवाद 
* येतें तें धन फार, अल्प नसुनी, जे रक्‍तपाताविना* 
घ्यावे, यांतच फार भपण असे भासे खरें मन्मना ' । 
मल्लारी सुची असे निजधन्या, योद्रे जया? वानिती 
१बानर: मारति ब सुग्रीव. २ त्याचा. ३ वेद. ४ कलि. ५ यवन, 
ब्राह्मणास धमंबद्धीनें धन देण्यास सिद्ध होणे हें अशक्य व शिवाय प्रस्तुत 


दिघान अनेतिहासिक. « जे धन बरेंच असन रक्‍तपाताणिवाय मिळतें तें 
कार समजून ध्यावे. ७ ( मलत्हारीच्या ) भाषणाला 


१७० शधरोशिवकाव्य 


भाऊतें रुचले न तें वच, गमे दैवी बिचित्रा गती ॥१८॥ (१७) 
५ जकावा रिपु साम'-दान करुनी आधीं अशी नीति ही, 
आहे ती हितकारिका बहू बरी, वाढे जगीं कौर्तिही'। 
सांगे यापरि वद्ध होळकर तो, येई न तें तन्मना, 
भाऊची मति दुर्मदे बिघडली, यद्धी धरीं वासना १९ (१८, १९) 
गर्वे भाड तदां अतीच चढला, मरहळठारितें बोठला, 
“ काका, आजवरी तुम्ही रण बहू शात्रूसवे खेळलां । 
वाटे वद्रपणीं तुम्हां ' रण नको, आम्हीं करूं रोकर्डे, 
राहा दूर निजा चमसह, अम्ही शत्रंस चारू खडे” २० (२०,२१९) 
तैं मरलारि बदे “ मदीय पतना नेईन, ठेवीन वा 
आज्ञा दयाठ जशी तर्से करिन मी, मानं नका वानवा? | 
नानाच्या परवानगीवरुन मी आलों तुम्हां संगती 
नाहीं ऐकत बुद्धिबाद *, बरवी मातें दिसेना गती ॥२१॥ 
५ येऊं सत्वर सर्वही परतुनी ' ऐसें वदोनी इथे 
आलों, तेंवि तसेंच सवे परतू, ऐसें गमे वुद्धितें। 
वृद्धाची मति आयका अनुभवी, युद्धास जाऊं नका, 
गिल्चे देतिळ एक कोट रुपये ते ध्या सुखाचे फुका ॥२२॥ 
पूर्वी कोरव-पांडवेय रणही झाठें इर्थे घोर तें. 
मेळे त्या गढ संगरांत अठरा अक्षोदिणी बीर ते| 
ही तैशीच सदाशिवा, तुज नबी दुवद्वि झाडी निकी 
वापा, व्यथ नको चमूवव करूं मदूभापणें आयकीं । २३(२५) 
३ मराठे व गिश्‍्चे यांची यद्धोत्सुकता 
ऐसें बोटनियां स्वसेन्यसहद तो दूरस्थटीं राहिला 
तैसेंची करितील योध दुसरे, ऐसें गमे भाउटा । 


१ मित्रत्व आणि द्व्यदान. २ शंका. २ विचार, सल्ला. ४ सचित. 


चमत्कार १४--प्र० नानासाहेब: पानपतावरोल युद्ध १७१ 


त्यांनीं स्वीयचम '-समोंवर्ति तदा केळें महाखंदका 

शत्रपासुनि आपणांस सहसा ठागं नये कीं धका २४ (२६,२७७) 
तोफा लावुनि सर्वे बाजुंस मर्थे तय्यार सेना निजा 

ठेवोनी यश येइ, या भरंवसें मारीत होते मजा । 

वार्थे वाजति, बीर गर्जति, तदां वाजीहि ते हिंसती, 

गिल्चेद्दी पुढती जरा सरकठे, रऐेशी जहाली स्थिती २५ (२८) 
सेना-बारिधि हिंदुचा बघनियां गिल्चे न भ्याठे मनीं 

मोठा हर्पचि त्यांस होय समरा उत्सूक झाठे रणींरे 

हर्षे नाचति हांसती यवन ते? दुर्षे शरा प्रणी 
“ मारूं कीं मरु ' निश्चये वदुनियां ते सिद्ध यद्गांगणीं २६(२९) 


४ मल्हारराव होळकराचा पुनः निरोप 
( भुजंगप्रयात ) 


सुचेना तदा कांहिं मल्लारि यास, 
भविष्या थ* जाणोनि झाला उदास । 
त्वरे भाउतें पाठवी तो निरोपा, 
“ नको युद्ध हें माजवूं, सोड कोपा ॥२७॥ (३०) 
नसे चांगला वेळ हा सत्य आम्हां, 
करा मद्दचा मान्य, येईल कामा ' 
निरोपा अशा ऐकुनी भाउराया, 
गणीना तया, तो धरी हट वायां ॥२८॥ 
“न आम्हां दिताची गमे वद्ध-वाणी 
क्षणाधात जिकं रणीं हे दुराणी १ 


१ स्दीय--होळकर सोडन इतर सर्व. ५ अक्षा हेतूने. २ युड्भमीवर. 
३ हल्ला करष्यास अशक्य. ४ होणारी गोष्ट. 


१७२ 


श्रीशिवकाव्य 


असें तो मदान वदे भाउराया, 

तया संमती देत, विश्‍वासराया ॥२९॥ 
५ युद्धसंग्राम 

जहा वर्ती प्रावृर्षी ' तोय-धारा, 

तसे सोडिती हिंदू तोफा सरारां । 

चमूमा्जि गिल्वाचिया आयसाचा 

पडे गोड, तो दृत साचा यमाचा ॥३०॥ (३१) 
( मंदारमाठा ) 


गिल्चेहि ते मद्याने तसे रक्‍तपाने बटू मत्त होवोनियां, 

संप्रेपिती * हिंदु सैन्यावरी त'त गोाग्निची वृष्टि कोपोनियां (२२) 
छेदावया हिंदु-गर्वास ते सिद्ध झाठे तदा प्टेंच्छवीराप्रणी, 

भासे जना वानरांच्या वधा राक्षसांचेंच हें सैन्य आठे रणीं ३१ 


१ प्रावृ्ष्‌ > पावसाळा. २ आयस >: लोखंड. ३ फेकिती 


( चामर ) 
म्टेच्छ ' दीन दीन' आणि हिंदु ते “हरा हरा ', 
गर्जती असे रणीं बघावया परस्परां । 
म्ठेच्ट-हिंदु हादि भेद ये न ओळखावया, 
धावतात वाटतें परस्परांस खावया ॥२२९॥ 
म्टेंच्छ कोणि ' दोभ 'नाम घेउनी निजा जिवा, 
वांचवीति हिंदु ' दीन ' वोटनीहि तेववां | 
घोर युद्ध माजे रणीं सुयोध भीइती, 
शुद्धि ना तनूवरी असंख्य वार लागती ॥३३॥ 
६. विश्‍ववासरावाचा पराक्रम ( भूजेंगप्रयात ) 
अहो-रात्र झाडें महा घोर युद्ध, 
वट्ट पावढे दों दळी मुत्यु योव । 


चमत्कार १४--प्र० नानासाहेब : पानपतावरोल युद्ध  १७ररे 


गजारूढ होवोनि विश्‍वासराया, 
द्वितीयान्हि ' आठा परां संदराया ॥२३४॥ (२३) 
असंख्यात ते *वाजि-सादी सभोंती, 
तया स्पप्ट तार्‍्यांमर्धे तो गभस्ती २ । 
परांतें वाया, स्वकीयां सुवीरां, 
हुख्पास दे, चमूकवी खड्गथारा ॥२५॥ 
७, सदाशिवरावभाऊंचा पराक्रम 
गजाखूढ होबोनि भाऊहि आले, 
करीं ढाळ तल्वार घेऊनि भाठे। 
५ जय-श्री बरी आपणा खास आजी ' 
असें सांगती गर्जुनीयां समाजीं* ।३६॥ (३०४) 


८. हिंदू यशस्वी पण कटीमुळे पराभूत ( सग्धरा ) 
सैन्याच्या अग्रभागी प्रथितयश असे झुंजती हिंदु मानी, 
तोफांचे तप्त गोळे अपरिमित यदा सोडिती रात्रु-सैन्यी (१५) 
चित्तीं भ्याठे तदा ते यवन-रिपु रणा त्यागुनी सं पळाले, 
झाले दिंदू यशस्वी. कटिस न रुचटें, विष्न मोठे उदेढें ॥३७॥ 
म्लेंच्छानें कोणि एका परत फिरुनियां मारिटी जोड-गोळी, 
तेब्हां विश्‍्वासराया क्षितितळि पडटा लागुनी ती कपाळीं (३६) 
होता विश्‍वास" ज्याचा रणचतुर असा सर्व हिंदूंस तोच 
होता वि-वास,* दुःखीं सकठ पहुडळे*, ईश्‍वरी क्षोम साच! ३८ 


१ दुसर्‍या दिवशीं. २ घोडेस्वार. ३ सूर्य. परंतु हो उपमा तितकी योग्य 
नाहीं. कारण, येथें बोरांचे तेज वाढविणे विश्‍वासरावास इष्ट आहे आणि 
उपमान वावयांत सूर्यापुडे तारे निस्तेज होतात. ४ सेनासमुदायाला. ५ खात्री. 
६ गतप्राण, मृत. ३ प्रसुप्त झाले, पडले. 


१७४ धोशिवकाव्य 


९. भाऊंचा विशवासरावाविषयीं शोक व निधांर (हरिणी) 


श्रवण करितां तदूवृत्तांता, चमू न टिके रणी, 
अननुभव* तो दुःखावेग प्रचंड शिरे मनीं । 
विकळर पडले दुःखे भाऊ, नच स्थिति वणवे, 
जय मिळुनिही, एकाएकीं अरिष्ट जडे* नवें ॥३९॥ (३९,४०) 
(शुद्ध कामदा ) 
शर भाउ तो शोक-सागरीं 
मग्न जाहला, दुःख अंतरीं 
फार जाहलें, वर्णवे च ना, 
अश्रु लोटले *आय-डोचना ॥४०॥ 
(आर्या ) 
विश्‍वास '-दिनकराचा अस्त पद्दातांच शात्रु-शटभांनी, 
भाऊरावाल्य दिवा वेढियठा तो फिरून नीचांनीं ४१ (११) 
त्या दीप्त-दात्र-दावीं,, आहतिरूपें निजासु€ अर्पोनी, 
“ पुतण्यातें भेटाया जावे' भाऊ असें मनीं आणी ॥४२॥ (४३) 
(भजगप्रयात ) 
जरी म्लेंच्छ तेव्हां पराभत होते, 
तरी वृत्त हे ऐकतां हर्पठ ते । 
तयांनी पुन्दां दिंदुसेनेस वेदा, 
दिळा, त्यांस आढा रणा 5बेश* गाढा ” ॥४३॥ (४०) 


१ पूर्वी कधीं न अनुभवठेला (दुःखावेग). २ खिन्न. ३ कोसळे. ४ सन्मान्य 
(सदाशिवराव भाऊ) . ५ विश्‍वासरावशूपी मूब त्याचा. ६ दहलम न दीपपतंग. 
'3 दाव र वणवा. ८ असु < प्राण. ९ युद्धाविषयी उत्साहू. १० मोठा. 


चमत्कार १४--प्र० नातासाहेब : पानपतावरील युद्ध १७५ 


“ करी काय-वाइ-मानसें देशकार्य, 
दिवीं जाय तो प्रोद-बी पुत्रवर्य । (४२) 
असें वृत्त नानास वा गोपिकर्ते, 
कर्से सांगुनी दाखऊं मी मुखातें ! ॥४४॥ 
गतप्राण होतीळ दोवेह्दि वाटे, 
तयांवीण माझेंह्ि जीवित्वर खोटे * ” 
असे चिंतुनी भाड वीराम्रयायी*, 
मनीं मृत्यु इच्छी करोनी लढायी ॥४५॥ 
नरा स्वर्गडोकीं नसे व्याधि-भीति, 
दह्वि-दंता'"दुनी चांगळा इंद्र-दंती' | 
मिळे टाभ ती अप्सरा मंजु-घोपा, 
गमे यामुळे भाउनां स्वर्ग खासा ॥४६॥ (४४) 


(रथोद्धता ) 


विक्रमा*-सम करूनि विक्रमा«, 

आठवूनि हृदयी त्रि-विक्रमा* | 

स्वल्यही न करितांहि वानवा, 

सिद्ध तो सतनु जाबया दिवा? ॥४७॥ (४५) 


सदाशिवराव भाऊंचे स्वात्मार्पण ( भजंगप्रयात ) 


असे मर्त्यटोकीं बहू रोगभीती, 
दिवीं १० निजराचीच ' घेऊं प्रतीती । 


१० 


बनत 


१ पृतष्या विश्‍वासराव. २ जगणें. ३ व्यर्थ. ४ अग्रयायी र अग्रणी. 
५ दोन दातांचा (म्हणज मृत्यलोकांतील) हत्ती. ६ ऐरावत. ७ विक्रम 
राजा. ८ पराकम. ९ दिष्णचा वामनादतार. १० दिव " स्वर्ग. ११ निजंर > 
जरेचा अभाव, नित्यदारुण्य. 


१७६ शोशिदकाव्य 


असे आर्थ* मर्त्याविपत्यवर येथे, 
अमर्त्यांधिपत्वास भोगीन तेथे ॥४८॥ (४४) 
चममाजि ' शाबास शाबास वाणी 

उठे, कापिठे भाउंनीं जें दुराणी । 

अकस्मात तो संगरीं गप्त झाला 

गमे देदसुद्धां दिवीं भाड गटा ! ॥४९॥ (४६) 


११. युद्धानंतरची दुर्दशा ( स्रग्बरा ) 
दोघां) पंचत्व* आठें यवन हरखटे, हिंदुसेनेस झाले 
गाईंना वाघसे, ते चरचर चिरिती मारिती तीक्ष्ण भाले | 
रक्‍ताचे ढोट आठे, समरहि मिजठे, बीर-सवोग न्हाटें, 
म्ठेंच्छातें हिंदु भ्याठे, अपयश जडठें, आर्यसदूभाग्य गेढें! ५० (४७) 
१२. नानाफडणीसांचे वन्याशन (आर्या ) 


हयगजवीर-रदावांनीं खंदक सगळा क्षणामर्धे भरला, 
पूर्वी भविष्य जाणुनि भाऊंनीं काय तो असे खणिला ! ५१ (४८) 
(इंद्रवःरा ) 
आले पुण्याला फडणीस नाना 
आख्या ' असे भानु अशी जयांना । 


वन्यारनें* चालविली स्वतत्ती 
झाडी अशी फार पर्थी फजीती "५५२ (४९) 


१ आय र श्रेष्ठ. मर्त्यांचे हें विशेषण येये संद्मविरोबी आहे. २ त्व- हा 
मादवाचक प्रत्यय अतिरिक्‍त आहे. ३ विश्‍वासराव आणि सदाशिवरावमाऊ.- 
४ मरण. ५ आडनांव. ६ रातांदील झाडपाला हें अन्न त्यानें. 3 निर्वाह. 


चमत्कार १४--प्र० नानासाहेब : पानपत-युद्धानंतरची दुर्दशा १७७ 
(शाटिनी) 


म्ठेंच्छा भ्याळे हिंदुयोद्रे पळाळे । सर्वाचेंदी पैर्य तेव्हां गळालें | 

आठे जे जे वाहनीं आरुढोन | ते पायांनीं सूं पळाठे टपून ॥५२३॥ 
होत्या ज्या ज्या हिंदुच्या बाट-बाला | त्यांचा रास्त्रे दाजरंनीं घात केला | 
त्रेया झाली, नग्न कोणी पळाले | कोणी कोणी म्लेच्छ-वशच गेळे ५४ 
दवव्याशेनें ' हिंदुयोद्दे अमप । आले होते ते कुवेरा समीप । 

गेठे, झाठें सोख्य भारी तयांना । होई तेथे, मवरीं एक ये ना ५५(५१) 


(दिंडी) 
सवे सैन्याचा अंत रणीं झाला, 
एकटा तो मश्‍ळारि परत आटा । 
शोक-बन्हूनी पसरला महाराष्ट्री, 
हिंदु-शटभां जाळीत दिवा-रात्री ॥५६॥ 
“ दोन* रनें हरपटीं संगरांत, 
*होन-पुतळ्यांचें गणित नसे होत' 
असे सांकेतिक* ठेख पुण्यामाजीं 
प्रकट झाठे, होणार चुकेना जी! ॥५७॥ (५२,५३) 
विनाकारण उदिग्न चित्तवत्ती, | 
होउनीयां, दु:स्वप्न पडे राती । 


१ ह्या पद्यांत कवि थटुनें म्हणतो, हिदुवीर धनासाठीं युद्धास कुबेराच्या 
श्ह० उत्तर-दिशेला आले होते. तेथे ते यद्धांत मरून मोक्षास गेल्याने फिरून 
भूटोदीं आले नाहीत. ह्यावर उत्प्रेक्षा-हे बीर, . जणु स्वर्गात कुबेरापाशीं 
जाऊन ब धन मिळवून तेथेंच दंग झाले. २ विश्‍वासराव व सदाशिवराव. 
३ लहान सोडे सरदार--ह्या भाषत रूपक आहे. ४ गडाथंक 

१२ शिव 


१७८ शधीशिवकाव्य 


अशीं चिन्हें जीं अशुभ-इसि* सारी, 
बघूनि राजा काळजी करी भारी ॥५८॥ (५४) 
तद्यामध्ये पातळे खासगीचे 
दूत, कथिती ते वृत्त संगरीचें । 
तया दुःखें गोपिका-हृदय फाटे 
रडे अंत्गह>, असें तदां वाटे ५९ (५५-५६) 


१३. गोपिकाबाईचा शोक ( वसंततिलका ) 


“ गेलास टाकुनि मठा तनया, दिवीं तूं, 
तेथीळ सोख्य रुचठे तुजला न किंतू/ | 
माझी तनू तव “कृपेविण ना टिकेल, 
दावी सुता, मुख तुझे मज एक बेळ ॥६०॥ (५७) 
विश्‍वास* टाकुनि दिवीं सजठास जाया, 
कां! बा न खंति* गमळी मजला त्यजाया । 
केळें कसें मजविशीं मन तें कठोर, 
पाडूं कुठे तुज असा दुसरा किशोर* ॥६१॥ 
बाळा, पितुव्य“-ममता मजटूनि फार 
होती तुझ्यावर, म्हणून खरे दयाळ । 
पाटीं तुझ्या त्वरित भाउजि तेहि गेठे, 
आम्हींच निर्दय, कसें मन घट्ट केढें ! ॥६२॥ (५८) 
बा, त्राह्षणच रुचळें तव पूर्वजांना, 
क्षात्र्व आदरुनि ते करिती तनाना* | 


ह्रळ--->>>>>:>>-_>-_--:----:२२२>>>>>>>>-२२२२२--.____________्क्प्व्प-कक्--्----_--> 


१ अश्युम सुचविणारीं. २ प्रधान नानासाहेब. ३ अंतःपुर. अर्थात्‌ त्यांतील 
सवं बायका. ४ दांका. ५ मातेसंबंधीं तुझ्या ठिकाणी जो आदर आहे त्यावाचून 
६ भ-लोकास. ७ कुमार. ८ चुलता < भाऊसाहेब. ९ वोरोचित अनेक पराक्रम. 


चमत्कार १४--प्र० नानासाहेब : गोपिकाबाईंचा शोक १७९ 


भीमादिकीं दवडिला सुत अर्जुनाचा 
तैसाच बा, तुजविशीं ग्रह मन्मनाचा ॥॥६२३॥ (५९) 


श्रीकृष्ण साद्य विज्या समरांत झाला, 

तेणें सुयोधन बली परि खिन्न केटा । 

दूःखप्रशांति ठव होय अशा प्रकारें 

तो मार्गही * मज नसे, बघ टाडक्या रे! ॥६४॥ (६०) 
ज्या निर्दयें तुज अकस्मिक मारियेढें, 

दंडीन त्यास समरी निज-खड्गधारें । 

भासे असें, परि सख्या परतंत्र आहे, 

वैसे करूं £ तुजविणें जगणें वृथा हें ॥६५॥ 

मृत्यो, कटोर-हृदया, न दया तुला रे, 

आम्हांस ठेवुनि कसें वघिठें मुला रे । 

बा, काय संतति तुला न दिली विधीने 

झाटास काय बहु निर्दय तूं तयाने १ ॥६६॥ (६१) 
दिग्पाठ अष्ट असती जनरक्षणा्थ, 

तूं मात्र निर्दय खरा जनता-ववार्थ । 

नीचा 5थिकार) कर मानुनि तोष आतां, 

निर्मीड तो बिधि जगांत तुझाहि हंता ” ॥६७॥ (६२) 
ऐसा करी बहुत शोक नुपाट-जाया 

शोके पडे क्षितितटीं, नच शुद्धि राया" । 


१ अजून. रे अजुंनास जसा कृष्ण साह्य झाल्यानें अभिमन्यवधाबद्दल सूड 
घेवा आला तसा मार्ग मला साहाय्याच्या अभादी लभ्य नाही. ३ लोकांना 
मारण्याचे दृष्ट काम. ४ ( येथून नानासाहेबाच्या झोकाचें वर्णन 
आहे.) 


१८० धोशिवकाव्य 


* विश्‍वास ' ' भाउ 'च असे भलत्यास मानी, 
कीं जाहला रवि गतप्रभ* अस्तमानीं ॥६८॥ (६३) 


(पंचचामर ) 


अन थोर जाहला, लहान-थोर रूदती?, 

तया जळे महानदी क्षणें जह्वाठि वाहती 

मळामठा प्रसिद्ध ती नदी तयांच पासुनी 

जलाथरे पाट आणिला नृर्पे अधींच बांधुनी ६९ (६७४) 


( वसंततिळका ) 


वेडा नपाळ ठरतां, मिळनी सुमंत्री 
संरक्षिती निजमतें सकला धरित्री । 
सेनेश होळकरही धरि दक्षतेला, 
म्टेच्छादिकां रामवुनी * सुखवी प्रजेला ॥७०॥ (६६) 


नानांस मृत्यु पुढती टवटाहि आठा, 
वाटे सहोदर "-समागम मान्य झाला । 

देवस्त्रियांसह रमे दिवि पुण्यशाली, 

सर्व प्रजा सद्दज शोक-सगंत* न्हाली ॥७१॥ (६७) 


१ मावळत्या खवीप्रमार्णे नानासाठेव तेजोहीन (व भ्रांतचित्त) झाले 
२ रडूं लागले. ३ कवि उत्प्रेक्षितो--ह्या सावंत्रिक शोकापूर्वी पुण्यास मुळामुठा 
नदी नव्हती. असदी तर, पेशव्यांनीं दुरून पुण्यास पाणी आणले नसतें 
४ हद्यासन करून. ५ सख्खा माऊ; चलत भाऊ ह्या अथी हा दन्द योजिला 
६ सरस्‌ "तळे | 


चमत्कार १४--प्र० नानासाहेब, दिश्‍वासरावादिकांचा मृत्यु .१८१ 


१४. विश्‍वासराव, भाऊसो नि नानासाहेब प्रधान मत्यु (शा.वि.) 


काटी पाणि-गज-त-ममि - दातकीं संवन्सरी विक्रमी 
पॉपी मार्सि सिता *5प्टमीतिथि दिनीं आकारापंथा क्रमी | 
गळे भेदुनि सूर्यमंडळ दिवीं विश्‍वास-भाऊ पुरे, 
परचादू *मपहि सार्थ पांच* महिने होतांच नाकी * चढे ७२ (६८) 


क्रं 4 ४---< 


डड कन्या आ य प ला 

१ श० १६८२ विक्रम संवत्सरी पोष शु. ८ (बुधवार - १७६१ जाने. 
१४). २ सित शद. ३ ४. १६८३ ज्येष्ठ व. ६ मंगळवार रात्रो दीड प्रटर. 
(१७६१ जून २३) नानासाहेब मत्यु. ४ स्वर्गात 


१८२ धोशिवकाव्य 


चमत्कार १५ 


१. कलीचे तप व कलिघर्म ( शार्दूलविक्रोडित ) 
कांहीं न्यन सहत्त-पंचक मला संवत्सरें' जाहली 
अद्यापीहि नसे मम प्रिय असा मद्धर्म पथ्वीवरी 
ऐसें चिंतुनि मानसीं कलि करी एकाच पायीं तप 
सोशी शीत तसेंच तो निशि-दिनीं गंगा-तटीं आतपर*े १ [१] 
होतां* शभर अब्द पूर्ण, भगवान त्या विप्र-र्पे बदे 
५ मागे बा, कलिराय, तं वर असा जो त्वन्मना सौख्य दे ' 
५ झाठे नष्ट समस्त धमे मम जे ते मर्त्येलोकीं पुन्हां 
व्हयावे.--हा वर द्या, ' असें कठि बदे त्या सत्य-नारायणा* २ [२] 
(भुजंगप्रयात ) 
कळीला पुसे तेथवां तो दयाब्यी*, 
५ तुझे कोणते धर्म ते सांग आधीं ' । 
कली तै बदे “ भीति वाटे मनाला, 
तरी सांगतो थोडथोडे दयाळा ॥३॥ [२] 
( शा्दूलविक्रीडित) 
स्वस्त्री नावडती, दुजी अवडती, मातापिता त्यागणें 
लोकां वंचनियां धनाजन सदा, वाचे मपा बोलणें । 
वेदाचा विकरा, कृपीवठ? करी यज्ञा, कुटीन स्त्रिया 
-  भर्त्यातें वविती, दुज्या युव<-नरा निःराक भोगावया ॥४॥ [३] 


व 0 स > क्य स ्पससस्ल यस सन 
१ वर्षे. २ ऊन्ह. ३ (तपाच्या आरंभापासून.) ४ विष्णु. ५ कृपासागर. 
६ पेसा घेऊन शिकविणे. ७ दद शेतकरी. ८ तरुणाला 


चमत्कार १५--प्र थो० भाधवराव : कलिधमं १८३ 


बाळा" व्रिप्र-युता गत-प्रियतमा ' शाद्रासवें क्रोडती 
होती गर्भवती, स्वगर्भ वघिती, साध्वीसद्दी निदिती. । 
भर्ता बद्ध म्हणन अन्य तरुणा पुत्रा थ_' आटिंगिती 
वद्धाचार* असाच देखनि पुर्ढे कन्या-स्नपा* वागती ॥'५॥.[४] 
बाल्यापासुनि पोपिठें निज-धनें ज्यानें, तयाच्या धना 
घेवोनी, उपभोगणें प्रिय गमे स्वस्वामिची अंगना । 
टाकी सेवक नि्थेना निजधन्या, दुग्वा न दे घेनु जी 
पाळाया तिजटा ह्विजांसद्दि नको, तो शूद्र-बामी* यजी* ६ [५] 
सासूचा पति जांवई, पति पिता, सांग दुजें काय मी! 
संन्यासी कुटटां”-सवें रति करी“ होती गहस्थाश्रमी । 
राखी केशकलाप बाटविधवा घाली निशी टोप* वा 
रत्य्थचे विनवी युवप्रियतरा, ने दों कुटां रोखा *" ॥७॥ [६] 
( पंचचामर ) 
स्नान भोजनार्थ, आणि मोंजिही वधू-स्तव' ', 
नित्य मद्यमांस भक्ष्य आवडे द्विजा नव । 
हे पसंत धर्म नित्य मद्यगांत चाठती 
धम-हीन* २ लोक वगे"* हें मनीं न आणिती ॥८॥ [७] 
म्टेच्छभप मान्य, हा नको दिजातिचा प्रभ 
पूर्ण ह्या करावया वरास होसी तं विभ ४ ” 


१ बालदिधवा. २ मुलगा व्हावा म्हणन. ३ मोठ्यांचे वागण. ४ लेको- 
सुना. ५ धामन्‌ र घर. ६ वेदोक्त कम करी. ७ व्यभिचारिणी. ८ * करी 
एकवचन नि ' होती ' अनंकवचन, असा येथे वचनप्रमाद आहे. कारण 
दोहोंचा कर्ता संन्यासी हा एकच आहे. ९ डोक्यावर घातलेले कृत्रिम केज 
१० नरकास. ११ नदरीसाठी, अर्थात्‌ लग्ताकरतां. १२ (कलीचे) घर्मं 
न आचरणारे (अर्थात्‌ वस्तुत: घा्भिक.). १३ रहस्य, तत्त्व. १४ समथं 


१८ 


१ कटीनें उच्चारिलेले. २ बाळाजी बाजोराव (नानासाहेव) याचा 
३ नानासाहेबाचा भाऊ. ४ इप्ट गोष्टीस, अर्थात्‌ तिच्या सिद्धीस. 
५ हितकारक. € खरोखरी. '3 दुसर्‍या म्हणजे सवाई माघवरावास. ८ (विष्णु) 


मलगा 


शोशिवकाव्य 


ऐकुनी कलटि-प्रयुक्‍्त ' वाकय हे वदे ह्री 
५ इच्छितार्थ साधण्यास य॒क्रित सांगतों बरी ॥९॥ [९] 


२, कलिप्रवेश 


बाळ-पुत्र रे माधवाख्य रक्षितो निज-प्रजा 

चद्विवंत मंत्रिवर्य साह्य त्या नपात्मजा । 

नन्मनांत तं रिरून धभ आपुळे कटे 

स्त्वतीलटसे करून कार्य सावि आपुठें ॥१०॥ [१०] 
राघवाख्य बाल-वंधु', तूं शिरें तदंतरी, 
आपआपणांमर्धेच भांडतीट-सें करी । 

इंग्रजास साह्य घे राघवाख्य दूर तो, [११-१४] 
हा विरोध इच्छितास* पथ्य* तध्य* भासतो ११ [१५] 
माधवाख्य* भपतीस? मत्य येउनी दुजा 


माधवा्थ शोक-सागरी वडेल तत्मजा । 
इच्छितार्थ तैं तुझा घडेल पूर्णाबा कटे ! 


सांगनी असं कळटीस, आत्मरूप” झांकड” १२ [१६,१७] 


श्री"-नियक्‍त यकत तो झटे करावया कटी 
क्षीणतेस * आर्य-भ॒ तयींदुनीच पोंचटी । [१७] 
थोर भाग्यवंत आर्य-राज्य तें सुख्वप्रद, 

होय धूळधाण काय पातके मना, वद ॥१२३॥ 


अंतर्धान पावला. ९ विष्णने आज्ञापिढेटी. १० अवनतीस. 


चमत्कार (५--प्र थो० माधदरावकृत निजामाचा पराभव १८५ 


३. निजामअल्टीची पुण्यावर स्वारी (इंद्रवशरा ) 
- म्टेच्छा5प्रणी भप निज्ञाम-नामा, . 
वामा जयाच्या द्वि-रातारे टटामार | 
भीम-प्रतीकाद * रणीं विलासे, 
पूर्वेस ज्याचें घु राज्य खासे ॥१४॥ (१,२") 
(उपजाति) 
संपत्ति सेना अनकूल ऱ्याठा, 
धीमान्‌ स्वये, जो सुखवी प्रजेला । 
दाता 5ब्दपर्येत करीत राज्या 
इर्ष्या तरी शात्र-वधां नबी ज्या ॥१५॥ (१,२) 
ससैन्य येऊन पुण्यास त्यानें, 
केळें पुरणे दग्ध महा श्रमानें। 
गोदा-तटाकीं परतून गेटा. 
: आटा अकस्मात पुण्यास घाटा ॥१६॥ (३,४) 
४. राघोबाची (राक्षसभुवन ) निजामावर चढाई ( मंदाक्रांता ) 
' गोटा माझा अनुज* विजयी, पुत्र त्याचा टद्वान, 

तोही मंत्री-वश€ म्हणुन मी जाहलों मान-हीन । (५) 

१ स्त्रिया. २ दोनशे. ३ प्रिय, आवडत्या. ४ भीमाच्या तोडीचा.* येथ- 
पर्यंतच्या १७ पद्यांना पृ. सं. मध्यें क्रमांक दिलेले नाहींत. व त्याचें 
कारण टीपेत “हीं पद्ये कांद्रीं पोथ्यांतेत आढळतात ' असें लिहून सांगितर्डे 
आहे. म्हणून येथें ह्या १७ पुरते चोकटी [ ] कस योजिले आहेत. आणि 
हधानंतर म्हणजे १७ पूढील पद्यांना १, २ असे कमांक नेहमीप्रमाणे पु. सं. 
मध्यें दिले आहेव व ते येथें वर्तुली कसांत नेहमीप्रमाणे घेतले आहेत. 
५ (दुसर्‍याहून वरचढ. होण्याची) तोत्र इच्छा. ६ येथें *सहज' 
योग्य होईल. सहज > भाऊ. कारण, नानासा“ेब हा राघोबाचा भाऊ 


शोता; पण अनुज (धाकटा भाऊ) नव्हता. ७ थोरले माधवराव. 
८ मंत्रिन्‌ > प्रधान, वश > अधीत. 


१८६ शोशिदकाव्य 


वाढी नाहीं कुणिदि उरठा मातठासी अविंधा' , 

गर्वाया, तं खचित समजे हा तुझा काळ दादा ' ॥ १७॥ 
इष्येनें तो चमसढ नित्रे गार शघो भरारी 

ज्याची नंगी सडक? बघतां शत्र होती फरारी । 

म्लेंच्छा गांठी त्वरित भवनी  *राक्षसाल्या जय़ा त्या 

भ्याठे, गेठे रिपु दरा दिशी, जेवि कार्पास वात्या* ॥१८॥ (६). 


(उपजाति) भ 
ठेवूनियां विठ्ठल सैन्यपाला, 
गोदावरीपार निज्ञाम गेटा | 
दादा-विठोबा लु टागठे ते, 
ससैन्य ये माधवराव तेथे ॥१९॥ (८) 
शेळीं* जशा सोडिति मेघ धारा, 
दादावरी वाण तसें सरारा । 
ते सोडिती म्टेब्छ, तया शारांनीं 
घेय त्यजी तो?, मृग जेवि रानीं ॥२०॥ (९,१०) 


७५. थोरल्या माधवरावांचे पराक्रम (इंद्रवज्रा ) 


हत्तीस त्याच्या फिरवी महात 
आला तदा माधवराय तेथ । 


अ-विद्ध (टोंचळेला ) च अविघ--मुसडमान पुरुषांचंच ग्रहण यय 
गाहे, कारण त्यांचेच कात इत्यादि टोंचळेल नसतात. २ तरवार. ३ राक्षस- 
मवन ह्या गांवाजवळ, ४ वावटळ--अर्यांचा हा दाब्द येथे तृतीयान्त घण 
भ्राप्त आहे. अर्थ वावटळीने. ५ विठ्ठल सुंदर पररशरामी-ानिजाम अळीचा 
दिवाण. ६ पर्वतावर. ७ राषोवा. ८ राघोदाच्या 


चमत्कार १५--प्र० थो० भाघवरादांचे पराक्रम १८9. 


झाठें महायुद्ध, विशीख भ्याले, 

अप्टो दिशांनीं मग सं पळाळे  ॥२१॥ (१०) 
कित्येक होऊनि फकीर गेले 

कित्येक गोदेंत शिरून मेठे । 

भपेरे रणीं विठ्ठलमस्तकाठा 

छेदून, दादांस दिठें सुखाला ॥२२॥ (११-१३) 


६. हेदराचा पराभव (स्रग्धरा ) 


आला घेवोनि संगे गज-ह्य-पतना * भप जो भमि-भर्ता 
येतां नत्ना* जयश्री, जन-मर्नि गमटी माधवाख्या* यथार्था । (१४) 
मारोनी म्हेसुरींचा द्विज नपति, बळें म्टेच्ठ-जें हैदर तें 

स्वा हस्ती राज्य त्याचें अखिल वसविठे?, हें कळेमाधवाते २३ 


(इंद्रवज्रा ) 
युद्धी तया जिंकुनि हेद्राटा, 
भूपाठ त्यापासुनि घे कराला । 
ऐशी नपानें कृति थोर केटी, 
सत्कीति-गंगा जटयीस नेटी ॥२४॥ 


७. स्वराज्यसंरक्षक शूर पटवर्धन 


त्या दक्षिणान्बी-जवळीळ सारा“ 
येऊन, शात्रंस असो दरारा । 
१ पदन. २ थो० माधवरादवानें ३ पतना सना. ४ नवीन, ताजी 


५ (मा )लक्ष्मी (तिचा धव )पति हे नांद. ६ म्लेंच्छें: मसलमान 
शरानें. ७ बळकार्विले. ८ खंडणी 


१८८ श्रोशिवकाव्य 


यासाठ तेथे पटवधेनाटा 
नेमून सोख्यास दिठें जनाठा २५ (१६-१८) 
जे कल्पवृक्षासम गोद्विजांना, 
शोभे द्विज-क्षत्रिय-शीळ ज्यांना । 
यशा:पटा वाढविती प्रभावें, 
ते ख्यात पट्वर्धन आडनांवें २६ (१९, २०) 


८. थो० माधवरावांचा राज्यकारभार (शा. वि.) 


केळें सख्य निजामभपतिसर्वे, तैसे प्रतीचीसही 
नेमोनी * पटवर्धना स-पृतना निर्धास्त केटी मही । 
श्रीमद्विष्णुपदारविं्दि रतला भूपाळ रेआहुर्निशी, 
माह्यत्मे असतात जे बहुगुणी सद्रीति त्यांची अशी २७ (२२) 
वः्री जसें पाळित देवडोकां, ( उपजाती ) 
रक्षी तसें माथवमूप टोकां | 
एकादशाब्दे २ निजराज्य केटें, 
त्यातें क्षयानें मग घेरियेळें २८ (२१) 


“९, थोरल्या माघवरावांची दोवटची राज्यःयवस्था (हा. वि.) 


चिंता उद्‌भवली नुपालहृदर्यी * संतान ना आपणा, 
आहे वंधू परी लहान बहु तो अज्ञान राज्यावना* । 


१ येथें : घुळपादिकां' असें एखादे पद पाहिजे. पु. सं मध्यें तसें आहेदी. 
चारही दिद्यांना खंडणी घेणारे लर संरक्षक नेमिठे, हें अभिप्रेत आहे. चविवाय' 
पटवबंनांना दक्षिणेस नेमिले हे कवीने वरच पद्च २५ मध्यें सांगितले आहे. 
भ्रतीचोस > परिचमेस. र वृत्ताय अ*चा ' आ? केला आहे. ३ अकरा 
वर्षे (ग. १६८३-१६९४; इ०१७६१-०२) ४ राज्याच्या रक्षणास. 


चमत्कार १५--प्र थो० माधवरावांची राज्यव्यवस्था १८९. 


ठिद्रान्वेपि ' बलाढय रातव्रु असती, ञ्यांनीं जनां पीडिटें | 
स्वातंत्र्यास जणों स्वराज्य मुकळें ' ऐसें नृपा भासठें २९(२२३,२४) 
मंत्री सखारामबापू शहाणा, ( इंद्रवजा ) 
बोटाउनी त्यास एकांतिं जाणा (२५) 
हिंदु-स्वराज्याथ चित्तीं भकेटा, 
गह्याथ ऐसा नर्पे बोठिजेटा ॥३०॥ 


( भजंगप्रयात ) 


“ जिवाची नस आस बापू, मटा कीं, 
पहा, चाललो मी क्षणे स्वर्ग-डोकीं । 
अहां जाणते मंत्रि माझे शहाणे, 
तुम्ही नित्य सद्य:स्थितीला पहाणे ॥३१॥ 
मद्राञ्य विस्तत असे, सटतें परांना, 
नाहींच संतति मटा, टघु मूळ नाना*, 
हो बापु, यास्तव पुढें तुमच्याकडे हें । 
राज्यावनाख्य गुरू* कार्य अपाप* आहे ॥३१२॥ (२६) 
मी सांगणे उगिच, सर्वहि जाणताहां, 
हिंदु-स्वराज्यमर आपण सर्व वाहा । 
नारायणा करिं धरा, शिकवा तयाला ”, 
हें बोलतां नृपति सदूृगद-कंठ झाडा ॥३३॥ 

सखारामबापू वदे अप्रयायी* , 
“न शोभे तुम्हां दीन वाणी नुपा, ही । 


१ न्यून पाहणारे. २ सखाराम भगवंत बोकील (इ. १७६१-१७८१) - 
३ नारायणराव. ४ मोठे, जोखमोचे. ५ साहजीकच, ओघाने. ६. मुख्य 
मंत्री, पृडारी. । ; 


१९० श्रीशिवकाव्य 


असें घाबरे काय आम्हां करीतां ! 

अम्हां टाकुनी एकटे केविं जातां १? ॥२४॥ 

जरी तेंच होणार, होऊनि गेठे', 

तरी हिंदुचें राज्य केव्हां न हाठे । 

नका काळजी वाहुं नारायणाची, 

करूं पूण सेवा पुढेंही धन्याची ” ॥३५॥ 

असें सांगतां बापु त्या भ-भुजाटा', 

तया अंतरीं फार संतोष झाला । 

नपें तोंड पाहूनि नारायणाचे 

तन॒ त्यागिळी नाम घेतां शिवाचे ॥३६॥ 
१०. प्र थो० माधवरावांचा मृत्यु 

पतीशीं सती जाय साध्वी रमा तो, 

पतीबीण नारी जगीं होय माती. (२७) 

समुद्रांक “-नंदारि-भू शाठिवाही, 

दिवीं जाय तो कार्तिकी नंदनाब्दीं ॥३७॥ (२९) 


१ जरी कांहीही होवो व झाले. २पथ्वी पालन करणाऱ्या माधवरावांला. 
३ थो० माघवरावांची पत्नी. ४ समद्रांक > समद्र-संख्येचा आंकडा म्ह* 
चार. द. १६९४ नंदत संवत्सर कातिक वद्य ८ (इ. १७५२ नोव्हे. १८) 


चमत्कार १६--प्रधान नारायणराव १९१ 


कमत्कार १६ 


हिााआखखहयय॒याय 


१. प्रधान नारायणरावांचे पूर्वजन्मवृत्त 
(शादूटविक्रोडित ) 

श्रीमन्माधवराव यांस नव्हते संतान, या कारणें 

सद्ध क्षिति रक्षिटी तदनुरजे प्रख्यात नारायण । 

तत्पूर्वाजितजन्मकर्मकथना * वर्णावया संप्रती 

झाडी श्रेष्ट कथांस ढोट्प अशी इच्छीत मद्‌भारतीर ॥१॥ 

कोणी सालिक* पश्‍चिमान्धि*-निकटीं सिद्गामिधा*-नें वसे, 

होती काम*-दुद्दा, विनायक*-पदा तो विप्र पूजीतसे । 

नेमी घेन्ववनाथ< सिद्ध मनि तो चोघां सुवीरां नरां, 

जाती तीसह ते वनीं, मनिगहीं बांधोनिया वांसरा २ (१,२) 

रेसी घेन पयस्विनी* प्रतिदिनीं इच्छानसारें चरे 

भक्षी बाढ "तणांकुरा चरुन ती मागे दिनांतीं फिरे । 

पाडा ११ पार्जाने, धार काटुनि तिची, तो सिद्ध पूजी नमी 

झाडी कामदुद्दा तया मनिवरा सिद्धि-प्रदा २ स्वाश्रमीं. | ३॥ 

कोणे एक दिनीं वनीं फिरतसे ती घेनु शांतें मने, 

व्याप्रानें सहसा टपून धरिली तद्रकक्‍्त' *-पानेच्छुनें । (३) 

१ त्याच्या, पूर्वा मिळालेल्या जन्मांतील कर्माची कहाणी. २ भारती > 
वाणी. अन्वय--श्रेष्ठ कथांस लोलटप अशी मदभारती तत्‌ ० वर्णावया संप्रति 
इच्छित झाली. ३ सत्त्वशील पुरुष. ४ अन्षि > समद्र. ५ सिद्ध हय़ा नांवानें, 
६ कामघन्‌, येथ नुसती ग्राय. ७ गणपती. ८ अवन रक्षण. ९ दूघ देणारी, 


१० कोदळे. ११ खोंड, योऱा. १२ इच्छा सिद्ध करणारी, प्रदिणारी. 
तिचे रक्त पिऊ इच्छिणार्‍या. 


१९२ श्रीशिवकाव्य 


तोडे पेटउनी, तयार भट जे, त्यानीं तया पाहिलें, 

वेगें झाडुनि बंदुका क्षण-ठवेंरे व्याध्रास संहारिठें ॥४॥। (४) 
गोळी एक चकन ती पटदिशीं धेनस लागे उरी 

तेव्हां विव्हठ जाहली मदुतन ती घेन दीनापरी । 

टाकी आंग धरेवरी, चडुंकडे पाहे जशी बावरी, 

वत्साची स्मति जाहली कविमतें घेनस तेव्हां खरी ॥५॥ (५). 


आला ऐकुनि वत्त तें मनि झणीं घेवोनि पाडा वनीं 

तेथें दीन-मखी सखीस निरखी तो, खिन्न झाला मनीं । 

अक्रंदे निज पाडसार्थर नयनीं आणनि अश्रस ती 

दैवाची गति ना कळे, अवचितां दुःखीं बडाली सती*॥६॥ (६), 


( वसंततिलळका ) 


५ ब्रा वासरा, तुजसि टाकुनि मी निघाले, 

लोकांमर्घे प्रकट निर्दय माय झालें ।. 

माझाच रक्षक मुला, मज काळ झाला 

हे पाळितीळ तुज सिद्धमुनींद्र बाळा, ॥७॥ 
ऐसें मनीं वदुनि, तोंड बघे द्विजाचें, 

प्राणान्त होय सतिचा. यम-वेंद्र* जाचें । 
आकर्पिठा असु तिचा समयीं यमाने, 

होणार होत न चुके जर्गि याच माने ॥८॥ 


१ बंदूक पेटविण्याची वळीव वात > तोडा. २ लव अंध. ३ पाडस 
वासरू. ४ (निरपराध घेन). १ अन्वय--यमानें समयीं तिचा असु आक- 
बिला ज्याचें केंद्र यम (होय). अर्थ-ऱतेव्हां यमातें तिचा प्राण खेचला, 
अशा रीतीनें, कीं, तो यमाकडे म्हणजे स्वतःकडे खेंचला जावा. 


चमत्कार १६--प्र० नारायणराव यांचें पूवजन्मवत्त १९३ 


( शादुळवि दुलविक्रीडित ) 


ज्यानें घेनु न जाणतां वधियळी, घेवोनि त्याचा असी 

मारी ठार तयास सिद्ध मनि ता, कोपोनियां मानसीं | 

त्या योबें मरतां तया मनिवरा उच्चा? वर्चे* शापिलें 

होतां सिद्ध वशी*, परी बिघडला, होणार होतें बळें ॥९॥ (७) 


गोद्त्या घडली मठा न कळतां माझ्या करें स्वामिया, 

झाला पात्र* तुम्ही मनीं समजनी वद्धथा वधा माझिया । 

ह्या पार्पे जनि* होय सत्यचि तुम्दा कोणा महात्म्या घरीं 

मी मित्रांसह भव्य* होउनि जिवे मारीन जन्मांतरी. (८) 
हेसा शाप वदून शूर नर तो पंचःव? पावे वनीं, 

आला सिद्ध निजाश्रमीं, परि नसे सच्छांति त्याचे मनीं । 

आहे दैव बटी, प्रयत्न अवते होती नरांचे खे, 

हघा तत्त्वा मनि आणुनी पुनरपि दै-मातुराते भजे ११ (९,१०) 


झाला तुष्ट गणेश, सिद्ध मनिला “मागे वरातें ' बद 

तै लागूनि पदीं मनींद्र वदला “देवा मला मति दे । 

आहे सवेहि नाशवंत जग हें, इंद्ादि जाती ल्या 

द्यावी मुक्ति मला, म्हणूनि वदतों देवा, करावी दया '१२ (१०, १ १) 
“ आहे शाप तुला बनांत मरतां गोरक्षकानें दिला, 

आधीं तो रामवीं, जनीं जनन घे, हो क्षात्र-धरमी भटा । 

जव्हां मारिढ तो तुला तर्यिच तं जाशील मक्‍्ति-स्थला 

ऐसे सांगुनियां गणाधिप तिथें अत्हिती८ जाहला १३ (१२, १४) 


५ 


१ तरवार. २ उच्च स्वराने. ३ संयमी. ४ सिद्ध, तयार. ५ जन्म 

६ सेवक. ७ मरण. ८ पाबंती आणि हत्तीण ह्या दोन मतांचा मलगा > 

गणपती. ९ येथ ' अंतधि-तें पावला ' हा पाठ कल्पिणे बरे. अंतवि > अंतर्षान, 
१३ शिव 


१९४ 


| श्रीशिवकाव्य डू 
२. प्र नारायणरावाचे पूर्वजन्मवृत्त ( माठिनी ) 


यमत्रटि' भरतां तो सिद्ध पंचत्व पावे, 

नुप-कुलिं पुढतीं त्या जन्म झालें स्वभावें. । 

कथिन सकल त्या मी वत्त नारायणाचे, 
जननमरण हें तों खेळणे प्राक्तनाचें* ॥१४॥ 


तरुणर* मरण आलें जेधवां माधवाला, 

अवनि नवरि झाली मान्य ताज्या* घवाला* | 
अनुज करितसे तो राज्य आत्माग्रजाचें, 
हरिह्रचरणांठा चित्त एकाग्र ज्याचें ॥१५॥ 


३. प्र नारायणरावांचा शापोक्त मृत्यु 


जनन यवन-बवंशीं होय गोरक्षकाचें 

समनचर६ जहाळे त्याच भ-पाठकाचें । 

नप-निळर्यि) मनीची धेन ती घेन झाठी 
दिवसनिरशिं दयेने तीस तो भप पाळी|] १६॥(१७,१ ८) 


अनचर* यवनांनीं त्या नपा ठार कठं 
नप-निधन असें तें पूण शापोक्त झालें । 
निधन-समर्यि भार्या गर्भिणी सत्य होती 
जठर-निहित-तेजो-रारि शुद्ध प्रची ती ॥१७॥ 


१ आयच्याचा अवधि. २ पूर्वंजन्मीचे कम. ३ हें थो० माधवरावांचें 
विशेषण ४ नवीन पति राजा, स्वीकारिला. ५ आपल्या वडील भावाचें. 
६ सेवक. ७ निलय घर. ८ उदरांत ठेविला आहे तेजस्वी गर्भे किवा 
सूर्य जिने. हृयाचें विशेष्य ' प्राची ' हा शब्द येथें पद्याकरतां ' प्रची ' असा 


पडला आहे. 


चमत्कार १६--प्र० नारायणरावांचा मृत्यु १९५ 
( र्थोद्वता ) 


वाण-नंद-रस-भमि या शकी 
बाळभपति दिवास' जाय कीं | 
व्योम-मध्य सविता त्रयोदशी 
टाद्ध भाद्रपदिं मावळे राशी" १८ (२०,२१) 
क्रम प्रत्यहींचा * दिवा भोजनांतीं 
निजाया निप्रे बाट-मपाट-मर्ति । 
तदा त्या नपा निदेया गारद्यांनीं 
जिवे मारिठे. होय शापोक्त हानी ॥१९॥ 
गणाध्यक्ष-वाचे "-नुसारें नृपाटा, 
असू त्यागितां मोक्षह्ी प्राप्त झाला | 
असे वत्त मागील नारायणाचे 
निजा कमयोगे रहाणें नराचे ॥२०॥ 


जयाने नपा मारिले त्या धराया 

न ये पैर्य कोणा तया ठारयि जाया । 
भवान्राव*-नामा मराठा * प्रतापी 

घरी तो तया जो असे शौब्रकोपी ॥२१॥ (२२) 
नपाचे दवा अत्य-संस्कार केले, 

गृहीं भप-भार्येसहि शांतवीठें । 


१ शह. १९९५ भाद. शु. १३ सोमवार > १७३३ आगष्ट ३०, १२ 
बाजवा. २ चंद्रासारखा प्रधान नारायणराव. ३ प्रतिदिव्लींचा. ४ गणपतीच्या 
वराप्रमाणे,. ५ प्रतिनिधी. ६ महाराष्ट्रांतील, असा येथे देशशर अथ आहे. 
जाचविपर अथ नाट 


१९६ 


१ जठरखूपी आकाशांत. २ जोराचा वारा. ३ भावी कल्याणाचे अनुमान 


श्रीशिवकाव्य 


तियेच्या सु-गर्भास मानूनि राजा 
सुमंत्री पहाती स्वयें कामकाजा  ॥२२॥ (२३) 


४. गभस्थ प्र सवाई माधवराव ( वसंततिळका ) 


नेठें पुरंद्रगिरीवर त्या सतीला, 

मंत्र्यादिकीं जठर-गभ नपाळ केला । 

वाटे शशीच जटरांवरि माधवाख्य, 

देईल तो, गमतसे, जनतेस सौख्य २३ (२५) 
मेघा प्रभंजन?, तमा रवि ने दिगंतीं, 

तापा शशी सहज नाशुनि देइ शांती । 

भावी नृपाल निज इात्रुंस तेवि नाशी, 

वाहे तदा शुभवहा* जनवुद्रि ऐशी २४ (२६) 


५, नाना फडणीस (साकी) 


सवाइ माधवराव ठेवुनी गर्भाचे त्या नांव, 

नाना हवाकिति कणधार* ते राज्यरूप ती नाव॥ २५ ॥ 
योग्य प्रसंगीं मंत्रिवरांची संमति नाना १३, 

राजा नसतां प्रजा-रंजनीं* उणें न येऊं देई ॥२६॥ 

हामदम ज्याच्या आंगीं जो बहु नीतिमान, बुध, दाता, 

दीनां पालक सत्यवचनपटु नाना फडणिस होता २७ (२७) 


न्या दे 


करणारी. ४ सुकाणूं धरणारा, चालविणारा. ५ रंजन > संतुष्ट राखण. 


चमत्कार १७--प्रधात स० माधवराव-जन्म १९७ 


चमत्कार १७ 


१. सवाई-माधवराव-जन्म ( टुतविटंबित ) 


अधिक *माधव-माति पुरंदरी, 

गिरिवरी जय-नामक वत्सरीं । 

धवल? सप्तमि योग दिवा भटा, 
अभिजिती* प्रभ माघव जन्मला ॥१॥ (१) 


( चामर ) 


४माधवांशजात भूप माधवासल्य* शोभला, 

श्रेष्ठ *माधवाहुनी गुणें प्रजेस लाभला । 

वृत्त ऐकुनी जनांस हर्ष होय अंतरी, 

जन्मला पुरंद्री खराच तो पुरंदरी ' ॥२॥ (२) 


( इंद्रवज्रा ) 


नारायणा आठवितां प्रजांचे, 

जे अश्रु ते जाति अपाप साचे । 

आढे परी तद्रिपु-टोचनांना, 

तेव्हां नवे अश्रू अपाप नाना* ॥३॥ (३) 


१ बंशाख. २ श. १६९६ शुद्ध पक्षांतील सप्तमी ( १८४१७०४) 
सोमवार. ३ उत्तरादादाचा चौथा चरण. ४ विष्णूचा अंशावतार. ५ सवाई 
माधवराव थोरल्या माधदरावाहून गुणें धेप्ठ. ६ हे अशुद्ध रूप (पुरंदर > 
इंद्र, पोरंदरि स जयन्त) ह्या दोन शब्दांच्या संकराने झाले आहे. 
< आपोआप. ९ पुष्कळ. 


१९८ धोशिवकाव्य 


शिरीं पूण कुंभास घेऊन नारी, 

मर्दे ओतिती राजवाड्यांत वारी* | 

शची-प्रेरिता त्या बघू अप्सरा हो, 

नरै कां गांग तें तोय अद्यापि वाढो ? ॥४॥ (४) 


(उपजाति) 


४बाडावगाहाथ सुरस्त्रियांनीं 
जे आणिलें गांग बिठाद्ध पाणी । 
पुरंद्रांतून अपार वाह, 
त॑ आजपर्यंत तसेंच आहे. ॥'५॥ (४) 
(ट्रुतविलंवित ) 


मधुर कोमल दुंदुनि वाजती, 

गृदिंग्हदी गुढियादि उभारती । 

जमुनि वारवधू* नपमंदिरी, 

नटुनि नाचति गाति मदु स्वरी. ॥६॥ (५) 
यदि दाशी उद्याप्रति येतसे, 

तम टढयाप्रति जाय तदा जसें । 

जवयि पुरंदर माधव जन्मटे, 

रिपु समस्त तदा लय* पावळे ॥७1॥ (६) 


१ पाणो. २ इंद्राणोच्या आज्ञेवरून. ३ चरण ४-चा अर्थ--सवाई 
माधवरावाच्या जन्मकाली बायकांनी पाण्याची हेल म्हणून राजवाड्यापुढे 
ओतलेलें पाणी पुरंदरीं अजून कां वाहात राहणार नाहीं? अर्यात्‌ राहीलच. 
कां? तर हे पाणी उत्येक्षनुसार गंगेचे असून इंद्राणीनें अप्सरांकडून वाद- 
विले होते. ४ अवगाहून ऱरस्तान. हें पद्य ४ शॉ समानाथंक. ५ नृत्यांगना - 
६ नाथ- 


चमत्कार १७--प्रधात स० माधवराव इंग्रजाचा पराभव १९९ 


(बसंततिटका ) 
नारानिया बहुत थोर पुरें अरींची, “ 
केटी यथार्थ अभिधादि पुरंदराची  । 
झाडें सुजन्म जयवसर्रि माधवाचें, 
युद्धांत ये यश सदा म्हणवूनि सार्चे ॥८॥ (७,८) 


२. मराठे-इंग्रजांचे तळेगांवच युद्ध --इ. १७७९ 
( भुजंगप्रयात ) 


बटी कार्यसाधू परांतें वधाया 

रणीं बंदुकांनी करीती टढाया | 
सुरा-मांस-भक्षी परद्वीप-वासी र 

असे हूण* आढे लढाया पुण्याशीं ॥९॥ (९) 
सुरा-प्राशनें धुंद ऐसे पदाती 

असंख्यात शस्त्रे करीं दाळ*े देती । 

यदा सह्य" टंबूनि आढे पुदारां, 

अनभ्यस्त* तैं भमि कांपे थरारां ॥१०॥ (१०) 
असें वृत्त पौरां जनीं आयकोटें 

भयम्रस्त तैं पुण्य-वासी जहाले । 

असू-तुल्य पुत्र-स्त्रया टाकुनीयां 

पळाडठे गनी प्राणरक्षा कराया 1११॥ (११) 


१ शत्रूची पुरें उध्दस्त करणारा (इंद्र) > पुरंदर-ही गडाची संज्ञा, तेथे 
सदाई माधवराव जन्मल्याबरोबर दत्रुनगरे उध्वस्त झाल्यानें अन्वर्थक झाली 
अशी षवीचो विदक्षा. २ इंग्रज ६०. ३ चकाको, तेज. ५ सह्याद्रि पर्वत. 
५ डिटा असा अनुभव पूर्दी नव्ह्वा ती. ६ प्राण-रक्षणायं. 


२०० श्रोशिवकाच्य 


पुणे गांव सारेंच उद्वस्त? जाले, 
तदा लोक ते आडमागे पळाठे | 
दिवा भीति वाटे पथ्थी वावराया, 
गृहीं लागलीं श्‍वान-गुध्रें फिराया ॥ १२॥ (१२) 
तळेगांव-हदींत आठे परावे*, 
तदा मंत्रि नाना महा कोप पावे । 
करी सिद्ध सेना सर्वे घ्यावयाला, 
रणीं हरण मर्दावया तो निघाला ॥१३॥ (१३) 
नदी-तुल्य वर्षामवा * हिंदुसेना, 
दिसे अश्‍व-तोया * करी-नक्र*, नाना । 
तटींच्या तरूंचेंध रथांच्या ध्वजांतें 
बरें साम्य वाटे कवीच्या मनातें ॥॥१४॥ (१४) 


(दिंडी) 


शिरीं चमांचे* टोप रिरस्त्राण 
नवीं आंगीं चिल्खतें तर्शी छान | 
जणो सूत्र-स्थित€ सुमणि-माठिका ती 
तशी टणांची दिसे सैन्य-पंक्ती८ ॥ १५] (१५) 


१ उठून गेली आहे वस्ती ज्याची असें. २ दात्रु. ३ पावसाळ्यांत 
वाहणार्‍या. ह्याचें नदी हें सामान्यरूप- ४ संन्यांतील घोडे हेच नदीचे 
पाणी. ५ हत्तीर्प सुसरींनी यवत. ६ इंद्रायणी नदीकांठचीं झाडे. ७ कात- 
ड्याचे. ८ दोर्‍यांत भोंवळेलो. ह्या सेनेवर दोर्‍यांत भोवलेल्या मण्यांची 
उत्प्रेक्षा कवीनें केली आहे. सारखा गणवेष घारण करणारी व शिस्तीने 
एका रांगेत चालणारी दी अपूर्व सेना पाटून पाढणाराच्या मनावर काय 
परिणाम झाला, हे ह्या उत्पक्षेनें चांगळें दिसून येतें. 


चमत्कार १७-- प्रधान स० भाघवराव:इंग्रजाचा पराभव २०१ 


(पृथ्वी ) 
परस्पर-भर्ये तदा उभय-पक्ष-सनापती 
रणांगणि तटस्थ, ते प्रथम यद्ध नारमिती । 
'पराभव जरी घडे कुटकलंक कीं तो नवा 
जड म्हणनी २ मनीं उपजला असा? वानवा * ॥१६॥ (१६) 
पुरंद्रगिणीवरी वसत बाळ भपाल तो 
करी नण-दरासना*, तण-रारां-सर्वे खेळतो । 
अशांत चर" येउनी वदत राजराजेश्‍वरा 
* अम्हांस रिपु नावरे, त्वरित युक्षित कांहीं करा ”॥॥१७॥ (१७) 
नपें तणधनस त्या तणशारां तदा जोडिटें 
करून मख परिचमे सहज त्या दारा सोडिठे । 
नपाढ लघु मर्ति ती बदतसे तया जासुदा 
* र्पिंस वधिलें, कथीं निज-दटी,* त्वरे जा मदा*' १८ (१८,१९) 


३. कॅ. स्टुअट-चा पराभव 

असें परिसुनी चरें टघुनपोकत हर्पान्विते 

रणा परत जावया, त्वरित वंदिलें स्वामितें । 

झणीं परत पावटा€ बसुनिया सदश्‍वावरी, 

स्वतैन्य दिसठें तया रिपु-गजास सिंद्ापरी १९ (१९) 
स्टुअट॑' अमिधा जया, वदति टोक ज्या फांकडा१*, 
पहा सुजनहो, तया समय पातला वांकडा । 


१ अपूर्व. २ दों दोन्हीं पदे दवानवा-चें स्वरूपबोधन म्हणजे एकच कार्य 
करीत असल्यानें त्यांपको एक अतिरिक्‍त आहे. ३ झंका, संशय. ४ दझरासन 
म्य्घनृष्य. ५ दूत. ६ दल सेना. ३ आनंदाने. ८ येथे * चालला 
संपुक्‍्विक होईल. ९ ऐटदार बीर. १० कॅप्टन स्ट॒अटे 66७ 


२०२ 


श्री शिवकाव्य 


न धान्य तणही मिळे, बठ* समस्त झालें दिलें 
म्हणनि रण सेडिळे स-बठ इप्टरं* निष्टरं २० (२०) 


न काल अपणां वरा समजनी रूमबापुरी- 

मर्धे अचुक तो शिरे, परि सदा झर अंतरीं | 

मिळेड मजला कशी सुखद दिंदुची पुण्यभ 
१-मणि-मंडिता छोड कम 23 

सुवण-मणि-मंडिता, वदत “मैं न डोरू कम” ' २१ (२१) 


( वसंततिठका ) 

होते बळाढथ परि ठण पळन गेट 

घे पुण्यास विजयी नप-सैन्य आढे. | 
केली अपार धन खर्चाने राज-माजी 
होती प्रजाजन समस्त नृपास राजी २२ (२२) 
जे योध हिंदचमशीं टदण्यास आढे 
त्यां भप-सैन्य-पर्तिनीं हृत-दाकिति केळे । 
होते धन-स्थिति जशी पवने निराळी 
तैशी समस्त रिपुची ' समरांत झाटी २३२ (२३) 
४. पुणे-नागरिकांच साख्यवर्णन 
तें पुण्यपत्तत तदा अमरावतीसे 
तेथीड सुज-जन-संघ सुरांदा भासे | 
देवस्त्रियांसन वय, तटिनीहि गंगा 
एरावतारपारे करी, न तुळा तुरंगा ॥२०४॥ (२४) 


१ स्ट॒टच मराठाताठ ख्यातर. २ हिदी कभी-चें वतसाघनासाठी ख्पांतर 


अय 'कघा 


सवाई माधवरावांचा मंज 7. १३०१ वशाख टा. र 


(१७५९ एत्रिल २१) स पर्वतीवर झाडटो. २ आकादयांत. ३ (हयाचे 
विज्ञेष्य स्थिति.) ४ मुळामुठा हो नदी. 


चमत्कार १७--प्रधान स० माधवरावांची सुखी प्रजा २०३. 


| (मदिरा) 
पावक-तेज' रमा-बवसा * नप माधव आर्य * जनावर्नि* जागे, 
नाथ अनाथ जनां जनकापरि, दुप्टजनारदन* होय निजांगें । 
वर्षति मेव यथा 5वसरीं, धन-धान्ययुता क्विति सवहि झाली, 
मानिति इंद्रपदास मनीं जन तुच्छ, अशी सुख-पबणि* आढी २५(२५) 
( शादूटविक्रीडित ) 
आलें नतन जोडपे *दिविं-हुनी वद्धि-क्षयांचें यदा 
तेव्हां सर्व पदार्थ सेविति मदे वद्गीस बद्धिप्रदा* 
झाला" क्षीण, अश्या क्षया दविजनपें तत्काठ आज्ञापिलें 
: पंंचांगीं,(*दशिमा्जि वा जडचयीं ' राहे क्षया, स्वस्थ रे' '२६(२६) 
ज्ञानें वद्ध परी बर्ये यव, असे जे दक्ष राज्यावनीं 
दाते, सत्यपरावटंबि* , समरी झंझार शराप्रणी 
दीनां बाप, खटांस काल, असले मंत्री जया माधवा, 
तो भूपाठ सदा स्वकीय विभवें अर्चीतसे मा-घवा २७ (२७) 
रात्रीं उंदिर धान्य चोरिति, दिवा पक्वें फढें माकडे 
दोघांबांचनि चोर्य-कभ नव्हतें राज्यांत कोणाकडे | 
कामक्रोधमदांस वतन नसे कोठहि *४आज्ञेविना, 
योग्यायोग्य बपूनि काळ रमती घेऊनि आत्मांगना ॥२८॥ (२८) 
१ अग्नीसारखा तेजस्वी. २ दिष्णु. ३ श्रेष्ठ, ४ अवन > रक्षण. ५ दुष्ट 
छोकांता शिक्षा करणारा. ६ क्वचित्‌ यंणारा सुखदायक काल. ७ स्वर्गहून 
८ यथे फदधि-प्रदा (उत्कर्ष देणारी) असा शुद्ध पाठ असेल काय? ९ क्षय 
(अध्याहूत.) १० पंचांगांत तिथीचा, चंद्रामध्ये कलांचा आणि समुद्रांत ओटो- 
टीनें येणारा क्षय. ११ हया पद्यांत परिसंख्या अलंकार आहे. शंकातीत अद्या 
ठिकाणीं क्षपास राहावयास सांगण्याचे तात्यये पेशव्यांच्या राज्यांत त्याला 
स्थान नव्हते हेच होय. १२ सत्याचा मनापासून आश्रय करणारे. १३ पूर्वा- 


धाव परिसस्पा अडंकार आहे. १४ (शास्त्राच्या). ह्या आजेचें स्वरूप 
बामाच्या संबंधांत पुड पद्य २९ मध्ये दिसून येतें. 


-२०४ श्रीशिवकाव्य 


(भजंगप्रयात ) 
कतुस्नात-भार्येसर्वे अतरंगीं' 
प्रजोत्पादना्थे निशी सुप्रसंगीं । 
जरा? क्रीडती लोक धर्मानुवर्ती, 
परस्त्री स्वसा* कन्यका मानिताती ॥२९॥ 


५, सवाई माधवरावांच्या राज्यकारभाराचा सुपरिणाम 
(वसंततिलका ) 
सदर्ण*-संकर नसे लवही जनांत, 
तो गान-चित्र-कवनांत बसे निवांत । 
राज्यांत ज्या परवधू जननी-समान 
तेथें कसा मग मिळेळ खलांस* मान ? ३० (३०) 
भूपप्रतापरविच्या किरणीं समस्ता 
नेठें क्षणे रिपु-तमा सहजीं दिगंता । 
दारिद्रय माहित नसे लवही कुणाला, 
प्रख्यात माधव असा क्षितिपाठ झाला ३१ (११) 
( चामर ) 
५ कालरूप राजबुद्धि' वाहते चटूुंकडे, 
मानिती जगांत तं न माघवास आवडे । 
* काटद्देतु भप हे नर्पे जनांस दाविले 
भारतीय कुंतिवाक्य सत्यतेस आणिटें* ३२ (३२) 
१ एकान्तांत. २ परिमित. ३ बहीण. ४ हें पद दिलष्ट आहे. त्याचे अथं 
जाति, रंग नि अक्षरे असे तीन आहेत. ५ दुराचारी जनास. ६ कालो वा 
कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणं । इति ते संगयो मा भूत्‌ राजा कालस्य 


कारणम्‌ । (भीष्माची युविष्ठिरास उक्ति) पु. सं. मध्येहि चुकीनें टीर्केत 
“हे कुंतीचे वचन म्हणून म्हटलें आहे. 


चमत्कार १७--प्रधान स माधवरावांचा विवाह २०५. 


६. सवाई माधवरावांचे लग्न (पहिटे) (भुजंगप्रयात ) 
सुशीला सुरूपा कुटीना प्रसिद्धा 
वधू सारसाक्षी| अशी जी यशोदा* । 
नुपा माधवा योजुनी नोवरी ती, 
मुदें लाविठें टग्न तें सन्मुद्रतीं* ॥३३॥ (३३) 
(शादूटविक्रीडित ) 
पत्रें घाडनि मांडलीक अवघे टग्नार्थ् पाचारिले, 
शिदे गायकवाड होळकर हे सैन्यासर्वे पातले । 
झाला उत्सव पूर्ण एक महिना, लाभे द्विजां दक्षिणा, 
तै नाना फडणीस-मंत्रि बरे आहेर* देती जनां २४ (३४). 
अंबारी द्वि-'रदावरी विलसटी, माहात गंडस्थटीं, 
मोर्चेढे" चवऱ्या कुण्णी उडविती राहून बाजूंवरी । 
सौताराम-समा? बघवर मधे अंबारिच्या शोभले, 
सीताराभपदाब्जभंग” कबिला हें साम्य भासे मठे ॥३५॥ 
(आर्या) 
श्रीराम-कृष्ण-नट-नृप यांच्या उत्सव जसा विवाहांत, 
तैसाच माधवाच्या, नदी घताची अपूव वाहात ॥३६॥ 
नुप-वैभव-थाटाची लोकांनीं पाहिली वरात निशी, 
नयन-चकोरा झाला विशिखेसह* माधवाख्य भूप शशी ३७ (३५) 


१ कमलनंत्री. २ ही दुसरी बायको, गणेश दिश्वनाथ गोखले कन्या 
३ दा. १७१४फा.व. ९ (१७९३ मार्च ६). ४ परत आहेर. ५ हत्ती. ६ मोर 
(-पिच्छ-) चवरी (> चवर) ह्यांच्या संक्षेपाने मोचल शब्द झाला असेल 
काय? ७ हा दब्द ' सोताराम तसे' असा कल्पिल्यास बरें. कारण वघूवर 
हें हाचे विशेष्य आहे. ८ येथंटी भावे-कवीनें आपले प्रिय देवत राम हे 
सुचविले आहे. ९ विशिखा-नक्षत्र यक्त चंद विशेष शोभतो. 


'२०६ श्रीशिवकाव्य 


श्रीकृप्ण-रुक्मिणीचें टग्न जसें कल्हहदेतु , हें न तसें । 
माधवराय-यशोदा यांना झाळे समस्त जन नत-से ३८(३६) 


७. ग्रौप्मक्रतुवर्णन ( वसंततिटका ) 


स्वच्छांवर कोमळ तणें नगरोपकटीं 

गो-वंद * शांत चरती रुचिराव*-दृष्टी । 

छाया निदाघ*-समयीं सुखदा मनास, 

पाटूनि) भानु-ह्य चाढति सावकारा ॥३९॥ (३७) 


८. शरदूकतुवर्णन 
ओला नवा हरबरा रविच्या हयांला, 
लोकानसार€ गमतो प्रिय खावयाला । 


ते आक्रमनि दिवसां झणि सरते वीथी* 
स्वस्थान्त' ? भक्षिति चणे दारदी निद्यांती १ ४० (३८) 


१ युद्धास कारण. २ अंब > पाणी. ३ उपकठ जवळचा प्रदेश. ४ वृंद 
हा शब्द नपुसकलिगी असल्यानें त्याचें अनेकवचन वृंदे असें व्हावयास पाहिजे. 

आहे ह्या रूपावरून तो पुल्लिंगी योजिलेला दिसतो. ५ अधवट मिटल्यामुळे 
संदर आहे दृष्टि ज्यांची अशीं गो-वृंदे. हे विशेषण वस्तुतः चरणाऱ्या 
गुरास योग्य नाहीं. बसून रवंथ करणार्‍या गुरासच योग्य आहे. ६ 
निदाघ < उन्हाळा. ७ चरण ४--मध्ये उन्हाळ्यांत दिवस मोठे कां ह्याचें 
कारण उत्प्रेक्षिले आहे.ते असे-सूर्पाचे घोडे सावकास चालतात म्हणून. तें तरी 
कां? उन्हाळ्यांत इप्ट अशी सांवली त्यांच्या मनास लोभविते म्हणून. ८ 
मनुष्याच्या कल्पनेप्रमाणे. ९ (आकाशांतील) 77२. १० स्वस्थ आहे (अंत:- 
करण: ) अंत ज्यांचें ते, स्वस्थ मनाने. * ह्वाळ्यांत दिवस लहान 
कां हयाचे कारण उत्प्रेक्षिले आहे. ह्या दिवसांत हरवरा ओला असल्यानें 
तो (रात्रीं) खाण्यास लवकर मिळण्यासाठी दिवस वेगानें चाळून संपवितात. 


चमत्कार १७--प्रधान स० माधवराव पुरणे-वणंन २०७ 
९, पुणं नगर-वर्णन ( रिखरिणी ) 


चिरेबंदी बाडे, टघु-गुरु पर्थी सर्वे फरशी, 

गह्द्वारी शोभे रजत*-निल्यीं कृष्ण तुलसी । 

समद्धीनें पूर्णा विटसठि अशी पुण्य-नगरी 

नसे ढोकांमध्ये टव कुटिलटता*, नांदत गरी * ४१ (३९) 


( वसंततिलका ) 


शीतांर “-मंगठ-ब्थां 5 गिरसादि चित्रे 

तेजस्विता वरिति भान-करे' विचित्रें । 

भानूदयी गगर्नि निष्प्रभ सर्व तारे, 

होती पुणे-नर्गार ते थृुतिमान' सारे ४२ (४१) 
झालें प्रभजन?-ज मारुति-नाम रतन, 

तेजोदरीं< प्रकटळें रवि दिव्य रतन । 

टक्ष्मी प्रसिद्ध जट-जा, नभ पंढ" आहे, 
विश्‍वंभरा ९? प्रसवडी नगरी पुणं हें १ ॥४३॥ (४२ 
प्रासाद सुंदर शिलामय सात-ताटी १, 

गच्चा मनोहर, फिरे जल भोंवताटी (४३) 
जाई-जुई-बकुल-चेपक-शेवतींचीं, 

देती सुगंध सुमने नव माटतींची ॥४४॥ 


१ चांदोर्चे वंदावन. २ दुष्टपणा. ३ गर > विष. ४ आंगिरसर ग्र, चं 
मंगळ, बुध, इ. ५ सूर्यकिरण. ६ तेजस्वी. 3 प्रभंजन नव्वारा. ८ तेजस 
* उदर ह्यांचा शुद्ध संघि तेजउदर असा आहे. ९ नपुंसक. १० पथ्वी 
११ ह्या पद्यांत पंचभतांचें सवंश्रष्ठ असे एकेक अपत्य सांगितलें आहे 
अर्थात्‌ पुणे हें सद नगरांत श्रेष्ट ठरते. १२ सात मजली. 


२०८ श्रोशिवकाव्य 


भ्रादि ' ढोक, मथरादि पुर्‍या समस्ता 

ही त्यांत पुण्य नगरी गमली वरिष्ठा | 

सर्वांस ऊर्जित दशा जगतांत येते 

नीच स्थितीसहि तसें जग सर्व जाते ॥४१५॥ 


१०. सवाई माधवरावांचे वेभव 


ज्याचे पदीं नपति-मस्तकिच्या किरीटी 

संघर्पणे र दिसति हेम-समान दीप्ती । 

तो माधवाख्य नपवीर पुण्यांत नांदे, 

सोख्याब्धिमग्न* करिती जन कामधंदे ॥४६॥ (४६) 
ऐसें पुर्ण-नगर फारचि रम्य होतें, 

जेथे निशी स्लवति चेद्रशिळा* सुभेतें । 

स्पर्धा जणों करितसे अमरावतीशी, 

त्या माधवाख्य मदना नवरी रतीशी* ॥४७॥ 


 मंदाक्रांता ) 


मंत्री नाना, हरि* चम-पती, रामशास्त्री) गरूजी, 
भपाक्ञेनें अवन करुनी ठेविती ढोक राजी | 

राजा मंत्री चमपति तिघे टोक-रक्षा दक्ष 

ऐसा राजा कल्युगिह्दि द्या पावला राम-साक्ष€४८ (४७) 


१ भः, भव: इत्यादि सात लोक < भवने. २ मांडलिकांच्या मकुटांवरील 
रत्ने सवाई माधवरावांच्या पादपीठावर घांसल्यानें. ३ ह्याचें विदेष्य जन 
सुखसागरांत मग्न. ४ चंद्रकांतमण्यांना रात्रीं चांदण्यांत पाणी पाझरत 
असतें. त्या पाण्यास अमृत म्हटलें आहे. ५ ह्या स्वगंतुल्य पुणें नगरीत 
सवाई माधवराव मदनाच्या स्थानीं व राणी यशोदा रतीच्या स्थानीं होती 
६ हरि बल्लाळ फडके. ७ रामशास्त्री विश्‍वनाथभट प्रभुणे. ८ साक्ष > साम्य, 
बरोबरी. साक्ष दब्दाचा हाच अथं चम. १२ पद्य १ मध्ये आला आहे. 


चमत्कार १७--सवाई माधवराव-फर्मानवाडी २०९ 


११. फर्मानवाडीसमारंभ महादजी शिदे ( शादूटविक्रीडित ) 
दिट्ढीटूनि वजीरिची १ सु-वसनें शिद्यांनि जीं आणिटीं, 

मोठा थाट करून माधवनपा अत्यादरें तीं दिलीं । 

शिदा शर महादजी सचिवता* मागे नपा माधवा 


- त्याते ती न दिळी नपालचतुरे, आळा मनीं" वानवा ४९ 


(स्रग्धरा ) 
ढंका दारू-मय़ी ते करुनि उडविडी पर्वतीच्या समीप, 
दारूच्या मारुतीने सकळ विनटटी* दाखवीठें अमृप* | 
केलासे रंग मोठा, सकटजन समारंभकाटीं,* नुपातें 
रंगाने दिंचिती, तें असकृत€ बघतां ना हल नेत्र-पातें ॥५०॥ 


१२, से. हरिपंत फडके व महादजी शिदे यांचा मृत्यु 
( मंदाक्रांता ) 
ऐशी आली बहुत भरती हिंदुराज्याब्धिलागी 
किंचित्‌ काठे, पुनरपि तया ओहटी य वेगीं । 
आद्या भार्या नपतिचि मरे, तै दुजे* लग्न केलें 
दोघे** योद्रे ९ चमुपति पुढे स्वर्गटोकास गेढे ५१ (४८,४९) 


१ वजीर-इ-मुतालिक, मंत्र्यांतील सरव श्रेष्ठ, ह्या अधिकाराची वस्त्र, , 


श. १७१४ आषाढ शु. २ (१७९२ जून २२). २ सर्वाधिकारत्व. ३ (सवाई 
माधवरावांच्या) मनांत. ४ शोभेच्या दारूची बनविलेली. ५ विनपष्ठ केली 
६ अपरिमित, अपूर्व. वितटलो ब अमप ह्यांचे येथील अर्थास कोशाचा वा 
रूदोचा आधार नाहीं. ७ रंगपंचमी-समारंभ ह. १७१६ फा. व. ५ 
(११-३-१७९५). ८ पृष्कळ वेळ, एकसारखे. ९ सवाई माघवरावांची 
दुसरी बायको यशोदा. पण हें लग्न झाल्याचा उल्लेख पूर्वी (पद्च ३३२ पहा) 
आला आहे. १० हरिपंत फडके (श. १७१६ ज्ये. व. ७ शक्र. २०-६- 
१३९४) व मटादजी दिदे(श. १७३१५ माघ शु. १३ दुघ. १७९४ फे. १२) 


१४ दिव 


२१० . श्रोशिवकाव्य 


| - (शार्दुलविक्रीडित ) 

शिदे वानवडीमध्रेंच असतां आठा तयांना उवर, 

ते गेळे त्रिदिवाठयीं* मिरवुनी सत्कौर्ति भूमीवर । 

ड्िप्पुतें जितुनी २, बटू कर तयापासूने घेवोनिया, 

गेळे स्वभवनास पंत फडके, काळें न केली दया ॥५२॥ 
जातां दोन चमू-प देव-मुवनी तें राझ्य झालें ढिठे, 

म्ढेंच्छांना कळतां असें, निज-बळें त्यांनीं तया वेढिठें । 

पंकीं दिग्गजह्दीर पडे जरि तरी मंडूक”* तन्मस्तकीं 

“आरूदे, खलरीति ही चहुंकडे आहेच सुज्ञोक्त कीं ५३ (५०) 


१३. निजाम-मशिरुन्मुल्कांचा राजनीतिपर संवाद 
_ (भुजंगप्रयात ) 
निजामा वदे मंत्रि नामा* मशीरा* 
५ अबी? वख्त खासा” अया है हमारा । 
उडा देउं गा तख्त* जो हे पुने का, 
हमारी कुवत? वंमनोने  * न देखा' ॥५४॥ 
( वसंततिठका ) _ 
५ जो दक्ष भूप रिपुच्या अपकर्ष * "-कालीं 
घाटा स्वसैन्यसह जाउनि त्यास * घाटी | 


१ स्वर्गास. २ इ. १७८७ व १७९०-९२. मध्यें टिपूवर यशस्वी स्वारी. 
३ (आठ) दिशांचे रक्षक हत्ती. ४ बेडूक. ५ तुल्याथंक वचन---पंके निमग्ने 
करिणि भेको भवति मूर्वंग:। ६ ह्या शब्दाचा विवक्षित अथं नांवाचा 
असा आहे. म्हणून येव नाम्ना (नांवाने) असें असणे योग्य आहे. 
* ह्याचें मूळचें नांव मोइतउटोला. ७ आतां. ८ उत्कृष्ट, ९ सिहासत. 
१० सामध्ये. ११ बंमन-ची तृतीया. १२ पडत्या काळीं. १२ त्यावरी. 


चमत्कार १७--सवाई माघधदराव-निजामनीति २११ 


न्यातें रणीं जय मिळे, धन-कीर्ति जोडे, 

जे स्वस्थ भपति अश्या समयास, बेड ॥५'५॥ (५१) 

आहे सु-बैमव जरी तरि हा शहाण्या 

भपे प्रयत्न करणें पर-राज्य घेण्या । 

राजा न तुप्ट बरवा, द्विज जो अतुष्ट, 

मैद्दी सठः्ज गणिका, समजा च नष्ट ' ॥'५६॥ (५२) 

तं स्वस्थ-चित्त* नृप, संप्रति जाहटास 

हें होय इप्टचि तया नुप-माधवास । 

आतां तरी समय हा दवडू नको बा, 

स्वारी करूनि बसवी अपलाच ताबा ' ॥'५७॥ (५३) 
(शिखरिणी ) 

निज्ञामे ऐकोनी मशिर-वच, त्या उत्तर दिले, 

द्विजांना ह्यापूर्वी मम जनक-सैन्ये हटविठें । 

स्वतां मी म्हातारा, म्हणुनि करिती शत्रु गमजा, 

तयांतें जिकाया चमुसहित तू शीःर निघ, जा ' ५८ (५४,५६) 


$. 


१४. मशिरुन्मुल्काची प्रतिज्ञा! ( भजंगप्रयात ) 


मशीरें अशी ऐकुनी ती नपाज्ञा, 
सभेमार्जि त्या थोर केटी प्रतिज्ञा । 
* करूं निकष नानास, काशीस धाईं, 
न होतां असें, देह अग्नींत मांडू ' ॥५.९॥॥ (५७) 
१ उत्तरार्धाशी तुल्यायंक पद्य--असंतुष्टा द्विजा नष्टा: संतुपष्टा इव 
वाथिवा; । सलज्जा गणिका नष्टा निलेज्जेव कुलांगना ॥ २ आक्रमणा- 
थासून विफल. 


२१२ श्रोशिवकाव्य 


ी (शादूलविक्रीडित ) 


ऐसें बोलनियां प्रवान मशिरें तय्यार सेना निजा 

केली देउनि पारितोषिक तिला, शंगारवीठें गजां । 

घोडे स्वार तसे पदाति सजले, प्रख्यात योद्वे, रथी 

सेना जाय निजाम-सनिध, जणों अब्धीस भागीरथी ६० (५८) 


->«>-- 4 १७---- 


चमत्कार १८--प्रन्सवाई माधवराव-नाना फडणीस संवाद २१३ 
कमत्कार ९१८. 


खड्यांची टढाई 


'१. सवाई माथवराव-नाना फडणीस-संवाद (आर्या) 


श्रीमन्माधव-पावक* पेटविला पत्रठेख -वायनें 
क्रोधे भक्ष इच्छी यवनांचा गर्व, नव खवा यनें* ॥१॥ (१) 
निज "-वच-निकपावरतीं भूपाचें मन-सुवण घासून 
नाना फडणिस पाहे, सासूने पाहवी जशी सून ॥२॥ 

5 स्वस्थाना त्यजाने जवे पंचानन ये गजास माराया, 
तैसा निजामकेसरि आठा, गमसी गजा-समा* राया ' ३ (३) 
भप वदे ' इरा-कृपा गिरितें अण करि, अणस गिरि करिते. 
अस्मत्पूवज-वारणिं” केलें हृतवीर्ये विशिख“-केसरितें ४ (४) 
पूर्वी नरवर-रामें नर-भक्षक राक्षसाविपा' वविले, 

भगवःसत्ता १” नसतां पडतें सुतराम ' जाति-शोर्य २ ढिळें ५ (५) 


१ पावक हें माधवरावांवर रूपक आहे. अग्नीसारखा तापट स० माधव-, 
राव हा अथ. माधव: एव पावक: असा विग्रह. २ निजामदरबारांत पेशव्यांच्या 
अपमानाथ निजाम अधघिकार्‍यांनीं केलेले चाळे तेथील गोविदराव काळें 
ह्या पेशव्यांच्या वकिलांनी कळविलें, त्या पत्रठेखरूप वायूने. ३ यून > तरुण. 
हो उपमा केदळ यमकार्थ आलेली दिसते. ४ आपल्या भाषणरूप कसोटीवर. 
«< बेगाने. ६ सम-चें समा हें रूप वत्तार्थ केले आहे. ७ वारण: हत्ती 
८ शिखानष्ट यवन, निजाप. ९ रावणास. १० सत्ता : अस्तित्व; येथे कृपा 
११ पद्याकरतां मु-ला अ जोडलेला आहे. अर्थ अत्यंत, निश्‍चित. १२ जाति 
- जन्म. अंगचे शोयं हा अथं. 


२१ श्रीशिवकाव्य . 


जिकील दोलताल्य श्री-शिदे एकटाच यवनातें, 

तो मूर्त ' धनंजय-२सा होइल त्या म्टेच्छ-खांडव?-वनातें ६ (६) 
शिद्या दोळतरावा भूपाराय जाणुनी.सु-समय-ह्ञी 

नाना फडणीसांनीं उद्गाता* नमिठें समर-यज्ञीं ॥७॥ (७) 


२. तोफ-दारु-बंदुक इ० शब्दर्सा द्वि 
हास्त्रास्त्र-शब्द-सिद्धी * भूपाप्रति सांगती सचिव नाना, 
ऐकुनि संतोष तदा झाला त्या माघवाख्य भप-मना ॥८॥ 

& तुफ्‌ धातू हिंसार्थी या-वरुनी शब्द साविला तोफ 

हिंसा करणें धमचि त्यांचा नेसर्गिकी) असे भपा, ॥ ९॥ (९) 
लघ-मध्यम-मोठी हे तोफांचे भेद तीन आहेत, 
सोडिति परस्परांवरि रात्र-ववाचा घरूनियां हेत” ॥ १ ०॥ (९) 
द* घातु दारणार्थी, व्यवहारी दारू राब्द त्यावरुंनी 
स्त्रीटिंगी गीर्वाणी * परि पुल्डिंगी दिसे कृतीवरुनी ॥११॥ (१ ०) 
गंधक सोरा तैसा शेंडा '-चा कोळसा तिन्ही मिळनी 
दारु असें नाम तया ठेवियढे मिश्रणास तदूज्ञांनी ॥१२॥ (१०) 


१ मतिमान्‌. २ धनंजय-चे अथ दोन: (१) अग्नि, (२) अर्जुन. येथें 
अग्नि असा अथं, पण तो अर्जुनाने चेतविळेला असा अर्थ सूचित होतो 
धमंराजास स्वतंत्र राजधानी वसविण्यासाठीं अर्जनानें खांडवन जाळून 

भमि सिद्ध केली. ही कथा येथ लक्षित आहे. ४ यज्ञकर्मातील सामवद 
ग्राणारा मुख्य कत्विज. ५ शब्दसिद्धि > संज्ञांची व्युत्पत्ति, ६ तोफति 
( हिसा करते ) सा तोफा. ७ ' नैसर्ग कौ ' असा मूळ पाठ असणे संभाव्य 
आहे. नेसगं र निसगंतिद्ध, ८ हेतू, उद्देश. ९ (दारणार्थी) फोडिते ती, दारु 
(इ-- उदार). १० देवांमध्ये (आपसांत बोलतांना, अर्थात्‌ संस्कृतांत) 
११ रईचा. (?) दोराचा कोळसा वापरतात. ह्यासच मुसलमानांत 
दोंडाचा म्हणतात 


चमत्कार १८--, ० सवाई माधवराव-खर्ड्याची लढाई २१५ 


ध्वन्पथ बग ९ धातू या-वरुनी राब्द साविठा वाण, 

सूं सूं गर्जत जाने रणीं परांचे हरीतसे प्राण ॥१३॥ (११) 
दण्डरे तया वदती कीं जो दारूदर* दशाधिका वबितो 

जी भेदि बिंदुटक्ष्या* तीतें बंदूक वदे रणीं सुबि तो १४ (१२) 


३. युद्धाथे मराठे सेनिक निघतात ( ट्रुतविटंवित ) 


सकळ यंत्र-समह्‌ निघे जरी । समरिं शात्र-वथा नप-केसरी, । 
गिरि अशेष खणन तणापरी । उडवितीठ*, कसे टिकती अरी १५(१३) 


(उपजाति) 


प्रतिक्षणीं दौळतराव शिदे । असंख्य तोफा उडवील ठंदे” । 
ती बष्टि होतां रणिं गोटकांची । त्रेथ्रा उडे म्लेच्छप-सैनिकांची १६ (१४) 


जो कस्पटप्राय रिपंस मानी । सेनेशा तो होळकराल्य* मानी 
मोटी विषारी रिपुरूप शेतें। विश्वंसिती सैन्यप पानसे” ते १७(१'५,१६) 


( शादूटविक्रोडित ) 


जे योद्रे पटवधेनाख्य” तुमचे आहेत शाराम्रणी 
मर्तागस्ति* परान्धिचे  ? गमतसे भपा, असे मन्मनीं ॥१७॥ 


१ वणू-शब्द करणें. यावरून ' बवयोः अभेद: ' ह्या वचनानुसार बाण ' 
साधला आहे. २ दारूने भरलेला बाण. पु. सं. मध्ये ह्याचें वर्णन सदण्ड 
बाण: असें आहे. अथं--धरण्यासाठीं काठीने यक्‍व असलेला बाण. येथे ह्या- 
बाणास दंड असं म्हटले आहे पु. सं. मध्यें लक्ष्यं एव बिदुं खनति 
सा बिदखा बंदूक, ४ ह्याचा कर्ता, ' यंत्रसमह ' यांतील, यंत्रे हा घ्यावा 
५ सहज, लीलेने. ६ काशीराव व बापूराव. ७ सखारामपंतादि तिघे. ८ 


वरषरामभाऊ, विटल धोंडदेव, चितामणराद इ. ९ मतिमंत अगस्ति कतष 
१० ४त्ररूप सागराचे 


२१६ शोशिवकाव्य 


रास्ते ', गायकवाड', पाटणकर', प्रख्यात निबालकर«, 
नेमे जातिळ भूप नागपुर '-चे चाटून रात्रंवर” १८ (१८-२१) 
नानांनी समरांगणाथ अपुळें सामर्थ्य वर्णायठे, 
नोफा एक सद्दत्न आणि दलही शिद्यासवे धाडिडे (२१) 
आणा येथ निजाम-मंत्रि* धरुनी ' श्रीमाधवाळ्ञा अशी 
झाली, वंदुनि ती रिरीं निघति ते शिदे र्सेनेनिशीं १९ (२२) 
४. सवाई माधवराव नि नाना फडणीस (पृथ्वी) 
यशाःकिरणिं ज्याचिया उजळिल्या दिशा सर्वही, 
बसून सदलंकृता नव गजावरी तो मही- 
सुर-प्रिय* तदा निघे, सचिवही€ तया संगती, 
निघे, रवि-दाशी-परी रसिक-ठोचनां भासती ॥२०॥ (२०%) 
( शादूळविक्रीडित ) 
शिदे-होळकरादि शूर सगळे सिद्ध स्वसेनेनिशीं 
होबोनी निघती रणांत ळदुनी जिंकावया ात्रुशीं । 
त्या सेने-मबळे तुरंग सजठे, माळा गळां शोभती, 
वाळे पार्यि, जिनं" सुरन-वचिते, मोरापरी नाचती २१ (२५) 
५. युद्धभमि (उपजाति) 
सिना" खरी या तटिनींमधे ती २ | अपार सेना तिसरी नदी ती ९ 
सरस्वतीचा यमनेस झाळा । जो संग, गंगोव तिथे मिळाला २२ (२६) 


श्माघवराव रास्ते. २ गोविदराव. ३ बहिरोजीराव. ४ जानराव नाईक 

दुसरे रघोजी. ६ मशयोरुन्मल्क. ३ ब्राह्मणांना प्रिय :स० माघवराव 
८ नाना फडणवीस. ९ खोगिरें. १०, ११ खडथजिवळील दोन नद्या. खरा नट 
खरी ह्या नदीचे पाणी खारट होतें. पद्च २६ पहा. १२ ह्व्ांपेको एक ती 
अतिरिक्‍त पडली आहे. 


«्< 


चमत्कार १८--प्रग्सवाई माधवराव-खड्याची लढाई २१७ 


६. निजामाचे सन्य 
भागापुरा '-हून निजामभूप । घेवोनियां सैन्य सवे अमूप । 
धान्ये धनं यांसह सिद्ध झाटा । मशीर-मंत्र्यासह तो निघाटा २३ (२७) 
संतिमुळ दु:ख रवूत्तमाटा । झाढें तसें होय निजाम याटा । 
नेऊन युद्धांत जनानग्वाना । दुःखास भोगीत? निजाम नाना २४ (२८) 


- होता जरी वद्ध निजामराज । युवस्त्रियांचें बहु त्यास चोज * । 
रणांत हत्तीवर बसवूनी । नेई स्त्रिया तो प्रमदा *5मिमानी २५ (२८) 


७. निजाम-सन्यास पाण्याचे दुर्भिक्ष 


वसून झाले द वर्षे ज्यातें । खडांमिधा गांव नवें असे ते । 
ग्वारें तसें स्वल्पचि नीर वाहे । निजाम तेथे सह-सैन्य राहे २६ (२९) 


( बसंततिलका ) 
सायदिनीं यवन नित्य निमाज-वृत्ती*, 
ने परिचिमाभिमख होउनियां करीती । 
डोळे मिटून करही पसरूनि दोन्दी, 
पाणीच याचिति गमे वरुणास मानी" ॥२७॥ (३०) 
जे तापढे रविकरें भट गोरवर्णी *, 
ते म्टेच्छ* पूसति जनां * कवण्या ठिकाणीं 


क 


१ हैदराबाद. २ भोगता झाला. ३ कोतुक, प्रेम. ४ तरुणींचा शोकी. 
५ वृत्तो सू विधि, क्रिया. ९ पहिल्या तीन चरणांत यवनांच्या प्रार्थनेचे 
बणंन आहे. याच संधीस त्यांना पाण्याची अतिदय टंचाई पडली होती 
हघावरून कवि उत्पेक्षितो-डोळे मिटणे, हात पसरणे इत्यादि कृत्यांनों रति 
यवन परिचमदिशेचा राजा बरुण याजवळ, आपला ताठा सोडन, पाणी 
मागत होते. ३ रंगाने गोरे असे यदन. * 


२१८ श्रीशिवकाव्य 


पाणी असे', कथिति ढोक तदा समाजी, 
५ नेत्रोदकाविण नसे जल अल्पही जी ' ॥२८॥ (३१) 
तैं म्ठेंच्छ-भूपति कथी मशिरास तोड , 
“ संप्राप्त होय तुज * देशचि मारवाड (३२) 
तोयाविणें सकल सैन्य मरेळ खास, 
हें स्थान सोडुनि, चढा सजल स्थलास ॥२९॥ 
संक्रामिला सजल देश तुझ्या रिपूंनीं, 
तोयाविना मरण तें बरवें न मानी | 
येवो सुखे मति रणीं परढोक-दा* ती, 
भीमा*समीप करुं या जन-ताप-हा* ती ॥३०॥ (३३२) 
( इंद्रवज्रा ) 
भीमा नदी रंकर-घम-जाता* | जी दर्शनें नारित पाप-जाता? | 
कीं तोय जीचें अमृतासमान । स्वर्गा न देती जन तेथ मान २१ (२४) 
( वंदास्थ ) 
ती दात्रुदेशीं सरिता असे जरी । होईळ तेथे स्थिति आपणा बरी । 
जा पाठवा सैन्यप एक आपला । ठाणें तिश्रे खास करा, वरा चला ' 
३२ (३४) 
(इंद्रवज्रा ) 
भीमा सुधा-तुल्य-जटा सुर-स्तुता, 
- ग्रौप्मीहि जी टश सुके न तत्वतां । 
१ उपाय. २ तुला (व तुजवरोवर आम्हांसही). ३ व्यापिला. ४ स्वगं 


देणारी. ५ मनुष्याचा ताप हरण करणारी (भीमा). ६ घर्मं > घाम. 
७ जात > समूह. 


चमत्कार १८--प्रधान सवाई माधवराव-खडर्याची लढाई २१९. 


बाजीति निर्बाठकरें' भटा 5व्ते, 


जाबें पुढें हें मज योग्य वाटते” ॥३३॥ (३४,३'५) 


८, परशरामभाऊंचा पराक्रम (आर्या) 
नानाच्या वत्त असें दूतमखानें समस्त ये कानीं 
पटवर्धनास आज्ञा रिपु-पथ्र रोधावया दिली त्यांनी ३४ (३६) 
आज्ञानसार केठें गमन झणीं परशरामभाऊंनीं 
रणशर बाजि-सादी * पदाति सना असंख्य घेवोनी २५ (२७) 
बाजीशीं युद्ध करी द्विज) परि भट? परशुराम-भाउ रणी, 
सेना परस्परांच्या युद्धाची दाविती परां सरणीं* ३६ (३८) 
ते इयेन', पोळ किंवा वन्य करी, एडके जणों लढती, 
भीप्मार्जुनसे किंवा भीमसुयोधन परस्परे मिडती २७ (३९) 
जय हेतु मनीं धरुनी चमकाविति बीर खड्ग निज करिचें 
हाणिति शर तीत्र जवे, दाविति उग्रत्व वन्य* केसरिचें ३८ (४०) 
ऐशी ही घटिकादरय युद्ध-चमः्कृति रणांगणीं झाली, 
परि? भाऊंची सेना स्वर्गी बहुतेक संगरीं गेळी ३९ (४१) 


९. दोढतराव शिद्यांचा पराक्रम 


अवरोकुनि ऐसे हें दोळतरावाल्य सेन्यपति आटे, | 
त्यांनीं तोफा सोडुनि भय“ भाऊंचे क्षणे टया नेट ४० (४१) 


निबाळकर. २ घोडेस्वार. ३ जन्मानें ब्राह्मण असुनही पेक्षानें क्षत्रिय 
गौशल्य, शिताफी. ५ ससाणे. ६ वनांतील, बेफाम. 5ह्या जागीं 'ते 
शब्द योग्य झाला असतां. कारण (विरोधदर्शक) परी-नें येथे विरोध दशित 
होत नाहीं. ८ ह्या कल्पनेस वास्तवांत वा मुळांतवही आधार नाही. वास्तव 
हा ४ चरण ' भाऊंच्या संकटा ल्या नेलें असा वाचावा 


श्रोशिवकाव्य 
(पृथ्वी ) 
कपित्त्प -फलसे किती, कितिक कंदुकांचे परी, 
शबगासम दिनात्ययीं* जणु समस्त आठे घरीं । 
तसे प्रवर गोळ ते वरिवरीं जवे येउनी 
निजामपृतने'वरी, करिति ठार गरा रणीं ४१ (४२) 
( उपेंद्रवज्रा ) 
ब्मेघां-मवूनी सददसा” निघाली, 
तीं भानु-विंत्रे चमकूनि गेटीं । 
ऐसेच ते आयस” तप्त गोट, 
कवीस बाटे उपमा अमोल ४२ (४३) 
( शादूटविक्रीडित ) 
तैं दोही-कडचे समस्त जमठे सेनेश सनेनिशी, 
आवेश ढढळे, अतीव चढठे क्रोधास जे मानसी । 
कोणी अश्‍वसहीत तोडुनि परां, पाइनि भूमीवरी 
अन्याचा दार लागतां अपणही दह त्यजी संगरी ॥४२॥ (४४) 
भासे, ते वणब्यांत टोळ रिरती कीं" म्ठेंच्छ गोलानटा-* 
माझारीं रिरती बसून तुरगीं, सोडांत तीत्रा रारां । 
तो संग्राम परस्परांत रविच्या अस्तावधी जाहला, 
जाई मंडळ '-भेद-मीति धरुनी तै भानु अस्ताचटा ।॥।४०॥ (४४) 


वलन ूणूल णू नू ू -->->३::-::-२>>>>३:८>:-:२२२>>>>३::-२२२>>>३२-२-२२>>>>>- 


१ कवठ. २ चेंडू. ३ खग ऱ्स पक्षी. ४ अत्यय अंत. ५ पृतना सन सेना. 
६ याचें उपमेय काळ्या मोठ्या तोफा. ७ वेगानें. ८ ठोखंडी. ९ हें भासे-चें 
स्वरूपबोधक अव्यय. १० तोफांच्या अग्नीसारख्या दाटक गोळ्यांत. 
११ ह्या वेळींच सूये अस्तास गेला. हावर कवीनें केलेल्या उत्प्ेक्षेस 
आधारभूत पद्य, पान २०, टीप ७ मध्ये दिळे आहे ते पहा. 


चमत्कार १८--प्र सवाई माधवरादकृत निजामाचा पराभव २२१ 


१०, निजाम-सेन्याचा पराभव ( लरधरा ) 


काळा नेसून शाळ विलसत रजनी, भान॒ अस्तास जातां, 
हिंदूंनी शौषर भागानगर-पति-चम वढियटी समस्ता । 
दूराधीश मानी, भट-वर?* विजयी भोसले, शर रास्त, 
यांनीं म्टेच्छेशा-ऐैन्ये समर-जित* परामतरे केलीं समस्तें ४५(४५) 
( मंदाक्रांता ) 
आल्या होत्या यवन-महिला युद्ध तें पाहण्याठा, 
त्यांच्या चित्तीं निज-परिभवें* खेदही फार झाला | 
मोठ्या कष्टे परत फिरल्या भपणादी त्यजनी 
पायीं गेल्या, रडत शिरल्या पंथ सोडनि रानीं ॥४६॥ (४६) 
रक्‍तें न्हाढे, पळस फुलले, म्लेंच्छ तैसे जह्ाटे 
चित्ती भ्याटे, परत फिरले, रोप कित्येक मेळ । 
अंधा झाली यवन-पतना* वांकडा काळ येतां 
नाना 5नर्थी पतन घडते, ही असे इऱा-सत्ता ४७ (४७,४८) 
तव्हा सल्ला बहुत बरबा म्लच्छ टाकास वाट, 
५ अल्ला अल्ला ' वदत पळती प्राण-दा€ आडवाटे । 
हिंदू झाडे बृक"-सम तदा म्लेंच्छ ते भ्याड एण**, 
होते टोकीं असुख सुख वा चक्रनेमिक्रमेण १ ४८ (४७) 
(इंद्रवज्रा ) ी 
लागे मह्यावायु वहावयाला, 
तणे रजो१-घम नभी उडाला | 


१ होळकर. २ वीरशेष्ठ. ३ युद्धांत जिकून मार्गे पिटाळून लावलेली 
४ परिभव रू पराभव. ५ राहिलेले वांहो. ६ सन्य. ७ तह. ८ ह्याचे विज्षप्य 
आडवाट, ९ वुक र लांडगा. १० हरिण. ११ चाकाच्या घांवेच्या खाटी 
बर होणार्‍या भागाप्रमाणे. १२ धळीचा ध्रासारखा लोट. 


२२२ श्रोशिवकाव्य 


होती भयार्ता यवनेश-सेना, 
झाळी तदा अंध तिढा दिसेना ॥४९॥॥ (४८) 
(स्रग्धरा ) 
सूर्याचा अस्त झाळा, निविडतर-तमो-ब्यापिनी* रात्र आली, 
इशान्येते ' समस्ता यवन-पति-चम्‌ प्राण घेऊन गेळी (५०) 
आलें श्रीमाधवाते वहु यरा, यवनां माळ दुप्कीर्ति घाडी, 
हर्पामर्प * प्रकर्पे * सुसरा कुयरा वा होतसे योग्य काढीं ५० (५१) 
( भुजंगप्रयात ) 
दिवांवे* निजाम न भानूस* भ्यावें, 
अनेसर्गिके) हें कसे कवि व्हावे £ 
पळाळा 'चमू आणि ब्रेवोनि दारा, 
चढे स्वीय दुर्गा<-वरी तो भरारा ॥१॥ (५०४) 
११. निजाम मशीरन्मुल्कास मराठ्यांचे ओलीस देऊन तह करतो 
भिऊनी विदेशीं किती म्टेंच्छ जाती, 
तया मागुनी हिंदुची कौर्ति-दूती । 
त्वरे त्यां धराया गमे सत्य गेटी, 
फुले म्लेंच्छ यांची अपत्काट-वेटी* ॥'५२॥ (५६) 


१ अतिशय गाढ अंघार पसरविणारी. २ ईशान > शंकर. ह्या देवते- 
वरून प्रस्तुत दिशेची संज्ञा वस्तुतः ऐशान अशी पाहिजे. ३ अमषपं > सहन 
न होणें, मत्सर, खेद. ४ उत्कर्षे--सामग्री, कोशल्य इ. गोष्टीतील, अर्थात्‌ 
उत्कर्षाच्या अधिक-उणेपणामुळे. ५ घुळीच्या लोटामुळें दिवसाही अंतर 
बनलेला र दिवांध र घुबड. ६ नाना फडणीस ह्या भातूस (सूर्यास). 
७ ह्यांतील ए-कार पद्यार्थ आठेला आहे. ८ खडर्याचा किल्ठा. ९ संकटकाल- 
रूपी लता. वृत्ताथं आपत्‌ हा शब्द र्‍्हस्वादि (अत्‌) करण्यांत आला आहे. 


चमत्कार १८--प्रर सवाई माधवराव-निजाम पराभव व तह २२२३ 


रघनाथ-मंत्री निज्ञामास बोटे 

नपा, घेरिठे म्डेच्छ दुष्कौर्ति-जाठे | 

असे हृतु” याचा स्वमंत्री मशीरा, 

प्रतीकार त्याठाच यांचा विचारा ॥"५३॥ (५७) 

(आर्या) 
-यवन-प निजाम तेः्हां रघनाथा बोटला “न टाजावें 
श्रीमन्माधदसनिभ मोर्तब” घेऊनि आजला" जावें ५० (५८) 
माझे राज्य समस्तह्दि अर्पण केलें, पुरे करा आजी“, 
आक्ञा कराढ जी ती माननि राहूं अम्ही सदा राजी ॥'५५॥ 
ऐदी कळवा जा जा, हिंदूंच्या *मद्दिनंति भपाला 
आहे सुविचारी तो, करीळ शरणागती न कोपाला ' ॥५६॥ 
( शादूलबिक्रीडित ) | 

आणा शीःर मशीर-मंत्रि धरुनी,' आज्ञा "नृपाची अशी 
झाडी, ती रिरसा नमनि निघती शिदे स्संनेनिद्ीं । 
खडर्यांचा तह'” ज्यास ढोक वदतो, प्रख्यात झालें रण 
झाठे हिंदू जयी, निजाम रुतला पंकीं '* जसा वारण** ॥५७॥ 


(आर्या) 


माधवराया-सनिथ निजाममंत्री प्रसिद्ध रघनाथ 
मोर्तब २-शिक्का २ घेउनि जाय तयाचा घरोनियां हेत ५८(५९) 


१ खघृत्तमराव खं. ५ ले. २१. २ जाल जाळे. ३ (ह्या लढाईस) 
बारण. ४ निजामाची मृद्रा, शिकका. ५ आज. ६ लढाई. ७ हा 
संसकृतव-मराठी समास आहे. ८ शरण आलेल्यावर. ९ स० माधवरावांची. 
१० ही प्रथमा कोणत्याच शब्दाशी अन्वित होत नसल्याने लोंबत पडली 

१० चिखलांत. ११ हत्ती. १२ राजपत्रावर शेवटीं लहान पत्रप्रारंभी 
असलेल्या शिकक्‍्क्याच्या आकारासारखी, मद्रा असते तो मोतंब. १३ पत्र- 
ग्रारभी मोटी अधिकारदर्शक मद्रा असते तो शिक्का 


$ 


२२४ धोशिवकाव्य 


( शा्दुलविक्रीडित ) 
£ द्यावी खंडणि तीन कोटि रुपये, ह्या स्वारीचा खर्चही, 
खड्यांच्या असपासचा मट्खही चोथाइ देऊन ही । 
द्यावा मंत्रि मशीर आलटिसि' ', अशा साधी तहा माधव, 
शिद्याचे करिं अर्पिला मशिर तो सुज्ञे निजामे तंव * ५९. 
(६०,५६१) 
छेदी दूपित अंगुढीरे वुध जशी, रक्षी रारीराप्रती 
तैशी देउनियां मशीर बरवी केटी निजामे कृती । 
शिदा त्या मशिराहिटा* गरुडसा, श्रीकृष्णसा रुकमिटा*, 
बांधी द्रोग-सुतास* अर्जन तसा, घेवानियां चालिला ६० 
तो मार्जार-मुखांत उंदिर जसा, व्याध्राननीं मेपसा?, 
किंवा सर्प जसा खगेश्‍वर“-मुखी, सिंद्याननीं हत्तिसा । 
तैसा मंत्रि मीर दोलत-करीं श्रीमाधवे पाहूनी, 
शिद्यातें तै अर्जुनाख्य * पदवी प्रेमे दिटी बाहूनी ॥६१॥ 


१२. विजयी स० माधवराव परत पुण्यास व प्रजासोख्य 
(वसंततिठका ) 


संपादुनी विजय मंत्रि-चमू-सहीत, 
आले पुण्यास नृप माधव भाग्यवंत । 


१ एखाद्या कराराच्या पूर्ततेपर्यत बंदिवान म्हणन दिलेला. २ तेव्हां. 
३ “ त्याज्यो दुष्ट: प्रियोप्यासीदंगुलीवोरगक्षता ' ह्या कालिदासोतत्तीचें 
येथें स्मरण होते. ४ मश्यीर हाच कोणी अहि (सर्प). ५ रुक्मिणीचा भाऊ 
(कृष्णाचा दृष्टा) रकमी. ६ अशवत्त्यामा. ७ मदा. ८ खग पक्षी -- ईश्‍वर 
्स्मुख्य गरुड. ९ अश्‍वल्याम्यास अर्जुनाने वांवून आणिले ही कथा येथे 
लक्षित आहे. 


चमत्कार १८--प्र> सवाई माधवराव-प्रजासोल्य २२५ 


झाली प्रजस नप-दरान-जा लुशाटी', 
त्या माधवास वदती जन भाग्यशाटी ॥६२॥ (६५) 
ठेवूनि पुण्यनगरीत विशाळ सेना 
संरक्षि सर्व जनता स्वसुता-समाना । 
जो "भारताख्य-कमटा रविसा सुखा दे, 
भपाळ तो सकट-बैभवयुक्‍त नांदे ॥६२॥ (६६) 
(शालिनी) 
संतोपा द मेप्रराजा महीठा 
दानें देइ भपही भ-पुराटा 
द्वापारींचे धमे आल कलीटा 
प्रेमे गाती टोक ते कृष्ण -लीला ॥६४॥ 
(इंद्रवश्रा ) 
थंडी न लागे वसन-प्रभावे, 
कोणा न ढागे फट*-पर्ण खावें । 
नाहीं निरभ्यंग?, वनांत वास, 
हीं सवे होतीं तयिं वानरास ॥६५॥ (६८) 
पुत्रापरी रक्षुनिया प्रजेटा 
स्वर्गास तो माधवभप गेला । 
वर्षे चतुविशति राज्य केलें, 
स्वगाप्रती पूवज सव नले ॥६६॥ (६९) 


१ आनंद. २ भरतखंड हेंच कोणी कमल त्यास. ३ ब्राह्मण. ४ भगवतकथा 
५ वस्त्रांच्या पुरवठ्यामुळे. ६ अन्नाभावी क्सलीं तरी फळें व रानपाला 
७ शनानापूर्वी तेल लावावयास न मिळणे. ८ पद्चांवील तिन्ही चरणांतील 
खार गोष्टी 


१५ शिव. 


२२६ श्रीशिवकान्य 
१३. सवाई माधवरावांचा मृत्यु ( वसंततिलका ) 
झाला समर्थ यम त्या न वधावयाठा, 
चंद्रास रोग गुरु जो क्षय-नाम झाला । 


तो येह माधव -वधास यमास कामा, 
ज्ञाते चिकित्सक जया बदतात यक्ष्मा* |॥६७॥ (७०) 


(साकी) 
गच्चीवरतीं देखनि मित्रांसद्द माधव '-नृपतीठा, 
दुष्ट कलीनें खाळिं ढकढिळें एकाएकीं त्याठा ॥६८॥ (७१) 
कारंजावर देह पडोनी ।छन-मिन् बहु झाला, 
राजा दिव्य विमानी वैसुनि मोक्ष-पदाठा गेठा ६९ (७२) 
ऐेकुनि ऐशी दुःसह वार्ता नाना विव्हठ झाले, 
'जाणो सायक* लागुनि त्यांचें हृदय विदारुनि गेळें |॥७०॥ 
श्रीकृष्ण परात्मा? श्रीयोगीश्‍वर जातां वैकुंठाला, 
पार्थ जसा हतवीर्य तसा तो नानाफडणिस झाला ७१ (७३) 
शोक-ज्याप्ता पुण्ण्यपुरी ती झाडी, नवळ कशाठा 
दुःखे माथव-रात्रुद्दि रडळे, रडटी यवन-प-शाठा” ॥७२॥ 


१ असाध्य. २ प्रधान थोरले माधवराव. ३ वैद्य. ४ क्षय. ५ सवाई 
माधवराव. (दोन्ही माघवरावांस, सामान्यतः लोकांस मरण येतें तसं आठे 

हीं. थोरले माघवरावांस मारण्यासाठीं यमास क्षयाचें साह्य घ्यावे लागले 
आणि दुसर्‍या म्ह सवाई माधवासाठीं _ कलीचें साह्य घ्यावे लागल 
दोन माघवरावांतील हा साम्य-विरोब दर्शविण्यासाठी येथें पूर्वार्धात मावव- 
नपतीला हयाचे पूर्वी ' या ' असें पद अध्यादूत घ्यावे. € बाण. ७ परमात्मा 
८ शाला "सभागृह. येये लक्षणेने सभेतील मंडळी 


चमत्कार १८--प्र्स० माधदराव, नाना, दु० बाजीराव, इ० २२७ 


दाक सतराशे संतरा राक्षस बऱ्सर आरिवनमासीं, 
*राकातिथि ते दिवशीं झाळा मुक्‍त भूप गुण-राशी ७३ (७४) 
नंतर नांना फडणीस होते तीन* वत्सरे) लोकीं, 
ज्ञाते चतुररिरोमणि तेही अंतीं गेढ नाकी* ७४ (७४) 
१४. दुसरे बाजीराव (वससंततिटका) 
गंगातटीं बसत जो तप आचराया, 
झाळा “रसाधिपति अतिम* बाजिराया । 
होता रस-जञ पारे वीररसानमिज्ञ 
मिष्टान-ळोडप जया बदतात सुज्ञ ॥७५॥ (७५) 
ज्याला रुचे प्रबट-दत्रसवे न आजि, 
राजा असा बहुत कमठ भट्ट बाजी । 
देखोनि त्यास बहु खि मनांत झाले, 
ग्वाढेरिटा त्वरित दौलतराव गेठे ।1७६॥ (७६) 


१५. दोढतराव शिदे व करवीरकर छत्रपति ( शादूलविक्रोंडित) 


स्त्रीते मन्मथसा, नुपा विजयसा,? जो ब्राणा कणेसा, 
श्रीमंतास कुवेरसा, गमतसे न्यायी जनां “टाक्र-सा | 

नांदे सांप्रत दोळताख्य सु-कृती" तो जान्हवीच्या तिरी 

किंवा तो करवीर नाम नगरी वास्तव्य शास्ता करी ७७ (७७) 


---१८--- 


१ हश. १७१७ आश्‍विन श. १४ घ. ७-नंतर पोणिमा मंगळवारी रात्री 
» वा. २ नाना फडणीस शा. १५२१ फा. व. ३-स दिदंगत झाळे. अर्थात 
नोन-चे जागीं चार पाहिजे. ३ वत्सर स बर्ष. ४ स्वर्गास. ५ पथ्वीयति. 
६ शेवटला (राजा). 3 अजून. ८ राजनीतीवर ग्रंथ लिहिणारा एक 
गो. ९ दैदवान्‌ 


२२८ श्रौजिवकाव्य 


कसत्कार १९ 


१. प्र अमृतरावाची छोटी राजवट (ट्रतविठंबित ). 


बधजनीं नमनाहे सुलक्षणी 

नमित-शत्र, पट्‌ जन-रक्षणीं । 
प्रथित राघत्र-पुत्र खवा "परी 
अमृतराय रसा* नवरा वरी ॥१॥ (१) 
शरद नामक जो क्रतु त्यामधे 

अमतराय निघे समरा मदे । 
नति* तशी स्तुतिही विविध स्थटीं 
खळजनीं सुजनीं बहु जाहली ॥२॥ (२) 
निजवळें अरिठा भय दे रणीं, 

सुरतरू-सम जो द्रिज-रक्षणीं । 

शिव-पदांवुर्जि भक्ति धरी सदा, 
*नयपथान्यपथा न वरी कदा ॥२॥ (३) 
जनपदास* यदा नप हा अस, 
स्थळ गदां) विपदांस' तदा नसे । 
अमतरायनपास पित्यापरी 
समजनी जन वागति आदरीं ॥४॥ (४) 


ज्यानें दात्ंना नमविले आहे असा. २ लव. रामाच्या दोन जळया 
धुव्रांपेकीं एक. ३ पृथ्वी. ४ नम्रता, शरण यर्णे, ५ न्याय्य मार्गाहन 
इतर मार्गास. ६ चरणाचा अथं--देलास हा राजा प्राप्त झाला असतां 
२७ रोगांना. ८ दरिद्रघांना, 


चमत्कार १९--प्रधान अमतराव व कलिप्रभाव २२९ 


अमतराय असा सु-कृती परी 
यरितसे कठिभीतिस  अतरीं | 
म्हणुनि राज्यसुख्वास दुरावटा, 
हरपदांवुर्जि पट्पद* जाहला ॥'५॥ (५) 
२. कलिप्रभाव-इंग्रज ( भजेगप्रयात ) 
कटिप्रेरिता मद्यमांसारानांनीं* , 
घरा आक्रमीळी तदा म्लेच्छजांनी * 
नस योग्य शास्ता* असं पाहुनीयां, 
नित्रे शौध्द गंगातटाकास जाया ॥६॥ (६) 
(आर्या) 
श्रीकाशीवास वरी, भागीर्राथच्या तटीं करी तप तो । 
त्यागुनि ऐद्दिक विषया, ज्ञानी परमार्थ-साधना जपतो ॥७॥ 


---१९---- 


१ पापप्रचर बटियगांत सडमांचा जय हाण नाहा, अज्ञा प्रकारचे भय. 
२ भूग. ३ दारु, मांस सवन करणारे इंप्र. ४ ह्यांतील “जा ' वतार्थ 
जिरा आरे. ५ ह्या इयरजांना वडणादर आणणारा. 


२२३० श्रोशिवकाव्य 


चमत्कार ९० 


अका 


१. अमतराव व बाजीराव (शादूलविक्रीडित ) 
राघोबास तनज दोन असती, बाजी असे धाकला 
मोठा जो अमताख्य तोच पुढती राज्यावरी बैसला । 
व्याप्तां देखनि भमि सर्व विशिखीं ' गोमत्स्समांसारानीं 
गेला टाकुनि राज्य तो, तप करी गंगातटीं जाउनी | १॥' 
त्याचा सोदर* बाजीराय चरमी * साधीत राज्या सना, 
दाता, कमेठ, भ-सुर- प्रिय, असे धर्मावरी बासना । 
ज्याला क्षात्रगणांरा ठेश नव्हता, स्वत्रझकर्मी* रती 
त्याच्या संप्रति वर्णनास कविची संवर्तठी) भारती” ॥२॥ 


२. काठमहिम्यांनसार हिद्स्थानची दुरवस्था 


शटुबर्थी काव्य असे मळांत कविचें, तैसें न साथे मठा 
भाषा प्राकृत, तींतही निपुणता आंगीं नसे निमंटा | 

जो "सत्याथ मळांत तो प्रथियला, "मिथ्याथे तो सोडिला 
झाला अंतिम बाजि दुर्नप, जसा उंदीर पासोडिटा ? ॥३॥ 


१ अहिंदू, इंग्रज इ. २ चम. १३ पद्य २४मध्ये अमृतराव दत्तक आणि 
बाजीराव व चिमाजी हे औरसपुत्र सांगितले आहेत. व तेंच वरोवर आहे 
पण येथे सोदर म्ह सक्‍कखा भाऊ असें म्हटलें आहे हें उघडच विसंगत व 
चक होय. ३ दोवटीं. ४ ब्राह्मण. ५ स्वत: ब्राह्मण असल्यानें आपल्या म्ह० 
ब्राह्मणाच्या धामिक कृत्यांविषयी. ६ आवड. ७ प्रवृत्त झाळी. ८ वाणी 
९. येथन पुढील वर्णन मळांत संस्कृतांत दोन अर्थ दाखविणारे आहे. 
त्यांतील एक सत्य म्ह« सांगावयाचा अथं, व दुसरा मिथ्या म्ह० केवळ 
दिखाऊ अथे. ह्याविषयी अधिक विवरण प्रस्तावनेत पद्ा. १० यथ कवान 

(पुढील पृष्ठावर) 


चमत्कार २०--प्र० दुसरे बाजीराव व कालमहिमा २११ 


( स्रग्बरा ) 


देशा देशत्व' नाहीं, उदरभर पुरें अन हिंदूस नाहीं, 
बुद्धी हीनत्व पावे, सहज मग पुढें टोपळें सर्वे कांहीं । 
ह्या हिंदुस्थान झाला जरठ? मगपती-तुल्य, त्याच्या पुढारा, 
कोल्हे नाचे निघा, चरम नुपतिच्या मस्तकीं दोप सारा ४ 
झाळे नाना व शिदे चतुर*-रणपटू एकमेकां विरोधी, 
 दोपी बाजीच ' ऐसें प्रगट मत करूं स्पप्ट इच्छी न बुद्धी । 
: हा काटाचाच आहे अनुपम महिमा ' मानणें हेंच आतां, 
ह्या हिंदुस्थान देशा अवन* करिल तो काळख्पी नियंता* ॥५॥ 


३. दुसरे बाजीराव (उपजाति) 


पेपत्ति सर्वा अनकऴ ज्याठा । बदान्य* कर्णासम जो जहाला । 
द्विजातियोग्या कृति सर्व ज्याची । ज्याला असे भक्ति गजाननाची ६ (१) 


द्वापार -वर्मा रत चित्त ज्याचें । ज्या प्रेमही ब्राह्मणपूजनाचें 
संगीतवाद्यादि कठांस भोक्ता । जयास दारा असती असक्ता* ७ (२) 


(मागील पृष्ठावरून) 


बाजीरादाच्या कृतीला उपमा दिली आहे. पण ती अर्धवट आहे. उपमान- 
वाक्यांत पासोडिला अनुशूप कोणतीच वस्तु सांगितली नाहीं. राज्य ही 
विव्षित दिसते. १ देशवासीयांतील ऐक्यतेनें देश स्वतत्र व समद्ध ठेवण्या- 
विषयींची भावना. २ वृद्ध, म्हातारा. ३ ही विशेषणे क्रमानें नाना व शिदे 
ह्यांची. ४ रक्षण. ५ सवसत्ताधीश. ६ उदार. ७ द्वापरयगांत धम एक- 
डितीयाश होता व कलिय्गांत तो एकचतुर्थाश आहे अशी कल्पना. ह्यामुळें 
बलियुगाच्या तुलनेने द्रापरयुगांत धर्माधिक्य होतें. तात्पर्य, हा बाजीराव 
धमंप्रवलिप्रधान होता. ८ ह्या संज्ञेचा अथ पत्नी असा असून यथे प्रमादाने 
तो 'स्त्री' अशा सामान्य अर्थानें योजिला आहे. ९ संदर्मानसार येथे आसक्‍त 
हा अथ अपलित आहे. अर्थात पद्याकरतां ' असक्ता ' पडलं आहे 


२२२ श्रीशिवकाव्य 


सदा स्वदारा प्रिय ज्या उदारा । जो बापसा दीनजनांस थारा । 
ज्याची असे कोमळ दिव्य काया । होता असा अंतिमरे बाजिराया८(२) 
ते, मेघही वर्षति योग्य कालीं । प्रजाजनां मत्य नसे अकाली 
राज्यामवे आधिरे नसे कुणाला । असा सुखी सर्वहि देश झाला२९(३) 
(भुजंगप्रयात) 
प्रजामारणीं रोगही भीत होते । कसे शत्रु त्या त्रास देतीठ हो ते? | 
अनेक प्रकारें मही देत धान्ये । भळी शोभली सर्वदा उत्सवाने १ ०(४) 
४. बाजीरावाचा नवा राझ्यकारभार (पृथ्वी) 

सुराज्यविभवा पुढें उतरती कळा ठागली 

नुपाढ-मति गुंगी नवनवी तऱ्हा काढिली | 

जुने सचिव काढिटे, चमु-प तेदि केठे नवे, 

सदा भरति-ओहटी, क्रम असा जनीं संभवे ॥११॥ 

( वसंततिटका ) 

जे पूर्विचे चमु-प ते प्रतिकूळ* झाले 

काढून त्यांस नव सेन्य-प हूण केढे । 

होती चमू बहुत ञ्यांजवळी पदाती, 

त्याणीं रणीं नुप-मतें मथिळे अराती) १२ (१२, १३) 

राज्यावनीं चतुर भूप-मतानुवर्ती, 

ज्याच्या गुणास भुळली नृप-चित्त-वृत्ती | 

एसा नवा सचिव राघवदचचित्त€, 

नामे सदाशिव जनां वद देत वित्त १३ (१०४) 


१ तेजस्वी. २ शेवटचा. ३ मानसिक चिता. ४ पर्दधे ६-१० मध्ये आठे 
वर्णन वस्तुस्थितीला धरून नाहीं. शिवाय तें पद्य ३-५ शीं विसंवादी आहे. 
५ अप्रिय वाटळे. ६ इंग्रज. 3 दवु. ८ श्रीरामभक्‍त. ९ सदाशिव माणकेश्‍वर. 


चमत्कार २०--प्रधात दु० बाजीराव--पुरषोतम कविदत्त २३३ 


टाकनि त्या उभयतांबर* सर्व राज्य 
नी्थाटणें करित हिंडत बाजिराज । 
आसेतु सते फिरला दिमपतरतादि 
नौर्थ-स्थटीं करिल दान तसे जपादि ॥१४॥ (१५) 
'५. संस्कृत शिवकाव्यकतत्यांचे वृत्त (आर्या) 
तेय्हां निजानुजांसह* कवि पुरुषोत्तम, सदाशिवाठा, मा 
दब्यादाने गेटो भेटाया पेडगावि तद्वामी  ॥१५॥ 
भीमोत्तरतटि नि्मड मदरलमुनिचे असें महास्थान । 
सिद्धिप्रद गणपतिचें* दुसरें तसेंच सर्वे पापव्न ॥१६॥ (१७) 
या दोहोंच्या मध्यें मः्पूवज-सेञ्यमान जो गांव । 
टोकीं प्रसिद्ध ऐसा आहे त्या पेडगांव हें नांव ॥१७॥ (१७) 
विद्वव्सभेत सचित्रे* तोपविळे मज, करोनि सकारा । 
वदला तो नति? करुनी ' कवे, समस्या मदीय पूर्ण करा'१८(१८) 
सचित्र सदाशिव याची बिकट समस्या* असे बघां मान्य । 
हहाकृपें बव-सदसी केटी मी त्या क्षणींच ती पूण ॥१९॥ (१९) 
मःक्वन-लापवाते. ऐएकुनि संतोष ता सचिव पावे, 
कविता-अनिता * पाहूनि रसिक-वराचेंच '' चित्त झंपावेंर ० (२४) 


१ सदाशिव माणकेइवर व इंग्रज ह्यांजवर. पण इतिहास सांगतो को, . 
सदारगिव माणकेशवरावरच राज्यभार होता. २ हिमालयापासून ते सेतु 
( रामेश्‍वर ) पर्यंत. ( पण इतका विस्तृत प्रवास बाजीरावाने केल्याचं 
इतिहास सांगत नाहीं. ) २ अनुज > घाकटा भाऊ गोविदभट. ४ घामन्‌ > 
वसतिस्थान. ५ सिटडटेकचा गणपती. हें भीमानदीच्या दनिण तोरावर आहे. 

सदाशिव माणकेश्‍वराने. ७ नमस्कार र. ८ सदस्‌ रर सभा.* हो समस्या व 
विच पूरणाचे चार इलोक पु० सं० मध्ये दिले आहेत. ह्या इलोकापेकीं एक 
इरीक यथ उद्धद केला आहे. ९ बाव्य करण्याचे चातुर्य. १० स्त्रो. ११ झेपार्वे- 
च असा अन्वय 


२२ श्रीशिवकाव्य 


मजला आश्रित करुनी जवळी ठेवोनि घेतलें त्यांनी, 
कर्तव्य योग्य केळे, जें करणें सुजन-योग्य, दात्यांनीं २१ (२४). 
“ भो', पुरुषोत्तम कविवर, छत्रपतीच्या २ समस्त वंशाचें, 
आपण काव्य करावें, ऐसें इच्छी मदीय मन साचें” २२ (२५) 
ऐकुनि सचिव-वचातें मज नाहीं मनुज-वणेनी प्रेमा, 
कथनी असें तयातें, गेळों निर्भ्रात? मी स्वका धामा २३ (२६). 
रात्री ब्यासमुनींनीं स्वप्नीं येवोनि बोघ्रिलें मातें, 
“ श्रौशिवकान्य करावें, मानु नये मनुजतुल्य भूपातें' *२४ (२९). 


. (मागीलवरून पुढें चाडू) 

( शार्दूलविक्रीडित ) 
अन्योरस्थटकुंकुमांकिततनुं संवीक्ष्य रावा हरिं 
क्रुद्रा प्राह् भवेयमस्य वरागा स्याच्चेदिदं दूतिक । 
भानुः पर्चिमदिग्‌जनुः राशधरो खंडो हिमो 5 ग्निस्तथा 
गंगातीरकरीरपत्रपुटके मीनं यतिः खादति ॥१॥ 


अन्य स्त्रीच्या वक्षःस्थलावरील केदाराची उटी लागलेल्या कृष्णाला पाहून 
रागावळेली राधा आपल्या दुतीला म्हणते, “ हे दूती, जर पद्चिमेकडे सूय 
उगवेल, अथवा चंद्र न्यूनाधिक न होतां अखंड राहीळ, किवा अग्नि शीतल 
असेळ, तसेंच गंगातीरावरील कळकाच्या कोमलांकुरपत्राच्या द्रोणांतून 
मत्स्य जर संन्यासी भक्षण करील तर ही मी राधा हरीला वश होईन. 
१ येथें “भो? असे निविसर्ग संबोबनाथंक अव्यय घेतलें आहे. हयापासूनच 
*लोकहो' असल्या प्रयोगांतील “हो ' आठे आहे. २ श्रीशिवाजी राजे छवपती 
भोसळे. ३ स्वस्थ मनानें. ४ राजा देवाचा अंद्य आहे. तुल्याथंक वचन-- 

महती देवता हथेषा नररूपेण तिष्ठति । मनु. 


चमत्कार २०--प्र दु० बाजीराव, महाराष्ट्र राज, काव्यप्ररणा २३५ 


बर्मा चार मखांनीं, टोप सहस्तानने, वदे जे ते | 
वदळे एकमग्वानें व्यासमनीइवर, म्हणन निरुपम ते| २५ (२८) 


६, महाराष्ट्रराज्याच निमाव-अशावतार 


“ ध्रीमच्छिवाजि पददिटा, संभाजी हया दूजा नपाठ खरा२ | 
तिसरा शाहू राजा, त्रद्मांशा तिघे करीं धराति धरा २६ (३०) 
अंश्रा पुढें विष्णूचे बाळाजीविश्‍वनाथमुख* राजे। 
माधवरावावधि* ते चार? दयाशीळ दार बहु तेजे: २७ (३०) 
रुदांरा यापुढें ते नप अतिभ-बाजीराय-पयेत । 
चार, ' असे एकादश वर्णावे त्वां त्वदीय काव्यांत ॥२८॥ (३०) 

जिव्हाग्री मी बसतो, भीति नका, सरस काव्य होईल 

वर्तऱ्य साधुनीया, कीर्ति तुझी ही दिगंत जाईल ॥२९॥ 

वाचिति न द्वादराठा सुज्ञ पुराणिक मदीय*” काव्यातें*” । 
शिवकाव्या वाचावे, त्या दिवशीं फट मिळेल तें त्याते” ३०(३०,३१) 
ऐसे बोर्घुनि मातें, व्यासमुनी जाहळे तदा गुप्त । 

ह्या नूतन काव्याला निर्मापा हाच जाहला हेत '* ॥३१॥ (३२) 


७. बाजीराव व कलि (मंदाक्रांता) 


इग्रेजाचे चमुपति तदा साहध बाजीस हाते 
ते काढोनी चमुपति नवा गोखले बापु यातें।॥ ' 


१ व्यास मुना. २ हे पद पद्यपूर्टीसाठी आलेले दिसतें. ३ दह्मदेवाच 
शादवार. ४ पृथ्वीला. ५ मख :< इःयादि. ६ अवधि पयंत. ७ बट तेजे 
युक्त अतएव शूर. ८ बाळाजी विश्‍वनाथ, थो० बाजीराव, बाळाजी- 
बाजीराव > नानासाहेब आणि थो० माधदराव. ९ नारायणराव, स० माधव- 
राव, अमृतराव ब धाकट बाजीराव. १० व्यासकूत महाभारत. ११ कारण. 


*पवय॒ १५ ३१ हो, त्यांत सदाशिव माणकेव्वराचा संबंध असल्यामुळें 
आठी आहेत 


-२२३९३ श्वीशिवकान्य 


जेव्हां केळे, मति फिरविली तें * कळीनें नपाची । 
आपस्काठीं प्रथम ब्रिघडे वद्धि देवादिकांची ॥२२]॥ (२२) 
दूरी केढा सचित्र पहिला स्थान ते दीक्षिताठा 
वाजी भूर्पे अचतुरपर्णे दौबळें, घात केला (३४) 
दीक्षीतांनीं यजन करणें बेदपाठादि कर्मे, 
युद्धे ठावी कवि नच तया राजनीतिस्थ मर्मे ॥३३॥ 
८. बाजीरावाचे इंग्रजाशी युद्ध (त्रखरा ) 
झाळे तय्यार बापु -प्रमुख भट रणा पर्वती-देव-बामी । 
न्यांना वाटे क्षणार्धे समरिं रिपु वधू यद्वनिप्णात आम्ही 
पकवाले भज्ञनीयां प्रथित"-रण-कथा ऐकिल्या मात्र ज्यांनीं । 
भ्रांतीनें टाकियेल्या *दाटभ-सम उडया दात्रुवन्हींत त्यांनी २४(२५) 
(आर्या) 
त्या यदर्य यज्ञा दाश्षत पटा इग्रजाल्य वन्हात |] 
दत झाला नवलटचि हे, यज्ञी पटा होमिती न दौक्षीत २५(३६,२७) 
(शालिनी) 
ज्या ज्या देशी बाजि "-पक्षी पळाला ।त्या त्या देशी र्यनसा राव” गटा, 
थारा नाही, जो मनीं फार भ्याठा | इंग्रजांनीं तो असा जेर केला 
॥२६॥ (२३८) 


१ हया अव्ययांबरोबर सांगितळेल्या गोष्टींत कार्यकारणभावाचा विपर्यास 
झाला आहे. मति फिरल्यामुळेंच भळता सेनापति नेमण्यांत आला टु यथ 
सांगावयाचे आहे. २ ह्या पद्यांत ' विदष-सामान्य ' सावल्यामळ अथान्तर- 
न्यास हा अलंकार घडला आहे. ३ मोर दीक्षित. ४ बापू नरहर गणश 
गोखठे. ५ प्रमिद्ध. ६ दालभ दीपापर्वग. ४ वाजीराव- ८ इंग्रज 


चमत्कार २०--प्र० दु» बाजीराव, बापू गोखले, इंग्रजी अंमल २३७ 
(उपजाति) 
पाटीस विंच गरुडास साप । पंचानना हस्ति भितो अपाप | 
एळुफिस्टना बाजि तसाच भ्याटा । सोडून युद्धा जठदी पळाला 
1॥३७॥ (३९) 
९. बापू गोखले मृत्यु (लखरा ) 
जैसा कां गाफणींचा दगड निसटतां भारट्या* अतराठीं 
फांच्या धममात्रे भिडनि दरादिशया बा्जि-सेना पळाली (४०) 
भ्याटा पाहून बाजी, सचिववर* तदा गोखले-बापु-नामा, 
आणी चित्तीं विचारा, “ रिपुस नच भिणें, साधणे कार्य कर्मा ' ॥३८॥; 
गेला युद्धांगणीं तो, परि नच टिकला गोखले-बापु, मेटा 
स्थामीवार्यार्थ य॒द्धीं बहु-परि टदला, स्वर्ग-डोकास गेला । 
तथे इंदादिकांचे अनपम सुख त्या प्राप्त झालें अपाप, 
कर्तव्या आचराया कधि न दचकणें, जाणणें पुण्य-पाप ३९(४२-४४) 


१०. बाजोराव त्रह्मावतांस ब इंग्रज पुण्यास (उपजाति) 
सजीव होता जरि बाजिराजा । नि्जीव भासे जनतस राजा | 
विरक्त गेटा मग जान्हवीला । तथे रिवा 5राधनि मग्न झाला ४० 
इंग्रज तेव्हांच पुण्यास गेट, । संतुष्ट त्यांनीं जनतेस केढे,  ' 
टेच्छादिकां* जिकुनि जे मिळालें । तं राज्य त्यांच्याच करांत गेट ।. 

1४१॥ 


१ ह्यास संस्कृतांत करच पक्षी म्हणतात. मराठीच रानटी चीमण्या 
ह. पांखरे. २ मुस्य प्रधान असलेला सेनापति बापू गोखले. ३ ब्रह्मावर्तात 

स्टच्छ (म्ह० यवन) वब इंग्रज हे दोघेही आ्यतर, अनार्य म्हणन त्यांचा 
अभद, ब तो 'त्यांच्या च येथील च-ने सुचित होतो 


२३८ धरीशिवकाव्य 


। नाहीं झेपत राज्यभार (अपणां, देहा वथा कष्ट वां ? 
आम्हीं चाळऊं सर्वे राज्य तुमचें, चिंतेस वाह नका । 
देऊं वेतन * आठ टक्ष रुपये, घेऊन राहा सुखे, ' 
ऐसें इंग्रज बाज़ि यास कविती, तें त्यास माने निर्के 
(शालिनी) 
अह्मावतीं तेथवां बाजिराया । तेव्हां गेला त्रह्मकर्मे कराया । 
* गेठें सारें राज्य ' हा खेद नाही, व्रिक्कारीठा यामुळें सज्जनांदीं ४३ 
११. स्वराज्याचा लोप (पृथ्वी) 
ख-वेद-कपि-भू*-शकीं सकल पेशवाई बुडे, 
नवा पति तयांदुनी भरतभमिटा आवडे | 
सुनीति-पटटु धूर्त ते करिती राज्य या भवरी 
सुखांत जनता वदे * श्रम करून खा भाकरी ' ॥४४॥., 
(स्रग्वरा ) 
देशा देशत्व येवो, धन-कनक इहीं राज्य हें वद्धि पावो 
कालीं मेघांव वाहो, वध-जन-मन ही कार्यकर्मास ढाहो | 
भोळे भावीक हिंदू, परि कितिक जया मानिती मढ रड 
प्रर्म रक्षोत त्यांना सतत निजकृपें सातवे एडवर्ड ! ॥४'५॥ 


शिवकाव्य उत्तरा समाप्त 
-->-२ ७-८. 


शिवकाव्य संपूर्ण 


परटाशशिशिरशिशशिर्श्शिपफन _न्वग्- 
१ तुम्हांस. २ वर्षासन. ३ चांगलें. ४ येये “गला, लाक अमा पाठ 
ल्वल्यास म्टणज शान्दाच 
कल्पिल्यास बरें. म्हणजे तेधवां ह्या शब्दाच्या अर्थाची पुनरक्‍ति टेठ- 


५ य. १७४० १८१८ 


अ 
अटक नदी ९९ 
अदिलदहाचा संताप ११ 
॥_. व शहाजी ११-६४; 


,चें राजनीतिपर भाषण १५-१६ 


मूचि २२९ 


अपाजलखानाची शिवाजीवर पाठवणी 


१८-२१; -खान-देहवणंन २४ 


-शिवाजीयुद् २६-३६ 


अमृतराव (६४, २२८, २२९, २३० 


,,  प्रधान-रद्रांश २१५ 
अशोक वृक्ष १५० 
उपवन बणंन १४८-१५७ 
अंस १५१९ 
एडवडं २३८ 
एट्‌फिस्टन २३२७ 
औरंगजेब ७१-५५ 

-मूतिविध्वंस ८५ 

-व श्रीबिदुुल ८६, ८७ 
औरंगाबाद ११२ 
अंबाजीपंत पुरंदरे १०६ 
अंबा १४९, १५१, १५६ 
ग्रज १८४, २२५, २२६ 
रंदूर २२१ 


क 
बपित्त्य १५४ 
बब्जी ७३, ७६, ५९, ८० 
करवीर २२३ 


काटि १६६, १७६, १८२-८४, 
२२६, २२९, २१६ 


| 


साचे 
- 


काशीक्षत्र ६४, २११, २२९ 
कृष्णा नदी ४२, १०१, १४०-१४२ 
केळी स्ररंभा १५१ 
कोंकणस्थ-वत्रिविध १०५ 
कंबलगांव १०१ 
ख 
खरी नदी २१६ 
खडे २१७, २२३, २२४ 
ग 
गणपतिवंदन ३ 
गागाभट्ट ४३, ६७ 
गायकवाड २०५, २१६ 
गारदी १९५ 
गुलाब र्‍_ लाक्षिक १५४ 
गोदावरी-गोतमी १०९,१८५, १८६, 
१८७ 
गोपिकाबाई १६३, १६८, १५५, 
१9८ 
गंगास्तुति-शिवाजीकृत ६४ 
ग्रोष्म चतु २०६ 
ग्वाल्हेर १२७, २२३ 
.- 
चिमाजी १०६, १२२-१२५ 
चिमाजी रघुनाथ १६४ 
चंपक वक्ष १५० 


1 जमाल-खान अदि० अफ० सेन्यांतील 


सरदार ३३, ३५ 


२० श्रीशिवकाव्य 


ज़ द्राक्षफल १५७ 
जयपूर १११, १६३ घ्घ 
जर्यासगराव घाटगे १२१ 


स्‌ त कतार 
जर्यासह ५२, ५३, ५५-५७, ६१, | घमंधुरं आदिलशाही सरदार १६ 


१०३, १०४, १११, ११८, १६३ न 
जान्हवी २२७, २३७ नथु-नेताजी पालकर ३४, ३६, ३७, 
जास्वंदी जपा १५० नरसिहपूर ९१ ढे 
जिवा महाला २५ नर्मदा नदी २०, ४५ 
जोधपूरकर-ज्योतिष्पुराथीदा १६३ | नागपूर ६८, २१६ 
ज्योतिलिंगदेव १२७ नांना फडणीस भानू १७६, १९ 
टं २०५, २०८, रर १, २१३, र्र, 
1. २१६, २१९, २२६, २२७, २३१ 
टपू २१० नारळी १५२ 
डड -रुद्रांद २२५ 
डाळिब १५६ नारायणराव १६४, नाना १८९, 
१९०, १९१, १९४, १९५, १९३७ 
त नारो शंकर राजेबहादर १६२ 
तळेगांव १०७, २०० निजामअल्ली १८५, १८६, १८८, 
तुलापूर ७६, ८२ २१० ज्र 1 १२, र १७, २२०, 
तुळस १५२ २२२, २२२ 
त्रिकजी दामाडे १००, १०८ निजामउल्मुल्क ११२ 
द्‌ नीरा नदी ९१ 
निबाठकर २१६ 


दत्ताजी शिदे १६८ च 
दमन वृक्ष १५३ कपात , र 
दयालु-अफजल-वकोलाचें नांव १९ | पटवर्धन १८३, १८८, २१५, २१९ 


दठेलखान ५३, ५५ वरदारांमभाऊ २१९ 

,» ए पुरंघर ५८-६१ पर्वती ११७, ११९-१११, २०९, 
दिल्ली ४४, ६१, १६३, १६९, २०९| २३६ ी 
दीक्षित-मोर० २६ पळस १४८ 

दविवंदन ३ पाटणकर २१६ 


दौलतराव शिदे १३०, १३१, २१४, | पानपत १६९ 
२१५, २१६, २१९, २२७, २२० | पानस २१५५ 


सूचि 


रसीक ४६, १६३ 
ग ४९, १०६, (१२, ११६, १३३, 
३१४, ११५, १२९, (४६, १४७, 
१५९, १८५, १९९, २००७, 
२०२, २०७, २०८, २१०, २२४, 
२२५, २२३७ 
,रुषोत्तम कवि २३१३, २३४ 
,रंदर ५६-युद्ध ५८, १९७, १९८, 
२०१ 
पेडगांव २१३ 
रपूर ८५ 
पळ १५३ 
बतापगड ३६, ६७ 
| 
बकुळीचें झाड १५० 
बदरीवृक्ष १५४, 
बल्लाळ-बाळाजी विश्‍वनाथ ९४, 
-विष्णूचे अंश २३५ 
बहिरोजी (मोरेश्वर पिंगळे) ९८ 
बाजी तिदालकर (निर्बाटकर)२१९ 
बाजीराव थोरले १०६. ११२, ११३, 
११६, १२२, १२४, १२५, (२र, 
१३३-विष्णूचे अंथ २३५, 
बाजीराज दुसरा १६४, २२७, २३० 
२३१, २१३, २१५-स्द्रां,२३६, 
२९७, २३१८ 
बापू गोखले २२५- २३७ 
बायजादाई-बाला, रिदे १३०, १३१ 
बाउरऱष्ण पंडिव- जयसिहाकडील 
बकील १११, ११८ 
दाजी बाजीराव १२५, बाळाजी 
बाजीराव १३२, १३७, १३९, 
१४५, १४६, नाना १५७, १६३, 


२४१ 


१६५, १६६, १७०, १७५, १८० 
-विष्ण्‌ू अंग २२५ 
बाळाजी विश्‍वनाथ अटकेपार ९९, 
१०५, १०६ 
ब्रह्मावर्त २३८ 
भ 


भगवा झंडा ७, ८ 
भगवंतराव अमात्य क्रग्वेदी 
-शाहू अमात्य १७० 
भगीरथ ६४, ६६ 
भवानराव १९५ 


भवानी देवी १०, ३८, '५६ 
स्थापना ६१, ६२, ६६, 
भागानगर २२१ 


भागापूर २१७ 

भागीरथी २२९ 

भारत २२५ 

भीमा > भोमरथी ७६, ९१, २१८, 

, २३३ 

भरव, अष्ट० १ 

भोसले २२१ 

म 

मथुरा क्षेत्र २०८ 

मल्लिका १५५ 

मल्हारराव होळकर १२६, १६८- 
१७१, १७३७, १८७ 

मशीश्न्मुल्क २१०- २१२, २१३, 
२१८, २२३, २२४ 

मस्तानी १२५ 

महादजी शिदे १२८, १२९, २०९ 
२१० 

माघवराद १९४, १८४, १८६, १८५, 


२४२ श्रीशिवकाव्य 


१८८, १९१, १९४ . राजाराम छ० थोरले ६७, ९१ 
-विष्णूचे अंश २३५ राणोजी शिदे १२६, १२७ 

सवाई माधवराव १९६ - १९९,२०३, | रामचंद्र गणेश कानडे १६२ 
२०४, २०५, २०६, २०८,२०९, | रामतनय मंत्री ९९ - 
२११,२१३, २१४, २१६, २२२- | रामदास ७ 


२२७.-र्द्रांश २१५ रामवंदन १, ४ 
मारवाड २१८ रामशास्त्री प्रभुणे २०८ 
मालती १५५, १५६ रामेश्‍वर २०७ 
मालवण किल्ला ४२ रास्ते २१६, २२१ 
मुद्गलमुनिस्थान २३३ राक्षसभुवन १८६ 
मुरारबाजी ५८, ५९, ६०-मृत्यु | रेवा नदो ४५, ५४, १२६ 
मुळामुठा नदी १८० रंगनाथ १४५ 
मंदार १६० व 


मुंबापुरी २०२ 


म्लेंच्छादिक २९ वर्षाक्रतु १५९ 


झड न वल्ली-अफजळपुत्र २५, १: 
व (टे वसई १२३, १२४ 

य वाजसनेयी योौवराज ६७ 
यशोदाबाई २०५, २०६ बानवडी २१० 

र श्रीवामन ६६ 


| वारणा नदी ६७ 
रघुनाथ मंत्री-निजामाकडील २२३ | वाराणह्ली ६३ 
रघुनाथ-शिवाजीचा पंडीत राघव | वासुदेव मराठी कवी १४२ 
२२८, २२० विजापूर ११ 
रघुवीर-रघुनाथ बाजीराव १२५, | श्रीविठुल ८७ 
१४५, १४६ दादा १४७, १६१, | विठठुलसुंदर १८६, १८७ 
१६२, १६३, १६४, १६७, १८४, | विदर्भ ६८ 


१८६, १८३ विश्‍वासराव १६४, १६६-१६९. 
रमावाई १९० १७३२, १७३, १८०, १८१ 
रसाल > आंबा १४९ विष्णवंदन २ 
राजकतंव्य २१०, २११ वेण्णा नदी १०१ 
राजगड ४९, ५० वंग ६८ 


राजदुर्गे-घमंधुरंघराचा २ वर्षे वेढा | विध्याद्रि ४८, ५३, १६२ 
१३ राजगिरी १९ व्यासमुनी २३४ 


स्वि 


धा 
गक १६३ 
दातपत्रिका वृक्ष १५६ 
शरद्क्रतु ६०, २०५ 
दहाजी व शिवाजी ८-९ 
चास्तागवान ४७, ४८, ५०, 
शाहू छ० ८२ ८३, टू, 
॥॥णपुटका ९२-९३, 
राज्याभिषेक ९४ ९५, शिकार 
१००, (११-(१४,१२६, १२७, 
१२२, १३७, १ ८>बह्मांण 1 २२५ 
निवाजीस धनलाभ ५,--ची 
न्यायप्रदृत्त ६-चे गुण ३, 9 व 
,ण्वे रामदास ७ 
-चरित्रसार ४, ५ 
५ जुग्म इ 
,,/ दारीरवणंन २४, १०५ 
-म्रह्मांश २२ 
"ची धमंधरंपर-आदिलयाही 
सरदारांवर स्वारी १७, १८ 
शिवाजी ५३, ५५, ५६, ५७ 
-जयसिहभेट ५७, ६१ 
दिल्टोस ६२ 
दिल्लीहून पलायन ६३, ६६, ६३ 
सऱराज्याभिषक ६३ 


५२ 


९१ 


मृत्यु ६८ 

-पहाजीस उत्तर ब 

भवानीदेवी १७ 
शिवकाव्य ३ 

प्रशांसा ३, ४ 
शिवाजी-राजारामपुत्र ९१ 
षश्‍रनमन २ 


२४३ 


शिदे २०५,२१६, २२३, २२४, २३१ 
श्रावणमासदक्षणा ११६-११८ 


सस 


सखारामबापू १८९, १९० 

सगर ६५ 

सदाशिव चिमणाजी-भाऊ १२५, 
१४५, ४६, १६४, १६६, १६७, 
१६९-१५७६, १७८, १८, १८१ 

सदाशीव माणकेश्‍वर २३२, २१३ 

समशर १२५ 

सजराव घाटगे १३० 

सह्य १९९ 

सातारा >सप्तार ४२,६९७, ८०, ९४ 
११३, १२३ 

सिद्धटेक २३३ 

सोना नदी २१६ 

सुपारी-पूग १५२ 

सुरू झाड (५२ 

सूर्यवंदन ३ 

सोनपत १६९ 

संभाजी छ० थो० ६», शंभ ६९ 
७१, ७५, ७९, ब्रह्मां- 
२२३५ 

-कारावास व मत्य ८१, ८२ 
स्ट॒अट क. २०१, २०२ 


ह्‌ 
हरिपंत फडके २०८, २०९, २१० 
हूण, ४६, १९९ 
हदर १८७ 
होळकर २०५, २१५, २१६ 


(0 कवन ७७%. कळच कककक क कवामन्याकने एकलक के कलेची एकक 000010: 0099% ७०७७ ७ककय हक रककफकट 


सराफी दुकान 


आमचे दुकानी सोनेचांदीचे सर्वे प्रकारचे दागिने 
भांडीं तयार मिळतात. सर्वे प्रकारचे चपटाहार, 
बोरमाळा, सर्व प्रकारच्या बांगडया, सीटच्या आंगठय 
प्रमाणें करवूनदी मिळतात व चांदीर्चे नक्षी काम, १ 
गुटाबदाण्या, फ्डॉवरपॉट, वगेरे फॅन्सी माडदी : 
करवून मिळतो, माळाबदळ ग्यारंटी देऊं, महारा 
भागांत अनेक व्यापारी व सर्‌गदस्थांनीं माड मा 


करून घेतटी आहे, खरे व कल्चर मोत्याचा मार्ट 


ह्री वासुदेव भाव, सं. सांगली. (5.) 


 सकंकच ७४७६७२० करके, २५0०७ उन्कत-केत व्या कक ह पेपर नी कती पत्यीच क्क केक केलर सकत तती परत्कके कळकनऱ्यीया कनक ेयेकतयी रेकीची कोकर कन्या पलेण-र कने केकी कनक कक 


| 


